नवभारत 


आ अंकात - 


मित्र आणि विश्वामित्र 
श्री. अ. ज. करंदीकर 

प्राचीन भारतीय पद्युवेद्यकशास्त्र 
डॉ. गणेश थिटे 

सर्वेश्वराचा ज्ञानोपदेश 
के. अ. का. प्रियोळकर 

लोकशाही संस्कारांच्या भोवऱ्यात 
श्री. बाब्राव चंदावार 

माणसाची जात भूमिपुत्राची 
प्रा, रंगनाथ कोलगुड 

“ कुरुक्षेत्र ” यथील भारतीय पुरातत्व परिषदेचे 

६ वे अधिवेशन 

श्री. प्रभाकर कुलकर्णी 


अजुन मरेपर्यंत परोक्षज्ञानीच वषे २६ 
पं द. वा. जोग | 
क्क च (र अक अकरा 
: सर्पराज्ञी स्या बा? हे देवत कशाचे प्रतीक ं 
श्री. शं. बा. जोशी ओगस्ट १ ९७३ 


बाचकांच| पत्रव्यवहार 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे व 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


क णक गाश 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


महाराष्ट्र शासन हटल 
मराठी भाषा विभाग 
राज्य य स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव 
मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास रा ज्य मराठी विकास सस्था पृ शि 
नोंदणी क्रं. एफ.१६०९४(मुंबई) एल्फिन्स्टन तांत्रिक विद्याळय, ३, महापालिका मार्ग, 


धोबीतलाव, मुंबई - ४०००००१ दूरध्वनी : (०२२) २२६३१३२५ / २२६५३९६६ 
संकेतस्थळ ॥॥.[05://॥९५.॥)०0॥011011.90४.1॥ इ-पत्ता ॥॥४५5_॥]७॥॥1001(8%/601100.00॥ 


निवेदन 


राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई ही महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केलेली स्वायत्त संस्था आहे. मराठी 
भाषा विभागाच्या पत्राप्रमाणे (संदर्भ क्र. मसंस २०१६/प्र.क्र.११५/२०१६/भाषा-२, दि. ३ जानेवारी, २०१७) राज्य 
मराठी विकास संस्थेद्वारे 'महाराष्ट्रातील मराठी संशोधन मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य योजना" कार्यान्वित 
करण्यात आली असून या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृती वृद्धिंगत होण्यासाठी 
काम करणाऱ्या महाराष्ट्रातील मान्यताप्राप्त मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य करण्यात येते. 


सदर प्रकल्पांतर्गत प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांना राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे नवभारत मासिकांचे 
ऑक्टोबर १९४७ ते सप्टेंबर २०१७ पर्यंतच्या अंकांचे संगणकीकरण करून ते सार्वजनिकरीत्या आणि विनामूल्य 
उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थसाहाय्य करण्यात आले होते. याअंतर्गत सद्र अंकांचे संगणकीकरण करण्यात 
आले असून प्राज्ञृपाठशाळामंडळ, वाई यांनी हे अंक जतन केळेळे असल्यामुळेच आपल्याळा संगणकीय 
स्वरूपात उपलब्ध होत आहेत. 


या अंकांच्या पीडीएफ प्रती आपण विनामूल्य उतरवून घेऊ शकता. असे करताना खालील सूचना 
लक्षात घेऊन त्यांचे पालन करावे. 

१. सदर ग्रंथांच्या पीडीएफ प्रती या वैयक्तिक वापरासाठी विनामूल्य उतरवून घेता येतील तसेच इतरांनाही 
विनामूल्य देता येतील. पण कोणत्याही कारणासाठी त्याचा व्यावसायिक वापर करता येणार नाही. 

२. सदर ग्रंथांचे दुवे इतरांना देताना त्यासाठी कोणतीही रक्कम आकारता येणार नाही. 

३. पीडीएफ प्रतींवर असलेली राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई व प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांची मुद्रा 
आपणास काढता येणार नाही. 

४. आपल्या अभ्यासासाठी, संशोधनासाठी या सामग्रीचा उपयोग करताना आपण योग्य तो श्रेयनिर्देशा 
केला पाहिजे. 
वरील अटींचा भंग झाळेला आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 


स्पष्टीकरण : सदर सामग्री ही केवळ ऐतिहासिक दस्तऐवज म्हणून उपलब्ध करण्यात आळी असून या 
सामग्रीतून व्यक्त होणारी मते, विचारसरणी इ. त्या त्या लेखक, संपादक इ. कर्त्यांची आहे. त्यांपैकी कोणतेही 
मत, विचारसरणी इ. यांचा पुररस्कार महाराष्ट्र शासन, मराठी भाषा विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था व 
प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई यांपैकी कुणीही करत नसून त्या त्या मताचे वा विचारत सि, 
विभागांवर असणार नाही. 


-रठडटण! 20४ 
हि--->' ॥ळिरलव्र 
ग्य्तह्‌ | "ळप्पत्त 
| अनुक्रमणिका | शाल चा स महाराची 
राज्य मर 


प्राज्षपाठशाळामंडळ वाई, यांचे मासिक 


ऑगस्ट 
साव्वसावे 
अंक अकरावा १९७२३ 


महाराष्ट राज्य साहित्य व संस्कृति मंडळ पुरस्कृत ) 
संपादक-मंडळ 
प्रा. वि. म. बेडकर -प्रा. गोवधेन पारीख, प्रा. मे. पु. रंगं का. संपादक 


पट ळकळळळाळकयानकपकडभामकणामहाककम्कककूत्ण्याा्कुनकातकम्न् नकनकम्यातानतमम्हकसकन्कम्ककनकाकळच्ताकममयानससककााकासा कका 


मित्र आणि बिश्वामित्र श्री. अ. ज. करंदीकर १-१४ 
प्राचीन भारतीय पद्युवंद्यकशात्र , गणेश थिटे 

सर्वेश्वराचा ज्ञानोपदेश के. अ. का. प्रियोळकर २१-३३ 
लोकशाही संस्कारांच्या भोवऱ्यात श्री, बावूरव चदावार २४-२९ 
माणसाची जात भमपरत्राची प्रा. रंगनाथ कोलगुड ४०-उद 
“: कुरुक्षेत्र” येथीळ भारतीय पुरातत्त्व 


परिषदेचे ६ वे अधिवेशन श्री. प्रमाकर कुलकणी ४७-५३ 
अजुन मरेपयेत परोक्षज्ञानीच व कवा जाग ज्क्र्त्क्व्र 
“सपराज्ञी सूयो वा” - 

हे देवत कशाचे प्रतीक? श्री. दां. वा. जोशी अन्नकण 


वाषिक रु, १२ अकास रु. १.२५ 
हे मासिक श्रो. म. शां. साठे यांनी दी प्राज्ञ प्रेस, ३१५ गगापुरा, वाइ 
येथे छापून प्रा. वि. म. बेडकर यांनी प्राज्पाठशाळामंडळ वाइ 

यांचेकारंता तेथच प्रासद्ध कल 


पत्रव्यवहाराचा त्ता : 
१ संपादकीय : कार्यकारी संपादक, “ नवभारत ? मासिक, 
प्राध्यापकांचे निवासस्थान 
कीर्ति कोलेज, दादर-मुंबई २८ 
२ व्यवस्थापकीय : व्यवस्थापक, ' नवभारत ! मासिक, 
९० दी प्राज्ञ प्रेस, वाई ( जि० सातारा ) 


"कखगघर चष्टन, 


| अनुक्रमणिका | 


संगणकीकृत 


श्री. अ. ज. करंदीकए 
मित्र आणि विश्वाभैत्र 


मित्रोपासनेचे स्थान सवीत पवित्र स्थान 


सध्या क्रेवळ सूर्यनमस्कारात आद्य स्थान लाभलेल्या मित्रदेवाला एकेकाळी 
आर्य जगतात किती श्रेष्ठ स्थान लाभले होते, याची कल्पना वेंदिदादच्या तिसऱ्या 
अध्यायाच्या प्रारंभींच्या वचनांवरून येते; “ शाचा, 18 गा 8 ती 
11900 11108 9९08])(913]8 (0 (1118 6६111. ” पृथ्वीला अत्यंत प्रिय असे 
स्थळ कोणते या जरथुरत्राच्या प्रश्‍नाला. अहुरमझ्दाने उत्तर दिले. “ ए]1!8 
६ हठार्‍ गळ एड 90०प, 0 ॥०7 हवा पडच, लीन 
०00 11 गाठ गद्यात, उिळा'७डण ग शि ॥ाक्मात, शिळ ठण) गा 
8 वचात, (16 11008 1) 0 ताकात, 11 8००ठा'त81100 फा 
७ 1६ डतागाठ 016880 णव: शा प्राण 115 ७7०4त 
(७॥॥.०१७०8 फय ग 1गएळ७ 810 1१811-08४9. ” म्हणजे हातात 
दर्भ, समिधा, चषक इत्यादी धारण करणारा साधु पुरुष जिथे मित्रदेवाची प्रार्थना 
करतो, ते स्थळ देवाला सर्वात अधिक प्रिय आहे. मित्रोपासनेचे स्थान देवालाही 
प्रिय आणि पवित्र असल्यामुळे त्याची उपासना दुर्गम गुहातून करीत, कारण अज्ञा 
गुहा सहजासहजी अपवित्र होण्याजोग्या नसतात. आदिम मानवांचे निवासस्थानही 
गुहातून असे आणि त्यांचा प्रसुख रिपु तम हाच असल्याने त्या तमापासून आप- 
ल्याला वाचविण्याच्या प्राथंना ते प्रथम असल्या गुहातूनच करीत असतील. पुढे 
आग्निदेवता जेव्हा मानवाला वश झाली, तेव्हा मित्रदेवाचे माहात्म्य थोडे कमी 
झाले. पण मित्रोपासनेला खरा धक्का बसला, तो इंद्राच्या उत्कर्षाने. हा इंद्राचा 
उःकषे जरथुदत्री पंथाच्या उदयामुळे आर्यांच्या दुसऱ्या भूलस्थानात, म्हणजे 
पुर्वहराणातील यादवी युद्धाच्या समयी झाला. 

न्हग्वेदसमाप्तीच्या काळी वेदिक आर्यांचा जरथ्रत्रो इराण्यांह्ी फार मोठा 
संघषे होऊन आर्यांच्या या दोन शाखा परस्परांपासून विभक्त झाल्या. याच काळीं 
इराणी आर्यात 'एकेश्‍वरी पंथाचा उदय होऊन त्यांनी प्राचीन आर्यांच्या मित्रावरुण 
या देवताहंद्वापेकी एकट्या वरुणाचा अंगीकार करून मित्रोपासनेचा लोप घडवून 


न.भा. १ 
| अनुक्रमणिका | नक 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


र नबभारत 


आणला. याच काळी वेदिक आर्यानीही समरप्रसंगी निठपयोगी असलेल्या मित्र 
देवाचा त्याग करून त्याच्या स्थानी इंद्राची स्थापना केली. घाचा अर्थ असा नव्हे 
कौ इंद्राची उपासना त्याच काळी प्रचलिति झाली, तत्पूवी सित्रावरुण, इंद्रनासत्य 
अश्शी जी देवतादंद्रे परिचित होती, त्यात परिदर्तन होऊन इंब्रावरणांचे नवीन दह 
त्या काळी अस्तित्वात आले, मित्र हे वेदकाली प्रसिद्ध असलेल्या इंद्राच्या २६ नामां- 
पैकी एक नाम असल्याने इंद्रावरणा हा ससास प्रचारात आणल्यामुळे सासाऱ्य 
जनांच्या धाभिक समजुतींना धक्का नसण्याजोगा नव्ह्ता. पण मित्र हा जगन्मित्र 
( सर्वस्य वा अहम्‌ मित्रमस्मीति ) अशी त्या देवाची आणि त्याच्या उपासकांची 
भूमिका असल्यामुळे वेदिक आणि जरथरत्री आर्यामधील यादवी युद्धाच्या 
प्रसंगी, कुरक्षेत्रावर विषादग्रस्त झालेल्या अर्जूनाभ्रमाणे त्यांनी * न योत्स्ये' असे 
उद्‌गार वाढून मोन धारण केले. आपल्या बुद्धीला असाच व्यामोह झाल्याचा 
उल्लेख विश्‍वामित्राने स्वतःच करून ठेविला आहे. ' प्र मे विविकवान्‌ अविदन्‌ मनीषां 
घेनुं चरन्तीं प्रयुताम्‌ अगोपास्‌ । ( ३-५७-१ ) मार्गदर्शक गोप नसलेल्या धेतू- 
प्रमाणे माझी बुद्धि भामत होती. पण अग्नि आणि इंद्र यांनी तिल यथायोग्य 
मार्गदर्शन केळे. विश्‍वामित्रांना असतीने ग्रासले असता जमदग्नीनी त्यांना 
व्यामोहापासून वाचविले, असे ३२-५३ या सुकतात सांगितले आहे. 
अभ्नि आणि इंद्र 

अग्नि हा देवांचा केवळ पुरोहित ( अग्निमीळे पुरोहितम्‌ ) नसून सेना- 
पतीही होता. अग्नीला सेनापती करून देव असुरांश्षी लढल्याची अनेक आख्याने 
ऐतरेयात आहेत. इंद्राच्या संबंधी तर बोलायलाच नको. जन्मत:च त्याने मातेला 
विचारले, माझे शत्रू कुठे आहेत: “आ बुन्दं वृत्रहा ददे जातः पृच्छद्रि मातरम | के 
उग्राः के ह॒ शृण्विरे ।। प्रति त्वा शवसी वदत्‌ गिरो अप्सो त योधिषत्‌ । यस्ते दात्र- 
त्वम्‌ आचके ।। ८-४५-४,५) इंद्रमातेने उत्तर दिलेकोते गिरिकंदरातन तुझ्याशी 
लढतील. अवेस्ता ग्रंथात कद्र शब्दाचा अर्थ पर्वत असा असल्याने कद्रूपुत्र अहि 
म्हणजेच इंद्राचे पर्वतवासी शत्रू. असो. विइवामित्रमंडलातील (६२ सुक्‍तापैकी ५२ 
सूक्ते अग्नि आणि इंद्र यांच्या स्तुतीला वाहिली असून केवळ एकच सुकत मित्र- 
देवाला वाहिले आहे. या आकडेवारीवरूनही विश्‍वामित्र भित्रदेवापासुन किती द्र 
गेला होता, याची कल्पना येते, 
असित्र शत्रू 

मित्र हा सार्‍या जगाचा मित्र असला तरी मित्रोपासकांनी मित्रदेवाचे 
शत्रुत्व करणाऱ्यांना निःशंकपणे मारावे असे वेदिक आर्याच्या काही नेत्यांचे, 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे हि). 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


' मित्र आणि विश्वामित्र ३ 


विशेषतः भरद्ाजकुलीन नेत्यांचे मत होते, असे पुढील अवतरणांवरून दिसून अते: 
“ जध्निवृंत्रं अमित्रियस्‌ सस्तिर्वाजं दिवे दिवे। ' ( ९-६१-२० ) वृत्रा अमित्रान 
( ६-३३-१ ) * वृत्रागि शत्रून अमित्रान्‌! ( ६-७३-२) * उभथान्‌ अस्नित्रान्‌ 
दासा वृत्राणि आर्या च। ' ( ६-३३-३ ) “ अवक्रासम्तः प्रपदैररि मंत्रात क्षिणन्ति 
दात्रून्‌ अनपव्ययन्त: | । ( ६-७५-७) या साऱ्या वचतातील अमित्रगात्रू हे 
मित्रदेवाची उपासना बंद पाडण्याचा प्रयत्न करणारे वृत्राचे अनुयायी असे क्त 
आहेत. वसंतसंपात मिथुनेत असेपर्यंत सित्रावरुण, अशविनीकुमार, द्यावापथिदी 
यालारण्या देवताहंद्वांची उपासना जतसमाजाला अगदी स्वाभाविक वाट्त. असे. 
पण कालांतराने संपार्ताबदूचे चलन होऊच तो वृषभेंत आल्यानंतर देवताहंहांची 
उपासना मागे पडून एकेइवराच्या उपासनेकडे लोकांचा कल होऊ लागला. झ्या 
काळी ज्या देवाला लोक अधिक सितात, त्याची उपासना स्वीकारून सित्रासारख्या 
निरुपद्रवी देवाचा त्याग करतात, इतकेच नव्हे तर एकेश्‍वरी पंथांच्या अस हिण्गुते- 
मुळे निरुपद्रवी देवांची ज्यासना ते दडपून टाकतात. तरीसुद्धा असल्या उपात्तना 
समाजात दृढमूल झाल्या असल्यातर कालांतराने त्यांचे पुनरुज्जीवन होते. हाच 
प्रकार इराणात घडून एकेश्‍वरवादाची आग शमल्यानंतर तिथे सित्रोपाबनेचे 
पुनरुज्जीवन घडून आले. वेदकाली सित्राच्या स्थानीं इंद्राची स्थापना झाल्याचा 
पुरावा दहाव्या मंडलात उपलब्ध होतो: ' कृह्‌ श्रुत इंद्र: कस्मिन्‌ अद्य जने त्रित्रो 
नः श्रूयते । इह श्रुत इंद्र: अस्मे अद्य स्तवे वज्री क्ूचीषसः || सित्रोन यो जनेषु 
यशः चक्रे असाम्या॥ ? ( १०-२२- १ नि२) या त्टरचांतील, आज इंद्र कोडे 
आहे, कोणत्या लोकांत आज आमच्या मित्राची कौति ऐकू येत आहे, त्याचप्रमाणे 
मित्राप्रमाणे इंद्राने असाधारण थश् प्राप्त करून घेतले आहे, इत्यादि उल्लेखांनी ड्‌ब्र 
आणि मित्र यांची एकवाक्यता सिद्ध होते. विष्णुसहलनामात अमित्रनाशन हे नास 
येते, पण मित्रनाम मात्र कटाक्षाने गाळले आहे, याचाहि येथे उल्लेख केला पाहिजे. 
मेत्रावरुणाच्या पूक्तांतून इद्राचा प्रवेश 

मेत्रावरुणांच्या दंद्रात इंद्राचा प्रवेश कसा झाला, यासंबंधी एक आशख्या- 
यिका ऐतरेथाच्या तृतीय पंजिकेच्या अंती आढळून येते; 'ते वा अघुरा 
भेत्रावरुणस्योक्‍थम्‌ अश्रयन्त, सोउन्रवीदिन्धः, कचाहूं च इमानितो5सुराझोत्स्याघहा 
इति, अहं चेत्यन्रवीद्ृरुण: तस्मात्‌ ऐंद्रावरुणं सेत्रावरुण: तृतीयसवने शंसति ।' 
सेत्रावरणाच्या उक्थात असुर लपुन बसले होते, हे पाहून इंद्राने प्रत क्षेला 
को यांना हाकून देण्याच्या कामी सला कोणी साहाय्य करावयाला सिद्ध नाहे 
का? तेव्हा वरुणाने उत्तर दिले को मी सिद्ध आहे. यासाठी तृतीय सवात 


| अनुक्रमणिका | ना 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे हळ. * 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


9 नवभार ] 


सैत्रावरण त्विज ऐंद्रावरुण इास्त्र म्हणतो. या आश्यायिक्ेवरून मित्रावरुणांच्य 
हंहाचे स्थान इंद्रावरुणांच्या हृदयाने उत्तर कालात कसे व्यापले, याची कल्पना 
येते. याच पंजिकेत थोडे, आधो असुरविरोधी आंदोलनात भरद्वाजांनी कसा 
पुढाकार घेतला होता, यांचेही वर्णंन आहे. ब्राह्मणातील असल्या आख्यायि- 
कांच्या संदर्भानेच वेदकालीन परिस्थितीची यथाथ कल्पना ब्रेते, त्यांच्याकडे 
दुलंक्ष करून वेदकालीन परिस्थितीसंबंधी विवेचन करणे नुसते व्यर्थच नव्हे 
तर अनिष्व्ही आहे. ' देवा वे यज्ञमतन्वत, ताँस्तन्वानानलुरा अभ्यायन्‌ यज्ञवेश- 
सम्‌ एषाम्‌ करिष्याम इति, एतां यज्ञल्य तनिष्ठममन्यन्त, ते देवाः प्रतिबुद्धया 
सित्रावरुणो दक्षिणतः पयाहून्‌ , ते सित्रावशणाभ्यासेव दक्षिणतः प्रातःसवने 
असुररक्षांस्यपाव्नत ।' या ऐतरेयातील वघनात सांगितल्याप्रमाणे मित्रावरुणांनी 
दक्षिणेकडे असुरराक्षसांचा पराजग्र केल्याने सेत्रावरुण क्रत्विजाने “आ नो 
सित्रावडूणा ? हे संत्र म्हणण्याची वहिवाट पडली. ( षष्ठ पंजिका ह्वितोयोः्यायः ) 
मित्रदेवाचे संवत्सरांतीळ स्थान 

मित्रो अत्रिः पौरुषेयो$पि तक्षको सेनका हहा । रथस्वन इति ह्येते शुक्रमासं 
नयन्त्यमी ॥ (भाग. १२-११-२५) या शुकवचनावरून ग्रीष्म'“इतूतील शुक्रमासांत 
रवीसह मित्र देव, अत्रि तद्धषि, मेनका अप्सरा, तक्षक सर्प ( ये रोचने सू्यल्यापि 
सर्पाः। ते. त्रा.) इत्यादींचा संचार होतो, असे कळून येते. इराणात एका सासाला 
अत्र्यादित्य मास (बेहिस्तनचा ज्रिलालेख ) अशी संज्ञा होती. तेव्हा त्या मासात 
अत्रींचा रवीशी काही विज्षेष संबंध होता, हे उघड आहे. त्याच शिलालेखात एका 
अत्रिणाने दारा राजाविरद्ध बंड केल्याचाही उल्लेख आहे. या अत्रिणांचा म्हणजेच 
अत्रींचा वत्तिष्ठ पराकाष्ठेचा द्वेष करोत असून त्यांच्या मंडलांतील शेवटच्या 
सूक्‍तांत त्यांनो अत्रिणांचा नायनाट करण्याची देवांना प्रार्थना केली आहे. हे 
अत्रि आणि वसिष्ठ यांचे वर मेनका अप्सरेसहच आपल्या पुराणकारांनी 
विडवामित्रांना समपंण केलेले दिसते. मित्रभक्‍त अत्रिकुलाचा इराणात भोठा 
प्रभाव असल्यामुळे त्या देशात मित्र हेच सूर्यनाम प्रधानतः प्रसिद्ध आहे. आपल्या 
अत्रिद्वेषामुळेच वसिष्ठपरंपरेतील महाभारताच्या कर्त्यांपेकी कोणीतरी आरण्यक- 
पर्वातील १०८ सूयंनामात सित्र नामाला स्थान दिलेले दिसत नाहो. कुरुकूल हो 
अत्रींच्या वृककुलाची एक शाखा. दाक्वराज्ञयुद्धानंतर या वृककुंरूचा भारतात प्रवेश 
झाला. महाभारत हे मूलतः क्रुकुलाचे महाकाव्य. महाभारतातोल कुरुवृद्ध पितामह 
भीष्माचे चरित्र मित्रदेवासंबंधीच्या परंपरांना अनुसरूनच लिहिले आहे. मात्र 
या चरित्रांतील मित्रदेव ग्रीष्म क्र्‌तूतील नसून हेमंत क्रतूतींल मित्र आहे. हो 


| अनुक्रमणिका | वरन | न 
मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे र 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


मित्र आणि विश्वामित्र ष्‌ 


पठ्रचिम आज्षियातील परंपरा असून तूर्योपासनेसंबधी सविस्तर विवेचन करण्याऱ्या 
भविष्यपु राणाची परंपरा होच असल्याने मार्गशोषं मासात मित्रदेव रवीसह संचार 
करतो, असे त्या पुराणात लिहिले असून याच हेमंतातील मित्राचे काहो ज्यू 
लोकांनी पुढे ख्रिस्तात परिवतंन केले. 


उवेशी आणि मित्र 


कुर्कुलाची आदिमाता जी उर्वशी तिचा मित्रदेवाशी निकटचा संबंध 
असल्याचे आपल्या प्राचीन परंपरांतून वणिले आहे. ऐल कुळाला आपले नाम 
देणारी इला होच उवेंशी मानल्यास तिचे मित्रावरुणांची पत्नी, कन्या, भगिनी 
या नात्यांनी वणन केलेले आढळते. इला आणि मित्रावरुण यांचे असले काहो 
तरी नाते असल्याने हे देव सत्यप्रिय आणि वाग्देवतेच्या पावित्र्याचे संरक्षक 
बनले आहेत. (इला >_ वाक्‌ ) उवंज्ञीसंबंधी अज्ञी कथा प्रचलित आहे को 
तिला मित्राने मागणी घातली असता तिने त्याचा पति या नात्याने अंगीष्ार 
केला. मग वरुणाने तिला मागणी घातलो असता तिने तिचा साभार अऱव्हेर 
केला, इराणातील उवंज्नीची प्रतिनिधी जी अनाहिता अर्हो शूर हो जलदेवता 
तिला मिश्र या नामानेही संबोधीत, असे हिरांडोटसूने लिहिले आहे. क्युमों या 
परेंच लेखकांनी संग्रहीत केलेल्या मित्रदेवाच्या परंपरेतील चित्रातून त्या देवाचा 
जन्म एका पर्वतातील गुहेत दाखविला असून तेथून तो अनाहिता देवतेला 
उचलून घेऊनच बाहेर येतो. अनाहिता हो शुक्र ग्रहाची देवता, या नात्याने 
जलदेवताच असल्याने मिथ्रदेवाप्रमाणे तिचाही जन्म पर्वतापासून होतो. त्यामुळे 
त्या उभयतांना एका नामाने संबोधण्यात दोष काहीच नाहो. महाभारतातील 
भौष्ममाता गंगा हो तिच्या कथेवरून अर्डी शूर अनाहितेश्ी एकरूप असल्याचे 
स्पष्ट आहे. महाभारतकारांनी गंगेला उवंशी हे अभिधानहो लाविले आहे. 
( ज्ञांति. अ. २९-इलोक ६८) जेमिनीय ब्राह्मणात आपोदेवींना मित्रावरणां- 
पासून गर्भ राहिल्याचा उल्लेख येतो: “आपो वै देवानां पत्नय आसन्‌ | ता 
मिथुनम्‌ ऐच्छन्त । ता सेत्रावरणम्‌ उपेताम्‌ । ता ग्भंम्‌ अदद्यत । ततो रेक्लय: 
पदावः असूजम्त । ' ज्या प्रदेशात हेमंत त्र्तूत मुख्य पजंन्यवृष्टि होते. 
त्या प्रदेशात हो आख्याने उद्‌भवली असावीत. पाइचात्यांनी संकलित 
केलेल्या फरित्रकथात अशीही एक कथा आहे को त्या देवाने जन्मतःच 
हनुमानाप्रमाणे रवीवर चढाई केली आणि त्याला जिकले. त्यानंतर जात्र 
त्या उभयतांचे सख्य झाले, उत्तरायणाच्या प्रारंभसमयी रवीचे सामर्थ्य, 
तेज अगदी क्षीण होते, या वस्तुस्थितीवरून ही कथा रचली असावी. ' तश्वद 


| अनुक्रमणिका | मनी 
>>“ मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


र नवभारत 


भा धारवे: भाति यावन्‌ माघप्य नोदय: । ! हे सर्वांना माहीत आहे. असो. 
निज हा पर्वेताच्या गुहेत जन्मणारा अद्रिज आहे तर शिव गिरीश्ष आहे. मित्र हा 
शरिक्षप्रमाणेच वृषभवाहून असला तरी त्याला स्वत:च्या इच्छेविरुद्ध प्रतिवर्षी वषक्ष 
बळ्ि द्यावा लागतो. त्यामुळे तो वृषभचोर म्हणूनही प्रसिद्ध आहे. भोष्माचार्यांनी 
आणण शुनामक वसु देव असताना .वलिष्ठधेनूचे हरण केले आणि मानव गांगेय 
या नात्याचे विराटाच्या धेन्‌ंचे हरण करण्यात प्रामुख्याने भाग घेतला. मित्रो- 
पादकाची कसोटी पाहण्याकरिता त्याला राजमुकुट देऊ करीत आणि सित्र हाच 
माझ्या राजमुकुट आहे, अर्थात्‌ सत्यप्रतिज्ञा हाच माझा राजमुकुट आहे, असे सांगून 
त्याबे तो नाकारल्यानंतरच त्याची परीक्षा पूर्ण होत असे. विचित्रवीर्याच्या मृत्यू- 
नंतर सत्यवतोने भौष्मालाच गादीवर बसण्याचा आग्रह वरून त्याच्या सत्यप्रतिज्ञ- 
यणाची परीक्षा केली. भीष्म म्हणजे घोर आणि डांकर या भात्याने तो आजोर्वाद 
देण्याला आणि प्रजोत्पादनाला उत्तेजन देण्याला पूर्णपणे पात्र आहे. असो. भ्ित्र 
हा भनाहिता जलदेवतेला हाताबरच वाहून आणत असला तर गंगाधर शिवाने 
तिळा आपल्या मस्तकीच धारण केले आहे. या साऱ्या सादृश्यांवरून मित्रपरंपरा 
हो बहुतांशी शेवपरंपराच असल्याचे कळून येईल. यामुळेच पाश्‍चात्य देज्ञांतीछ 
म्त्रिसंदिरांच्या उत्खननातून 1111110 1101 म्हणजे महाकालाच्या माति उपलब्ध 
झाल्या आहेत. वृषभ राशींत रवि आला असताना भाकाशांतील वृषभ अदृद्य होतो, 
याखुळे मित्र वृषभघोर. प्राचीन इराणी पंचांगांत अगहे वहिइतहे हें नाम दुसऱ्या 
मासाला दिले आहे. या मासाचा वृषभ राशीशी संबंध असल्यास दयु नामक वतु आणि 
विज्बामित्र हे वसिव्ठघेमूचेच का ह्रण करतात याचा उलगडा होईल-इराणी पंचांगांत 
प्रत्येक मालाचा १६ वा दिवस आणि वर्षाचा सातवा मास हा मित्रदेवाचा काळ 
म्हणून मानला आहे. इराणांत मित्रदेच अहिसक राहिला नसून त्याला राजांचा 
पाळबकर्ता, सेनापति आणि विजयाचा देव म्हणूनच ओळखत. त्यामुळें भौष्माचार्यांना 
या साऱ्या भूमिका महाभारतांत कराव्या लागल्या आहेत. मंत्रोचा आदक्ष न 
पाळणाऱ्या हुपदाला धडा शिकविण्याकरिता द्रोणाने भौष्माचीच मेत्री संपा दिली. 
या सित्रांचा संहार करण्याचे कार्य दुपदाने आपल्या शिखंडी आणि धृष्ट्युम्न या 
पुत्तांच्या कडून करवून घेतले. मित्रपंथाची दीक्षा घेणाऱ्यांना प्रथम पाण्यांत बुडवन 
पबिन्न करीत आणि नंतर एखाद्या गुहेत राहून मित्रपंथाच्या आचार्यांचे पद प्राप्त 
होईल्र्यत त्यांना दीर्घकाल न्रताचरण करून सात भिन्न भिज्ल दौक्षा घ्याव्या लागत. 
या सर्वं दोक्षा पुर्ण झाल्यानंतरच तो दोक्षित समाजांत संचार करण्याला पात्र होत 
असे ही मित्रपंथाची परंपरा ध्यानांत घेतली म्हणजे गंगेने भोष्माला पाण्यात 
नेऊच बुडविले आणि त्यानंतर दीघंकाल त्याला स्वत:जवळ ठेवून मग राजसेवे- 


| कुमारिका | तन 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


मित्र आणि विश्वामित्र छ 


साठी राजाच्या स्वाधीन केले, या कथांचा अर्थ समजतो. इथे राजमुकूटाचा लोभ 
न धरणारा भौष्स आणि द्रुपदाकडून अर्धे राज्य मिळवून राजा बनणारा द्रोण या 
उभयतांमधील विरोध ध्यानांत ठेविला पाहिजे. मित्राच्या ब्रतामध्येंच ब्रह्मचर्याचेहि 
ब्रत असल्याने भोष्म ब्रह्मचारी रंगविला आहे. शंकराच्या वीर्यापासून गंगेला 
झालेला पुत्र स्कंद असाच ब्रह्मचारी वणिला आहे. 


स्कंदुदेबाची प्राणप्रतिष्ठा 


सहाभारताच्या परंपरेप्रमाणे स्कंदाचे जातकर्भ बिइवामित्राने केले. याचा 
अर्थ असा को स्कंदोपासनेची प्राणप्रतिष्ठा विश्‍वामित्राने केली. * षड्बकत्रस्य तु 
साह्त्स्यम्‌ ळुक्कुटस्य तु साधनम्‌ । शक्‍त्या देव्या; साधनं च तथा पारिषदासपि ।। 
विश्वामित्र: चकारेतत्‌ कर्म लोकहिताय वे ।' ( आरण्यक २२६ नोलकंठो 
प्रत ) कातिकेय स्कंद छृतिकातील वसंतसंपात असल्याने नवा इंग्र करणाऱ्या 
ब्रिश्‍वासित्राले नव्या वसंतसंपाताच्या कातिकेय स्कंददेवाच्या उपासनेचा 
पुरस्कार करणे साहजिकच आहे. स्कंदाचा साक्षात्‌ उल्लेख वडग्वेदात नाही. 
विश्‍वामित्रांचा दत्तकपुत्र शूनःज्षेप सर्व देवांना वंदन करताना म्हणतो: 
* नसो महद्भ्यो नसो अभकेभ्यो तमो युवभ्यो नम आहिनेभ्य:। यजाम 
देवात्‌ यदि ज्ञकनवाम सा ज्यायसं शंसमा वृक्षि देवा: ॥ ' ( १--२७--१३) 
या त्ररवेतील महान्‌ देव वरुण, तरण देव इंद्र आणि अर्भक देव स्कंद 
असावा. विदवामित्रमंडलात ' सद्यो ह॒ जातो वृषभः कनीनः ' या संपाततूक्तात 
इंद्राची स्तुती केली असून त्यांनीच प्रतिष्ठित केलेल्या वसंतसंपाताच्या नव्या 
देवाचा भात्र त्यात उल्लेख नाही. पण दुसऱ्याच पिढीत हो उपासना लोकात 
रुजली, म्हणून शुनःशेपाने आपल्या सूक्तात तिचा उल्लेख केला आहे. 
स्कंदजन्माच्या आख्यानात शिवाचे वीर्य अग्नीने गंगेच्या स्वाधीन केल्याचा उल्लेख 
आहे. या परंपरेचे अनुकरण करून जरथुःत्री मनीषींनी, त्यांची गंगा जी अर्दी शूर 
अनाहिता तिच्या स्वाधीन जरथुरत्राचे भूमीवर सांडलेले वीर्य केले असून त्या 
वीर्यापालूुन अजून जरथुदत्रपुत्रांचे जनन व्हावयाचे आहे. जरथुदत्रसमकालीन 
ब्रिश्‍वामित्रांनी आपल्या समक्ष स्कंदाचे आल्यात कसे लोकप्रिय केले हे पाहून 
जरथुत्राच्या अनुयायांनी त्यांच्या कल्पनेचे अनुकरण केले आहे, हे उघड आहे. 
विशेषतः शंकराचा स्कंद हा पुत्र चार सहृत्न वर्षादुर्वो जन्मला असून जरथुदत्राचे 
पुत्र अद्यापी जन्मले नाहीत, अज्ञा परिल्यितीत इथे कोणी कोणाचे अनुकरण 


केले, हे स्पष्टच आहे. 
अनुक्रमणिका सदर न 
नो मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


र्ट 
नवभारत 


मित्रशव्दाची व्युत्पत्ति 
हो जी आशयाने वर उल्लेखिली आहेत, त्यांना अनसरून मि 
व्युत्पत्ति शोधलो पाहिजे. अधिकारी विद्वानांनी हा शब्द ग्रीक मेतला र. 
बत स्थळ या शब्दापासून व्युत्पादिला असला तरी असीरियन' र आ क 
णज पजन्य, त्याचप्रमाणे मेतेल म्हणजे षे व 
शब्दाशी मित्र शब्दाचे अधिक निकटचे मी ती मेत रे 
उत्तरायणारंभी मित्रजन्म मानला असल्याने त्याचा बर्फाच्या गयाना 
संबंध असलेला स्पष्टच आहे. मला झंका एवढीच होती की वादळ आहा 
पजंन्याच्या देवाचा वचन पाळण्याशी संबंध कसा येतो. पण एक मु दी 
आल्वांडर यांच्या मानवांचे धम * 1,658 शल[य्ठांखा त81,! पाप) विक 
ग्रंथाच्या ड पानाच्या वाचनाने ती दूर झाली “1, 1) कजत वलड 
छं काकाला "पा 8 तृप७8]तृप७ ०1056 तट "प 8] ७ तृ व. वा 
५९]७॥त811 1] ७11 ७७ 100011. 80) ॥) 80680 मताचा 
710७8४० 1058 5ल्ययाश्या 8, 105 ०0०1 ,98, 168 कही 
गर्जना करणारा देव उग्र आणि रानटी वाटला तरी तो हनी वानर ी 
उत्पादनाला उत्तजन देतो. त्याच्या हातातील घण वचनाला पाद र ७ गि 
त्याचे संरक्षण करतो. त्यामुळे शपथा, करार आणि विवा णी 
विचारसरणी परिचित झाल्यानंतर ग्रीक लोकांसारख्या हट शय 8 ही 
मित्रदेवाची मूळ कल्पना शोधण्याचे कारण नष्ट होते. मेतेल र र मह. डळ 
ही पुष्किनची कथा पुरेशी प्रसिद्ध असन तिचा अनुवाद मी ' धि कळ 


2 


अपण करून 


आ, 4 रि 
केला होता. मित्रवाचक मिहिर शब्दाचा अर्थ च अता शकील वौ. 
"न. मा. चुर 


अनुक्रमणिका क्या 
त्य मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


45 3 
द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


मित्र आणि विश्वामित्र ९ 


होती. तेव्हा अल्पसंख्य असलेल्या मानवांना परस्परांशों बंधुत्वाने वागूनच 
आपली उन्नति करून घेणे शक्‍य होते. त्यामुळे मित्रदेव सहजच सर्वांचा मित्र 
आणि हिसेचा शत्रु बबला. हा विस्तृत कुरणांचा देव स्वाभाविकपणेच कळपांचा देव 
बनतो. त्यांतही मित्राचे वेशिष्ट्य हे आहे की तो इंद्रावरुणांप्रमाणे अठवांचा देव 
नसून गाईंचा देव आहे ' मंत्र शरोगृहीतम्‌ ? या वचनाप्रमाणे साय आलेल्या दुधाचा 
देव मित्र. प्राचीन काळी आणि अजूनही बलुचिस्थानांत अडवांना मांस खावयाला 
घालतात. पण गोवंज्य या मांसभक्षणाच्या पापापासून अलिप्त होता. वेदांत इंद्राने 
गाईंची मुक्‍तता केल्याचे जे उल्लेख येतात, ते इंद्राला मित्राचे स्थान दिल्यानंतरचे 
आहेत. “ इंद्रो ह्री युयुजे अठिवना रथम्‌ बृहस्पतिधेनुमुपाजत । ! या वचनाप्रमाणे 
अइव इंद्राचे आणि धेनु ब॒हस्पतीच्या, आंगिरस कुळाच्या. मित्र हा गोरक्षक असला 
तरी त्यानें अहुर मझ्दाच्या वृषभाला जिकून त्याला बळि दिला, अज्ली इराणी 
परंपरा आहे. महाभारतांतील गोरक्षक मित्रदेव जो कृष्ण, त्यानेहि वृषभरूपी 
अरिष्टासुराचा वध केल्याचे आख्यान प्रसिद्धच आहे. वस्तुतः इराणात गाईंना 
धामिक दृष्टीने कांही महत्वाचे स्थात नसल्याने आंगिरसकुलीन विझवासमित्नानी 
म्हटले आहे. ' कि ते कृण्वन्ति कोकटेष्‌ गावो न आज्षिरं डुले न तपन्ति घमंम्‌ । 
आनो भर प्रमगन्दस्य वेदो नेचा्याखं मघवन्‌ रन्धया नः । 


कीकट आणि नेचाशाख 

कोकटांतील गाई देवासाठी काहीच करीत नाहोत, हा विठवामित्रांचा आक्षेप 
यथार्थ होता. कारण पुर्व इराणातील धार्मिक विधीत गोरसाचा काहोच उपयोग करीत 
नसत. पुर्वडइराणातील राजकुलाला कवि, के, कौग, कोक इत्धादि संज्ञांती संबोधीत, 
त्या राजकुलाचा देश तो कौकट देश. याच कौकट देझ्यात म्हणजेच बल्खखुरासान 
प्रांतांत आर्यांचे दुसरे मूलस्थान होते आणि याच प्रदेशात खि. पृ. २००० वर्षांच्या 
आगेमागे वेदांतील सकते रचिलो असावीत, असे डाँ. दांडेकरांनीही त्यांच्या इतिहास- 
परिषदेपुढे वाचलेल्या प्रबंधात प्रतिपादन केले आहे. त्या प्रतिपादनाला कोकट 
देशाच्या स्थलनिणंयाने पुष्टि लाभते. नंचाज्ञाख हे हिडुकूश पर्वताच्या खालच्या 
शाखांतील म्हणजे अर्वाचीन काफिरिस्थानातील लोक. इंद्राचे शत्रू त्याच्याझी 
पवंतप्रदेशात लढतील, असे इंद्रमातेने त्याला जन्मत:च सांगितले होते. या वचनाला 
अनुसरल्यास नंचाद्माखांचे स्थान निश्‍चित करता येते. यालाच भोौष्मपर्वात 
नेकपृष्ठ म्हणजे अनेक पठारे असलेला प्रदेश असे म्हटले आहे. विशवामित्रांचे 
आंगिरस्‌ कुल इराकइराणच्या उत्तरेकडील रुमरुशपश्‍यावककप इत्यादि प्रांतांपासून 
गंगातोरापर्यंत पसरले होते. आंगिरसांच्या धेनु पळविणारा वल असुर हा इराक- 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामडळ, वाड 


१० नवभारत 


मधील असुरांचा बल अथवा बाल देवच होता. बाल हाच ब्रह्मदेव, चतुरानन बाल 
देवाची उपासना पणि म्हणजे फिनिशियन लोकात प्रचलित होती. पित्याने राज्य- 
त्याग क्वेल्यानंतर विववामित्राला राज्य संभाळता येईना, अले पुराणांतून स्पब्ट 
सांगितले आहे. तेव्हा भारताकडे नवे राज्य प्राप्त करून घेण्यासाठी प्रयाण 
करणाऱ्या विश्वामित्र कुलाचे कौकटांतील धेन्‌ही आपल्यासह नेण्याचा प्रयत्न केला 
असावा, या गोधनह्रणाच्या निमित्ताने तेव्हा अजून इराणचा मोह न सुटलेल्या 
वसिष्ठांशी आणि त्यांना साहाय्य करणाऱ्या शक, पल्‌्हव, थवन इत्यादिकांज्ञी 
विदवामित्रांच्या चकमकी झाल्याही असतील. हो कामधेभयुद्धाची परंपरा सवस्वी 
असत्य मानण्याचे काही कारण नाही. 
मित्रोपासनेचे पुनरुत्थान 

वैदिक आणि इराणी आर्यामधील यादवी युद्धानंतर हे दोन समाज जेव्हा 
परस्परांपासून विभवत झाले, तेव्हा समाजधारणेऊळा आवरयक अक्षा सत्य, समता, 
बंधुता, सु्मात, सु उद्ति आणि सत्कृति इत्यादि तत्वांचे प्रतीक मानलेल्या 
मित्रदेवाच्या उपासनेची दोनही आर्य समाजात पुनश्च प्राणप्रतिष्ठा जाली. 
अवेस्ता ग्रंथातील जरथुरत्रोत्तरकालीन मानलेल्या मिथायडत या प्रकरणावरून 
इराणी समाजात मित्रोपासनेला जवळ जवळ जरथुशत्रपर्वकालीन प्रतिष्ठा प्राप्त 
झाली असल्याचे कळून येते. पण वेदोत्तरकालोन महाभारत आणि रामायण 
ही महाकाव्ये मुख्यतः सित्रदेवाच्या विजयगाथाच आहेत, ही वस्तुस्थिति 
विद्वानांना अविदितच आहे. महाभारताच्या संगलाचरणांतच परस्परांचे मिन्न 
असलेल्या नरनारायणांना वंदन करून हे महाकाव्य या "षिसत्तमांचे अवतार 
असलेल्या छुष्णारजूनांच्या भेत्रीविहाराची विजयगाथा असल्याचे व्यक्त केले 
आहे. मित्र हा सत्याचा देव, आणि कोणत्याही युद्धात, विज्ञेषत: थादवी पदात 
सत्याचा पहिला बळो जातो. यामुळे युद्धाला प्रवृत्त होण्याने जवल्या हातात 
सित्र्रोहाचे पातक घडेल, अशी अर्जनाला शंका आलो. * कुलक्षयकृतं दोषं मित्र्रोहे 
च पातकभ्‌ ' या. वचनांतील मित्रद्रोह, गुरुदोह अथवा मातृपितृद्ोह यांच्या 
कोटोतील नसून तो मित्रदेवाचा द्रोह आहे, याची गीताभ्यासकांना अजन 
कल्पना आलेली नाही. सत्याने वागणाऱ्यांचे मित्रदेव संरक्षण करतो आणि 
सत्याचे नाम घेत घेत असत्याचरण करणाऱ्यांचे संरक्षण तो काढन घेतो. मग 
ते हात्रूंच्या शस्त्रांना बळि पडतात. सूर्यपुत्र शनेश्‍चर कर्णाचे न्ती दकयी 
मित्राने मागून नेले, तसेच आणीबाणीच्या प्रसंगी त्याला त्याची अस्त्रे 
स्सरली नाहीत, असल्या कथांचे संदर्भे मिथयइत प्रकरणाच्या वाचनाने प्रथमच 
उघडकोला येतात. त्या प्रकरणात मित्रदेव मित्रद्रोह्मांबर सुड उगवतो, असे 


अनुक्रमणिका 
ळा मराठीचा विकास: महाराष्ट्रचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे र क 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


सित्र आणि विश्वासित्र ११ 


काहो उल्लेख आहेत. पण पुढे लोकरच ही कल्पना मागे पडलो आणि तिच्या 
स्थानी सित्रदेव सित्रद्रोह्यांचे संरक्षण काढून घेतो, हो कल्पना रूढ झाली. 
सित्रदेवाने आपले रक्षाकवच काढून घेतले, म्हणजे मित्रद्रोही हे 0ण॥ीच्ण 
समाजबहिष्कृत अत एव वध्य बनतात, अज्षा प्रकारे मित्रवहिष्छत बनलेला कण 
जेव्हा धर्माचे निमित्त तांगून अर्जुनाजवळ रथचक्र उद्धरू दे अज्ली विनवणी करू 
गला, तेव्हा छष्णाने त्याला स्मरण करून दिले कौ धर्मांच्या नावाने संरक्षण 
सागण्याचा त्याचा अधिकार कधीच नष्ट झाला होता: 'पूर्वी धर्म न रचला, त्यजिला 
निपट्नि तो जसा कुंचला । आतांचि बरा सुचला ? धमंगृहा सर्वे व्हा परास, 
चला ॥' कणं हा आकाझातील एक शंग तारकापुंज या नात्याने त्याच्या 
अंगावर गेंड्याच्या कातड्याचे जन्मजात कवच असल्याची कल्पना व्यासांनी 
केली असली तरी प्रत्येक व्यक्‍तीला धर्माचे अभेद्य कवच जन्मतःच लाभले 
असते. पण आपल्या कर्मानेच तो त्याला सुकतो. याच्या उलट युद्धातील 
पहिला बळि सत्य, या. न्यायाने भारतीय युद्धात पहिली महत्त्वाची आहुति 
भ्ोष्माची पडली तरी त्याचे संरक्षण भित्रदेवाने काढून घेतले नसल्याने तो 
दात्रंस्या शस्त्रांनी क्षतविक्षत ज्ञाला तरी त्याचा प्राण उत्तरायणाची भतोक्षा 
करीत राहिला. मित्रत्रोही क्ण आणि मित्राचा म्हणजेच सत्याचा उपासक भोष्म 
या उभयतांमधील विरोध व्यासांनी याच तात्विक भूमिकेवरून रंगविला आहे. 
मिथयइत प्रकरणात असेही सांगितले आहे को सित्रद्रोह्याने आपल्या शत्रूचा 
प्राण घेण्यासाठी सोडलेला बाण सित्रदेव चुकवितो. याचे निदशंल म्हणूनच 
कर्णाने अर्जुनाचा प्राण घेण्यासाठी सोडलेला अदवसेन नागयुक्‍्त बाण श्रीकृष्णाने 


चुक विला. 
कुलक्षयक्रतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम । 
था वचनात गीताकारांनी कुलक्षय घडवन आणणाऱ्यांना दोब लागतो आणि 
मित्रज्रोहाने पातक लागते, असा उल्लेख केला आहे. कुलक्षय हे सदोषकृत्य असले तरी 
त्यजेदेक कलस्यार्थे प्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत्‌ । ग्रामं जनपदस्यार्थ । ' या नौतिनियमाल 
अनसरून विचार केला असता त्या कृत्याने प्राम आणि जनपद थांचे रक्षण होत 
असल्यास ते कृत्य अधम्य नव्हते. पण मित्रद्रोह करणाऱ्या व्यवतीकडून संपूर्ण 
जनपदाचा नाश होतो: * एप ट (७500050१9१ फेलीचएतेल' 11115 
छाव ७ पर1010 उडाला, [गढ 888 98 शाहाफु 1801108 
88 8 1१ तात ७80॥] १0015.” असे अवेस्ता ग्रंथातील सिथ्रयइत प्रकरणात 
सांगितले आहे. या वचनाला अनुसरून अजुन मित्रद्रोहाला ३तके महत्त्व देत होता, 


2 


अनुक्रमणिका 
लट मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, बाई 


१२ नवभारत 


याची आज आपल्याला आठवणही उरली नाहो. भारतकथेत युद्धारंभी अर्जुनाने 
जयप्राप्तीसाठो देवीची स्तुति केल्याचे एक प्रक्षिप्त प्रकरण आहे. आदिम युगातील 
आर्य हे अज्ञा प्रसंगी मित्रावरुणांची प्राथना करीत. तरवारींचा खणखणाट होऊ 
लागला, धनुष्यांच्या प्रत्यंचा गाऊ लागल्या, अद्वांच्या नासिका फुरफुरू लागल्या 
असतांना मित्रावरुणांनी आपल्या साहाय्याला यावे, यासाठी वीर प्राथना करीत, 
मित्र हा मित्रद्रोह्मांना पुत्हीन करतो: 58 15 ॥॥७ 8006 प॥])०७०॥1७१ 
फा ठातार्‍भा ए७'० तप०] ॥ा ७10 ॥8.'ए७ 16 ॥1100 मिश्र. 


आरण्यकपवांतीळ सूयेनामात मित्राचा अनुल्लेख 


मित्र हे रवीचे एक अत्यंत प्रसिद्ध नाम असले तरी आरण्यकपर्वांतील 
युधिष्ठिराला धोम्याने सांगितलेल्या सूयंनामावलीत ते नाम बुद्धिपुरस्सर गाळलेले 
आढळून येते. वनवासात आपल्यासह आलेल्या तपस्वी जनांच्या उदरनिर्वाहाची 
व्यवस्था काय करावी अशी युधिष्ठिराला चिंता पडली असता धोम्यगुरूंनी त्याला 
सूर्याच्या १०८ नामांचा जप करून आपल्या संकटाचे निरसन करून घ्यावे, असे 
सुचविले. या १०८ नामावलीत सूर्य, अयंमा, वरुण, भग इत्यादि सवंनामांचा 
समावेश झाला असला तरी मित्र हे नाम कटाक्षाने गाळले आहे. या नामावलीतील 
अंतिम नाम ' मंत्रेण वपुषान्वितः' अथवा नोलकंठो प्रतोप्रमाणे “ मंत्रेय: 
करुणान्वितः ' असे असले तरी या पदांनी मित्र नामाचा अभाव नाहीसा होत नाही. 
असल्या अन्नयाचनेसाठी केलेल्या सूयंस्तुतीत मित्राचे नाम नसणेच स्वाभाविक 
आहे. कारण मिश्रयइत प्रकरणात सांगितले आहेः * प एका लाड 1079189 
ग॥11]!8 खा 6 ॥ल'50७80०]९, ॥का१0्ट 8101271 101 ॥॥6 
६७817), 16891] 101 एल ७०ताळड ठा 50तपपा्ट 118 (०प)शा- 
पठ, 39 0एगया ण 0या१ट्र 010 1008, 101 ०01)116(6 8ए10)]००]01). 
० (16 8७18911608, ॥॥6 7९11017, एठप९1४.! शत्रनाशा- 
प्रीत्यथे करावयाच्या मित्रप्रार्थनेचा अन्नयाचनेप्रोत्यथ केलेल्या सूयस्तुतीश्ी असलेला 
विरोध सुस्पष्ट आहे. 
मेत्रीची महाकाव्ये 

महाभारत हे कृष्णाजूंनांच्या मेत्रीचे महाकाव्य असल्याची कल्पना वाचकांना 
अपरिचित असेल. पण जगातली दुसरी दोन पुरातन आणि प्रसिद्ध महाकाव्ये सेत्री 
याच त्रिषयाला वाहिली आहेत. गिलगामिदा काव्याचे कथानक हे नायकाचा त्याचा 
जोवइचकंठडच मित्र एभाबानी याच्याशी झालेला परिचय, नंतर त्या उभयतांनी 
मिळून केलेले पराक्रम, सरतेशेवटी देवतारोषाने एआबानीचे मरण, गिलगामिशचा 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
राज्य संगणकीकत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


मित्र आणि विश्वामित्र १३ 


झोक आणि त्यांने संजीवनी मिळविण्याचा केलेला प्रयत्न यांनीच इतके हृदयस्पर्शी 
बनले आहे. होमरच्या इलियड काव्याला निमित्तकारण जरी ट्रॉयच्या राजपुत्राने 
केलेले हेलेनचे हरण झाले असले तरी त्या काव्याचा विषय हेलेनची सुक्‍तता हा 
नसून आपल्या मित्राच्या वधाचा अकिलोसने घेतलेला अघोर सूड हाच होमरचा 
प्रमुख विबय आहे. या पुरातन आदर्शांच्या परंपरेतलेच महाभारत हे महाकाव्य 
असून त्या काव्याचा मुख्य विषय ळुष्णारजुनांची मेत्रो हाच असून कृष्णनिधनानंतर 
वद्ध अजु न आपल्या मित्राचे स्त्रीधन संभाळण्याला कसा असमर्थ ठरला, याच्या 
करुण वर्णनाने ते अतिशय हृदयस्पर्शी बनले आहे. 


श्रीकृष्णाची भूमिका 
भारतीय युद्धांत श्रीकृष्णाने उघडपणेच अहिसक प्ित्रदेवाची भूमिका घेतली 


आहे. अर्जुनाचा मित्र या नात्यानेच तो रणांगणावर येतो. पण “न धरी उझस्त्र 
करी सी अश्ली त्याने हायय वाहिलो आहे. अजू नाच्या पक्षाला आणि त्याच्या 


प्रयत्नांना ईश्‍वराचे अधिष्ठान समपंण करणे हेच त्याचे रणांगणावरोल सुखस्य कार्य 


आहे. क्षूद्र मानवांच्या मारामारोत देवांनी हस्तक्षेप करणे, हे त्यांना शोभत 
नाहीच. तरीसुद्धा होमरच्या महाकाव्यातील ग्रीक देव आपल्या महाप्रभूच्या 
आज्ञेचा भंग करून परस्पर विरोधी पक्षांकडून लढत होते. पण भारतोय आर्यांच्या 
देवांनी अश्ा प्रकारे आपल्या पक्षपातीपणाचे प्रदशंन केले नाहो. श्रोकृष्णाने 
* सयेवेते निहता: पुर्वमेव' असे जरी सांगितले असले तरी त्यांचा शिरच्छेद 
करण्याचे काम त्याने आपल्या सख्यासाठी राखन ठेविले होतेच. पृथ्वीवरील 
युद्धांत मित्रदेव भाग घेत नसला तरी मृताच्या आत्म्यासाठी मरणोत्तर होणाऱ्या 
युद्धात तो प्रामुख्याने भाग घेतो. प्रो. डासंस्टेटेर यांनीं लिहिले आहे: ' (०१85 
घात तीला तड 8 छा ० 83 टा 1100 त9!5 ६110 1121158101 
०प7 8015 ४७ तढक्ाणा, ठोणीलात& 0 शै॥ी१२१)१1)8 8) 8000 106 
ताचष्ट णी७ 80प (0 ॥७]॥], 00 डिगेच्चा' शया, ७ गीलात 01 
४०पे कात गाच्या चांतेलत ७9 1०0 ०गाळा' छा) - गो७ड घात 1110 
7४७ त &लपीठलड ली शि७ ७0प5 छाव खी त७००9४७त१5 
70181 ए6 ७111819110 (16 1108508 0 ॥७6]].” म्हणजे मानवाच्या मृत्यू- 
नंतर त्याच्या आत्म्याला हस्तगत करण्याकरिता देवदूत आणि संतानाचे दूत 
यांच्यांत म्हणे तीन दिवस लढाई होते. सेतानाचे प्रतिनिधि मृताच्या आत्म्याला 
नरकात ओढून नेण्यासाठी सज्ज झाले असताना देवमानवांचा मित्र असलेला 
मित्रदेव इतर तीन प्रमुख देवांसहू त्या आत्म्याच्या साहाय्याला येतो, या 


ंतुकिनविकी | ळय 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्माठशाळामडळ, वाई 


१४ नवभारत 


युद्धाचा भार आपल्या शिरावर घेतल्यामुळे मित्रदेव पृथ्वीवरील यद्धातन भाग 
घेत नाही. कदाचित्‌ घाच भूमिकेला अनुसरून कृष्णाने अर्ज नास सांगितले 
असेल : ' सवंधर्मान्‌ परित्यज्य भामेकं शरणं ब्रज । अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्ष- 
मिष्यामि सा शुचः | ' सर्वधर्माचा त्याग करून तू मला हरण आलास तर मो तुला 
सर्व पापांपासून, अर्थात्‌ सर्व पापप्रवृत्तोंपासून मुक्‍त करीन. श्रीकृष्णाची गीता हो 
एव्हा अर्थी मित्रगाथाच आहे. वारण मित्रदेवाप्रनाणेच ( अरिष्टासुररूपी) वृषभा- 
सुराचा वध करणार्‍या श्रीकृष्णाने आपल्या मित्राला ती उपदेशिली आहे. ढे 
समित्रहीनाची मन:स्थिति 

कृष्ण हा अर्जुनाचा मित्र होता; भीमाचा नव्ह्ता. याचे कारण वाहोही 
असो. उद्योगपर्वात एके ठिकाणी भोसाच्या मनःस्थितीचे वर्णन करणाच्या लिसि- 
त्ताने कृष्णाने मित्रहीन व्यक्‍तीच्या टुःखद स्थितोचे अतिशय विदारक वर्णन केले 
आहे. “ल च स्वपिषि जागर्षि न्युव्जः शेषे परंतप | घोराम्‌ अज्ञांताम रुशतीम 
सदा वाचं प्रभाषसे || एकास्ते निष्टनन्‌ शेषे भारातं इव दुर्बल: ] अपि त्वां 
केचिदुनत्तं मन्यन्ते$तद्विदो जनाः || नाल्मिन्‌ जने$मिरमसे रहः क्षियसति पाडव । 
नान्यं निक्षि दिवा वापि । कदाचिदभभिनंद्ि || अकस्मात्‌ स्मयभानःच रहस्याल्ये 
रुवत्षिव । जान्वोगूर्धानमाधाय चिरमास्ये प्रमीलितः ॥ उद्योगपर्वाच्या ७३ राव्या 
अध्यायातील या इलोकांतून भीमाच्या मनःस्थितीचे हे जे वर्णन कृष्णाने केले आहे 
ते सहृदयाच्या अंतःकरणाला पिळवटून टाकणारे आहे, भोमाला प्रथमपासनच 
कोणी मित्र नव्हता. कौचकवध करणाऱ्या भोमाने कोरवांश्ी समेट करण्याची भाषा 
उच्चारलेली पाहून त्याची स्वामिनी द्रोपदीही त्याच्यावर रुष्ट झाली होती. 
कोणाच्याही साज्रिध्यांत तो आपल्या हृदयवेदना व्यक्त करू शकत नव्ह्ता. 
एकांतात तडफडत त्याला रात्री कंठाव्या लागत होत्या, न ओळखणारे लोक तर 
त्याला वेडाच मानीत असत. भीमाप्रमाणेच भोमकर्मांचा भार आपल्या शिरावर 
घेणारा ग्रीक महावीर हेराक्लीज हा अनेकवार वेडा ज्ञाला होता, याचे येथे 
स्मरण केल्यास भीमाला आपले मनःस्वास्थ्य सांभाळण्यासाठी किती सायास 
करावे लागले असतील, याची चिकित्सकांना कल्पना येईल. लोकांत मिसळून 
करमणूक करून घेणे शक्‍य नसल्याने तो एकास्तातच काळ कंठोत असे. रात्री 
निजताना तो उपडा निजे. शत्रूंच्या प्राणांतिक द्वेषाचे लक्ष्य बनलेला झोपेत कोणी 
हात्रु उरावर बलून प्राण घेईल, यासाठी हो उपडा निजण्याचो दक्षता घेत असे 
या वर्णनावरून भित्रयुक्‍त अर्जुन आणि मित्रहीन भोम यांच्या मधोल प्रभेदाची 
व,चकांना कल्पना येईल. 


च ची क$ 


भं 
अनुक्रमणिका 
डौ न््त्न्च । 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास । 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे र! भे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


डॉ. गणेश थिटे 


प्राचीन भारतीय पश्लुवेद्यकशास्त्र 


प्राचीन भारतीय शास्त्रांमध्ये पशुवद्यक्यांस्च ही एक स्वतंत्र शाखा आहे. 
आयुर्वेदविषयक पुस्तकांमध्ये हा विषयाचे विवेचन आढळत नाही. पशुवैद्यक ह्या 
विषयावर स्वतंत्र ग्रंथ लिहिले गेले असून प्राचीन शास्त्रांच्या ह्या ज्ञालेतही 
भारतीयांनी खूप प्रगती केलो होती असे म्हणावयास हरकत नाहो, 


इत्तर अनेक ज्ञास्त्रांत्रमाणेच पशुवेद्यकश्यास्त्रविषयक जुने उल्लेख आपणास 
वेदिकसाहित्यातील यज्ञविषयक तपज्लीलामध्ये सापडतात. काही वेदिक यज्ञात 
पज्युहत्या असते, यज्ञात सारलेल्या पशूचा कोणता भाग 'त्र्त्विजाला द्यावा ह्याचे 
वर्णन ऐतरेयन्नाह्मणात ( ७,१ ) आले आहे. त्यानुसार जीभ व हनुवटी प्रस्तो- 
त्याला, छाती उद्गात्याला, गळ्याजवळील भाग प्रतिहर्त्याला, उजवी श्रोणी 
होत्याला, डावी ब्रह्माला, उजवी पोटरी सेत्रावरणाला, डावी, त्नाह्मणाच्छंसीला, 
उजव्या बाजूचा खांदा व उजव्या बरगडीचा भाग अध्दर्यूला, डाव्या बरगडीचा 
भाग उपगातूंना, ड!वबा खांदा प्रतिप्रल्यात्याला, उजवा वाहू नेष्ट्याला, डावा बाहू 
पोत ह्या नहत्विजाला, उजवी सांडी अच्छावाकाला, डावी आग्नीध्याला, इत्यादी, 
अक्वारीतीने यज्ञाच्या निमित्ताने पज्नूंचे शरीरविच्छेदन होई व त्यामुळे पशूंचे 
शरीरक्षास्त्र प्राचीन आर्यांना ज्ञात होई. 

न्नाह्मणग्रंथात अइवमेध यज्ञाच्या वणंनात घोड्यांना होणाऱ्या रोगांचा उल्लेख 
आला आहे. अश्‍वसेध यज्ञात घोड्याला ठार कराबयाचे असते. त्याआधी एक 
वर्षभर त्या घोड्याला मोकळे सोडलेले असते. ह्या काळात त्या घोड्याची फार 
काळजी घेतली जाते. त्याला जर काहो व्याधी निर्माण झाल्या तर त्या व्याधींवर 
कर्सकांडात्मक उपचार केले जातात. म्हणजे काही विशिष्ट देवतांना आहुती 
दिल्या जातात. त्या आहुतोंमध्ये यातुधर्मात्मक (1192100108 ) असे 
सामर्थ्य असल्यामुळे त्यायोगे व्याधी बऱ्या होतील अज्ञी समजूत असे. उदाह्रणाथं 
जर त्या घोड्याला उपतपत्‌ नावाचा ज्वरबिशेषात्मक रोग झाला तर अग्नीला 
अष्टाकपाल पुरोडाश, सोमाला चरु, सवित्याला अष्टाकपाल पुरोडाझञ अज्ञा आहुती 


[ दि. १०१२1७२ रोजी आकाशवाणीच्या पुणे केन्त्रावरून प्रसिद्ध झालेले 
भाषण आकाशवाणीच्या सोजन्याने प्रसिद्ध केले जात आहे. ] 


अनुक्रमणिका व 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


१६ नवभारत 


द्याव्यात. “ अग्नि देवतेला उहेशून पुरोडाझञ असतो. अग्नि म्हणजे सर्व देवता. 
सर्व देवतांच्या साहाय्याने त्याला ( अइवाला ) तो ( अध्वर्यु ) बरे करतो. 
सोमदेवतेला उद्देशून ( चरु ) असतो. सोम हा खरोखरी ओषधोंचा राजा आहे. 
... त्या ओबधोींच्या साहाय्याने तो त्याला बरे करतो. सवितृ देवतेला उद्देशून 
( पुरोडाहा ) असतो. सवित्याकडून प्रेरणा घेऊन तो अवाला वरे करतो.” 
(ते. ब्रा. २.९.१७.१-२) अज्ञा प्रकारे ब्राह्मणग्रंथातील उपचारपद्धति यातुधर्मात्मक 
आहे. तसेच अशवाला जर त्वचारोग झाला तर पुषन्‌ देवतेला उद्देशून चर्‌, रंद्राला 
उद्देशून चर्‌, व वेशवानराला उद्देशून पुरोडाडा अद्या आहुती द्याव्यात ( ते. ब्रा. 
३.९.१७.२-३ ) . अइवमेधीय. अइवाला नेत्ररोब झाल्यास ज्या आहुती द्यावयाच्या 
त्यांमध्ये एक सर्थदेवतेला उद्देशून चर्‌ हो आहुती आहे. सूर्य व नेत्र ह्यांचा गूढ 
संबंध असल्याने ह्या आहुतीलाहो यातुधर्मात्मक अर्थ आहे. ( दातपथन्नाह्मण 
१३.३.८.४ ). अल्ला रीतीने ब्राह्मणग्रंथातील वेद्यकज्ञास्त्र हे यातुधर्मात्मक आहे. 
आराह्मणग्रंथ हे श्ास्त्रपुर्व शास्त्र ( ॥010715868115011810110)10 ॥॥15501501॥)' 
आहेत. परंतु पुढोल काळातील ज्षास्त्रीय ग्रंथातही यातुधर्मात्मकता आहेच. ह्या 
मुद्दाचे विवेचन पुढे येईल. 


पश्युवेद्यकश्ास्त्र ह्या विषयावर साक्षातूपणे लिहिलेल्या आणि आपणास 
उपलब्ध होणाऱ्या ग्रंथात अश्‍व आणि हत्ती ह्या दोन प्राण्यांवरच जास्त लक्ष 
केन्ब्रित झाले आहे हे कळून येते. राजाला ह्या विद्यांचे ज्ञान आवड्यक होते. 
अश्व घ हत्ती हे सेन्यातील महत्त्वाचे प्राणी असल्यामुळे त्यांच्या आरोग्यरक्षणासाठी 
राजाने विज्लेष लक्ष द्यावे हे उघडच आहे. पशुवंद्यकज्ञास्त्रीय काही जुने उल्लेख 
पुढीलप्रमाणे सांगता येतील. हत्तीच्या डोळ्यांचा दाह होत असता दुधाचा वापर 
करावा; तसेच हत्तीच्या इतर काही व्याधीत काळे मद्य, गरम पाणी, डकराचे 
झांस, इत्यादींचा वापर करावा; हत्तीला जखम झालो असता लोण्याचा वापर 
करावा इत्यादी भारतीय पकश्शुवेचकज्ञास्त्रातील ज्ञानाचा संगस्थेनीसूने उल्लेख केला 


१) उप. 01तहा0९्टे, ॥7०0/7०७8278005/077012 ॥7८582018- 
लाकर्ह, 1212. किाढ8०॥60८१/॥॥ वह" ॥9/.17720716-- 
(९७९८, ज०्हहीगाटुभा, 1919 


) ह्या परिच्छेदातील माहितीसाठी पहा- उ. 10] 1१, ॥॥८११८८५८ 
398888, 1901 ( खपाताडड तेल ॥त०्-ळाणडलाहा) 
0111010810 ४॥त १॥७'ए118])0॥९७, [1]. 10 ), 0]. 14 


अनुक्रमणिका दव 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे |; 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


प्राचीन भारतीय पशुवैद्यकशास्त्र १७ 


आहे. इ. स. पूर्व तिसर्‍या शतकातील अशोकाच्या एका शिलालेखात पशुवेद्यक- 
शास्त्रीय काही उल्लेख सापडतात. आपल्या राज्यात सवंत्र पशुचिकित्लेची आपण 
व्यवस्था केल्याचे अशोक सांगतो. इ. स. चोथ्या शतकातील सिलोनी राजा दुद्धदास 
ह्याने केवळ आपल्या सेन्यासाठीच नव्हे तर हत्ती व घोडे ह्यांसाठीही वेद्य नेमले 
होते; असे महावंसात सांगितले आहे. पंचतंत्रात ( ५.७९ ) शालिहोत्राचे असे एक 
सत उद्धृत केले आहे को अइवाला भाजण्यासुळे एखादी जखम झाली असेल तर 
ती माकडाच्या चरबीने बरी होते ( कपोनां सेदसा दोषो वह्िदाहससुद्भवः । 
अइवालां नाशमभ्येति तमः तूर्योदये यथा ॥ ). भारतीय पक्षुवेचयकविषथक ग्रंथ 
बर्‍याच प्राचीन काळात अरेबियन भाषेत अनुवादित झाले होते. हत्त्यासुवेदविषयक 
उल्लेख आणि अदवायुर्वेदेविषयक उल्लेख अल्बेरुणीने केले आहेत. ह्यावरून 
पशुवेद्यकक्नास्त्राची प्राचीनता कळून येते. 

हत्तीविषयक आयुर्वेदग्रंथात पालकाप्य मुनींना फार प्रामाण्य आहे. 
हस्त्यायुवेद हा ग्रंथ त्यांनी लिहिला आहे त्यांच्या मते हत्ती जेव्हा अरण्यात असतात 
तेव्हा त्यांना रोग होत नाहोत. तेथे ते निसर्गानुकूल जीवन जगत असतात. योग्य 
वेळी योग्य ते खातात व योग्यवेळी पाणी पितात. अरण्यात त्यांच्या जीवनामध्ये 
सात्म्य असते. मात्र त्यांना पकडून गावात आणले गेले की त्यांना भय, शोक 
इत्यादी मनोविकार निर्माण होतात. त्यांना इच्छा नसताना खावे लागते; इच्छे- 
बिस्द्ध कासाला जुंपले जाते. अयोग्य जागी निद्रा घ्यावी लागते. त्यामुळे असात्स्य 
निर्माण होऊन त्यांना रोग निर्माण होतात. पालकाप्यमुनींनी अश्याप्रकारे पशूंच्या 
आयुदेदाबद्दळचा सात्म्यसिद्धान्त मांडला आहे. 

हत्तींच्या रोगांचे विभाजन पालकाय्यसुनींनी कफ, वात ब पित्त ह्या तत्त्वा- 
नुसार केले आहे. तसेच काही भोठे रोग व काही क्षुद्र रोग असेही विभाजन त्यांनी 
केले आहे. हस्त्यायुवदाच्या महारोगस्थान ह्या विभागात मूर्च्छा, तखभेद, सूज, 
अक्षिरोग, इत्यादी मोठ्या रोगांचे विवेचन केले असून क्षुद्ररोगस्थान ह्या विभागात 
ओकारी, अतिसार, मूत्ररोग, चेतोश्रंश, हृद्रोग, इत्यादी व्याधींची चिकित्सा आलो 
आहे. शल्यस्थान ह्या विभागात शल्यकर्लाविषयी साहिती आली आहे. उत्तरस्थान 
ह्या विभागात ओषधांची माहिती सांगितली आहे. रोगाचे बरोबर ज्ञान न होता 
केलेल्या उपचारामुळे रोग वाढण्याची भोती असते अते सांगून नेमका कोणता 
रोग झाला आहे ह्याचे ज्ञान होण्याचे महत्त्व पालकाप्यमुनींनी प्रतिपादिले आहे 
( यस्तु रोगसविज्ञाय भिषक्कमं प्रयोजयेत्‌ । १४) तस्य मिथ्याप्रयोगेण व्याधिवधेत 
दन्तिनाम्‌ । .. .।॥ १५ ( १. १४-१५ ) 

न.भा. २ 


अनुक्रमणिका| क 
वी मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


७ १ षी 
. >. 
रश $ 


द्वारा प्राक्मपाठशाळामंडळ, वाई 


१८ नवभारत 


व्याधींचे विवेचन करताना हत्त्यायुवेंद ह्या ग्रंथात पुढील क्रम पाळलेला 
दिसतो. प्रथम त्या त्या व्याधीची कारणे, मग लक्षणे, ब नंतर उपचार. उदाहर- 
णार्थ शोक ह्या व्याधीची कारणे देत[ना असे म्हटले आहे कौ अयोग्य ठिकाणी 
झोपणे, कट, कषाय, रूक्ष असे भोजन करणे ह्यामुळे पवन प्रकुपित होऊन तो 
हत्तीच्या वारोरात संचार करतो. त्यामुळे शोथ म्हणजे सूज हो व्याधी निर्माण 
होते. अज्ञा रीतीने शोथ ह्या व्याधीची कारणे सांगितली आहेत. ह्या व्याधीची 
लक्षणे पुढीलप्रमाणे- हत्ती जांभया देतो; त्याला भोजनद्वेष निर्माण होतो. त्याचे 
अवयव स्थिर होतात, इत्यादी. ह्या व्याधीवर उपचार करताना हत्तीला तेल 
पाजावे. तेल लावून स्नान घालावे. तिळाची पूड, मोठ, तांदूळ ह्यांचे निश्रण 
ताक, दही ह्यांच्यायोगे आंबवून रात्रभर शिळे करावे व त्याचा हत्तीच्या जरी- 
राला लेप द्यावा ( महारोगस्थान अध्याय १७). हत्तीचे डोळे लाल होणे ह्या 
व्याधीची कारणे सांगताना असे म्हटले आहे को उष्ण, आंबट, खारट, जड; 
अन्न खाण्याने व व्यायाम नसल्याने हत्तीचे रक्‍त दूषित होते आणि त्यामुळे 
हत्तीचे डोळे लाल होतात. ह्या व्याधीवर उपाय म्हणजे मध व तूप ह्यांचे अंजन 
डोळ्यांना लावावे. तूप घातलेली पेज नाकातून पाजावी. पाण्याने भरलेले घट 
डोक्यावर व खांद्यावर ठिबकू द्यावेत (महारोगस्थान अध्याय १८ ). 

हत्तींना व्याधी होऊ नयेत ह्यासाठी वर्षाच्या वेगवेगळ्या छतूंमध्ये त्यांना 
कश्याप्रकारे वागवाब्रे ह्या संबंधीची माहिती हस्त्यायुवेदात आली आहे. ह्या 
न्ट्तुच्येनुसार वसंत ञ्रद्वतूत हत्तींना भात खाऊ घालावा. फार काथ करावयास 
लावू नये. तसेच फार चालावयास लावू नये. ग्रौज्मत्रहतूत फार उष्णता असल्याने 
हत्तींना दिवसातून दोनदा पाण्यात डुंबू चावे. डोक्यावर तुपाचा लेप द्यावा, हिरवे 
गवत खाण्यास द्यावे. ज्या वृक्षांना चौक येतो अज्ा वृक्षांची पाने खाण्यास द्यावीत. 
थंड दूध पाजावे, श्रम करावयास लावू नयेत. पावसाळ्यात हत्तीना विहिरोचे पाणी 
पिण्यास द्यावे, त्यांची भूक ह्या त्ररतूत कमी होते. त्यांना आंबट व खारट पदार्थ 
खाण्यास द्यावेत. जलज वनस्पती खाण्यास देऊ नयेत. शरदृतूत गूळ, तूप घातलेला 
भात खाण्यास द्यावा. गहू, म्हक्लीचे तूप हे पदार्थ खाण्यास द्यावेत. हत्तीच्या 
अंगावर रात्री चांदणे पडू द्यावे. हेमंतात हत्तीना उन्हात हिंडू द्यावे. एकदाच स्नान 
घालावे. त्यांना मद्य द्यावे. डोक्याला तेळ लावावे, शिशिर न्तूत हत्तीज्ाळेजवळ 
शेकोटी पेटवावी. हत्तीना पांघरण्यासाठी कांबळी द्यावीत. ग 
( उत्तरस्थान, लॅष्याय १! प्‌ ) 

हत्तीच्या तधतुचर्यमप्रमाणे अइवाची भट्वतुचर्या अश्‍वविषयक ग्रंथांत सांगितलेली 

टू गे भोजध्ि र्क्त 11.0 ी% 

माढळते. उदाहरणाथ भोजापरीव 7६) हया ग्रथात अशवाची त्रतुचर्या 


अनुक्रमणिका 
न मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


रस अन्न खाण्यास चावे. 


प्राचीन भारतीय प्नुवेद्यकशात्त्र १९ 


पुढीलप्रमाणे सांगितली आहे- वसंत तूत घोड्यास खूप जुंपाबे, नाहीतर तो 
आळशी बनतो. प्रौष्मत्रधतूत त्याला थंड पाणी पाजावे. र्द्वां खाण्यास द्याव्व्हत, 
म्हणजे त्याला उन्हाचा त्रास होत नाही. पावसाळ्यात घोड्यांना जुंपु नये. शरदतत 
पुष्कळ दूध घातलेला दूधभात घोड्यांचा खाऊ घालावा. हेसंतत्र्टतूत घोड्यांना 
बारा लागणार नाही ह्याची काळजी ध्यावी. शिशिरक्रतत घोड्यांना यव खाण्बास 
द्यावेत, इत्यादी. ढे भन 

जयदत्ताचा अरववेद्यक हा ग्रंथ अइवविषयक वेदयकशास्त्राच्या दष्टीते एक 
व्यापक व महत्त्वाचा ग्रंथ आहे. त्याच्या पहिल्या अध्यायात अडवशरीराची माहिती 
आलो आहे. पुढे अवाच्या वेगवेगळ्या अवयवांचे व त्यांच्या अंगावरील वेगवेगळ्या 
खुणांचे शुभाशुभत्व सांगितले आहे. ( अ. २-३ ) सग निरनिराळया देज्ञात 
जन्मलेल्या घोड्यांचे जुभाशुभत्व सांगितले आहे (अ. ६ ) घोड्यांच्या लक्षणांनखार 
त्यांचे त्राह्मण, क्षत्रिय, इत्यादीं प्रकारही पाडले आहेत. (अ. ७) त्यानंतर 
वन्ध्योपचार ( अ. ८ ), सूतिकोपचार ( अ. १० ), वेगळ्या वेगळ्या भबध्दी 
वनस्पती ( अ. १२ ). अइवाची विविध त्रतूतील दिनचर्या इत्यादी विषय आले 
आहेत, अध्याय चोवीसपांसुन पुढे अश्‍वाचे विविध रोग, त्यांची लक्षणे व उक्बार 
सांगितले आहेत. उदाहरणाथ अवाला अजीर्ण झाले असता त्याची भक फ्सी 
होते. तो खुरडत खुरडत चालतो. खिन्न दिसतो. ही अजीणं ह्या व्याधीची लक्षणे. 
त्यावर उपाय म्हणजे घोड्याला उपास करावयास लावावा. अज्ञाप्रकारे अश्‍वविषयक 
वैद्यकशास्त्राचा आणि इतरही माहितीचा उत्तम संग्रह जयदत्ताने अश्‍ववेद्यक ह्या 
ग्रंथात केलेला आहे. 

वर उल्लेखिलेल्या ग्रंथांखेरीज धाबाडाचा अ$वचिकित्सासार, दोपंकराचा 
अइववेद्यक, बृहस्पततिविरचित गजलक्षण, नकुलविरचित अइवचिकित्सा, गण 
नावाच्या लेखकाने लिहिलेले अश्‍वायुर्वेद, अइवलक्षण इत्यादी पक्षुवेच्यकज्षास्त्रीय 
ग्रंथांचा उल्लेख करता येईल. बृहस्पतीने गोवद्यक्नास्त्र लिहिळे असन त्यात गाय-बेल 
ह्या प्राण्यांच्या वेद्यकज्ञास्त्राची माहिती दिलेली आहे. पशवैद्यकश्नास्त्राचा प्राच्चीन 
भारतातील विस्तार कितपत होता ते ह्यावरून कळून येईल. 

प्राचीन भारतीय पशुवेद्यकज्ञास्त्राचा शास्त्र ह्या दृष्टीने विचार करताना 
असे आढळून येईल कौ ते पूर्णतया शास्त्र नसून त्यात पुराण कथा, अंधश्रद्धा 
लोकभ्रम, जादूटोणा, धाभिक विधी इत्यादींचे असे संमिश्रण ज्ञाले आहे, कौ ताता 
शास्त्र कोणते आणि अश्ञास्त्र कोणते हे निश्‍चित ठरविणे कहौण होऊन बसते. वर 
ब्राह्मणग्रंथातील यातुधर्मात्सक उपचार उल्लेखिले आहेतच, पण तंथशदत 
पशुवेद्यकज्ञास्त्रीय ग्रंथ यातुधर्म-शास्त्रात्मक आहेत असे वाटते ( म्हणजे ह्यात 


१: क! 
अनुक्रमणिका द विक 
मड मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


०? नवभारत 


जादूटोणा, धर्म व विज्ञान तिन्होंचे मिश्रण आहे. अदवक्षास्त्राचे सूळ सांगताना 
नकुलाच्या अइवज्ञास्त्रात (प्रश्‍नाध्याय) अक्षी कथा सांगितली आहे कौ पुर्वी घोड्यांना 
पंख होते. इंद्राच्या आदेक्षानसार ज्ालिहोत्र ह्या त्रटबीले दर्भख्यी बाणांनी ते पंख 
तोडले. तेव्हा जखसो झालेले अव "कषीकडे येऊन जेव्हा गयावया करू लागले 
तेव्हा त्याने अइवांचे ढुःख दूर करण्याचे आतहवासन दिले ब अश्‍वशास्त्र लिहिले. 
अश्‍वांची शुभाळूभ लक्षगे वाचताना आपणास प्राचीच काळचे अइवविषयक 
लोकशाम ( 5])0151110115 ) कळून येतात. उदाहरणार्थ संपुर्ण पांढरा घोडा 
हा राजास योग्य असतो. संपुर्ण शरीराचा कोणताही रंग असला तरी ज्यांचे पाय 
काळे अप्ततील तो धोडा म्हणजे साक्षात यमच मानावा, ह्या उलट पाय पांढरे 
असलेला घोडा शून असतो. दात कमी किंवा अधिक असलेला, शिंगे असलेला 
घोडा भाळकाला ठार करतो अक्षा प्रकारचे अनेक लोकभ्रम भोजाच्या शालिहोत्र 
ह्या ग्रंथात व इतरत्रही आढळतात. तसेच चांगली लक्षणे असलेले घोडे जवळ 
असल्याने पाऊस थोग्य प्रकारे पडतो असे वहाडकृत ज्ञालिहोत्र ह्या ग्रंथात 
( २२.५५- ) सांगितले आहे. जयदत्ताच्या अइवबंद्यकात (७.६-) असे 
सांगितले नाहे फी घोडेस्वाराने सकाळी उठून घोड्याच्या उजव्या कानात जप 
करावा. त्यात “ त्‌ गंधर्वकुलात जन्मला असून आम्हास विजयी कर” इत्यादी 
अर्थ असलेले शस्द उच्चारले जातात. घोडे अश्‍वशाळेत ठेवताना आधी पुण्याह- 
वाचन, अग्निकर्म, न्राह्मणभोजन, वगेरे विधी करून मग ते अश्‍वशाळेत ठेवावेत 
असेही अइववेद्यकात ( १३.८ ) सांगितले आहे. हत्तीला व्याधी का होतात ह्याची 
कारणे सांगतांना हतस्त्यायुर्वेदात ( उत्तरस्थान ३५.८- ) असे म्हटले आहे को 
राजाला एखादा ग्रह प्रतिकूल असताना, किवा शंकर, विष्णु ह्या देवांची पुजा न 
केल्यामुळे, किंवा गजशाळेत भूतबळी न दिल्यामुळे किवा पापनाशक शांतिकर्म न 
केल्याने हत्तींना व्याधी होतात. हत्तींना आरोग्यप्राप्ती व्हावी ह्यासाठी नौराजनः- 
विधी म्हणजे “ ओवाळणे ” हा यात्वात्मक ( जादूटोणा ) सांगितला आहे 
( हत्त्यायुवेद, उत्तरस्थान २६.५१ ) « अश्या रीतीने यातु ( जादूटोणा ), आणि धस 
ह्याबरोबर पशुवैचवश्ञास्त्राचे मिश्रण झाले आहे अंसे कळून येईल, प्राचीन भारतीय 
पशुवैद्यक ज्नास्त्राचे मूल्यमापन करताना त्यातील “ कोस्त्र ” ह्या संज्ञेस पात्र होणारा 
भाग कोणता हे शोधून काढणे हो समस्या निर्माण होते व निठिचित मत देणे कठीण 
होऊन बसते. शि 
३) नौराजनविधीसाठी पहा- उ. उ. ॥९५/९४", 1772270070 १7८॥वट- 
60721 ॥/६०/॥॥(८ १॥७ ॥७%७८ व" ॥८५४९(७(१०॥, /ए॥0], 
1.भडांशर, 1937, ॥.]). 115 0९. 
क$ क$ .& 


अनुक्रमणिका 
जक मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


के. अ. का. प्रियोळकर 


च्य "३ 
संवश्वरांचा ज्ञानापढरा 

( अठराव्या शतकाच्या आरंभीं एका पोतुगीजानें 
लिहिलेला मराठी गद्य ग्रंथ ) 


॥ पांचवा भाग 
॥ स्वामीयाचें दुसऱ्यांन जीवन पेले ग्नानसुर्याचें तेज जेजुतारक 
मेल्या उपर तीसऱ्या दिवशीं मीर्तवंता ठाईहुन जीवंत झाले 
म्हणुन वर्तमान सांगुन दाखबीतें ॥ 

जेज॒ तारक मरण ॥ मरण पाउन॥ पाताळामर्धे उतरले म्हणुन सांगीतले 
कौं |छ।। तर त्या उपर || अपण अदी जीवंत होते तदवां बोलोल्या प्रमाणी ।॥। अपल्या 
देव हुकुमेन ॥| थोर प्रकाशन आदित्यवार दिवशी सुर्य उदय होण्याच्या अदीं डुसऱ्यान 
जोवंत झाले || म्हणजे जेजुतारकाचा आत्मा शरीरांत ज्ीरून एकवटोला |॥७॥ केसें 
करून समजायाला || तुला एक उपमा सांगुन दाखवीतो || छ ॥ पात्छा[ने] हत्यार 
सेणांतने येक हातान काडुन ॥ अपल्या वेर्‍्यांस जीवीं मारून || संव्हार केला 
॥ छ| एक हातांत मेण || येका हातांत हत्यार उरलों | छ ॥ वेऱ्यांस संव्हार 
केल्या उपर || डुसऱ्यान हत्यार मेणांत घालोतो ॥ अवघें अपणाजवळ आहे म्हणुन || 
मेण | अणीक हत्यार | छ |! काडायास || अणीक सेणांत घालायास हुकुम आहे 1। 
म्हणुन अपल्या हुकुमेन काडीतो || अणीक घालीतो || छ॥ तेसेंच जेजु तारकाचें 
शरीर मेणासारीखे || त्यांत होता आत्मा हत्यारासारोलें देवसुभावाच्या हातांत 
होतीं ॥ छ॥ अपला ॥ अणीक माणुसाच्या वेरी म्हणायाचा भुत संव्हार 
करायाला || मरणावरउन | आत्मा झरीर बाहोर काडुन ॥ भुताचा || पापाचा 
संव्हार केला | छ॥ त्या उपर || अपुल्या देवहुकुमेन आत्मा म्हणायाचा हत्यार 
शरीर म्हणायाच्या मेगांत घालुन ॥ दुसऱ्यात जीवंत झाले | ७8॥|| तेसेंच जेज्‌ 
तारकानें | मरायाच्या अदी ॥ अपल्या पबीत्र सुखानी सांगीतले || छ ॥ म्हणजें 
अम्हांस हुकूम आहे अम्हच्या आत्मा काडायला || अणीक दुसऱ्याने घ्यायला || 


अनुक्रमणिका 
ग्र मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत कः 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


3 नवभारत 


म्हणजे सारून जीवंत होयाला |॥॥७॥| जेजु स्वामी इतुक्या उदंड प्रकाशाने 
सुर्याहून || जीवंत झाले || म्हणून राखत होते चाकर बगुन ॥ देवसुर्याचें तेज 
सोब्वीनास्तां | थडथडुन राखण सोडुन | सेल्यासारीखे पडले || छ ॥ सग जिव 
घेळख || उदुन || वैऱ्यां जुदेवांल खबर सांगायास गेले ॥ ७छ॥ जेजु तारक आपल्या 
कनिके मरोये मातेला अणीक पुंन्या आस्त्रीयांला । अवघ्या जोब्याला ॥ बहुदांव 
द्रिष्टी पडुन ॥ संतोष होयले केले ॥ छ।। अम्हूच्या बरव्यास जेजुतारक सरण 
पाबले ॥ प्राण दिला || अम्हां माणुसांच्या वरव्यास दुसऱ्यान जीवंत झाले || छ॥ 
म्हजे जसें अम्हंचा जेजुतारक अम्हांच्या पापा कुर्ती कष्दुन | मरण पाउन |] 
दुसऱ्यान थोर प्रकाश्ञान जीवंत ज्ञाले || तेसेंच अम्ही || अम्हांची पापें टाकुन || 
त्यांचदल तप करून || पुंन्ये करीतो तर || संतोषान ॥ प्रकाज्ञान दुसऱ्याने जीवंत 
होडं॥ छछ 


॥ दुसरें तेज ॥ 


॥ जेजु तारक दुसऱ्यान जीवंत झाल्या उपर परलोकी चडले म्हणुन 
बत्तसान दाखबीतें ॥ छ॥ 


जेजु तारक || दुसर्‍यान जीबंत झाल्या उपर ॥ ह्या भुलोकांत चाळीस दिवस 
राहीले ॥ छ || त्यामधे अपल्या झीश्ाांस भुजवण देउन || बुधी सांगत होते ॥छ।| 
चाळीसाव्या दिवशीं येका डोंगरावर चडून ॥ दोन प्रहर सारोखा वेळ ॥ अपले 
शीक || पुन्या आस्त्रीया || देवसाता अणीक स्वामीयाचे भवत जवळ होते॥७॥ 
ते त्ते राहुन | समस्तांस संतोष वचन सांगीतले || अपल्या बारां झौज्ञांस अवघ्या 


संसारामधें | समस्तां माणुसांस हेजीब धाडुन || अपली खबर सांगुन ॥ ऐसे 
सांगीतले || अवघ्या संसारामधें जाउन || अम्हंंची खबर समस्तांस सांगा || जे कोण 


विष्षास होउन ॥ ग्म्यान स्नान घेतील ते मोक्षास जातील ॥ जे कोण वौस्वास ना 
होडन अस्तील || नरकास जातील ॥ छ || ग्व्यान स्तांन पित्याचीये 
पुञ्राचीये || अणीक स्पीरीता सांताचीये || सांगुन देयाला स्हणुन ज्ञौश्ांस 
सांबीतलें || छ || स्म्यानस्तान कार्ये || अणीक जेजु स्वामीयाने सांगीतल्याप्रमाणी 
केसें करावें म्हणुन पुढळें तर ॥ सांगतों ॥ छ || रुव्याल स्नान म्हणजे 
आत्म्याचे स्नान म्हणुन ग्म्यान स्तान ॥ छ|| आलत्स्यांत कितुकों पापें 
होतीं ॥ ग्न्यान स्नान वरउत सवेश्वर अवघों बकसुन ।। बाहोर हाकतो ।। 
अणीक आत्म्याला त्या क्षणाधने देवईष्ट ॥ अणीक मुद्रा लागल्यात 
॥ छ।॥। आह्मा सुर्याहान नीतळ होतो | त्यो ग्म्यानस्नानावरउन येतो 


नांव ॥ अणीक 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


सर्वेश्वराचा ज्ञानोपदेश २३ 


देवाचा भुह्ठा || नरकांत पडलें तर कधीं सरत नाहों ॥। छ।। देवाचें इष्ट थोर 
पापांत पडलें || तर गमावतें | पण त्या उवर कोणी पाप केलें तर सर्वेश्‍वराने 
वेदांत सांगीतल्याप्रमाणी पाथ निवारण केलें ॥॥ तर पाप नासुन जाईल 
सर्वेश्‍वराचे इष्ट दुसऱ्याच आत्म्यास पावल ।। छ|| तें ग्त्यान स्तान घेयाला | 
अदी ।। सवेश्‍वराच्या वेदाप्रसाणो विस्वास होता ॥ छ || म्हणजे सदेश्‍वरान 
वौस्वासाथाला जाणबवीलें ॥ तें वीस्वासावें । छ॥ दुसरें पायाची दुःखी 
होवी ॥ ७॥ म्हृणजे सर्वेवरास आड आहे कास केलें म्हणुन दुःखी नाही 
तर ॥ सरवेश्‍बर केले. पाप बकसील | छ॥॥ भाणस सागुसावर चुकला तर ॥ 
गुग्याव बगसायास दुःखी दाखवुन | गुन्या बगसणें मागतो || हे माणुसास होवे |॥छ1। 
तर त्याहुन सत्यवंत देव अम्हांचें पाप नौवारण करावयाला ॥ पापाची ढुःखो 
दाखवावी || छ || तीसरे ॥ त्या उपर पाप न करी म्हणुन || नीश्‍चय होवा ॥७॥ 
चोतें सवेश्‍वर पाप बकसुन | सोक्ष देईल म्हणुन भरवंसा ठेवावा | छ | खरा 
विठवास असला तर |] पापाची दु:खी || पापा करीतां होयाला निश्‍चय || अगीक 
देवावर भरवंसा अस्तील ॥ छ॥ देवापर काये अदों वीस्वास होवा ॥ म्हगुन 
सांगीतले नाहों ॥ जर मोक्षास जायाला सन असलें त तें ग्न्याल स्नानाच्या 
अदीं श्ीकायास सांगुन | छ || आतां केलें घ्यावें म्हणुन सांगतों ॥। छ | जेज्‌ 
तारकाने देउं सांगीतले र्त्यान स्नान देतों म्हणुन || मनांत ठेउन ॥ त्यास 
नांव ठेउन ॥ ऐसे सांगावें ॥ फलाण्या || पौत्याचीये नांबी अगीक पुत्राचीये 
अणीक स्पौरीता सांताचीये मौ तुला धहुतों ॥ म्हणुन सांगुन || भस्तकादर 
झोजेते बरे पाणी घालावें ॥छ॥ ते सल्यान स्तांन झालें ॥छ|॥ हें अपुल्या 
शीज्लांस || अणीक ग्ग्यान स्नांन देतल्यांस जेंजुतारकाने सांगीतले ||छ|| जेजुतारक 
साणसांचें पाप नौवारण करायाला | माणुस अवतार करून || प्राण दिला 
कीं ॥ तर अपल्या पवीत्र मरणाचें फळ ॥ म्हणजे सात रगक्लीये देव बव्ये 
साणुसास दिलीं ॥७छ॥ त्यामधे पेलें रयानस्तान दिलें || पापलिवारण करायाला 
॥ छ॥ कोणास पापनीवारण होबें तर ग्त्यानस्तान घ्यावें || ग्म्याल स्लाना- 
वौण पापनीवारण नाहीं ॥ ह्या मुलकांत | पाप निवारण होयाला ॥ बहुत 
उपाव सांगत्यात || तें अवघें बालांट लटीकें म्हणुन खरें करावें ॥छ] म्हणुन 
सर्वेश्‍वरा बगर ।॥ अणीक कोण पाप बगसोत नाहों ॥। सर्वेइवराने अपुल्या 
झौीज्ञांस ॥ अणीक गुरुला वेदांत सांगीतल्या उपावाबगर || पापनीवारण होयाला || 
अणीक उपाव नाहीं ॥ छ ॥ अवघों पापे सवेश्‍वरास आड ।। पापावरून सवें- 
5वराचें फरमाण माणुस भोडीतो ।| तर त्योच सर्वेश्‍वर बकसावें ॥ छ ॥ जेजु 
तारव्ह अपुल्या शीजांस ॥ भुलोकामधें अपली खबर सांगुन ॥ माणुसाचें पाप 


अनुक्रमणिका | द विवा 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे | 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


२8 नवभारत 


निवारण होयाला ॥ जावा म्हणुन सांगीतल्या उपर | समस्तांहुजीर अपल्या देव 
हुकूमेन परलोकी चडले ॥ छ ॥ तेथें अनादी पित्या सरवेशवरासारीखे बेसले || 
पित्यासारीखा देव म्हणुन ॥ छ ॥ म्हणजे पौता ॥ पुत्रु स्पौरोतु सांतु ॥ तीगजण 
सेळुन येकच देव कों || माणुसपणीं समस्तां देवडुतांहून थोर ॥ तेसेंच परलोकी 
समस्तांहुन माणुसपणीं आदोक मान भोगतो ॥ छ॥ म्हणुन माणुसांस कळायाला ॥ 
दैव बापाचीये उजवे हाती बेसले म्हणुन सांगावें || छ | म्हणजे सारोख्या मानतुवाने 
बेसले ॥ छ|| जेजु तारक परलोकीों चडल्या उपर || पवित्र माता || अणको अवघे 
शीश परलोकी बगुन ॥ तेथेंच उभे राहीले ॥ छ।। तदवां परलोकोंतुन दोबजण 
देवदुत येउन ॥ तुम्हीपरलोकीं बगुन उगेच उभे राहोलां का॥ हा जेज तारक 
तुम्हांच्या ठाईडन परलोकों चडले कों॥ तर चडतानां तुम्ही बगोतले || तेसेच 
येतील म्हणुन उभे रा[हि]ल्यांस देबदुतांनी सांगीतलें | छ ॥ सांगन (दसऱ्याने 
परलोकास गेले||छछछ शा 
॥ तीसरें तेज ॥ 
॥ स्पीरीतु सांतु सर्वेश्वर अग्नी रुपाने शीश्ांवर आठे म्हणुन 
वतमान दाखवीतें ॥ 

दोगजण देवदुतांनी तें सांगीतल्या उपर ॥ जेज तारकाचे शोज अवघे 
पवोत्र माझे संगाती जेरूजालें ज्ञारास गेले॥ छ॥ जेथें जेजुतारकाने || माळ 
जात्रा केलो || त्यां साळांत आश्राम केला | ७॥ जेज स्वामी कतो 
चडायाच्या अदी | . स्पौरीतु सांतु सवेरवर त्यास पावे परीथंत्र ॥ तसेच व्‌ 
यास सांगीतले || छ॥ त्या साळांत ते अवघे भग्त राहुन येका मनाने र्य 
चोताने जपध्यान करून | दाहा दिवसां परीयंत्र राहोले ॥ 8॥ नक 


दिवक्षी स्पिरीतु सांतु सर्वेशवर अग्नी जोवेच्या र्पानी समस्तांच्या स र 


री >. ल वॉ क. (१ घा व 

यउन उत्तरले ॥ छ॥ त्यांचे आत्मे देवदानांनी भरीत केले ॥७8॥ हयावीयावे 
शीझ || अपल्या देव गुह जेजु तारकाला जुदेवांनी ज्ञोलुव्यावर जोडल वदले 
म्हणुन ॥ अणीक स्वामी परलोकी चडून त्यास भलोकांत काही आधार नाहीं ॥ 


म्हणुन भोत होते || पण स्पीरीतु सांतु सर्वेश्वर त्यांस पावतांच ॥ इतके दे 
अग्नी सोसनास्तां || बाहीर नोगुन | जेजु तारकाची खवर उदंड . नी व 
अणीक भक्तिन समस्तांस सांगीतली ॥ छ || माणसे हे ऐकुन ॥ बहु आर हाकी ह 
म्हणजे त्या समंईं वेवेगळ्या भाषाक्ञास्त्राचे उदंड लोक अणीका शेन द 
त्या श्ारांत होते ।। पवीत्र आपोस्तोल स्वामीयाचे शोद अपल्या भाषेने अंब 
समस्तांस || वेवेगळ्या भाषेतर ॥ कळत होतें ॥छ॥ त्या समयीं गी 


अनुक्रमणिका 
व मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


सर्वेश्वराचा ज्ञानोपदेश २५ 


लोक ॥ ईतुकें नवल बगुन || जेजु तारकावर भक्ति । वीस्वास होउन |) ग्व्यान 
स्नान घेउन ॥ आपोस्तोलांस शश झाले | छ॥ ह्या उपर पवीत्र आपोस्तोल 
अपणामर्धें अवघे भुलोक वांटुन || अपल्या बांट्यासारोखें जेज्‌ तारकाचे वर्तमान 
सांगायाला भुलोकामधें गेले || छ || भुलोकामधें जेजुतारवाचे जोश जाउन | 
सर्वेश्‍वराच्या वेदाप्रमाणी ॥ राज्यांस || परजांस जेज॒ तारकाची खबर सांगी- 
तली ।| छ ।। त्यावरउन आगणीत लोक ग्व्यान स्तान घेउन ॥ भतास मोड 
होउन ॥ सर्वेवराला थोर मान होउन ॥ उदंड साणसें सोक्षास पावले ॥७॥ 
भक्‍त शीश ह्या कारणें ल कष्ट सोसुन ॥ सवेर्वराच्या वीस्वासाबदल || अणीक 
माणुसाच्या बरव्याक्ृतों रग्त सांडुन || थोर भकतीन प्राण देउन | भसोक्षास 
पावले ॥ छ|| त्यां शौश्यांच्या जाग्यावर अणीक सर्वेश्‍वराचे कारण गुरु ॥ तसत्यवेद 
माणुसांस शीकवुन ।॥| अवघे माणुसें मोक्षास पाठवायाला ।। हेथ परीयंत्र । अणीक 
भुलोक सरे परीयंत्र । फिरून येत्यात || छ।। जेजु तारक ॥ भुलोकांत होते 
परीयंत्र ॥ समस्तांस श्रेष्ट गुरू होते || छ।। मोक्षास चडल्या उपर ।। सग्त 
राय नाथु लसस्तांस श्रेष्ट गुरु राहीले ।। जेजु तारकाने या भुलोकांत अस्तांच ।। 
अपल्या जाग्यावर राष्णांला पट दिलें म्हणुन ॥ छ॥। भग्त रायनाथ सोक्षास 
गेल्या उपर ।। देवाच्या मनासारीखं ।। भक्‍त रायनाथाच्या जाग्यावर अणीक 


श्रेष्ट गुत र!होले ।॥ तेसेच ।॥ संसार सरे परीयंत्र ॥। जेज तारकाच्या 
जाग्यावर ।॥। येक श्रेष्ट गुरु मेल्या उपर ॥ अणीक श्रेष्ट गुरू सवेश्‍वराच्या 


मनासारीखे बेसवीत्यात | छ ॥ ते रोमापुरीं शञारा मधे ॥ सदां सोकाम होउनी 
आहेत || ते सकेश्वराच्या पवित्र सभेला ज्ञीरा सारीखा होउनी ।। स्पौरीतु 
सांतु त्याला देवाचों गुप्ते जाणउन |॥ सर्वश्‍वराचे सत्यवेद सर्व ठाई चालवी- 
त्यात ॥छ|| ह्या पवोत्र सभेचे शीर ते ॥ तर त्या सभेचीं आवयेव साऱ्या भुलोकामधें 
वीस्तारले सर्वेश्‍वराचे भवत ॥छ॥ ह्यांस नौजनांव क्रीस्त भक्‍त || म्हणजे जेसे लोंग 
बांदीत्यात ते | कोण जातीचे माणुस तर | लिंग बांदिल्या बदल लोंगवंत 
म्हणत्यात | तेसेच सवरश्‍वराचे भक्‍त ॥ सर्वेश्‍वर माणुस अवतार करून ॥ जेज 
क्नीस्तु नांव घेउन ॥। माणूसाच्या बरव्याकुर्ती शील्‌व्यावर प्राण दिला || ते कोण 
छकोस्त तारकाचें तत्य कुपाबेद भक्तीने ॥ वीस्वासाने घेत्यात ॥ हे भवत क्रीस्त 
नांव घेत्यात ॥ छ ॥ अणीक असल्या तारका कूर्तो रग्त सांडुन जीव देयाला 
सवितने ॥ विस्वासाने राहावें | छ ॥ ह्या जेजु क्रोस्ताच्या सभेला पदीत्र 
म्हणतों | ह्या सभेचा जीर जेजु तारक ॥ अणीक या सभेमधें उदंड पुन्याचीं 
देवद्रव्यें गुप्त आहेत ॥छ॥ अणी सदां देवपुजा ।। जप ध्यांन | अणीक पुंन्ये 
सदां करीत आहेत ॥ म्हणुन पवीत्र सभा म्हणावी ॥ छछ छछछ 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामडळ, बाई 


॥ साहाबा भाग ॥ 


॥ मणसुभीचें वर्तमान सांगतो ॥ पेळें ॥ ज्ञानसुयोचे तेज ।। माणुस 
मरतांच ॥। त्याचीया मणसुमीचें वतमान सांगून दाखबीते ! 


सर्वेश्‍वर माणुस रचुन || अपणावर मया होउन ।। अपणास भात्र देवनसस्कार ।| 
भजल करायाला सांगीतले | छ ॥ ह्यां तोन प्रस्तावांनी सांगीतले ॥ छ । 
पेला ॥ सवें्वर समस्तांहुत सर्व बरव्याचा स्वरूप होउनी आहेत | तर 
समस्ताहुल अपरांपर बरवें आहे. वस्तुला समस्तांहुन साणुत आदोक प्रीतीने 
असावें || छ ॥ दुसरा प्रस्ताव ॥ सर्वेईवर समस्तांदा धणी होउनी आहेत ॥ 
तर ससस्तांच्या धणी ॥ याला समस्ताहुन प्रीती ॥ अणीक झोवा करायाला 
प्रस्ताव आहे म्हणुल खरें करावे ।। छ॥ तीसरा प्रस्ताव | सवेश्वर साणुसास 
सदां करीत येतो उपध्ारा बदल ॥ त्यास मात्र देवनमस्कार भजन करावें ।। 
उपव्हार कतंल्यांस उपकार मातून | आर्गे देवास || मुर्ख तर करोींत्यात म्हणुन 
बगतों |॥ छ|| तर त्याहुन दुधीवंत माणुल सरवेश्‍वरावर प्रीती होउन ॥ त्यास 
शेवा करावी ॥ छ|। म्हणजे माणुस मायेच्या उदरोत संभवून जन्मतो त्या 
क्षणा धने मरे परीयंत्र || येक क्षणतर चुकनास्तां || सर्वेश्वर सदां साणसांस 
उपकार करीत येतो ॥ साणुसांबदळ परलोक || भुलोक रचिले | ह्यां कतो 
परलोकीं सुर्ये चंद्र | नक्षत्रे ॥ रात्रोंदीवस उन || उजेड सकळांस चालबौतो ॥] 
परलोकाखाली विस्तो ।। पाणी | भोई ॥ आकाश || पांखरें मोब जाती | 
चीरक्षे | झुडपें ।। धान्यें || फळें ।॥। रूपें ॥ सोने ।। तांबे ॥ लोखंड | साणीक्‌।॥ होरे ॥ 
कंकर ।। मोती ।। अणीक गणना लये त्या वस्ता अवघीया साणुसांच्या उप- 
काराला रचून ठेवीलीया || छ ।। इतुके उपकार माणुस अनभउन ॥ भेल्याउपर 
अपणाहुजीर सर्व सुख अखंडीत काळा परीयंत्र भोगायाला रचिला ॥ माणसाने 
जर ॥ सर्वेश्‍वराने जें पुन्ये करायाला त्याला सांगितलें ॥ छ ॥ तेसे केलें नाही 
तर ॥ नरकांत टाकोतील म्हणुन ॥ अपरांपर नोतीन ईज्यारत करून || जतन 
केलें ॥ छ।| ह्या कारणें माणसांस बुधी दिली ॥ तो आत्म्याचे डोळे ॥ अणीक 
प्रकाश || वाईट ॥ वरें || पाप ॥। पुन्ये माणुसांस दाखवीती ॥छ॥| 


य तते याच हेर इसरें || 
स्वतंत्र दिले ।। म्हणजे |। मनाचें ।। पाप || पुन्या मधें | येक घयाला अंतर ॥ 8।| 

>. > तें पड 
म्हणजे ॥ बुधी । लश्लीला येक वस्त दाखवीती । तें दाखवोल्या उपर ।। त्याचें 
वाईट ।। बरें बगुन ।। माणसाच्या तें घेयास तर ।। 


राकायास तर मन आहे 
जात्यात || त्या वाटेवर 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे शि. 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


1 छ ॥। येक उपसा सांगतों ।॥। छ ॥। दोग जण वाटेवर 


सर्वेश्वराचा ज्ञानोपदेशा २७ 


नोजुन होता येक माणुस ॥। त्याजवळ दाहा रुपये होते ।। ते दोगजण वाट्सार ।। 
थरेकसेकास बगुन ।! हें चोरून म्हेउं म्हणुन सांगोतलें ॥। दुसर्‍या वाटसरान ।। 
चोरी नव्ोो म्हणून 1 त्याला सांगीतले ।॥। सांगीतले तर ।। पेल्याने दाहा 
रुपये चोरून न्हेले ॥छा। ह्या साणुसान पाप म्हणुन बगीतलें || तर अपल्या 
शरौराला बरें म्हणुन चोरून न्हेले ।।छ।। असलें पाप करायाला तर !। टाकायाला 
तर ॥ त्यां दोन जणांनी बुधीप्रकाश्लान बगीतलें || त्यांच्या मनांत घेयास 
तर।। टाकायास तर स्वतंत्र होतें ॥। म्हणुन येकाने पापाच्या भ्यान टाकिले ।। 
येकाने पापास भीउं नास्तां ।। घेतलें ।। येकाने अपल्या खुक्लीने समजुन पाप केलें ॥ 
येकाने अपल्या खुज्लीने समजुन पाप टाकोलें ॥ ह्या स्वतंत्राबदल माणुस पापतर ॥ 
पुण्ये तर करतो ।। तदवां पाप तर ॥ पुण्ये तर ससजुन करतो ।। छ।। तदवां 
पापाची शास्ती ।! पुण्याचे उचीत भोगायाला ।। स्वतंत्रावदल ।। प्राप्ती झाला ॥छा। 
हें ॥ वाईट ।। बर्रे करायाला ।। स्वतंत्र ॥ माणुसास या भूलोकात जीव ।॥ अणीक 
बुधी आहे परीयंत्र ॥ आहे | छ॥ बुधी नाही होउन जीव असलें तर | पाप 
करायाला स्वतंत्र नाहीं ॥ बाईट ॥ बरें ॥ वळखत नाहीं म्हणुन | छ ॥ मरतोच || 
त्या क्षणामधे || त्याची मणसुभी देव करीतो || छ | जीतुकें माणुसान चितीले ॥ 
बोलीला ॥ करणीया केलीया || करावें होतें तें केलें नाही तर || तीतुक्‍्याचें 
सवेश्‍वर झडती घेतो ॥ आपल्या वेद फरमाणाप्रमाणी ॥ ह्या भुलोकात होता वाळ 
परीयंत्र | चालला तर ॥ चालला नाहीं. तर॥छ॥। चालला तर असल्याच्या 
आत्म्यास सोक्ष देतो || चालला नाहो तर ।। असल्याच्या आत्म्यास नरकांत 
टाकितो । शरीर ह्या भूलोकांत राख तर 1! माती तर होऊन संतार सरे परीयंत्न ।। 
राहील ॥ छ।। संसार सरल तदवां ।॥ अत्म्या संगाती उचीत तर।॥ झास्ती तर 
भोगल ॥ छ॥ जेसे ह्या भुलोकांत पाप तर | पुंन्ये तर करायाला आत्स्यासंगाती 
झालें ।। तेसेंच आत्म्याचें सुध तर ॥ ज्ञास्ती तर भोगावे | ह्या सणसुभीला || येक 
एकाची भणसुभी ॥ सरतांच सर्वेश्वर करीतो म्हणुन ॥ येकांत सणसुभी 
सांगतो|।|छछछछकछ 


॥ दुसरें तेज ॥ 
॥ समेक मणसुभीची लक्षणे सांगुन दाखबीतें ॥। 


जेजु तारक पर लोकी चडल्या उपर || दोगजणे देवडुत परलोकोतून येउन ॥ 
जेज तारक दुसऱयान येतील शौश्ञांस सांगीतले म्हणुन पांचव्या भागाच्या दुसऱ्या 
तेजांत सांगीतले कों ॥ छ ॥ तर आतां कोणा कामास येतोल म्हणुन सांगतों ॥छ]| 


अनुक्रमणिका | 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


््ड नवभारत 


मर्तांच प्रेकेकाची येकांत मणसुभो सर्वेश्‍वर करीतो म्हणुन ॥ खरें केल्या उपर ॥ 
येकांत मणसुभी वेगळी करून |॥ समस्तांची ससेक मणसुभी समस्तां हजीर 
करीतील म्हणुन दुभावाबीण वौस्वासावें ॥ छ॥ ह्या कार्यामधे जें स्वामी जेज 
क्तोस्तान अपल्या वेदांत अम्हास जाणवोलें ॥ तें अम्ही सांगून दाखवावें॥ छ॥ 
म्हणजे सर्वेश्‍वरान नेमील्या काळीं | अवघा संसार भरल || त्यो दिवस कदवां 
म्हणुन || सवइवरा बगर || अणीक कोणास कळत नाही म्हणुन ॥ जेज तारकान 
अपल्या पदोत्र मुलानी सांगीतलें || पण सुलोक सरायाच्या अदी | | भलोक संव्हारा- 
याची थोर ॥ अणीक बहु लक्षणें धाडीतील म्हणुन सांगीतले ॥ छ ॥ म्हणजे सर्व 
भुलोक ॥ परलोक गलबला होईल | परलोकौं सूय आंदकार ॥ चंद्र रग्तासारखी 
होईल || नक्षत्रे परलोकांतून खालीं पडतील ।॥ भुलोकांत राज्यें मुलक येकामेकास 
रणखत्र होतील ॥ मर्गी सुटल ॥ दुकळ होईल || भोई कापल ॥ समंद्र गर्जुन ॥ इुर 
मुलकास भे दिसायास ऐकु येईल ॥ माणुसें ईतुकें बगुन ॥ अणींक ऐकुन ॥ शार ॥ 
गाव सोडुन ॥ राणात पळुन जातील ॥ छ]| कोणीकडे तर || तेथें सोस नास्तां || 
भयाने सोकुन मरतील || छ॥ क्षेवटीं भुलोकाच्या चो देशाकडे नेबीस्त्याच्या 
नदीचा पुर येउन सारें जाळुन ॥ अवघें नासुन जाईल ॥ जैसें सर्वेश्‍वरान 
माणुसांच्या उपकाराला अवघीया व्यवस्था रचीलीया || तेसें अवघे माणस मरत्यात 
तदवा || त्याच्या उपकाराला रचोलें तें ॥ अवघें नासावें ॥ छ ॥ ह्या वर ओशन 
व्यवस्था साणुसांच्या पापां कर्ती सनस्ताप होउन | त्यां पापांबदल रागको' 
दाखवीतील || छ ॥ जेसें कोण येक पात्छा अपल्या पुत्राला येक दिवाण बांडु | 
शीणगारीला || त्यो पुत्र बापाच्या मनासारीखें चालनास्तां ॥ थोर वी न 
पाछाबाला डुरोग केलें ॥ पांत्छाला उदंड मनस्ताप येउन || पुत्राला लोणी गाढ त. 
पुत्राच्या बरव्याबदल केलें तें अवघें बोस केलें ॥ तेसेंच सर्वेश्‍वर सम 1 
पात्छा || बाप ॥ माणुसांस रचुन || सोंसार दिवाणासारोखे बांधम ॥ ज्णग त! 
साणुसास त्यांत ठेवीला ॥ छ॥। शेवटीं माणुसांच्या देवडुरोगाबदल वळ 
मारून ।। सारे भुलोक नास करीतील ॥ छ | ह्या कारणे त्या नोमाणीया १0046 
सर्वश्‍वराच्या ( ४८८) दिवस म्हणुन || सत्यवेदांत लोहुन ठेवीळें || छ| ह 
जरी दिवस अणीक रात्री अवघीं सर्वेगवराची ॥ तर अणौकां दोवसांभ | शि 
अपपल्या मनसारीखें करीतो ॥ पाप पुण्ये कोणते म्हणन हािबक शी. 
अपली आशासात्र बगुन चालतो ।| म्हणुन अणीकां दिवसांस माण ती 
सांगु ये ॥ निमाणीया दिवसांस अवघे सर्वेश्वर अपरांपर मन्ना च 
मनासारीखे करीतील ॥७॥ म्हणुन त्या नीमाणीया कीड नन _ सेपल्या 
दिवस सांगावें ॥छ॥ त्याच कारणें त्या पबोत्र वेदांत हा 

॥ नीमाणीया 


अनुक्रमणिका सदव 
भक मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


सर्वेश्वराचा ज्ञानोपदेशा २९ 


दिवसाला थोर दिवस 1 अणीक कोणाचा दिवस म्हणुन लोहोले ॥७॥ 
म्हणजे समस्तां दिवसांचे कास भुलोक आरंभल्या धन ॥ त्या दिवसांत द्रिष्टी 
पडतील ॥ म्हणून थोर दिवस सांगावें ॥ छ ॥ अणजीक माणुस ह्या संसारांत 
आहे. परोयंत्र | अवघे दिवस अणीक रात्री दयाचे सदा तित्य सवरवर समस्तां 
साणुसांस पुन्यादिकांस तर || पापीयांस तर उपकार करोत येतो । समस्तांस 
सुय उगवतो ॥ प्रकाळ ॥ उन्नत देयाला | ससस्तांस पाउस पडतो || समस्तांस 
सुर्ये मावळतो || रात्री अवघ्यांस विश्राम घयाला | अणीक ह्यां दिवसांत 
पुत्ये करायांला 1 त्या दिवसांत उचित येईल ॥ तदवां पुन्ये कराथाला वस्त 
नाहीं ॥ हां दिवशीं || पापाचें नौवारण सागून || सर्वेश्‍वराजवळ घेउं ये ॥ त्या 
निमाणीया दिवशी कितुकें मागितले तर || मेल्या उपर देत नाहो ॥७॥) म्हणुन ह्यां 
दिवसांला दयाचे दिवस सांगावे || त्या नीमाणीधा दिवसास नीतोचा दिवस सांगावें 
॥ छ | तदवां दया करायाला जागा नाहों ॥ पुण्यादोकांस ।। पापीयांस ससस्तांस 
अपरांपर नोतीन भणसुभी करीतील |॥ छ॥ ह्या थोर नीमाणीया दिवसाचीं लक्षणें 
पुण्यादीक बगुन थोर संतोष होतील ॥॥। अपणास थोर दिवस म्हणुन | अणीक 
कोणाचा दिवसा न्हवे ॥ अपले संतोष पावले ॥ छ॥ तेसेंच जेजु तारकाचे बोलणें 
सांगुन || वेदांत त्यांस लीहुन ठेवीले ॥ तुम्ही इतुके बगुन || संतोष होउन असा | 
तुम्हांचे सोडवण पावलें म्हणुन ॥ जेज्‌ तारक सांगत्यात ।। पापी त्यानी भाया 
दिवसाची लक्षणें बगून ॥ त्यांस थोर मनस्ताप पावल ॥ अपले कष्ट आरंभतें 
म्हणून ॥छ।। तर हें कष्ट तुला येईना होयाला ॥ त्यां पुन्यादिकांचे संतोष येयाला ।| 
पुंन्याचीया वाटेवर चाळून जा ॥छछछछछ 


॥ तीसरे तेज ॥ 


॥ समेकांचीया मणसुभीचे प्रस्ताव सांगुन दाखबीते ॥ 


माणुस मरताच ॥ देव त्याची मणसुभी करीतो को ॥ तर नीमाणीया 
दिवशीं | समस्तांहुजीर ॥ अणोक सभेकांचो भणसुभी कोणा कारणे करोल 
म्हणुन ॥ पुसलें तर || सांगतो ॥ छ॥ सर्वेश्वर कोण कार्ये तर अपरांपर बुधीन 
करीतो ॥ म्हणुत समेकांची मणसुभी करायाला साहा प्रस्ताव आहेत ॥ छ॥ 
पैला प्रस्ताव ।॥। गुप्ती केलो मणसुभो ॥ समस्तां हुजीर || कोणत्या नोतोने 
केली म्हणुन दाखवायाचा ॥छ॥| दुसरा प्रस्ताव ॥ जंसें मरतांच आत्म्याची 
मणसुभो झाली || तेसेंच शरीराला शरोर आत्म्याला पाप || पुंन्ये कराया संगाती 
ज्ञाली ॥ म्हणुन पुंण्यादिकांच्या जरोराला ॥ आत्स्यासंगाती सोक्षाचें सुख 


अनुक्रमणिका 
नब मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


३० नवभारत 


चावे ॥ पापीयांच्या शरोरांला आत्म्यासंगाती नरकाची जास्ती द्यावी ॥७॥ 
तीसरा प्रस्ताव | पुण्यादिकांस ह्या भुलोकांत पुण्याबद्दल अपमान आले ।॥ 
त्या दीवशीं समस्तां हुजीर थोर मान द्यावें ॥छ॥ आतां कोण सर्वंशवराचें वेद 
घेतल्यांस दुषणें सांगतात || तदवां असल्याचे स्तोत्र सांगुन || सदेश्वराचे वेद 
वुधीवंत माणुसांस नीज पुन्याचा सार्ग दाखवावे || घेई तांसल्यास | आतां या 
सुलकाच्या अग्न्यानाचीया रीतु न घालुन ॥ थोर माणुस दिसत्यात | त्या 
दिवशीं अपमानाने त्यांच्या अग्न्यानाची होणपण दालवावी || ७ | चोता 
प्रस्ताव || सवेश्‍वराची दया दाखवायाला ॥छ8॥| ह्या भुलोकांत माणसांस 
कितुके उपकार केले म्हणुन दोखउन || मागुसांचा अनु उपकार बगायाला ॥ छ || 
पांचवा प्रस्ताव ॥ सर्वेश्‍वर माणुसांच्या पापाक्रुतीं माणुस अवतार करून अपदा ॥| 
कष्ट सोसुन ।। मरण पावले ॥ मेल्या उपर || त्याच्या मरणाचें पुण्ये माणस परवा 
करीनास्तां || तारकाला अपसान करत्यात || त्या दिवश्ली | ते कोण म्हणुन 
समजायाळा || समस्त देवदुतांस || माणुसांस अपरांपर नीतीवंत सणसुभीदार आले 
म्हणुन दाखवावे | छ॥ ह्याबद्दल ॥ माणुसां कर्ती जीव दील्या डोंगराजवळ || 
समस्तांची मणसुभी करीतील ।। छ | तेथें अपमान झालें ॥ तेथेच मान होयाला || 
तेथे माणुलास तारायाला प्राण दिला ।| तेथेंच पुंन्यादिकांस मोक्ष दयाला ॥ तेथे 
पापीर्यांस नरकांत टाकायाला ।॥ छ॥ ईतुकें पुन्ये त्यांच्या गुन्यावाने ॥ उपकारास 
आलें नाहों म्हणुन ॥ समस्तांस दालवायाला ॥छ। साहावा प्रस्ताव | सवेवराची 
नीती दाखवायाला ॥छ|| आतां कोणती नीतीन येकाला ग्रस्ताई || येकाला इुर्बळाई ॥ 
येकाला सुख ॥ येकाला कष्ट || येकाला दीघं अदंक ॥ येकाला बऱ्या प्रायेमधे 
मरण ॥ अणीक माणुसांस ह्या भुलोकांत अवनीती न करतो म्हणुन बहुत दिस्तें 
काम ॥ त्या दिवशीं अवघें सर्वेश्‍वरात अपरांपर नीतांन केलें म्हणुन दाखवीतील ॥छ! 
तर ईतुकें प्रस्ताव समजुन | सर्वेश्‍वराच्या अपरांपर दयान | भणीक नौोतीन त्या 
नीमाणीया दिवक्ली ॥ समस्तां देवडुतां।॥॥ अणोक माणुसां हुजीर | थोर मान 
घेथाला 1 लाज दिसनां होथाला ॥ नीज मणसुभीदार आहेत जेज तारकाला 
वळखुन ॥| त्याच्य़ा मरणाणे पुण्य फळ धरून || त्यानी ज्ीकबील्या बाटेवर चालन 


जा॥छछळछचछडछ 


॥ चोते तेज ॥ 
भे र 
॥ ससेक मणसुभी कामाचें ससार दाखवीतें ॥| 
ईतुकीं समक भणसुभीचीं लक्षणें प्रस्ताव सांगीतल्या उपर || आता या कामाचे 
ससार सांगावें ॥ छ || अग्नीचा पुर येउन ॥ सारें भलोक नासुन गेल्या उपर | 
क 1 


अनुक्रमणिका 
न मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


सर्वेश्वराचा ज्ञानोपदेश ३१ 


येक थोर कन्यचिं शब्द अईकुं येईल || ते ऐलें बोलल || मेले ते उठुन ॥ मणसुभीस 
या ॥ हें शब्द सर्व ठाई ऐंकुं येईल | छ |] त्या क्षणामधें ॥। संसार आरंभल्या 
धने त्या दिवसा परीयंत्र ॥ जन्सुन सेलेते | अवघे सवेंवराच्या हुकुभेन उदुन ॥ 
सजसुभीच्या जाग्यावर मेळतील |॥ छ || आता आहि तेंच शरोर | त्योच आत्मा || 
चुकनास्तां येकवदुन ॥ तेथेंच उभे राहातील ॥ त्यामधे परलोक उघडुन जेजु 
क्नीस्तु तारळु ॥ अपल्या शीलुव्याचा ढाळ || उत्स येयाच्या लक्षणासारखं द्रिष्टो 
पडल ॥७॥ सदा कनिका देवमाता || फोटान कोटी देवदूत तारका संगाती 
उलीवेती म्हणार्‍याच्या डोंगराजवळ उत्तरून |॥ आभाळाचे विचीत्र झोहासन | 
सुर्याच्या कांतीहुन तेजांनी ज्ीणगारून ॥ क्ींहासनावर स्वामी बंसुन ॥ मणसुभी 
करीतील ॥ छ।] तदवां देवडुते ॥ पुण्यादीकांस जेजुतारकाचीये उजवे हाती | 
देवडुतां संगाती ॥ उभे राहीसें करतील || जे कोण देवाच्या दाव्यामधे ॥ थोर 
पार्पांत मेले | त्यास भुतांसंगाती॥| डावेकडे उभे राहु करीतिल ॥छ 1] तदवां 
येकयेकाचीं पापें ॥ पुन्ये सर्वेश्‍वराच्या हुकुनेन ॥ समस्तांस प्रकट होतील ॥ छ || 
ससस्तांस सर्वेश्‍वरान केळे उपकार ॥ अणीक येकबेकाला विशेब केले || त्यां समस्तांत 
नजरे पडतील ॥ छ॥ सवेश्‍वरान येकयेका साणुलाला राखायाला येकयेक देवदुत 
दिला म्हणुन ॥ अणीक भुतें पुण्याचे | पापांचे साक्ष राहातील ॥ छ॥ ह्यापर ॥ 
येकमेकांचे सुक्तुत अपणच समस्तांस उघडे होईल ||छ| ईतुकें साक्ष ना पुरे होउन ॥ 
नीतीवंत मणसुभीदार जेजु क्रिस्ता तारकाला काहीं येका पुंन्याचें ॥ पापाचें कस्पट 
लपत नाहीं ।। म्हणुन त्या मणसुभीमधें अवघें समस्तांस उघडें होईल |॥छ|] डावेकडे 
असल्या पापीयांस अपल्यां पापांचे लाज थोर दिसल ॥ पण उजवे हातीं असल्या 
पुऱ्या दिकांस अपुल्यां पापांचे लाज दिसनां होईल ॥छ॥| तें स्वेश्‍वरानें सांगीतले पापाचें 
नोवारण ॥ अणीक तप केलें म्हणुन | छ ॥ इतुके प्रकट झाल्याउपर नोतिवंत 
मणसुभोदार समस्तांस नीती करून | अदी पुन्यादिकांस सदां आनंद सुख दाखउन || 
आपमूत वचनानीं त्यांशी बोलुन ॥ ऐसें नीवडतील ॥ अम्हंच्या पित्याचा आशोर्वाद 
प्रीतीन तुम्हांस पावल | तर तुम्हांस | भुलोक आरंभल्या धन ॥ मुस्तेद केलें राज्ये 
भोगायास या ॥छ॥ त्या उपर ॥ अग्नीच्या मुखानीं पापोयांस बगुन ।| त्यांच्या जीवास 
खोंचुन ।॥। ऐसें बोलतील ॥ नौर्भाग्यां भुतांस ठेवील्यां कदींनां सरल विस्त्यासधें 
जळायाला पडुन जावा ॥ छ॥ हें बोलतांच ॥। भोई उघडुन ॥ भुलोक जाळलें 
अग्नी देखील ।॥। भुतां संगाती नरकांत॑ पडुन जातील | छ ॥ तेथें अवघें कष्ट 
सदांकाळ भोगतील ॥छ॥ कुत्र्यासारीखें राग भरून ॥ येक येकाला चाउन || 
तेथेंच राहातील ॥ छ॥ पुन्यादीक तर आनंदभरोत होउन | देव दुतां संगाती ॥ 
जेजु क्रिस्ता तारकां भागें गाणें गाउन ॥ बाजंत्र वाजवुन ॥ नाचुन ॥ सदा आनंद 


अनुक्रमणिका सदन 
म्ह मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


२ नवभारत 


होउन ॥ परलोकीं चडतोल | छ॥ तेथे सवव सुख देवा हुजीर भोगतोल ॥ छ ।। 
हें अखंड डुसऱ्यान जीवन म्हणुन बिस्वासावें | त्या उपर कोणास सरण नाहीं || 
म्हणुन नरकांत पडल्यांसही अखंडीत जीवन म्हणून सांगावें ॥| त्यांस कदी अणीक 
मरण नाहों म्हणुन ॥ छ ।|। पण तें अखंडीत जीवन पापीयास अखंडीत सरण 
विताबें ॥ कोण येक वरवें भोगायास || येक क्षणामधें तर ।। जीव नाहो 
म्हणुन ॥ छ || अवघें कष्ट मात्र सोसाथास जीव आहे ॥ असल्यास मरण आहले ॥ 
तर त्यांचें कष्ट सरून जाईल ॥ पण त्यांचे कष्ट कधीं सरत नाहीं ॥ म्हणुन जीव 
सरण असल्यांचें डुसऱ्यान अखंडीत मरण म्हणुन सांगावें | छ|। ह्या उपदेज्ञामधें 
तुला सांगीतले तें ॥ अवघें दोन वाटांमधें आटपलें | येक सदेशवराच्या वेदाप्रमाणी 
पुण्याची ॥ होयावर चाटुन पर्व सुख भोगायास मोक्षास जाशील ॥ येक पापाची | 
ली नरकांत जाईना हु.याला || टाक॥ ह्या दोन वाटांबगर || माणसास अणीक 
बाट नाही) छ॥ सर्केववराच्या वेदांत लोहोल्याप्रमाणी || पापाची वाट रुंद || 
माणुस अपल्या मनासारींखे जातो म्हणुन ॥ पुण्याची वाट आज्लीर | शरीराची 
आज्ञा टाळुन | सवश्‍वराच्या मनासारीलें चालावें ॥ छ॥ म्हणुन झरोराची 
आशा परवा करू नयं ॥ पुण्यें || त्यांचें उचोत अपरांपरी आदोक ॥ म्हणुन 
कष्टुन घ्यावीं ॥। छ | साणुस भरण चुकुन जायाला येक कोट ॥ येक राज्ये 
घ्यायाला ॥ कष्ट || जखम घेउन ॥ परवा करीनास्तां जुजतो ॥ राज्ये ॥ मुलक | 
जीव चुकून || अपणास आलं ।। तर पुरे || म्हणुन कष्टलें अवघे थोडे दिसुन 1 
जीतायास जुजुन कष्टतो ॥ मग जयवंत संतोबान राज्ये भोगतो ॥ छ | नरकाचे 
अखंडीत मरण चुकायाला । अखंडोत सोक्षाचें सुखराज्ये || भोगायाला । पापाची 
शास्ती सांडून || सर्वेश्‍वराच्या वेदाप्रमाणी पुन्याचें ग्यान घेयाला | । जेज्‌ तारक तुला 
बोलावोत्यांत || वाटेवर कष्ट चिती नास्तां ॥ थोर संतोषाने धोर छेउन चालावें 
॥ छ॥। पुन्याची ॥ व मोक्षाची वाट || सर्वेशवराच्या वेदाप्रमाणी ॥ आज्लीर तला 
सांगीतलें म्हणुन ॥ छ ॥ मनांत 'आंती ठेउं नको॥छ॥ धोर कावी प. 
माणुसासईतुकें भे दिसूं नये ॥ छ॥ माणुस भ्यान जुजत नाहीं ।॥ तर जोते 
नास्तां ॥ जुजांत मरून जाईल ॥ छ॥ साणुसे अवघे ह्या संसारांत पापाच्या ॥ 
पुन्याच्या जुजांत आहेत म्हणुन |। सर्वेश्‍वराच्या वेदांत लोहोलें॥ तर धोराने पापास 
आडवें जुजाचें ॥ छ | पुन्याचें उचीत ॥ म्हृणजे मोक्ष ॥ जुज संपादल्या उपर 
भोगायाला || छ | अखंडोत पुण्याची वाट आज्लीर तर | संतोषान त्यावर कळेल 
जावें॥ छ ॥ त्याचें कष्ट मज्ञागत।। त्योच सत्यवंत देव ॥ सागुस अवतार नि | 
अम्हांस ज्ीकवायास ॥ त्यावर चालून ॥| परसंडळीं चडले । > त्याच्या मागने अपरसीत 
पुण्यादीक चडले |॥ छ॥ तुं चालुन जा ॥ ह्यां दोन वाटा ॥ अणीक गतोचें अंतर 


अनुक्रमणिका सदव 
ह मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


सर्वेश्वराचा ज्ञानोपदेश ३३ 


वरें करून बग | छ|| पापाचीया वाटेवर जाईना होयाला || सवेशवराच्या वेदांत || 
स्पौरीता सांताने अम्हांस अम्हंच्या नीमाण्याचें ॥ को गतीचे आठव करून 
सांगीतले || म्हणजे मरणाचें | सणसुभोचें || नरकाचे | अणीक सोक्षाचें आठव 
कर || कदीं पाप करी नासें होशील म्हणुन | स्पौरोतु सांतु सवेश्‍वर अम्हास 
सांगत्यात ॥ छ ॥ अणीक अम्हों ह्या उपदेश्ा शेवटीं तुला आठव करीतों || 
घेतोस तर बुधीवंत होउन ॥ सोक्षास जाझी || नाहों तर || अग्न्याचासधे सरून ॥ 
नरकांत पडशील ॥ छ || काय होवें म्हणून || बरें करून बग || अणीक अम्हांवर 
रागोष्ट होउन || दावा ठेउं नका ॥। छ ॥] सांगीतळें ते ॥ अवघें सदेव राला 
स्तोत्र ॥ तुला बरवें येयाला सांगीतलें ॥ छ || सदेडवरास || अणीक अपल्या सदा 
नोत्य कनिके परीसुद सरीवे साते अम्हांचीया स्वामीणी परलोकाचीया मुल्षेकाचीया 
राणीला स्तोत्र अर्गाहोउं ॥छछछछठछ 


२४७४५४४४५५ ->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>न््न्न्क्क्स््म््क्ज् झ््स््क््---- 
शश” >ा 


४ हा 
॥:.2) ज्‌ 4 र हः ३.5 2 

व क 
| पुणे- सुंबई मालवहातुकी संबंधात ।, 
र १ २ र १3) 
वि आमच्या सेबेचा लाभ घ्यावा, | 
) भेटा :-- मेसर्स, डी. एळू . गांधी १ 
र | शि व्य 
डी ३५७ मोठाना आझाद रोड ( डंकन रोड ) सुंबई /.] 
क ( ० याना यानात व्याप नक याना च्या वि 


व््क्ऱ्र ् 2५७७ टन “या” 
पपच यप च््यान्् याता जिर टीक «८» ८४४७ भट ९५, (५८. 
“>> "०-2 ०७८८: “५-२. यय ॥ ७० ०2--> >. ४४ 


षि 


हय > 1. "> 
"ण ज्या स्या 2 


नभा, २ 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


श्री. बावूराव चेदावार 


लोकशाही संस्कारांच्या भोवऱ्यात 


४१: 

लोककल्याण साधणे हा लोकशाही राज्यव्यवस्थेचा उद्देश सांगितला जातो. 
पण कोंद्रोयकरण हा लोककल्याणाचाच परिणाम निघताना दिसतो. आजची राज्य- 
व्यवस्था केंद्रोयकरणाच्या दिज्ञेने वेगात धाबताना दिसते. पण हे राजकोथ परि- 
स्थितीमुळे किंवा सत्तेच्या राजकारणामुळे घडते असे कांही लोकांना वाटते. वस्तुत: 
ते तसे नाही. राजकोय सत्ताप्राप्तीची महत्वाकांक्षा बाळगून लोकशाहोच्या संकेताना 
पायदळी तुडविणे योग्य नव्हेच. तरी केवळ यामुळेच केंद्रीयकरणाचा परिणाम 
निघतो, असे म्हणता येत नाहो. ' लोकज्ञाहीला लोककल्याणाचा उद्देश साध्य करावाच 
लागतो यासाठी ( लोकझ्ाहोतल्या ) राज्यसत्तेला सर्वकष होणे अवरिहायच 
असते, ' अज्ञा मताग्रहातून वस्तुतः केंद्रीयकरणाची परिस्थिती विणली जाते. याच्या 
धाग्याचे एक टोक आहे लोकांचे राज्यावलंबन. दुसरे आहे राज्याचा सर्वकष स्वभाव. 
या दोन टोकांनी केंद्रीयकरणाची परिस्थिती विणलेली दिसेल, पण हो परिस्थिती 
पांघरून लोकशाहीचे ल्ज्जारक्षण होत नाही. कारण लोककल्याणाच्या घोषणा 
मोहकरूप धारण करून लोकजीवन मोहून टाकतात तेव्हा सौताहरणासारखेच लोक- 
शाहीचेही हरण होऊ लागते. सोताह्रण सोतेच्या मोहाचा जसा परिणाम म्हणता 
येईल, तसाच लोकजीवनातले वाढते वैफल्य हेदेखील कल्याणाच्या मोहक कल्पनांना 
बळी पडण्याचाच परिणाम म्हणावा लागेल. पण या बाबतीतला विवेक नाहीसा 
होऊ लागल्यामुळे केंद्रीयकरणात लोकशाही अधिकाधिक गोवली जात आहे. यांतून 
तिची सुटका सहाजासहजी होणे कदाचित अशक्यच होऊन बसेल. म्हणून लोकांना 
त्यांच्या कल्याणाच्या मोहांतून कसे वाचवायचे हा या बाबतीतला एक यक्षप्रश्‍न 
ज्ञालेला आहे. 


लोककल्याण साधणे हा लोकशाहीचा उद्देश असतो कि नाही. तो असल्यास 
त्याच्या भर्यादा कोणत्या. नसल्यास ते का नाहो, याचा विचार करण्याची गरज 
निर्माण झाली आहे. कारण लोकशाही ज्या परिस्थितीच्या भोवऱ्यात सापडली आहे, 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


लोकशाही संस्कारांच्या भोवऱ्यात ३५ 


तीत लोकशाही बुडायची तर बुडेल, पण पुढे काय असा प्रश्‍नही उभा राहोल. पुढे 
काय हा प्रश्‍न केवळ लोकशाहीच्या रक्षणाचा प्रश्‍न नाही; तर तो भवितव्याचाही 
प्रन आहे. लोकशाहीने माणसाने भवितव्य घडणे दक्य नसल्यास तें कक्लाने 
घडेल हा प्रश्‍न यामुळेच शिल्लकही राहतो. 
:०२: 

लोकशाहीची राज्यव्यवस्था हो कल्याणकारी राज्यव्यवस्थाच असू शकते, 
असा झालेला समज राज्यवादाच्या समर्थनाचा समज आहे. यामुळे लोकशाही 
सानवी समाजाच्या उपयोगी पडत नाहो. ती राज्यव्यवस्थेच्याच उवयोगी 
पडताना दिसते. रोज्यव्यवस्थेच्या बाहेर लोकजीवनात लोक्झाहो अभिव्यक्त 
होण्यासाठी हा एक फार सोठा अडसर निर्माण झाला आहे. तेव्हा कल्याणकारी 
राज्याच्या भोवऱ्यात सापडलेली लोकश्ाहो जगवायची तर राज्यवादाचे 
समर्थन थांबवावे लागेल. ते थांबले कौ कल्याणकारो राज्याचा भोवराहो 
थांबेल. म्हणजे हा भोवरा राज्यवादाच्या ससर्थनातूनच अस्तित्वात आला 
आहे हे ध्यानात घेतले पाहिजे. तात्पये असे की; लोकश्याहोतून राज्यवादाला 
बळकटी येईल तेव्हा ती राज्यव्यवस्थेच्याच उपयोगी असते. लोकांच्या न्हे. 
पण लोकशाही लोकजीवनात अभिव्यक्त होण्यासाठी तिच्या आज मानल्या 
जाणाऱ्या कल्याणकारी उद्देशापासून तिला हटवावे लागेल. अज्ञावेळी लोकशाही 
कोणत्या उद्देशाने अभिव्यक्त व्हावी असा प्रश्‍न निर्माण होईल. अर्थात लोकशाहोचा 
उद्देश मानवी जीवनातला स्वातंत्र्याचा परीघ विस्तारीत करणे हाच आहे. तो 
परीघ विस्तारण्याऐवजी संकोच पावतो तेव्हाच लोकशाहीला कल्याणाचा उहेश 
चिटकतो. तेव्हा, स्वातंत्र्य व कल्याण या दोन भिन्न उद्दिष्टांच्या निकट एकाचवेळी 
लोकशाही येऊ शकत नाही. अर्थात जेव्हा लोकझ्ञाही कल्याणाच्या निकट येईल 
तेव्हा स्वातंत्र्याच्या दूर जाईल; आणि स्वातंत्र्याच्या जवळ येईल तेव्हा कल्याणाच्या 
दूर जाईल. पण आज तरी ( लोक ) कल्याणाचा उद्देशच लोकज्ञाहीला सर्वा- 
धिक प्रभावित करताना दिसतो. म्हणून ती कल्याणाच्या निकट जात आहे. 
अर्थात याचमुळे तो स्वातंत्र्यापासून लांबही जात आहे. 


मजे $ 


स्वातंत्र्याच्या चळवळीत एक शब्द सबंध देशात सतत घुमत होता. व 
त्याची चांगलीच भुरळही पडलो होती. तो शब्द म्हणजे अंत्योदय. पण अंत्योदय 
आणि कल्याण हें दोन शब्द आज समपातळीवर आले आहेत. किवा दोन्ही 
शब्दांचा आशय एकच आहे असे मानले जात आहे. माझ्या समजुतीनसार दललितो- 


अनुक्रमणिका 
पक मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्माठशाळामडळ, बाई 


३६ नवभारत 


द्वाराच्या संदर्भात अंत्योदय हा शब्द प्रथस उपयोगात आणला गेला. तो पुढे 
आधथिक आणि सामाजिक दृष्ट्या विपन्त अज्ञा लोकांविषयी देस्यील उपयोगात 
आणला जाऊ लागला, पण या शब्दाचा असा उपयोग होऊ लागल्याने मोठीच 
संदर्भहानी ज्ञाली आहे. याकडे आत्तापर्यंत तरी कोणाचे लक्ष गेलेले नाहो. म्हणूनच 
तो कल्याणाच्या पातळीवर आलेला आहे. स्वातंत्र्याच्या उद्दिष्टांना लोकजञाहो- 
पासून बेंगळे काढण्यास अंत्योदयाने बरेच यश प्रास्त केले आहे. आणि कल्याण- 
कारी राज्याच्या वदनास कल्पनेहून स्वतःची भुरळ पाडणारी वेगळी कल्पना 
अंत्योदयाने प्रतिष्ठित कोली आहे. अर्थात अंत्योदयाची ही प्रतिष्ठित कल्पना 
अधिक मोहमयी आहे. ती. तशी आहे तोवरच कल्याणकारी राज्यव्यवस्थेला 
बळकटीही येत जाणार आहे, अंत्यजांचा उद्धार करणे म्हणजे त्यांचा उदय साधणे 
होय असे या कल्पनेने मानले आहे. म्हणून उद्धार करणारे उद्धारक झाले. 
यातूनच उद्धारक सुधारकांची एक परंपरा तिर्माण झालो. व त्यांचाही एक 
वर्गे अस्तित्वात आला. पण या वर्गाने कोणत्याही काळी राज्यनिष्ठेचा लोप होऊ 
दिला नाही. तो उलट वाढविला, वकारण अंत्यजांच्या उद्वारासाठी राज्याचे साह्य 
त्यांनी घेतले किंबहुना राज्याच्या आश्रयानेच अंत्यजांचा उद्धार होऊ शकतो हा 
समज वाढविला. म्हणजे कल्याणकारी राज्याच्या मूळ कल्पनेहून उद्घारक-सधारकांची 
कल्पना फारक्ली भिन्न राहू शकली नाही. कल्याणाची परंपराच अंत्योदयातन देखील 
आत्तापर्यंत चालविली गेलो, अंत्यजांचा केला जाणारा उद्धार हा त्यांच्या स्वातंत्र्याचा 
साक्षात्कार नसल्यामुळे शोषणकारी समाजव्यवस्थेला अंत्योदयाच्या कल्पनेने देखील 
बळकटीच आणली आहे. म्हणून ज्ोबणाची परंपरा या ना त्या रूपात अज हो 
समाजात उरली आहे. र 
128: 
विधायक कार्य कवि रचनात्मक कार्य हो अंत्योदयाची सर्वाधिक भरळ 
पाडणारी कार्ये म्हणता येतील, या कार्यांना आलेला आकार हा यथाल्यिति 
स्टेट्सको ) कायम करणाराच आहे. विचारपरिवर्तत व मानसपरिवतंनातून 
साधल्या जाणाऱ्या समाजपरिवतंनाच्या प्रक्रियेशी था कार्याचे काही नाते जडले 
असावे असे मुळोही दिसत नाहो. तेव्हा अज्ञी कार्ये उदंड जाहुली तरी लोकज्ञाहीला 
तिच्या उद्देयाकडे नेता येईल असे दिसत नाहो. हे असे का घडते हा एक प्रश्‍न 
आहे. पण तो आता यक्षप्रश्‍न राहिला नाहो. माणसाच्या जाणिवेत येऊ शकणारा 
झाला आहे. तरी त्याची लक्षणे थोडी निरखूनच पहायला हवीत. 
(अ ) बिधायक कार्याला विधी व नियमांची मर्यादा असते. राज्याच्या 
विधानसभेत जे विधान केले जाईल त्याच्या मर्यादित हे कार्य केले जाईल, पण 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, बाई 


लोकशाही संस्कारांच्या भोवऱ्यात ३७ 


विधायक म्हणजे विघातक नव्हे. अश्या अर्थानेही या शब्दाचा उपयोग केला जातो., 
विघातक केव्हा होते ? जेव्हा ते विधी व नियमांचे उल्लंघन करते. विधी व 
नियसांची म्हणजे राज्याच्या विधानांशी विसंगत किंवा विरोधी कार्य म्हणजे 
विधायक कार्य नव्हे. यात एक मोठी अंधश्रद्धा कळत नकळत सामावलेली आहे. 
राज्याच्या विधानांचे उल्लंघण न करण्याची कल्पना अंधश्रद्धा होय, कारण ती 
राज्यनिष्ठ कल्पना जञाहे. म्हणूनच ही राजनिष्ठेची अंधश्रद्धा बनलेली आहे. तेव्हा 
विधायक कार्थ लोकात नेहमी राज्यनिष्ठा जागवित व जगवीत स्वतःचे अस्तित्व 
टिकवून राहते 

(ब) रचनात्मक कार्यातून देखील राज्यनिष्ठा जागविण्याचा वं 
त्यातच लोकांना जगविण्यांचा उपक्रम चालविला जातो. रचनात्मक 
कार्य सामान्यतः आधिक रचनेशी संबंधित ठेवले जाते. आथिक दष्ट्या 
विपन्नावस्थेत असलेल्यांना त्यांच्या सर्वसामान्य गरजा पुऱ्या करता येतील अशा 
पद्धतीने नियोजनाचा उपक्रम रचनात्मक कार्यातत चालविला जातो थोडक्यात, 
लोकांच्या आथिक स्थितीत सुधार करण्याचे ज्ञांततावादी धोरण अनसरले जाते 
हे धोरण दयापात्र लोकांसाठी स्वीकारलेले असते. लोकांची दयनीय स्थिति 
नाहोश्ी करण्याचा प्रयत्न या शांततावादी धोरणातून केला जात नाहो. उलट 
दयावानांनी दया करीत राहण्याची प्रक्रिया सतत सुरू ठेवली जाते. म्हणत यातन 
दयावानांचे उपकार जाणणारा व मिठाला जागणारा वर्गच अस्तित्वात येतो. तो 
कधीच पुरुषार्थी बनलेला नसतो. त्याच्यात केवळ दासवृत्ति येते. माणसातला 
पुरुषार्थ जतावण्यापेक्षा त्याच्यातल्या लाचारीची होनता जागविणारे रचनात्मक 
वाय हे शोषणसूलक समाजव्यवस्थेस नेहमीच सहायक झाले आहे. म्हणन अज्ञा 
कार्यातून देखील यथास्श्रितीच ( स्टेट्सको ) कायम केली जाते. फव्त जतो 
शोधणाची केंद्रे बदळून नवी प्रस्थापित केली जातात एवढेच. रचनात्मक काये 


रणाऱ्या संल्यांचा इतिहास पाहिल्यास याहून वेगळी वस्तुस्थिती कधीच अस्ति 
त्वात नव्हती ब आतादेखील नाहो असेच दिसेल 


(क) रचनात्मक कार्याची भूरळ पाडून कल्याणकारी राज्याची शोषण- 
सूलक प्रक्रिया सुळात कायम ठेवण्याच्या मुवतीला ओळखता येणे तसे कठीण 
नाही. पण ते ओळखले जात नाही असा भम सात्र कल्याणकारी राज्याच्या 
समर्थकांचा असतो. म्हणूनच हे समर्थक लोकश!होचा उद्देश * अंत्योदय साधनेच 
आहे? अते वारंबार व ञाग्रहाने सांगत सुटतात. कल्याणकारी राज्याचे समर्थक 
नेहमीच अंत्योदयाचे समर्थक राहिले आहेत. कारण, अंत्योदय साधणे म्हणजे 
मोक्षसिद्धीसाठी केल्या जाणाऱ्या महान कतंव्यासारखे ते त्यांना वाटते पण हे 


अनुक्रमणिका न 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


३्ट नवभारत 


लोब्क्शाहीच्या उदिष्टांशी अत्यंत विसंगत असे कतंव्य (?) आहे. हे कल्याणकारी 
राज्याच्या ससथकांना अजूनही उमगलेले दिसत नाही. 

तात्पर्य, लोकशाही कल्याणाच्या किंवा अंत्योदयाच्या उहेशाने अभिव्यवत 
होईल तेव्हा ती राज्याच्या स्वाधीनच राहोल. राज्याच्या सर्वकष होण्याच्या 
स्वसाबामुळे तिच्या स्वाधीन ज्ञालेली लोकशाही म्हणूनच लोकांच्या स्वातंत्र्याचा 
परीघ विस्तारीत करू शक्त नाही. उलट लोकांना राज्यावलंबी करीत स्वातंत्र्याची 
उरलीसुरली संधी देखील पुसून टाकते. यातूनच केंदरीयकरणाची परिस्थिती आकारू 
लागते. लोकद्याहीला अज्ञा परिल्यितीतून कसे बाहेर जाणता येईल हा प्रश्‍न आहे. 

पु; 

रूढ नेतिक कल्पनांना तपासावे लागेल. कारण या कल्पना सामान्यतः: भ्रष्ट 
कल्पनाच असतात. र्ढोंचा त्याग करणे हक्य होत नाही. म्हणून त्या भ्रष्ट 
आहेत म्हटले जात नाही एवढेच. ऊढ नेतिक कल्पनेचे सामथ्ये तिच्या संस्कारात 


लेला 


आहे. जडलेला संस्कार हा माणसाचा ( सतत विकास पावण्याचा ) स्वभाव रोखून 
धरू शकतो. तो रोखता यावा म्हणून धाभिक व पांथिक संस्कार सनावर केले 
जातात. या संस्कारातूच नेतिकता जन्माला घातली जाते. ती माणसाचा स्वभाव 
नाहीसा करते. संस्कारांना शाश्‍वत करण्यासाठी त्यांची मूल्ये बनवली जातात. व 
अक्षा तर्‍हेने धामिक ब पंथीय गुळासगिरीचे जोखड माणसाच्या मानेवर दिले जाते, 
ते घ्यायचे किंवा नाहो हे ठरविणे माणसातला विदेक ज्ञावूत राहूतो किंवा नाही 
याबरच अवलंबून असते. म्हणून रूढ नेतिक कल्पनांना जशाच्या तसे स्वीकारले 
जाणे म्हणजे विवेक भव्ट होणे होय असेच मानले पाहिजे. यासाठी माणसाचे भन 
संस्कारापासून मुक्‍त ठेवता आले पाहिजे. 

कल्याणकारी राज्याच्या किवा अंत्योदधाच्या संस्कारांनी नैतिक कल्पनांना 
जन्सम दिला आहे. हे संस्कार राज्यवादाच्या समर्थनासाठी ( स्वामित्वाच्या ) होन 
भाबनेतून निपजलेले आहेत. हो (होन) भावना नेतिक मूल्ये बनवूल ती शाश्‍वत 
करण्याचा खटाटोप नेहमीच करीत आली आहे. यातून माणसाला मुक्‍त ठेवण्यासाठी 
बंडाचा झेंडा उभारावा लागतो. रूढ नेतिक मूल्यांना हूर लोटावे लागते. तो द्र 
लोडली नाहीत तर त्यांची जाइवत सूल्ये बनविण्याचा केला जाणारा खटाटोय 
थांबणार नाही. ( भ्रष्ट ) रूढ नेतिक मूल्ये हौ माणसाच्या स्वातंत्र्याभोवती 
उभारलेली तटबंदी आहे. ती कोसळावी लागेल. 

५:८६: 

मनावर ( केला जाणारा किवा ) होणारा संस्कार व माणसाचा स्वभाव 

या दोत सिन्न बाबी विचारात घेताना, स्वभाव हा स्वातंत्र्याचा परीध विस्तारणारा 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


लोकशाही संस्कारांच्या भोवऱ्यात ३९ 


कसा आहे, तसेच संस्कार तो नाहीला करणारा कसा आहे, हे उलगडले पाहिजे. 
संस्कार स्वभावाविरद्ध आहे हे निश्चितच. कारण माणूस स्वभावाने स्वतंत्र आह. 
पण संस्काराने परतंत्र आहे. स्वभावावर संस्कारांचे वर्चस्व असते. म्हणून माणसाचा 
स्वभाव प्रगट होत नाही, संस्कारच प्रगट होतो. स्वभाव प्रगट होण्यासाठीच 
संस्कारातून मुक्‍त व्हावे लागते. संस्कारातून मुक्‍त होणे व स्वभाव प्रगट होणे, 
याच्या दोन भिन्न प्रक्रिया आहेत. पण स्वभाव प्रगट होण्याची प्रक्रिया नेहमी 
संस्कारांना निष्प्रभ करू शकते. संस्कारातून मुक्‍त होण्याची प्रक्रिया चालविताना 
झात्र पुण्कळ वेळा मोहवंधनात जखडण्याची भीती असते. कारण माणसाला 
अडविण्यासाठी संस्कार सोहक ख्प धारण करतात. माणूस त्याला बळीहो पडतो, 
व असे बळी पडणे म्हणजे माणसाचा स्वभाव होय असा गेरसमजही पसरविला 
जातो, व त्याची चुकीची मूल्येही बनवली जातात. धर्म, पंथ, संप्रदाय व राज्य हो 
अशीच माणसाला अडविणारी भोहक संस्कारांची केंद्रे आहेत. तेव्हा, संस्कारातून 
मुक्त होण्याची प्रक्रिया चालविण्याऐवजी स्वभाव प्रगट करण्याची प्रक्रियाच 
चालविली पाहिजे. कारण ही निर्दोष प्रक्रिया मानावी लागते. हो प्रक्रिया चालबिली 
गेल्यास राज्याचे कायदे व धर्माचे नियस मानवी समाजाच्या संघटनेसाठी व 
सवितव्याचा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी उपयोगी नाहीत अदे सिद्ध होईल. पण मानवी 
समाजाचे संघटण हे नियस व कायदे वापरून केले जात आहे तोवर साणसाचा 
साणसाझी मुक्‍त मोलनाचा स्वभाव प्रगट झाला नाही असेच मानावे लागेल. 
अर्थात्‌ धर्माचे नियम व राज्याचे कायदे याची माणसाला भावश्यकता नसेल 
तेव्हाच माणसाचा स्वभाव प्रगट्ला व तो स्वतंत्र झाला असे म्हणता येईल. लोक- 
झाहोने माणसाचे भवितव्य घडेल की नाही या निर्सांण झालेल्या प्रश्‍नाचे उत्तरही 
यातूनच सापडेल. 
१६9३ 

लोकशाही लोकजीवनात अभिव्यक्त होण्याचा आधार माणसाचा स्वभाव 
असावा; संस्कार नसावा. कायद्याचे संस्कारच लोकशाही अभिव्यक्त होण्याचा 
आधार जोवर आहे, तोवर लोक्ाही लोकांच्या स्वातंत्र्याचा परीघ विस्तारित 
करणार नाही. म्हणून ती केंद्रीयकरणाच्या परिस्थितीत अडकून राहील. अर्थात 
कोंद्रीयकरण सत्तास्पर्धेतून किंवा राजकोय परिस्थितीतून निर्माण होत नाही. तर 
माणसाचा स्वभाव प्रगट त होण्याच्या परिस्थितीतून निर्माण होत आहे. हेच 
घ्यालांत यावे लागेल. 


&$ *%** & 


अनुक्रमणिका सदर नध 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


यी अ 4 
रश ८ १, ७ 
धुल 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


प्रा. रंगनाथ कोलगुड 
माणसाची जात भूमिपुत्राची 


मानव वंश 


पहिला माणूस पृथ्वीवर कोठे आणि केव्हा जन्मला कोणास ठाऊक. परंतु 
एवढे मात्र खरे की नंतर त्याच्या वंशजांची पांगापांग झाली. कोणी भक्ष्याच्या 
शोधार्थ, कोणी सुरक्षिततेच्या, कोणी साहसाच्या, या स्थलांतरामुळे त्यांचा 
नव्या परिसरांशी संबंध आला. यातून जे सूक्ष्म बदल घडले त्यामुळे निरनिराळे 
मानव वंश निर्माण झाले. 

हे जरी खरे तरी मनुष्याच्या जन्यूंचा साचा गेल्या हजारो वर्षात फारसा 
बदललेला नाही. नजिकच्या भविष्यात तसा काही बदल आपोआप घडन येण्याचा 
संभव नाही. कारण नेसगिक जीवोत्कतांती हो एक संद क्रिया आहे. नेसागिक निवड 
हे तत्त्व जरी माणसाला लागू आहे, तरी ही क्रिया सावकाहच घडते, हे लक्षात 
घेतले पाहिजे 

साणसाला ज्या शारीरिक आणि इंब्रियज्ञास्त्रोय गरजा असतात, 
विण्यासाठो परिसरामध्ये एका मर्यादित कक्षेत बदलणारे भोतिक 
गुणधर्म असावे लागतात. म्हणून मनुष्य-जातीचे स्थायित्व 
धर्मावर अवलंबून असते. 


कृत्रिम परिसर 

आधुनिक माणूस आता अंतरिक्षात मोकळेपणाने बावरू ला 
याचा अर्थ असा नव्हे कौ तो भूमिपुत्र राहिलेला नाहो. 
घेण्याची शक्‍ती अमर्याद ज्ञाली आहे- 
दर्शक बोट सोडून दिले आहे. 

वास्तविक तसे काहीही झालेले नाहो. पहिला माणस जन्मला त्यावेळी जो 
परिसर होता, तोच परिसर आजहो त्याच्या अगदी निकट असतो, मग तो कोठेही 
असो, कोठेही जावो; फरक एवढाच कौ तो परिचित परिसर कृत्रिम असतो 


त्या भाग- 
व रासायनिक 
परिसराच्या धा गण- 


गला आहे; परंतु 
र त्याची परिसराशी जुळवून 
त्यान त्याच्या अनुवांशिक इतिहासाचे मार्ग- 


अनुक्रमणिका स्व वकि 
ती मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


र्ट व किच 
ही कि. 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


माणसाची जात भूसिपुत्राची ७९ 


अंतराळ वीर एक खास पोषाख घालूनच उड्डाण करतात. त्यांचा तो पोषाख 
म्हणजे परिचित परिसराचा एक सिनी प्रकारच म्हणानात ! परिच्ति परिसर 
जरी प्रदूषित ज्ञाला तरी संरक्षक उपायांनी भाणसाला त्याचे ज्ञारीरिक आणि 
सानसिक आरोग्य राखता येते. 
जुळवून घेण्याची प्रवृत्ती 

यावरून अगदी प्रतिकूल परिसरातही मनुष्य विज्ञान आणि तंत्रज्ञान यांच्या 
साह्याने जगू शकतो हे सिद्ध होते. परंतु याचा अर्थ असा नव्हे को माणूस आपली 
जात बदलू ज्कतो, विज्ञान नवा परिसर बनवू शकते, परंतु त्या परिसराज्ली 
जुळवून घेणारी माणसाची नवी जात निर्माण करता येणार नाही. किंबहुना जुळवून 
घेण्याची क्रिया मर्यादितच ठेवली पाहिजे. जर साणसाने तिचा अतिरेकी हट्ट धरला 
तर त्यापासून माणसाचे आणि त्याच्या जातीचे नुकसान होण्याची भीतो असते. 


विकृती 

चालू नागरी आणि ग्रामीण जीवन प्रदूषित आहे. त्यातील चेतला तोब्न 
आहेत. जीवन गच्च आणि च्रश्ञीचे आहे. जोवनाचा जीवश्ञास्त्रोय चक्ताझी 
असलेला संबंध शिथिल झाला आहे. हे सगळे बदल माणूस सहन करीत आहे. 
सुरवातीला नावडणारे अनुभव तो आपल्या सहनशवतीने सहनीय बनवितो आहे. 
परंतु याची किमत त्याला त्याच्या प्रोढावस्थेत किंवा वृद्धापकाळात बिकृतीच्या 
स्वह्पात सोजावी लागते. प्रगत राष्ट्रात हा अनुभव सहज येतो. साजूस बनला, 
त्यावेळी ज्या मानसिक आणि जीवशास्त्रीय चेतला त्याला मिळाल्या होत्या त्या जर 
आज मिळाल्या नाही तर त्याच्या बाह्य शरीरावर, त्याच्या सामाजिक आणि . 
आर्थिक कार्यक्षमतेवर फार परिणाम होत नाहोत. परंतु एकूग जीवनाचा दर्जा 
घसरतो. माणसातील माणुसको कसो होते. 


मानवी स्वभाव 

जल, वायू, भूमी आणि अग्नी यांचा माणसाशी नेहमी संपर्क येतो. त्याला 
निसर्गातील तालबद्धता जाणवते. निरनिराळ्या पक्षु, पक्षी, वनस्पती यांचे 
सात्चिध्य त्याला लाभते. या सर्वाचे स्वतंत्र महत्तव आहेच. परंतु ते सर्व मानवी 
स्वभाव घडविण्यास कारणीभूत आहेत हे लक्षात ठेवले पाहिजे. त्यांनी ज्या 
झातसिक गरजा निर्भाण केल्या त्या आजही तज्ञाच आहेत. सुटीच्या दिवशी गावी 
पळणे, समुद्राच्या किनाऱ्यावर बागडणे, घरात शेंगडीभोबती शेकत बसणे, जनावरे 
पाळणे, बागकाम करणे, या सर्वे क्रियांद्वारे माणूस आपल्या जीवशास्त्रोय 


अनुक्रमणिका 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास | 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत । द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


४२ नवभारत 


आणि भावनात्मक गरजा भागवितो. सारांश, ज्या परिसरात साण्स विकास 
पावला, त्या परिसराचा विसर माणसाला कधीहो पडत नाहो. 
जन्युशकती 

शिलायुगापासून आजपावेतो माणसाचे जन्युगुग जवळ जवळ तसेच आहेत. 
स्थलकाल सानाप्रमाणे माणूस आणि परिसर यांच्यामधील प्रक्रियांचे स्वरूप भात्र 
बदलत चाललेले आहे. मनुष्यजातोजवळ जव्युश्कतीचा प्रचंड साठा आहे. 
हे बदल घडू शकतात. सासाऱ्य परिस्थितीमध्ये अगदी अल्प जन्युज्ञकती 
उपयोगात येते. बव्हंशी भाग तसाच अर्स्पाश्त राहतो. ज्या प्रमाणात परिसराशी 
होणाऱ्या प्रक्रियांचे प्रमाण वाढते, त्या प्रमाणात जन्युशक्‍कतीचा वापरही वाढतो. 
जीवनपद्धती 

माणसाला जन्युरचनेत फारसा फरक करता येत नसला, 
जीवनाचो लक्षणे बदलता येतात. कारण त्याने परिसरावर ताबा मिळबिलेला 
आहे. व्यक्तिगत आणि सामूहिक जीवनाची पद्धत त्याला निवडता येते. त्याप्रमाणे 
तो आपले जीवन घडवू जकतो-नव्हे हा त्याचा उद्योग त्याच्या अस्तित्वाच्या 
प्रत्येक क्षणी चाळू असतो. 
गरजा 


सिद्घान्तिक दृष्ट्या सर्वे माणसांच्या जरूरीच्या जीवशास्त्रीय गरजा 
सारख्याच असतात. प्रत्यक्षात मात्र त्या समाजनियसित असतात. अन्न ही 
गरज घ्या. ती गरज इतिहासाने, सामाजिक रचनेने ठरविली जाते. खाद्याची 
किमत त्याच्या अन्नसूल्यावर केली जात नाही. तर त्याच्या सांकेतिक सूल्यावर 
केली जाते. कित्येक वेळा ज्या अन्नाची खरो गरज असते तेच अन्न व्य 
मानले जाते. उदाहरणार्थ, अमेरिकन माणूस घोड्याचे मांस खात नाहो. परेच 
माणूस मक्याच्या भाकरीला शिवत नाहो. कारण ? खायचे नाही हेच कारण ! 


त्यामुळेच 


तरी त्याला 


गरजांचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्या नेहमी बदलत असतात. जन्या पिढीला जे 
प्रिय ते नव्या पिढीला एकदम टाकावू वाटते. यात जोवशास्त्र येत नाहो. आज 
प्रत्येकाला मोटार बाळगण्याची, स्वतःच्या साल्कोच्या स्वतंत्र घरात राहण्याची 
खूप इच्छा असते. उद्या रहदारीचा त्रास असह्य होऊन तो मोटारीची पोडा नको 
म्हणेल व मग पायी चालणे फॅशनेबल होईल. उद्या सगळी 


खासगी मालमत्ता 
सरकारच्या ताब्यात गेली तर स्वतःच्या मालकीच्या घराचा हव्यास कोण 
धरील ? 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास; महाराष्ट्राचा विकास 


न र्‌ 10 ४ क 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 8” त... हह 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञषाठशाळामंडळ, वाई 


माणसाची जात भूसिपुत्राची ४३ 


याचा अथे असा को ' माणसाच्या जरूरीच्या गरजा * हा शब्दप्रयोग फसवा 
आहे. कारण प्रत्यक्षात जे हवे वाटते त्याचीच गरज वाटते. सुरवातीला गरजांचा 
उद्भव जीवशास्त्रीय होता हे खरे आहे. परंतु जसजसे तांत्रिक ज्ञान वाढत जाईल 
तसतसे समाजप्रेरित गरजांचे प्रमाण वाढत जाणार आहे. 


वैशिष्टयपूणे परिसर. 

माणसाच्या सुप्तशवतींना वाव मिळण्यासाठी एकूण परिसर इतका वेगिष्ट्य- 
पुर्ण असला पाहिजे, की ज्यामुळे तरुण मनांना पुर्‍्याद्या उत्तेजक संवेदना अनु- 
भोगता आल्या पाहिजेत. समाजातील बहुसंख्य लोकांना हो संधी लाभलो तर 
त्यांची जीवशास्त्रीय गुणवत्ता वाढते. संत्कृती ससूद्ध होते. तिच्या वाटचालीत 
आडकाठी येत नाही. उलट परिसरात आणि जीवनपद्धतीत तोचतोचपणा आला 
तर बिकासाला वावच मिळेनासा होतो. 


निसर्गाकडे चला 

इतिहास पाहिला तर माणूस आपली क्षितिजे विस्तृत करण्यासाठी फारसा 
उत्सुक असतो असे दिसत लाहो. माणसाच्या ज्यूंची प्रवृत्तीही तशीच असते. 
: म्हणून निसर्गाकडे परत चला ' हो आरोळी व्यथं दिसते. कारण केवळ निसर्गा- 
कडे जाण्याने संस्कृती समृद्ध व वैविध्यपूर्ण होईल अशी खात्री नाहो. प्रगत 
राष्ट्रांतील ग्रामीण भाग सुधारला आहे तरी त्यात नवा तोचतोचपणा आला 
आहे. राहणी एकसारखी. पिकांचीही तीच गत. त्यामुळे सानवी विकासाची 
गती संद झाली आहे. परंतु गंमत अशी की मागास देद्यांना या प्रगत देशांच्या 
जीवनपद्धतीचे प्रलोभन वाटते ! 


मानवीय परिसर 

अलीकडे गृहनिर्माणखात्याकडून जी घरबांधणी होत आहे, त्यामध्ये स्वच्छ- 
तेचा आणि रोगप्रतिबंधकतेचा अतिरेक असतो. अश्या परिसरात रोग पसरणार 
नाहीत; परंतु तिथल्या रहिवाइ्यांचे तुम्त गुणही विकास पावणार नाहोत. 
नव्या अद्यावत शहरांची आखणी करताना हवेचा; सांडपाण्याचा, जीवजंतूंचा 
विचार केला जातो. फक्त माणसाचा विचार केला जात नाहो. परिणामी आनु- 
वांशिक पार्इई्वभूमी कितीही उत्तम असली तरी तेथील नागरिक बुद्धी आणि मानसिक 
शक्‍ती या दोन्होंमध्ये मागे पडतात. माणसाला बालवयात ज्या संधी सिळतात 
त्याच मोठेपणी त्याच्या गरजा बनतात. उद्योगप्रधान देशात जी नव्याने भरभराटीला 


अनुक्रमणिका 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


४४ नवभारत 


न्यव्दटटी 


आलेली उपनगरे आहेत त्यामध्ये राहणाऱ्या मुलांना कमी प्रकारचे अनभव येतात. 
त्यामुळे त्यांच्या पुढील जीवनात एक प्रकारचा पोरकटपणा दिसून येतो. 

याचा अर्थ असा की परिसरात मानवीय गुण असले पाहिजेत. फक्त चेतना 
देणारा परिसर उपयोगी नाही. तो चेतविणारा म्हणजेच उत्तेजक असला पाहिजे. 
त्यामुळे माणसाला परिसराला प्रतिसाद देताना सृजनशीलता वापरण्याची संध 
मिळते. मोठ्या शहरात प्राणिसंग्रहालये व मनोरंजन केंद्रे असतात. त्यासाठी 
बराच पैसा खर्चा पडत असतो. काही प्रमाणात त्यांच्यापासून मुलांचे समाधान 
होते, परंतु त्यांना प्रत्यक्ष अनुभव येत नाही. शिवाय त्या अनुभवात तो सहभागी 
होऊ शकत नाहीत. त्यांची भूमिका केवळ बघ्यांची असते. अक्षा अनुभवांतून 
त्यांना हवे ते मिळत नाही. या भावनात्मक आणि ज्ञारीरिक उपासमारीमुळे 
बालगुन्हेगारी उद्‌भवते. ी 
विशेष ज्ञान 

माणूस सोठ्या कक्षेत कार्य करतो म्हणूनच तो यशस्वी झाला आहे. तो 
शेती करतो तसेच शिकार करतो. तो सांसाहारी आहे- शाकाहारीही आहे. तो 
समुद्रकिनारी राहतो; डोंगरमाथ्यावरही राहतो. एकटा राहू शकतो. टोळीत 
राहू शकतो. त्याला राजज्ञाही, लोकशाही, हुकूमशाही-थोडक्यात- कोणतीही 


न्स > ०: पिक ए 0 क कक, रि ७. च 
शाहा चालते. जेव्हा एखाद्या संस्कृतीस विशेवज्ञान प्राप्त होते त्यावेळी ती 


सरभराटीस येते; परंतु विज्षेषज्ञानाचा अतिरेक ज्ञाल्यास तो मोडून पडते. 
वैचित्र्य 

माणसाचे जीवन प्रमाणाबाहेर नियमित झाल्यास, शिक्षण, भनोरंजतन 
संपरकेसोधने यांच्यात तोचतोचपणा आल्यास माणसाला त्याच्या जीवशास्त्रीय 
देणगीचा पुरा लाभ उठविता थेत नाही. सारांश, बेचित्र्याला जपले पाहिजे 
सामाजिक वर्तन आणि रुचि यांच्यातील भिन्नता राखली पाहिजे. एकसारखे- 
पणा म्हणजे संस्कृतीला दिलेला छाप ससजला पाहिजे, ग्रामीण घव नागरी 
जीवन-आखणी करताना भरपुर बेचित्र्याची सोय केली पाहिजे. असे वेचित्र्य 
मुद्यास राखल्याने शासकीय आणि तांत्रिक कार्यक्षमता कमी होण्याची जवयता 
आहे. तणावही वाढेल. परंतु त्यापासून मोठा लाभ होईल, निरनिराळ्या 
जातींच्या परिसरात निरनिराळ्या गुणविद्वेषांचे समाज जतन केले जातील 
निसगे आणि मानब | 

निसर्गावर मात केल्यानेच मानवी विकास साधतो हे सववस्वी खरे नाही 


माणसाला खरी गरज आहे निसर्गाच्या सहकार्याची, त्याच्याशी संगनमत 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


माणसाची जात भूमिपुन्नाची | ४५ 


करण्याची, परिसर निरोगी राखण्यासाठी काळजी घेणाऱ्या माणसाने स्वतःच्या 
झारीरिक आणि सानसिक आरोग्याविषयी जास्त कळकळ दाखविली पाहिजे. 
या तळमळीतच संस्कृतीच्या समृद्धतेची बीजे आहेत. 

नेहमीचा प्रश्‍न 


या तंदर्थात नेहसी विचारला जाणारा एक प्रश्‍न म्हणजे : मनुष्यजातीचे 
भवितव्य काय ? सतुष्यजात टिकणार आहे काय ? जात टिकवून धरण्या- 
इतके ससद्ध तंत्र-विज्ञान आणि तज्ञ मानवी समाजात आहेत. तेव्हा त्याची काळजी 
नको; परंतु सुख्य सुदा असा कौ. काय जतन करावयाचे आणि ते का 
करायचे ? खरे म्हणजे जतन करण्याची कल्पनाच खुळचट आहे. ती टाकली 
पाहिजे. उलट परिसर आणि मनुष्य यांच्यामध्ये असे संबंध जोडले पाहि- 
जेत कौ ज्यामुळे जीवोत्क्रांती सुलभ होईल. नुसती जात राहिलो तर त्यात 
विशेष काही नाहो. उलट अनुकूल परिसराची सदत दिली तर साणूस स्वतःच्या 
अंगी असलेल्या लाभदायक सुप्त शवतींना सोकळी वाट करू देऊ शकेल, परि- 
सराते घडवून आणलेले बदल अपरिवतंनीय असतात. म्हणून लाभ देणारे बदल 
कायमचे लाभदायक ठरतात. या दृष्टीतून माणसाने प्राण्यांशी आणि वनस्पतींशी 
संबंध राखले पाहिजेत. या क्रियेत प्रतिभेला खूप वाव आहे. त्यामुळे अनेक चम- 
त्कार घडवून आणता येतील. 

प्राण्याला किवा माणसाला त्याचा परिचित परिसरच त्याला सर्वात 
जास्त समाधान देतो. विकसित परिसर हा एक लुटोचा माल न समानता तौ 
एक सुपीक जमीन आहे आणि तिची काळजीपुर्वक मज्ञागत करूनच भरभराटीचे 
पौक घ्यायचे असे मानले पाहिजे. माणसाने परितरावर आणि परिसराने 
साणसावर जुलूम करू नर्येत. असे परस्पर आदश संबंध राखण्यासाठी निसर्गाचे 
साहाय्य निश्‍चित मिळू इाकते, निसर्गाची नासधूस करण्यात कोणाचेच हित नाही. 
प्राणी, माणूल आणि निसर्ग यांच्यामध्ये एक संतुलन हवे. तोन्हीपेकी एक घटक 
जरी कमजोर झाला तर सवव संतुलत बिघडण्याचे भय आहे. 

ज्या नेसगिक भागामध्ये माणसाने पाय ठेवला नाही तो निसर्ग अभुक्‍्त 
असतो. तिथे माणसाने करण्याजोगी कोणतोहीो गडबड नसते. परंतु अद्ना परि- 
सरापासून काहोहीो फायदा नाही. उलट ज्या प्रदेशात माणूस बावरला आहे व 
ज्यात त्याने माणसाला अनुकूल असे बदलू घडवून आणले आहेत त्या प्रदेशा- 
पासून साणूस पुष्कळ लाभ घेऊ शकतो. असा परिसरच साणसाच्या खरा 
उपयोगी पडतो. 


अनुक्रमणिका वि 
नल मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे , त 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


४६ नवभारत 


मानवनिर्मित परिसर 


आज ज्याला आपण नेसगिक परिसर म्हणतो तो वास्तविक इतिहासाने 
घडविलेला परिसर आहे. डदाहरणा्थं, अमेरिकेतील आजचा परिसर अमेरिकेत 
स्थायिक होणाऱ्या मूळ रहिवाऱ्यांनी जंगळे साफ करून, जमीन पिकास योग्य 
करून आणि कझेतमालांची निर्यात करून बनविलेला आहे. खुष्कीचे आणि 
ससुद्राच्या राजसार्गांचा परिसरनिर्मितीत मोठा हातभार असतो. सारांश आजचा 
बव्हंशी परिसर मानवर्निमित आहे. या परिसरामुळे आजचा माणूस घडविला 
जात आहे. आणि याचा परिणाम भविष्यातील मनुष्यसमाजावर दिसणार आहे. 
परिसराची ही क्रिया या कारणामुळे फार महत्त्वाची ठरते. 


आज पुष्कळ देशांना झटपट आथिक विकास हवा आहे. परंतु त्याच्या 
मोबदल्यात त्यांच्या परिसराचे विद्र्पीकरण होत आहे. ज्या देशांत उद्योगपतींना 
मोकळे रान दिलेले असते त्या देज्ञांत हा प्रकार अधिक प्रमाणात दिसतो. साम्य- 
वादी आणि समाजवादी देक्शांत मात्र कुठे कुठे खरे सौंदर्य टिकून आहे. 

एका विचारवंताने आजची संस्कृती म्हणजे ' साणसाची जंगलापासून 
कचऱ्याच्या ढिंगाकडे वाटचाल ' अशो उपरोधिक व्याख्या केलो आहे. निसर्गावर 
बलात्कार करून मानवी विकास होत नाही. नुसत्या भोतिक समृद्धीने नासधस 
अधिक होते. म्हणून विकास निसर्गसंमत हवा. नगररचना, धरणे, कारखाने, 
वगेरे उपक्रमांत हो दृष्टी ठेवली पाहिजे. परान्समध्ये असे प्रयोग सुरू झाले 
आहेत आणि त्यांचे परिणामही संतोषजनक निघाले आहेत. विकासशील देशांनी 
त्यांचे महत्व ओळखून स्वतः प्रयोगशील बनले पाहिजे. 


भूमिपुत्र 

माणसाने अंतरिक्षात कितीहो उड्या मारल्या तरी तो भूमिपुत्र आहे. तो 
भूमिपुत्रच राहणार आहे. आजपयंत परिसराची पोषक शक्‍ती अमर्याद आहे अशी 
त्याची कल्पना होती. ञाज त्याला परिसर पुरवून वापरण्याची गरज पटली आहे. 
आज पृथ्वीवर सगळीकडे वसती आहे त्यामुळे माणसाच्या भटक्या वत्तीला 
शिकारी वृत्तीला कशी वाट करून द्यायची हो एक समस्या आहे. उद्या कदाचित 
उत्क्रास्तीची सर्व सूत्रे माणसाच्या हाती येतील. त्यामुळे नव्या सभस्या उभ्या 
राहतील. या पारबंभूमीवर मनुष्यजातीचे काय होईल या प्रश्‍नादील हवाच 
श्हात नाही. 


क व र 


शः 


»”"नवभारत 
क्त ७५ 
अमृतमहोत्सवी, 


अनुक्रमणिका 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे ी 
सँंगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


श्री. प्रभाकर कुलकर्णी 
“: कुरुक्षेत्र ” येथील भारतीय पुरातत्त्व 
(2 क तिळ जट 4 होळ 
पारषढच & ब आधवशान 


“ कुरूक्षेत्र ” नाव अकताच अनेक गतकालीन स्मृतिपटांचे पडदे भराभर 
सरकले जातात. महाभारतातील संपुर्ण समरांगण डोळ्यासमोर उभे राहाते. 
कोटी कोटी भारतीयांच्या पुजेचा ग्रंथ * भगवत्‌-गीता ' तो याच पवित्र भूमीवर 
अवतरली आहे. भारतीय संस्कृतीमधील तत्वज्ञानाच्या चिरंजीव स्मृतिचिन्हांना 
जागृत करणारे ते अक चंतन्यपीठ आहे. वेदिक काळापासून जितिहास कालापर्यंत 
अनेक रणरंगानी रंगलेली आणि भारताचा अितिहास घडवणारी ती पुनीत भूमी 
आहे. भारताच्या अज्ञात ञजितिहासातील गतकालीन कोडी उलगडणाऱर्‍्या भारतीय 
पुरातत्व ज्ञास्त्राचे ६ वे अधिवेशन हे याच स्थाती आयोजित करण्यात यावे हा 
त्या दृष्टीने अक योगायोगच आहे. 


भारतासारख्या विस्तीणं देशात पुरातत्त्वाचे हे जे अवाढव्य कार्य चाल आहे. 
याचाच अथे संपुर्ण भारतभर पुरातत्वाचे मौलिक अवशेष विखुरले गेलेले दिसून येतात. 
अक्शा प्रकारच्या या कार्यांत भारत सरकारचा पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग; प्रांतिक 
सरकारचे पुरातत्व विभाग, विद्यापीठे, संशोधन संस्था, इत्यादि आपआपल्या- 
परीने कार्य करत आहेत. भारतातील प्राच्य विद्येच्या अभ्यासाबरोबरच पुरातत्व 
संज्लोधनाचे बीज पेरले गेलेले आहे. आणि तेव्हांपासून आतांपर्यन्तच्या सुमारे दोडशे 
वर्षाच्या कालात ह्या ज्ञानवृक्षाची वाढ मोठ्या झपाट्याने होऊन तो बहरलेला 
दिसून येतो. “ पुरातत्व ' क्षेत्रात उत्तम प्रकारचे कार्य करणारा भारत हा जगातील 
अक प्रमुख देश आहे असे प्रख्यात पुरातत्व शास्त्रज्ञ सर सांटिमर व्हिलर यांचे 
मत्त आहे. आता भारताच्या प्रत्येक प्रांतात पुरातत्व शास्त्र जाऊन पोहोचलेले 
आहे. रोज नवीन नवीन शोधांचो त्यात भर पडत आहे. हो प्रगती काहो नेसागिक 
स्वरूपाची नाही. अनेक विद्वान व शास्त्रज्ञांचे अव्याहत चिकाटोचे प्रयत्न याचे मागे 
आहेत. आणि अविश्रांत परिश्रमाने ते त्यात सातत्याने भर घालीत आहेत. 


अनुक्रमणिका 
भड मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


धट नवभारत 


भारतीय पुरातत्व ज्ञात्त्रांचे कार्य आता पहिल्यासारखे राहिलेले नाहो. 
सुरवातीच्या काळात तर प्राचीन अवशेषांचे संगोपन व अन्य सामान्य प्रतीचे कार्य 
केले जाभो. गेल्या पल्नास वर्षापुर्वीपर्यत या विषयातील कार्याची माहिती केवळ 
सरव्हारी यंत्रणेद्वारा प्राप्त होत असे. त्यानंतर कलकत्ता विद्यापीठ आणि डॉ. 
सांकलिया यांच्या प्रयत्वांनी या विषयातील ज्ञानाची दालने संशोधनासाठी सर्व 
सामान्यांचा उघडली गेली व त्यांचा विद्यापीठात शिरकाव झाला. आणि तेव्हा- 
पासून या विषयाच्या संशोधनाला व अभ्यासाला वेगाने गती मिळाली. भेवढेच 
नव्हे तर या विषयाला क्ञास्त्रीय स्थरूपही प्राप्त झाले. अश्मयुग, प्रागअितिहास, 
प्राचीन इतिहास, इतिहास, मूति-विज्ञान, वास्तुझास्त्र-कला, शिल्प, नाणकक्नास्त्र, 
पुरालिपीज्ञास्त्र, पुरातत्वीय-रसायन शास्त्र, भूशास्त्र, कालगणना विज्ञान पद्धती 
( कर्ब १४ ), पुराजीवक्नास्त्र, पुरावनस्पतिज्ञास्त्र, प्राचीन गुहा चित्रे व 
गुहाउत्लनन, इत्यादी बहुविध विषयाचा अभ्यास पुरातत्त्वज्ञास्त्रामध्ये केला जातो. 
या विषयातील संशोधन एक शास्त्रीयदृष्ट्या प्रगती करणारे आहे याची 
आता जाणीव झालेली आहे आणि अज्ञा भित्नस्िन्च क्षेत्रात कार्ये करणाऱ्या 
व्यकती आणि त्यांचे कार्य यात एकसूत्रीपणा यावा, त्यांनी एकत्रित थावे 
झालेल्या, चाळू असलेल्या आणि पुढील व्हावयाच्या कार्यासंबंधी चर्चा विनिसय 
व्हावा त्यातील अडिअडचणी समजावून घेता याब्यात, नवीन नवीन शोध नव्या 
कल्पना यांचो देवाण घेवाण होऊन त्यातील ज्येष्ठ व अनुभवी विद्वानांचे मार्गदर्शन 
लाभावे आणि परस्परांचे संबंध हे संघटित स्वरूपाचे राहून राष्ट्रोय कार्याच्या 
प्रगतीत वाढ होण्यास सदत व्हावी या उच्च ध्येयाने प्रेरित होऊन * भारतीय 
पुरातत्व परिषद था नावाची स्थायी स्वरूपाच्या परिषदेची स्थापना ज्ञाली 
बनारस हिदु विद्यापीठातील प्राचीन भारतीय संस्कृति व इतिहास विभागाचे मही 
प्रा. ए. के. नारायण यांनी याकामी बरेच परिथषम घेऊन या परिषदेचे पहिले 
अधिवेशन बनारस येथे आयोजित केले. अंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे पुरातत्त्व शास्त्रज्ञ 
डॉ. सांकल्या यांना या स्थाई परिषदेचे अध्यक्षस्थान देऊन पहिल्या अधिवेक्षनाचे 
अध्यक्षपदही स्वीक(रण्यास व मार्गदर्शन करण्यास विनंती केली गेली ह 
अज्ञा प्रकारे सव शास्त्रज्ञांनी एकत्रित येऊन त्यासंबंधी आपले प्र्न सोड- 
वणेचे दृष्टीने या परिषदेचा उद्देश सफल केलेला आहे. १९६७-७ २ पर्यत 
देशांत एकूण सहा अधिवेश्नने या परिषदेदारा आयोजित केली गेली. ती 
देशातील विविध भागातील बहुसंख्य पुरातत्वश्ञास्त्रातील प्रतिनिधींनी उपस्थित 
राहून या कार्यात भाग घेतला ब आपले प्रश्‍न सोडविण्याचे दृष्टीने प्रयत्त केले 


व नवीन ज्ञानात भर घातलेली आहे. 
2. आही 
जा न २ 
अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास | 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
। 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


“ कुरुक्षेत्र ? येथीळ भारतीय पुरातत्त्व ४९ 


भारतात झ्ञालेली अधिवेशने 


अ. क्र वर्षे अधिवेशन स्थळ अध्यक्ष व इतर माहिती 
१. १९६७ बनारस डॉं. ह. धो. सांकल्या डेक्कन कॉलेज संशोधन 
संस्था पुणे ६. 
२. १९६८ गोरखपुर डॉ. व्हो. एस्‌. पाऊक, गोरखपुर विद्यापीठ 


३. १९६९ पाटणा डा. ह. धी. सांकलिया डेक्कन कॉलेज संशोधन 
संस्था पुणे ६. 


श. १९७० नागपुर डॉ. ज्ञा. भा. देव, नागपूर विद्यापीठ 
ष्‌. १९७१ सझंंबई प्रा. टो, व्ही. महालिंगम, मद्रास विद्यापीठ 
६. १९७२ कुरुक्षेत्र श्री. आर. सी. आगरवाल, संचालक, शासकीय 


, संग्रहालय विश्षाग, राजस्यान सरव्हार 
छ, १९७३. ग्वाल्हेर (आगामी) प्रा. बो. पी. सिन्हा, पाटणा 
विद्यापीठ बिहार 
ऑकिााशिाररशिशारशिरशिशशिशएॉ"0्ू्ॉररॉररम-ूूूूूूू- 
बरील़ झालेल्या अधिवेशनात अनेक विद्वानांनी अनेक विषयावर संशो- 
धनपर निबंध वाचले. अनेक विचार प्रकट केले. अज्ञा प्रकारच्या या कार्याच्या 
प्रसिद्धीसाठी एकही स्वतंत्र असे प्रसिडीचे साधन नव्हते. फरंतु या परिषदेने पहिल्या 
अधिवेशनापासूनच या परिषदेच्या कार्यासाठी वाघिक स्वरुपाचे मुखपत्र काढले, 
त्यामुळे या ज्ञास्त्रातील भिन्नभिन्न विषयावरील सोलिक निबंध व विचार एकत्रित 
प्रसिद्ध होऊ ज्ञकले. नेमकी अज्ञाच स्वरुपाची कल्पना बडोदा येथोल महाराजा 
सयाजीराव विद्यापीठातील पुरातत्व विभागाचे प्रमुख डॉ. सुब्बाराव यांची 
होती व तसे त्यांनी प्रयत्नही केलेले होते; परंतु त्यांच्या इच्छेला व योजनेला 
मूर्त स्वरूप येऊ शके नाही. त्याच्या अकाली दुःखद निधनामुळे भारतीय 
पुरातत्व क्षेत्रांत मोठीच हानी झालेलो आहे. या तळमळीच्या ज्ञास्त्रज्ञाला भ्द्धांजली 
म्ह्णून परिषदेने पहिले प्रकाशित पुष्प त्यांना अर्पण केले आहे. हे मुखपत्रही 
* पुरातत्त्व ' याच नावाने प्रकाशित केले जाते. 
कुरलेच येथील अधिवेशनाला देशातील दांभर प्रतिनिधी उपस्थित होते. ह 
अधिदेशन करक्षेत्र विद्यायोठाहारे आयोजित केले होते. तेथील पुरातत्व विभाग 
प्रमुख डॉ. उदयवोर्रासह हे अधिवेक्षनाचे निमंत्रक व संयोजक होते. कुरुक्षेत्र विद्या- 
पौठाचे कुलगुरु डा. एस्‌ . के. दत्त यांनी पहिल्या दिवशी अधिवेशनाचे उद्घाटत 


न. भा. ४ 
अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


१0 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


५० नवभारत 


करून आलेल्या प्रतिनिधींचे स्वागत केले. परिषदेचे त्थाई अध्यक्ष डॉ. तांकलिया 
योनी मार्गदर्शनात्मक व्याख्यान देऊन तेथे आयोजित केलेल्या परिषदेचे महत्व 
व्रिबद केल. दुसरे दिवश्ली “ हरप्पा संस्कृती नंतरच्या संस्कृतीचा ता्रपाथाण- 
कालीन संस्कृतीशी असणारा पारस्परिक संबंध 7 या विषयावर परिसंवाद 
आयोजित केळा होता. अनेक विद्वानांनी त्यांत भाग घेऊन अभ्यासपूर्ण निबंध 
वाचले. 


डेक्कन कॉलेजमधील डॉ. ढवळोकर यांचा निबंध त्यादृष्टीने नवीन 
विचारावर प्रकाहन टाकणारा होता : ' तासरपाषाणयुगीन धर्म ' असा त्यांनी विषय 
हाताळला होता. आपल्या निबंधाचा निष्कर्ष सांगताना त्यांनी अस्ते प्रतिपादल 
केले को, उत्लननहारे सध्या जी तास्रपाषाणकालीन सामुग्री उपलब्ध होते 
त्यावरून असे स्पष्ट होते की तास्यपाषाण युगातील धर्म व हरप्पा संस्कृतीमधील 
धर्म यांत काहोच सास्य किवा संबंध दिसून येत नाहो. 


श्री. जगत्पतो जोझी सुपरिटेंडेंट भारत सरकार पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग 
यांनी कच्छमधील ' सुरकोटडा ' येथोल उत्खननामधील निष्कर्ष आपले निबंधा- 
तून व्यक्‍त केले, त्याना जी उत्खननाह्वारे सामुग्री उपलब्ध ज्ञाली तो ह्रप्पा 
संस्कृतीमधील तीन कालखंड दविणारी होती. सर्वात खालचा जने, माच 
कालखंड हा हरप्पा पूर्व संस्छतीची खापरे असणारा होता. दुसरा किवा मधला 
कालखंड हरप्पा संस्कृतीची खापरे व त्याजबरोबर काळी व लाल रंगाची खापरे 
मिळाली. हो लाल ब काळ्या रंगाची खापरे राजस्तान मधील पेबाद आगत 
आहार ( उद्देपूर ) येथे झालेल्या उत्खननात मिळालेली आहेत त्यांना अहार 
संस्कृतीची खापरे म्हणून ओळखले जाते. तिसरा कालखंड हा हरप्पा संस्कृती- 
पेक्षा अहार संस्कृतीशी अधिक साम्य दर्शवणारा आढळून आला व मल स्वा 
सामुभ्री तेथे मोठ्या प्रमाणावर आढळून आलो. अश्ञाप्रकारे हरप्पा संस्कृतीमधील 
भिन्न भिन्न परिवतंन होणारे कालखंड दशषविणारे स्थान या पर्वी कोठेच उपलब्ध 
झालेले नव्हते हे या उत्खननाचे प्रमुख वेशिष्ठ्य आहे. 


प्रा. लुरजमान हे कुरक्षेत्त विद्यापीठातच प्राध्यापक आहेत. त्यांचा निबंध 
*“ सरस्वती व दृषद्तीच्या खोऱ्यातील प्रागेतिहासिक संस्कृति ” हा होता. 
हरियाणा मध्ये रोहटक व हिस्सार या दोन जिल्ह्यात हा भाग येतो. त्यानी 
त्या भागात अन्वेषणकार्य केलेले आहे. एवढेच नव्हे तर ' सिसवाल? व 
* मिटाथल या दोन ठिकाणी पुरातत्वीय अुत्खननेही केलो आहेत. त्यांना त्याद्वारे 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास; महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


“ कुरुक्षेत्र ” येथील भारतीय पुरातत्त्व ५१ 


हरप्पा पुर्वकालापासून ते उत्तर हरप्पा कालापर्यन्तचा संपुर्ण कालक्रम प्राप्त 
झाला आहे. ते त्यांनी आपल्या निबंधातून विशद करून सांगितले. 

डॉ. वाय. डी. शर्मा, सुर्पारटेंडेट भारत सरकार पुरतत्व सर्वेक्षण विभाग 
यांनी १८ ते २० वर्षापूर्वी पंजाबमध्ये ' रू्पड' व “'बाडा! या ठिकाणी जी उत्खनने 
झाली होतो त्यातील त्या वेळची सामुग्री व आजपावेतो प्राय्त झालेली सामग्री या 
दोन्हीचा तोलनिक अभ्यास याच्या आधारावर त्यांनी पुनसूल्यांतन करून आपल्या 
निबंधाचा विषय निवडला होता. त्यांनी निबंधाच्या निष्कर्षामध्ये सांगितले की, 
 र्पड? ब ' बाडा' येथे सर्वात कमी वस्ती हो पूर्व हडप्पा काळातील होती. 
१८ते २० वर्षापुर्वी झालेल्या उत्खननाच्या वेळी ही वस्ती हरप्पा काळातील होती 
असा ससज होता. 

सागर विद्यापीठातील प्राध्यापक के. डो. बाजपाय आणि कुरुक्षेत्र विद्या- 
पौठातील प्राध्यापक उदयवीर सिह यांच्या दोघांचे लिबंध हे बेव्वा खोऱ्यातील 
५ अरण ' उत्खननातील ताज़याषाण संस्कृतिवर आधारित होते. उदय्चीर 
सिह यांचेच मार्गदशनाखाली येरण येथे उत्खनन केल्यामुळे त्यांनी विविध 
भकारच्या सामुग्रीसंबंधी विवेचन केले 

प्रा. वि. श्री. वाकणकर विक्रम विद्यापीठ उज्जेन यांनी उत्खननासंबंधी नवीन 
माहिती विशद करून सांगितलो. अश्ञाच प्रकारे दुसरा दिवस हा प्राग ऐतिहा- 
सिक वादविवादामुळे खूपच गाजला. तिसरे दिवज्लीही कांही महत्वपुर्ण निबंध 
वाचले. बर्लोन (जमनी) मधील भारतीय कला संग्रहालयाचे संचालक डॉ. 
हर्टल यांनी मथुरेजवळ “ सोंख येथे जे उत्खनन पार पाडले, त्यावर आधारित 
त्यांनी संदीप व्याख्यान दिले. उत्खननातील प्राचीन मंदिराचे नकाशे व अन्य 
अभ्यासपुर्ण माहिती त्यांनी विशद केलो. 

डेक्कन कॉलेजमधील प्रा. विरेन््रनाथ मिश्र यांनी उत्तर अइमयगीन 
ससाज ( शिकारीवर उपजीविका करणारा समाज ) आणि तांब्यांची आणि 
लोखंडाची हत्यारे वापरणारा समाज यामधील पारस्परिक संबंध विज्लढ करणारा 
निबंध त्यांनी वाचला. त्यातून त्यांनी असे प्रतिपादन केले को, अतर 
अइमयुगी संस्कृतीमधील उत्खननातील थरात जे तांब्याचे किंवा लोखंडाचे 
अवशेष प्राप्त होतात त्यावरून असे अनुमान करता येते कौ, हे तांबे किवा 
लोखंड वापरणारे लोक उत्तर अइसयुयीन समाजाच्या नजीकच वस्ती करून 
रहात असावेत. त्याच्या संपर्कामुळे हळुहळु या उत्तर अइमयुगीन मानवानेही 
त्यांच धातूंची म्हणजे लोखंडाची व तांब्याची हत्यारे वापरणे सुरू केले. आणि 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे | ओर 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


ष्र नवभारत 


दगडी हत्यारे वापरणे सोडून दिले. परंतु या उत्तर अइमयुगीन मानवाने आपले 
आधिक किवा सामाजिक रहाणीमानात विशेब बदल घडवून आणला नाहो. 
आज आपल्या देशात जी येवढी मोठी आदिवासी लोकांची जमात आहे कौ, 
जी आजही शिकार आणि कंदमुळे गोळा करून त्यावर आपली उपजीविका 
भागवते. ते सर्व उतर पाषाण युगीन मानवाचे वंशज असले पाहिजेत. डॉ. समिश्ना 
यांचा हा निबंध अधिकच विचारप्रवतंक असलेला दिसून येतो. 

डॉ. एल्‌. करे. पांडे तागर पिद्यायीठ यांची भारताची नेसागिक गुहेत आढळून 
येणाऱ्या प्राग ऐतिहासिक चित्रकलेसंबंधी आपला निवंध वाचला. बनारस 
विद्यापीठातील डॉ. बर्मन यांनी बिहार प्रांतामध्ये सोंधीर जिल्ह्यातील असयुगीन 
संस्छृतिसंबंधी माहिती दिली. ग्वाल्हेर विद्यापीठातील डॉ. के. पौ. नोटियाल 
यांनीही ग्वाल्हेर संस्थान परिसरात जे जे नवीन नवीन ज्ञोध लावले आणि 
संशोधन चालू आहे त्यासंबंधी आपला निबंध वाचला, अशाप्रकारे या अधिवेदना- 
मुळे भिन्न भिन्न पुरातत्व विषयामधील लेखामुळे व निबंधवाचनामुळे ज्ञानात 
निश्‍चितच भर पडलेली आहे. 


कुरुक्षेत्र हे काही हारका, बनारस, प्रयाग यासारखे मोठे शहर खासच नाहो. 
ते विस्तृत असे सुमारे ४० भेलाचे मेदान आहे. रेल्वे स्थानक आणि कुरुक्षेत्र 
विद्यापीठ यालाच केवळ कुरुक्षेत्र या नामाभिधानाने आज ह्या स्मृती जागृत असलेल्या 
आढळून येतात. कर्नाल-अंबाला रस्त्यावर हा कुरक्षेत्राचा भूभाग दिसून येतो. 
पानीपतपासून ते ४० मेलावर आहे. स्थानिक माहितीप्रमाणे याच मैदान भागात 
१८ दिवस विभिन्न भागात भारतीय युद्ध झाले, मेघदूत आणि सध्यय॒गील 
साहित्याच्या आधारे कुरुक्षेत्र आणि ठाणेश्‍वर हो समानाधिक ठिकाणे होत. आंच 
साग्याज्याच्या काळात याचे महत्व खूपच होते. प्राचीन वाळमयात पथ्वीवरोल 
ते एक श्रेष्ठ यज्ञीय स्थळ असा उल्लेख घर्वेदात आहे. नाह्मण साहित्यात ते देवांचे 
यज्ञक्षेत्र होते. ब्रह्मदेवाच्या यज्ञवेदी पंचकापेकी ' उत्तरनेदी ' येथे असन अन्य चार 
वेदी प्रयाग, गयाजिरस, विरज, आणि पुण्करक्षेत्र येथे होत्या. * देवानाही देवत्व 
दान करणारे पवित्र स्थान! अद्ना अर्थाने यास मनुस्सृतीमध्ये ' न्ह्मावर्त-देश ? 
म्हटले आहे. महाभारत काळात तर याचे दुहेरी महत्व होते. युडक्षेत्र आणि 
धर्सक्षेत्र ते मानले जाई. युद्धात पतन पावणाऱ्या योध्याळा मुक्‍ती व तपस्या 
करणाऱ्या तपस्न्याला मुवती हे या ठिकाणी हभखास प्राप्त होत असे, असे समजले 
जाई. या क्षेत्राचे पावित्र्य अकराव्या शतकापर्यन्त अबोधित होते. गझनोच्या 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


“ कुरुक्षेत्र ” येथील भारतीय पुरातत्त्व ५३ 


सुहमदाने हे हस्तगत केल्यावर ते नष्ट झाले. त्याचे पावित्र्य भ्रष्ट झाले आणि ते 
विजन झाले. 


कुरुक्षेत्र परिसरात पानीपतचा जो रणसंब्राम झाला त्यातील भाऊसाहेब 
पेशव्यांच्या सेन्य-शिवीरांच्या ठिकाणाला ' भाऊ काटिला ? नावाचे ठिकाण दाखवले 
जाते. जवळच सोनपत हे इंब्रप्रल्थाचे एक उपनगर आहे. कर्नाल हे महारथी कर्णाचे 
गाव समजले जाते. तेथे २५०-८० फूट लांबी रुंदीचा मोठा तलाव आहे नजीकच 
करणद्वार नावाचे भग्न अवस्थेतील प्रवेशद्वार आहे क्ण तलावाच्या चोथऱ्यावर 
प्रतिदिनी सुव्णंदान करीत असे; आणि या परिसरात क्रक्षेत्र विद्यापीठाने 
पुरातत्वाचे अधिवेशन अ!योजित करून प्राचीन स्मृती उजळविल्या आहेत. 


4 ज्र क 


(ठी €>€3 3४3439 €3€9€9-€9€9€9€9€9€3€9६9 &3€89 


(9. १९०७-१९५४ पर्यंत झाळेल्या मराठी पुस्तकांत प्रथम ९) 
) 


(0) क्रमांकाचे साहित्य अकादमी (नवी दिल्ली) चे () 
(१) रु. पाच हजार पारितोषिक प्राप्त झाळेले () 


) केदिक संस्छृतीका विकास (१ 


( “२ "७. (९ त्र ल 

९) ( सुधारून बाढबिलेली नवीन आवृत्ती) ९ 

प 2, ग ( 

८७). & पृ. ६००] [ किंमत ३० रुपये.  () 

ए) र ती (क ४ न (त गै) 

| ठखक- तकेतीथे लक्ष्मणक्षासत्री जोळी. ऐै 
र 


() वेदिक संस्कृतीचे विकसित रूप म्हणजेच आजची भारतीय 0) 
() संस्क्रती होय. भारतीय संस्कृतीच्या जन्मापासून आतापर्यत () 
ऐ) आलेल्या स्वरूपाचे बणेन या पुस्तकात प्राधान्याने केले आहे (0 
० प्रकाशक : पाजञपाठशाळामंडळ वाई (जि० सातारा) ९ 
&8€9€3€9€> > >> 3 €3€3-€3€3€3-€€>€>€>€>€98) 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे - "कः 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


आचार्यभक्‍त पं. द. बा, जोग उपनिषच्तीर्थ 


भाष्यदृष्टया-मीपांसापद्धतीने, महाभारतदृष्टयया-ऐतिहासिक पद्धतीने 


अजुन मरेपर्यंत परोक्षज्ञानीच 


गुरुपासी नाहीं ज्ञानाचा गोळा । जो गिळवी शिष्यासी तस्काळा । 
'गुरुर्पें नाहीं ज्ञानचन मोटळा । जे शिण्याजवळां स्वये दे ॥ १॥ 
गुरूने देईजे आपण । दिष्यें घेईजे अंजुळीपूर्ण । 
तेस नव्हे ब्रह्मज्ञान । अतर्क्य बिदान ज्ञानप्राप्रीचे ॥ २॥ 
तारतम्येन सर्वेषां चतुणा सुखमुत्तमम । 
तुल्या चतुर्णा युक्ति: स्यादू दृष्टसोख्यं बिशिष्यते || १॥ 


श्री, वि. मो. केळकर यांनी नवभारताच्या एप्रिल महिन्याच्या अंकात 
: श्नर्जुन अपरोक्षज्ञानी की परोक्षज्ञानी ? ! या नांवाचा लेख लिहिला आहे. 
लेखाच्या आरंभी ते लिहितात- “ वस्तुत: प्रस्तुत विषय जुना आणि शिळा 
झाळेला आहे. परंतु अलीकडेच पं. द. वा. जोग यांसी आचार्यांच्या सगवदगीते- 
वरीळ भाष्याचे मराठीत भाषांतर प्रसिद्ध केले आहे. त्या ग्रंथाच्या प्रस्तावनेत 
त्यांनी प्रस्तुत विषयाची पुनः चर्चा केलो आहे; व त्या प्रस्तावसेत ' अर्जन 
मरेपर्यंत परोक्षज्ञानीच ' होता असे आग्रहाने व अशिनिवेज्ञाने प्रतिपादिले आहे. ” 
प्रस्तावनेत मी १९४० व ४१ सालो सतत प्रत्येक हंसाच्या अंकांत लेख ल्ह्नि 
त्याबेळी जे जे प्रश्‍न व आक्षेप उत्पन्न झाले त्यांना उत्तरे दिलो आहेत. वादाचा 
समारोप करिताना जे मुद्दे उपस्थित झाले त्याला जी उत्तरे सो दिलो ती 
निर्षघात्मक स्वरूपात टांचणवजा प्रस्तावनेत थोडक्यात लिहिली आहेत, माझ्या 
दृष्ढीने व म. म. वासुदेवशास्त्री अभ्यंकर यांना प्रत्येक लेख त्यांना दाखवन 
प्रसिद्ध करीत असे त्यामुळे त्यांच्या दृष्टीनेही वादाचा निकाल लागला होता. 
भमाळसाहेब लवाटे, म. म. वज्ञे ज्ञास्त्रो, साहित्याचारय बाळकास्त्री हरदास, 
पावगीक्ञास्त्री, न्यायरत्न नारायणशास्त्री वाडीवर प्रि. करमरकर, डॉ. कुर्तकोटी, 


अनुक्रमणिका 
र मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


अजुन मरेपर्यंत परोक्षज्ञानीच ५५ 


मारळकरस्वासी इत्याद्रि भाष्याचे नुसते व्यासंगी नव्हे तर ज्यांचे श्‍वास भाष्य- 
मय झाले आहेत अज्ञा थोर व्यवतोंचा भला पाठिंबा मिळाला होता. के. बापट 
झ्ञास्त्री, रा. व. नेने, यशवंतराव कोल्हटकर, महाराष्ट्रोय ( पाटणकर राजापूर ), 
झाऊश्ञास्त्री लेले यांनी हे सत पूर्वी प्रस्थापिळे होते. १९४० साली जो वाढ 
पुनः सुरू झाला त्याची पाइवंभूमि समजल्या विना माझ्या अभ्यासक विद्यार्थ्यांना 
हा वाद आकलन होणार नाही. ' प्रस्थानत्रय भाष्याच्या उपसंहारात* सो ह्या 
वादावर विस्तृत लिहिले आहे. तो ग्रंथ १९५४ सालो प्रसिद्ध ज्ञाला होता. ह्या 
वादाला लेखांच्या हारा ३२ वर्षे व ग्रंथनिविष्ट होऊन बीस वर्षे लोटली. 


आताच श्री. वि. सो. केळकर यांना वरील सर्व विद्ठानांचा अधिक्षेप करून 
हा लेख लिहिण्याची बुद्धि व्हावी हे आउइचयं होय. “ धोमद्भगवद्गीतेच्या 
आरंभी अर्जून अज्ञानी होता थाबिषयी वाद नाही. ती वस्तुस्थिति कोणालाही 
सहज ससजणारी आणि मान्य होणारी आहे” असे श्री. केळकर लिहितात. 
रहस्यकारांनी अर्जुनाला मुळातच ( साक्षात्कारी- स्थितप्रज्ञ ) ठरविले आहे. 
रहस्यांतील साक्षात्‌ वचने “' प्रस्थानत्रयाच्या उपसंहा रात "7 पान ८०६1७ वर पाहा- 
वीत. बापट्शास्त्री थांनी ह्या मताचे खंडन केले असताना पुनः त्यांचे पश्चात्‌ मला 
लेखन-प्रवचन-व्यास्यानहारा खंडन करण्याची पाळी आली. व हाही प्रश्‍न साझ्या 
दृष्टीने निकालात निघाला ञआहे. त्याचा अनुवाद श्री. केळकरांनी केला आहे. “ परंतु 
भगवद्गीतेच्या उपदेज्ञानंतरही तो अज्ञानीच राहिला हे म्हणणे आम्हाला पटत 
नाहो ” असे त्यांनी लिहिले आहे. येथे ' अज्ञानी ' हा शब्द मोघम वापरला आहे. 
ज्ञास्त्र ऐकल्यावर कोणालाही शब्दज्ञान होणारच व त्यामुळे त्याला अज्ञानी कते 
म्हणतां येईल.! तो परोक्षज्ञानी होणारच पण त्यामुळे त्याला अपरोक्षज्ञानो कसे 
म्हृणता येईल ! मूळ वादाचा मुद्दा हाच आहे. अर्जुनाच्या भारतीयुद्धानंतर 
घडलेल्या वतंनावरून तो अपरोक्षज्ञानी राहिला नव्हता हो गोष्ट श्री. केळकरांनी 
मान्य केली आहे, कारण ते लिहितात- “ गीतोपदेशानंतर अर्जन अपरोक्षज्ञानी व 
कृतार्थ ज्ञाला होता; परंतु युद्धासारस्या बाह्य व्यवहारात गुंतल्यामुळे व साधना- 
स्यासाच्या अभावामुळे त्यांचे ते अपरोक्षज्ञान दृढ व परिपक्व झाले नाही. आणि 
म्हणून कालास्तराने नष्ट झाले. ” “ अजून भरेपर्यंत परोक्षज्ञानीच होता असे 
म्हणण्यात त्याला केव्हाही अपरोक्षज्ञान झाले नव्हते व तो फताथही झाला नव्हता 
असे दिग्दशित केले जाते. पण ते आमच्या मते बरोबर नाहो.” 


श्री. केळकरांच्या मते गीतोपदेज्यापुर्वी अर्जन अज्ञ होता. उपदेज्ञानंतर कांहो 
क्षण तो अपरोक्षज्ञानी व कृतार्थ झाला. लगेच भारतीयुद्ध सुरू झाले व तो 


अनुक्रमणिका मिव 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


५६ नवभारत 


साधनानुष्ठालाच्या अभावी हळुहळू ज्ञानभ्रण्ट होऊन शेवटी अज्ञ ज्ञाला. परोक्षज्ञानाच्या 
तोन पायऱ्या श्रवण, सनत व निदिध्यासन ह्या ओलांडून तो ब्रह्मविद्‌ ( म्ह. 
अपरोक्षज्ञानी ) ज्ञाला व पुढे ज्ञान्याच्या पुढील तीन पायऱ्या ( ब्रह्मविद्वर, 
न्नह्मविद्दरीयान्‌ व ब्रह्मविद्वरिष्ठ ) चढू जकला नाहो. हे सर्व प्रतिपादन म्ह? 
कल्पनेचा नुसता विलास आहे. पहिल्या परोक्षज्ञान्याच्या तील पायऱ्या तो चढून 
गेला होता व त्यासाठी त्याने ताधनासुष्ठान केले होते याला गौतेत आधार नाही. 
तो अवरोक्षज्ञानी कोणत्याक्षणी जझ्ञाला ह्याला पुरावा व्यासांचा; भगवानांचा किवा 
आचार्यांचा दिला पाहिजे. जो इलोक व त्यावरील जे भाष्य विवाद आहे तोच 
इलोक व तेच भाष्य आपल्या सिद्धान्ताच्या बळकटोसाठी कोणालाही देता 
येल नाहो. त्यासाठीं अन्य पुराव्याची आवड्यकता असते, नाहोतर त्यावर 
“ साध्य साधनता ” या नावाचा दोष येतो. ( ह्याविषयी पुढे सविस्तर विवेचन 
येणार आहे. ) 

एकदा मनुष्य अपरोक्षज्ञानी व कृतार्थ ज्ञाला म्हणजे त्याचे ज्ञान कमी कमी 
होत जाते ही केवळ कल्पना आहे. आग्रही समथंनाची ईर्षा त्याच्या वुडाशी आहे 
हे उघड आहे. श्रीमऱ्वागवतात जडभरताची हकोगत आली आहे. मृगाच्या संगामुळे 
त्याला मृगजन्म प्राप्त झाला व भोग भोगून पुन: त्याला मनुष्ययोनि प्राप्त झालो. 
व रहुगणाची पालखी वहात असताना ( स्कन्ध ५ अध्याय १२ इलोक १४-१६) 
तो म्हणतो ' पुर्बी भरत नावाचा मी राजा होतो, सृगाच्या आसवतीने मो मग 
झालो. सृगदेहात होतो तेव्हाही माझी स्मृति नष्ट झाली नाहो ' असा तो आपला 
अनुभव सांगतो. आचार्य * ब्रह्मविद्त्रहोव भवति ?- ब्रह्मवेत्ता न्नह्म होऊन राहतो 
असे उपनिषत्सिद्वान्ताला धरून सर्व ठिकाणी प्रतिपादल करितात. पहिल्या 
तीन-पायऱर्‍्या-श्रवण, मनन व निदिध्वासन यांच्या व्याख्या काय व 
फल काय? ते अभ्यासकांना समजल्यावर परोक्षज्ञान 
काची काय अवस्था होते ते लक्षात येईल. 


त्यांचे 
न पुण ज्ञाले म्हणजे साध- 


(१) सहा लिंगावरून सर्व वेदांतवावयाचे न्रह्मामध्ये तात्पर्य आहे असा निश्‍चय 
करणे किंवा ' ज्ञाब्दे परे च निष्णात: ' अज्ञा सर्गुरुच्या वचनाने न्नह्मस्वरूपाचे 
शाब्दिक क्षान करून घेणे याला श्रवण म्हणतात. श्रवणाने प्रमाणगत असंभावना द्र 
होते. (२) श्रुतस्य अथंस्य उपपत्तिभिः चिन्तनं भननभ्‌ ?- श्रवण केलेल्या अद्वितीय 
ब्रह्मरूप अर्थाचे श्रुतीस अनुकूल असलेल्या अनुमानादिक युक्तीने चिितन करणे 
म्हणजे मनत, मननाने प्रभेयगगत असंभावना निवृत्त होते. ( ३ ) निदिध्यासनाची 


व्याख्या अक्ली-  विजातीयप्रत्ययतिरस्कारेण सजातीयप्रत्ययप्रवाहीकरणं निदि- 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


अजुन मरेपर्यंत परोक्षज्ञानीच ५७ 


ध्यासनस्‌ '- विजातीय वृत्तींचा तिरस्कार करून सजातीयवृत्तींचा प्रवाह 
एकसारखा चालू ठेवणे हे निदिध्यासन होय. देहाविक अनात्मवस्तूचे 
ठिकाणी ' आत्मभावना करणे' हो विजातीय वृत्ति. “सी ब्रह्म आहे 
हो सजातीय वृत्ति. तिचा प्रवाह एकसारखा चालू ठेवणे म्हणजे निदिध्यासन , 
ह्याच्या अनुष्ठानाने प्रमातू-गत विपरीत भावना नष्ट होते. श्रृ्तिवचने आत्म्या- 
विषयी प्रमाण नाहोत हो ! प्रमाणगगत-असंभावना. ! ब्रह्म आणि आत्मा यांचे 
ऐक्य संभवणार नाहो- हो प्रमेयगत-असंभावना. आणि देह हाच आत्मा आहे 
असे वाटणे ही विपरीत भावना होय. ह्या तीन पायऱ्यापर्यंत तरी अर्जून पोहो- 
चला होता का ? याचा सर्वानी गीतेच्या इलोकाधारे विचार करावा. श्री. 
केळकरांच्या विधानांचा विचार कसा करावा याचे केवळ दिग्दर्शन केले आहे. 
ह्याच्यापुढे ( १ ) वादाची पाइवंभूमि काय होतो ? (२ ) भाष्यावरून पोसांसा- 
पद्धतीने अर्जुनाच्या ज्ञानाविषयी कोणता निर्णय निघतो. (३) महाभारत व 
गीता यांच्या अंतर्गत पुराव्यावरून एतिहासिक पद्धतीने कोणता निर्णय लागतो 
ते पहावयाचे आहे. ( ४ ) ' उपवेक्ष्यन्ति० ह्यावरून व्हाय अनुमान करावयाचे 
ते श्री. केळकर यांच्या विवेचताचे खंडन करून प्रामाण्याच्या ( स्मृतिवचनांच्या ) 
विचारावरून काय निर्णय लागतो ? (५ ) भाष्याचा अर्थ लावण्यासाठी श्री. 
केळकरांनी १५१६ ग्रंथकारांचे संस्कृत, प्राकृत, व इंग्रजी उतारे देऊन आपल्या 
लेखाची १०॥१२ पाने अडविली आहेत. त्यांचा प्रस्तुत प्रसंगी काय उपयोग 
आहे ? भाष्य स्वयंप्रकाश आहे त्याचा अर्थ मर्यादित करण्याचे सामथ्यं फक्त 
उपनिघदे व व्यासांचे महाभारत यांनाच आहे. व्यासांच्या परंपरेतील शंकराचाय 
असल्यामुळे व्यासांच्या प्रतिपादनाःची छाप आचार्यांवर पडलो आहे. त्यावरूनच 
आचार्यमत निठ्चित करणे योग्य आहे. आचार्यभाष्याचा सी जो अथ केला आहे 
तो श्री. केळकरांनाही भान्य आहे. सवं ग्रंथकारांचा अर्थ नाचार्याच्या उत्तानार्थाला 
धरून असल्यामुळे मला विरोधी नाहो. त्यामुळे लेखाची दहाबारा पाले उतारे 
देऊन खर्ची पाडण्याची आवश्‍यकताच नव्हती. सौ जो गूढ अर्थ काढला आहे तो 
भाष्यानुसारी, गोता व महाभारत यांना अविरोधी आहे को नाहो हाच मुख्य 
वादाचा प्रश्‍न आहे. त्याचा विचार यथावकाश होईल, 


बादाची पार्श्वभूमि 

“ अर्जुन मुळातच स्थितप्रज्ञ किवा जीवन्मुवत होता ' हो रहस्यकारांची 
भूमिका रहस्याच्या अनुयायांना न मानवल्यामुळे किंवा तौ सदोष आहे हो 
पटल्यामुळे ते असे म्हणू लागले की * गीतोपदेशानंतर अर्जुन साक्षात्कारी ज्ञाला 


अनुक्रमणिका स्वि 
ग मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमपाठशाळामडळ, वाई 


ष्ट नवभारत 


च भगवद्गीतापर्वानंतरच्या महाभारतातील पर्वात अर्जुनाने युद्धक्म केले आहे तो 
ज्ञानोत्तर कर्मयोग होय. ' श्रौ. ग, वि, केतकर यांनी १८७३ वर लिहिलेले 
आचारयंभाष्य लोकांपुढे ठेवून * लोकमान्यांच्या जानोत्तर कमंयोगाला आचार्यांचीही 
मान्यता आहे ' असे दाखविण्याचा प्रयत्न केला. प्रारव्धकर्मानुसार ज्ञानीपुरुषाच्या 
हातून लोकसंब्रहाथे कर्म होऊ शकते असे आचाय मानतात हे आम्ही अनेक लेख 
लिहून अनेकदा लिद्ध करून दाखविले आहे. परंतु अर्जुनाला साक्षात्कारी ठरवून 
ती गोष्ट सानणे हे पुर्णपणे अनेतिहासलिक व आचार्यभाष्याच्या विवेचनपद्धतीला 
पुर्ण विसंगत असल्यामुळे मानता येत नाही. धर्ममार्तंड भाऊज्ञास्त्री लेले, आचार्य- 
भक्‍त बापट्शास्त्री, रावबहाद्डुर नेने व यशवंतराव कोल्हटकर इत्यादि मंडळी 
* अर्जुन अज्ञानी राहिला ! असे म्हणतात. त्याविषयी प्रबोध (धुळे) था वतमान 
पत्रात दि, १४ जुले १९८० च्या अंकात श्री. ग. ब्रि. केतकर लिहितात : 


ऱ्ग्न 


“ राहुता राहिलो शंका श्री. लेले-कोल्हटकर-बापर-नेने प्रभतींच्या 
विवेचनासंबंधी. त्या बाबतीत असे म्हणता येईल को- या विद्ठानांनी आचार्यांचा 
ज्ञानयोग तेवढा घेऊन महाभारतास्तर्गत गीता! मानणाऱ्या काहीशा ऐतिहासिक 
दृष्टोच्या आधुतिक लोकांपुढे तो ज्ञानयोग कसा मांडावयाचा याची एक स्वतंत्र 
पद्धति ठरविली. सातशे इलोकांबाहेरच्या महाभारताचा संदर्भ गीतातात्पर्य- 
निर्णयाच्या कामी विचारात घेण्याचे कारण नाहो. हो आचार्यांची ज्ञार 
आजच्या लोकांना पटणे कठीण; म्हणून त्यांनी (गीतेतील) ते संविधानक घेऊन 
ज्ञानयीगाची बेठ्क कशी भांडावयाची ते ठरविले; आणि म्हणूनच भाष्यामध्ये 
अर्जुन एर्णज्ञानो झाला होता असे स्पष्ट सत असता ते ह्या विहानांनी भर्थादित 
ज्ास्त्रीय दृष्टोपुरते म्हणून लौकिक दृष्ट्या बाजूला ठेविले..... आध्वनिक 
लोकिकदृष्टि आणि जुनी ज्ञास्त्रीय दृष्टि यातील फरकासुळेच या विद्वानांच्या 
विवेचनात फरक पडतो असे दिसते ”. 


त्रीय पद्धति 


* प्रयोजनमन्तरा चाणक्य: स्वप्नेपि न चेष्ट्ते ! असे 
आचार्यंभाष्याचा अर्थ लागावा हो तळमळ श्री. ग. ति, केत 
रहस्योक्‍्त कर्मयोगाला येनकेन प्रकारेण ञञाचार्यांची सान्यता आहे असे दाखवन 
विचारवन्त, व्यासंगी ब अधिकारी पंडितमंडळोना तोंडघज्ी पाडण्याचा हा अल्पसा 
प्रयत्न आहे. त्यावेळी प्रबोधने माझे उत्तर छापण्याचे नाकारले म्हणून मी ' हंस 
( सातारा ) या वर्तमानपत्रात दोन विस्तृत लेख लिहून आचार्यांच्या समग्र भाष्या- 
वरून अर्जुनाविषयी काय मत दिसून येत आहे व त्यावरून विचार्यभाष्याचा काय 
अर्थ करावा (निगूढ भावार्थ दाखवून) त्याचा खुलासा केला आणि “ 


हटले आहे त्याप्रमाणे 
कर याचे भनात नसून 


भाष्यदृष्ट्या 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे ; 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


अजुन मरेपर्यंत परोक्षज्ञानीच ५९ 


आणि महाभारतदृष्ट्या मीसांसा पद्धतीने आजि ऐतिहासिक पद्धतीने अर्जुन हा 
अखेरपर्यंत परोक्षज्ञानीच ” हा सुद्दा सिद्ध केला; आचार्य संपण महाभारतातील 
विषय सनात आणूनच भाष्यातील उपक्तपोपसंहःरादि प्रकरणे लिहितात. अध्यात्मपर 
विवेचन करिताना अर्जुनाबद्दलचा महाभारतातील दृष्टिकोन ते वितरत नाहीत घ 
अर्जुनाची फक्त निसित्तपणाची भूमिका लक्षात ठेवून इलोकांचा समुक्षूलोकांसाठी 
अध्यात्मपर अर्थ करावयास लागणारे बुद्धिकोशल्य दाखवितात, गीतेचे संविधानक 
महाभारतातून अलग काढून त्यात ज्ञानयोगाची बेठक ठोकून बसविली आहे असे 
नसून आधुनिक लोव्िक विद्वानांनी ऐतिहासिक पद्धतीचा जेवढा टेभा मिरवावा 
त्यापेक्षा अधिक सूक्ष्मपणे ऐतिहासिक भूमिका पत्करून आचार्यांनी गीतेवर भाष्य 
कसे लिहिले आहे ते सौ अनेकदा माझ्या ग्रंथांतून दाखवून दिले आहे. आचार्य हे 
व्यासांच्या परंपरेतील असल्यामुळे व्यासांच्या सताविरुद्ध आणि भाष्यातून अजूना- 
संबंधी आलेले विवेचन ह्यांच्याविरुद्ध अथे जर विचार्यमाष्यातून निघत असला तर 
आपण कोठे तरी चुकत आहो हे निश्चित ससजले पाहिजे; आणि त्या वाव्यांची 
सीमांसा पोर्वापर्य पाहून केली पाहिजे. अशी भीसांसा केली म्हणजे भाष्याच्या 
उत्तानार्थातून निगूढाथे प्रतीतीला येतो. असे सवंशञास्त्रा्यासी पंडित मानतात. 

माझ्या वादाचा उपसंहार लिहूतन झाल्यावर विदन्मुकुट्मणि स. स. 
वासुदेवज्ञास्त्री अभ्यंकर यांनी मला अभिप्राय लिहून दिला तो खाली देत आहे. 

उत्तानार्थाहि गस्भीरा भाष्योकितिः ससुदीरिता । 
उत्तानोडतिअरसिद्धः स्वाद्गाम्भीरय चार्थगौरवज्‌ || 

-अर्थगोरवं निगूढाश्रयः तं च सम्यगवगन्तु कुल्ाग्रधिषण एव प्रभवति । एतेश्‍च 
जोगमहाशयेर्गम्फिता मायावाद-कार्यकारणानन्यत्वाध्यासदिषयका निबल्धास्ते 
पूर्बेसेच सया दृष्टिपयं प्रापिता: । ततः प्रभूति सूक्ष्मवृद्धय इमे इति मतिरभूत्‌ । सेव 
सतिरिदातीं दाढ्यंभापत्ना$सीत्‌ । श्रीमदाचार्यपादेषु तथथतेषां निष्ठातिशयो दृश्यते 
यथा येन केनापि आचार्यमतविरुद्धोः्या लेशतो$पि प्रकाशितश्‍चेत्‌ स एतेभ्यो 
न स्वदते, सद्यकच खण्डनाय यत्न कुवंन्ति वादाय तसाहुयन्तिच । ..... इत्यादि 
स. स. श्रीधरशास्त्री पाठक यांनी अभिप्राय देताना * पण्डितोब्यं महाराष्ट्रसंसांर 
इति निदिशन्नात्मातमत्युवितभाजनं करोमीत्यहंं मन्ये ' असे म्हटले आहे. ( हे दोन्हो 
अभिप्राय पुर्वी मायावाद व कार्यवहारणाचे अनन्यत्व यात छापले गेले आहेत ) 
श्री. केळकर माझे सित्र असल्यामुळे त्यांना माझी आचार्येनिष्ठा व उपासना 
( योगाभ्यास ) भाहीत असून त्यांनी मी आचार्यांच्या भाष्याचे विपरोतग्रहण 
केले आहे असे म्हणावे याचे आइचय वाटते. गेली चाळोस वर्षे मो भाष्याचे 


अनुक्रमणिका वकि 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षषाठशाळामंडळ, वाई 


६० नवभारत 


आणि शास्त्राचे समर्थन केले आहे. माझ्या सागे परंपरेचे भाणि संप्रदायाचे 
भक्कन पाठबळ आहे ही गोष्ट उपेक्षणीय खास नव्हे. 


* गीतोपदेश ' असा शब्दप्रयोग आपण आदरभावनेने करितो. आचायंही 
धोकृष्णांचे जगद्गुरुत्व लक्षात घेऊन अध्यात्मदृष्ट्या सर्वे मुमुक्षूंना श्रीकृष्णार्जून 
संवादाला उपदेश म्हणून संबोधतात, तरी श्रीव्यास सात्र श्रीकृष्णाने अजुनाला 
उपदेश केला असे मानत नाहोत ते नुसता केशवार्जुनसंवाद ( गीता १८-७४ व 
७६ ) असे म्हणतात. तत्त्ववेत्ते ज्ञानी उरष मुमुक्षूला चरमसाक्षात्कार होण्यासाठी 
जे सांगतात त्याला * उपदेश ' असे म्हणतात. हो शास्त्रीय भाषा श्रौवब्यासांनी गीतेत 
वापरली आहे. गीता ४-३४ मध्ये ' उपवेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्व्दाशिन: ! असा 
प्रयोग केला आहे. तो मोठा लक्षणीय आहे. श्रीकृष्ण जे सांगतात त्याला उपदेश न 
म्हणता ' कथन करतात ' * सांगतात ! असा प्रथोग ठिकठिकाणी केलेला आढळतो. 
उदाहरणार्थ * उवाच ' ' प्रवक्ष्यामि? “वक्ष्यामि? कथयिष्यापि 
* प्रोक्त: ! * प्रोच्यमानम्‌ ! * आख्यातम्‌ ' असे प्रयोग सर्व ठि 
ह्यावरून “ सांगणे, कथन करणे ! वेगळे आणि * उपदेश करणे ! वेगळे. ह्यावरून 
* ज्ञान सांगणे ' आणि “ज्ञानप्राप्ती होणे ( अनुभूति येणे ) या दोन गोष्टी अत्यंत 
भिन्न आहेत. गीताथं श्रवण करणाऱ्याला काय फळ मिळते ते ( १८-७१ ) 
इलोकात “ पुण्यवानांच्या शुभ लोकाला प्राप्त होणे '- असे सांगितले आहे. व 
“* एतद्बुद्धवा बुद्धिमान स्यात कृतकृत्यश्‍च सारत?! (गी. १५-२० ) अज्ञी 
फलश्रुति श्रोत्याला सांगितली नसून जात्याला सांगितली आहे. अर्जुन अपरोक्ष 
ज्ञानी कधीच ज्ञाला नव्हता म्हणून तो  कुतकृत्य ? ह्या अवस्थेला केव्हाही जाणे 
शक्य नाही.  नष्टो मोहः ' ह्या इलोकात श्रीव्यासांनी अजून ' कृतार्थ ! झाला होता 
असे म्हटलेले नाही. पण भाष्यकारांनी मात्र कृतार्थ ! म्हटले आहे. ते का म्हटले 
त्याचा विचार केला पाहिजे. त्याचा विचार मोमांसेने केला जातो. तो कसा 
करावा ते शेवटी ओघाओघाने येणार आहे. असो. 


* उक्तम्‌ ? 
काणी आढळतात, 


आता श्री. क्ेळकरांची विधाने किती अड्वास्त्रीय व फोल आहेत; तसेच 
आपला पक्ष सिद्ध करण्यासाठी व माझ्या मुद्यांचे खंडन करण्यासाठी जे तकंजाल 
निर्साण केले आहे ते किती पोकळ आणि निष्फळ आहे ते दाखविण्यासाठी ऐति- 
हासिक पद्धत आणि मोौसांसापद्धत या दोहोंचा अवलंब करून अभ्यासकांपुढे संपर्ण 
गीतार्थ उभा करितो, भ 

ऐतिहासिक दृष्टी आणि अध्यात्मदृष्टी या दोन्ही दृष्टोंचा समन्वय भाचार्य- 
भाष्यात केलेला आहे. भारती युद्धाला कारण पांडव आहेत. अर्जुनावर सारी मदार 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


& 
र 
१ 


[1 
र द 
द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


अजुन मरेपर्यंत परोक्षज्ञानीच ६१ 


ठेबून युद्ध पुकारले होते. ऐनवेळी अर्जुन गांगरला कारण हे युद्ध कोणाचा तरी 
संपुर्ण नाश ज्ञाल्यात्रिवाय ज्यांत होणारे नव्हते. गोग्रहणाच्या वेळी भोष्मादिकांचा 
पराभव करून गाई मिळविल्यावर युद्ध थांबले. आता आपले वंधु, पुत्र, पोन्न, 
मातुल, पितामह, गुरु, इवशुर, आप्त व मित्र यांच्यातील बऱ्याच जणांचा संहार 
निश्‍चित होणार; व त्यांच्या हत्येचे पातक मला लागून ते नरकप्राप्तीचे साधन 
होणार ! शिवाय संहारानुळे कुलक्षय, सनातल धर्माचा लोप, धर्मलोपासळे अधस 
-अनोति माजणार, कुलस्त्रिया पतित होणार, त्यामुळे वर्णसंकर, जातिसंकर व 
कुलधर्म नष्ट होणार इत्यादि सर्व अन्थपरंपरेला सी कारण होणार! तेव्हा 
* मला राज्य नको, पापाचे व अनर्थपरंपरेचे साधन होणारे युद्ध नको, त्यापेक्षा 
सिक्षेवर उदरनिर्वाह करणे श्रेयस्कर होय! अले म्हणून त्याने धनुष्यबाण 
टाकून “मो युद्ध करीत नाही ' अले बोलून स्वस्थ बसला. श्रीकृष्णापुढे सोठाच 
पेचप्रसंग निर्माण झाला. अर्जुनाशिवाय युद्ध होणे शक्य नाही. त्याला कसा तरी 
युद्धाला प्रवृत्त केला पाहिजे. हिताचा बोध करून पाहिला. अर्जुन जूर वौर होता 
पण विचारांचा गोंधळ माजून तो ' धर्मसंमूढ ! झाला होता. म्हणजे योग्य कर्तव्य 
कोणते याचा निर्णय त्याला घेता येईना. 


आचार्यांनी गीतेच्या आरंभो अध्यात्मदृष्ट्या कसा अर्थ करावा ते लिहिले 
आहे. ते लिहितात -' भोष्मादिकांविषयी! “सी यांचा' व 'हे माजे! अज्ञा 
प्रकारच्या भावनेसुळे ( अध्यासामुळे ) त्यांच्याविषयी स्नेह व त्यांच्याशी होणारा 
वियोग इत्यादि कारणांनी आपले ज्ञोक-मोहू अर्जुनाने प्रदशित केले आहेत. शोक- 
मोहामुळे ज्याचे विवेकविज्ञान पराभूत झाले आहे असा अर्जुन स्वेच्छेने क्षत्रियांचा 
धर्म जे युद्ध त्यात प्रवृत्त ज्ञाला होता तरी तो त्या युद्धापासून परावृत्त झ्ञाला आणि 
परधर्म जे भिक्षाजीवन ते करावयास प्रवृत्त झाला (म्ह॒. अठराव्या अध्यायांत सांगि- 
तलेला ' तामस त्याग ? करू लागला ), अर्जनाप्रसाणे ज्यांच्या चित्तांत शोक भोह्‌ 
( मिथ्याभिमात, स्नेह इत्यादि दोष उद्‌भवळे आहेत अल्या प्राण्यांचा स्वधर्मत्याग 
आणि निषिद्ध धर्माचरण करण्याकडे कल होतो. . . . . म्हणून शोक-मोह ( विशेषतः 
मोह ) हे संसाराचे (इष्टानिष्ट जन्मप्राप्तीचे) बीज-कारण आहे. त्याचा नाश सर्द 
कम संन्यासपुर्वक ( अकते-आत्मबोध पूर्वक ) आत्मज्ञाननिष्ठ झाल्यावाचून दुसऱ्या 
कोणत्याही उपायाने होत नाही (अध्यासाचा निरास ज्ञानानेच होतो) ते आत्मज्ञान 
अर्जुनाला निमित्त करून सर्व लोकांवर अनुग्रह करण्यासाठी * अश्लोच्याल ०? 
(२-११ ) इत्यादि इलोकांनी सांगावयास सुरुवात केली. अर्जुनाला पापाची भोती 
शेवटपर्यंत वाटत होती म्हणून ' आत्मवेत्ते शोक करीत नाहीत' ( २-११ ) असा 


अनुक्रमणिका 
मक मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


६२ नवभारत 


उपक्रम करून ( १८-६६ ) मध्ये “मला शरण ग्रे. भो तुला सर्व पापांवासून 
सोडवीन तू शोक करू नकोस ' असा चरम उपसंहार केला आहे. 


भगवानांनी अर्जुनाला जो उपदेश केला तो श्रीव्यासानी उपनिषत्पद्धतीचा 
(संवादरूपाने) अवलंब करून सातझ्े इलोकात लिहिला. अर्जून युद्धासाठी प्रवृत्त 
व्हावा म्हणून त्याच्या अधिकारानुरूप उपदेश करावघाचा आणि सर्व मुसुक्षूंना 
शोक-मोह-निवृत्तिपुवक आत्मज्ञानाचा योगांसह ( उपायांसह) उपदेश करावयाचा 
हो बिकट कासगिरी उपनिषदांचे वातावरण सर्व ठिकाणी कायस ठेवन केलो 
आहे. उपनिषदांत दिष्य किवा पुत्र शरण आल्यावर त्याला गुरूने उपदेश 
करावयाचा असा संकेत आहे त्याला अनुसरून श्रीव्यासांती कापंण्यदोषोयहतः . . . . 
दिष्यस्तेव्हं शाधि मां त्वां प्रप्षम्‌ | (२-७) असे अर्जुनाकडून वदविले आहे. येथे 
अर्जुनाने स्वतःचा “मो धर्मसंमूढ झालो आहे ' असा उल्लेख करून कतंव्याक्त- 
व्याचा मोह दूर करावयास भगवानांना विनविले आहे. संसारानलाने संतप्त होऊन 
सांसारिक दुःखातून मुकत होण्यासाठी त्याने प्राथना केलेलो नाहो. आत्म्याचे स्वरूप 
काय ? बंध म्ह काय? त्यातून मुक्‍त कसा होईन व जेवटी सला मोक्ष कशाने 
मिळेल ? अ्ला प्रकारची तळमळ अर्जुनाला लागली नव्हती, म्हणून भाष्यकार 
इलोक ( २-१८ ) वरील भाष्यात लिहितात - : युद्धे प्रवृत्त एव असो शोकमोहु- 
प्रतिबद्धः तृष्णीं आस्ते । अतः तस्य कतेव्यताप्रतिबन्धापनयनभात्रं भगवता क्रियते 1! 


इष्टजनांच्या वियोगामुळे होणारा शोक आणि पापपरंपरेची भोती यांचा 
अंमल अर्जूनावर इतका बसला होता को- ' स्वघर्मविहित कर्म न केल्याने लागणारे 
पाप, होणारे अकल्यरएण, व भोगावी लागणारी मानहानी इत्यादि गोष्टोचे 
श्रीकृष्णाने करून दिलेले स्मरणही अर्जुताला शुद्धीवर आणण्यास समथ झाले 
नाही. म्हणून आत्मानात्मविचार ( सांस्यविचार ) गौता २-११ ते २९-३० पर्यंत 
सांगून ' युद्धात भौष्मादिक मेळे तरी तुला शोक करण्याचे कारण नाहो 
व पापाची भोतिही बाळगण्याचे कारण नाही. ! असे ठसविले. डुसऱ्या व तिसऱ्या 
अध्यायात गौताशास्त्र मुख्यत्वेकरून समाप्त झाले असे भाष्यकारांनी चबथ्या 
अध्यायाच्या आरंभी सांगितळे आहे. शास्त्र अर्जुनाने श्रवण केळे; पण 
अजुंनाच्या साक्षात्कारात ते परिणत झाले असे श्री. व्यास व आचाय सांगत 
उलट चवथ्या अध्यायात * तद्तिद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्‍नेन सेवया । उ 
ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वर्दज्षिनः || * ( ४-३४ ) हा इलोक आला झा 
श्रीकृष्णानी अर्जुनाला साक्षात्कारी बनविण्याची हमी घेतली नव 


गत नाहीत. 
पदेक्ष्यन्ति 
हे. त्यावरून 
हती. भविष्य- 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे लह 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


अजुन मरेपर्यंत परोक्षज्ञानीच ६३ 


काळी तत्त्ववेत्ते ज्ञानी तुला उपदेश करतील असे सांगून लगेच पुढच्या 
इलोकांत- ' तत्त्ववेत्ते ज्ञानी पुरुषांकडून ज्ञान प्राप्त झाल्यावर पुनरपि अज्ञा 
प्रकारे मोहाला तू प्राप्त होणार नाहोस ( मोहं न यास्याले ) आणि ज्या 
ज्ञानाने सर्वभूतांल आपल्यामध्ये ( प्रत्यगात्म्यामध्ये) व ( सयि ) साझ्यामध्ये 
( परमेश्‍वरामध्ये ) पाह्लील ( द्रक्ष्यस्ति ) !- असे म्हटले आहे. तेथपर्यंत तुला 
असा सोह वारंबार होत राहोल असा भावार्थ. ( असा मोह भारतीयुद्धात व 
त्यानंतर झालेला आहे. भोष्मपर्व अध्याय ५९, ९६, १०६ अनुगीतेच्या आरंभी ). 

ह्यावर श्री, केळकर स्हणतात- “हे वचन चवथ्या अध्यायात आलेले 
असल्यामुळे प्रस्तुत परिस्थितीत फारच सोठा फरक पडतो. ” “ हे वचन गीतेच्या 
आरंभी- चवथ्या अध्यायात आलेले आहे. ते गीतेच्या शेवटी आलेले नाहो हो 
गोष्ट प्रथम लक्षात घेतली पाहिजे, आणि हो गोष्टच अतिशय लक्षणीय महत्त्वपुर्ण 
आहे. ” ह्या परिच्छेदातील सब तकेजालावरून श्री. केळकर प्रामाण्याप्रामाण्याची 
मोमांला प्रमाणग्रंथातून कशी केलो जाते याचे ज्ञान काडीचेही नाहो. भगवद्वावयाचे 
प्रामाण्य कोणत्या अध्यायांत ते वचन आलेले आहे- ह्यावरून ठरवाने असे एकही 
प्रामाण्यवादो समान्य करणार नाही. अगोदर सातशे इलोकांची गीता. ती ऐंकत 
असता कालाचा खंड कितीसा पडणार ! त्यात तो योगांचे अनुष्ठान कितीसे 
करणार ! साक्षात्कारात परिणत होणारे फल त्याला केव्हा मिळणार ! गीतेतील 
वचन किवा महाभारतातील वचन जेव्हा शास्त्रत्रंथात * इतिस्मृतेः ' “ स्मृतिरपि 
एवं आह अज्ञा प्रकारे उद्धृत केले जाते, त्या प्रत्येक वेळी हे वचन कोणत्या 
अध्यायात आले आहे ते पाहून प्रामाण्याचे तारतम्य ठरवावयाचे म्हणजे मोठा 
अनवस्था प्रसंग प्राप्त होणार ! असा अश्रुतपूव आणि विचित्र विचार कोण- 
त्याही प्रमाणग्रंथात सांगितलेला नाहो. 


अध्यायांच्या कमाप्रमाणे भगवद्दचनाचे प्रामाण्य तारतम्याने मानावे असे 
सिद्ध होत नाहो. गौता १८-६६ पर्यंत अर्जुन साक्षात्कारी झाला असे गोतेवरून व 
भाष्यावरून सिद्ध होत नाहो हे दाखविले म्हणजे चवथ्या, अध्यायात आलेले 
( ४-१३४) वचन प्रमाणभूत- खरे आहे- असे कोणालाही सान्य करणे भाग आहे. 
आता ह्याही दृष्टीने विचार करू. पुढच्या पुढच्या अध्यायातील ज्ञान ऐकणे 
वेगळे आणि क्रमाक्रमाने सर्व योगांचे अनुष्ठात करून साक्षात्कारी होणे वेगळे. ह्या 
दोनही गोष्टी भिन्न आहेत. भगवानांनी अर्जुताला ज्या ज्या साधनांचा उपदेश केला 
आहे त्यांचे त्यांचे अनुष्ठान त्याच्या हादूल घडल्यास भविष्यकाळी काले करून त्याचे 
फळ समिळवक्लील असे भविष्यकाळी प्रयोग करून सांगितले आहे. उदा० * मर्य्यापत- 


अनुक्रमणिका वि 
ष्ळ मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


3 नवभारत 


मनोबुद्धि: नामेव एष्यसि ' (८-७), ' शुभाशुभफलेरेवं मोक्ष्यसे करमबन्धनेर! (९-२८), 
* संन्यासयोग युक्‍तात्मा विमुवतो मासपेष्यसि (९-२८) *मन्मना भव कड 
मामेदेष्यसि! ( ९२-३४) ( १८-६५ ) “ मच्चित्तः सवंदुर्गाणि मत्प्रसादात 
तरिष्यस्ति ! ( १८-५८ ) * सर्वपापेभ्यो सोक्षयिण्यामि ! ( १८-६६) अठराव्या 
अध्यायांतील ह्या उपसंहारात्मक इलोकांपर्यंत अर्जुनाला पापाची भीती वाटत होती 
अपरोक्षज्ञानी पुरुषाला पापाची भीती केव्हाही वाटत नाही. तो पुण्यपापाच्या 
अतीत ज्ञालेला असतो. त्याच्या अकृतृत्वात्मबोधाने “कृत्वा अपि न करोति! 
ः हत्वार्शपे न हृग्ति' ' गुजा गुणेष॒ वरतन्ते इति सत्वा न सज्जते ! इत्यादि वचलावरून 
छताथ माणसाला कसलाही लेप लागत नाही त्यामुळे भीतीचा संभव त्याठिकाणी 
अतू शकत नाही. ' अभयं वे जनक प्राप्तोईसि ! : तरति शोकमात्मविद्‌ ! अल्ला 
अवस्थेला ब्रह्मवेसा गेलेला असतो. अर्जून अज्ञा भमिकेला गेलेला नसून त्याला 
भयाने ग्रासले आहे हे जाणूनच भगवान्‌ अगदी शेवटच्या इलोकातही आश्‍वासन देत 
आहे. तसेच ' शोक करू नकोस ' असे अर्जुन जीवन्मुक्त ज्ञाला असता तर त्य 

सांगण्याचे ( १८-६६ ह्या इलोकात ) कारण नव्हते. गं 


“न हि ज्ञानेन सदृश्यं पवित्रमिह विद्यते । तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि 
विन्दति ॥ * ( ४-३८ ) हे वचनहो चवथ्या अध्यायांतील आहे. हे सर्व ममक्षं 
उद्देशून लिहिलेले आहे. * ते आत्मविषयक ज्ञान दोघं कालाने कर्मयोगाने व र. 
योगाने सुसंस्कृत झालेला मुमुक्ष आपोआपच-अनायालाने संपादन करितो” असे 
स्पष्ट म्हटले आहे. ते ज्ञान ऐकताक्षणीच अर्जनालठा झाले असे म्हणता थेत नाहो. 
स्थितप्रज्ञ, गुणातीत व ज्ञानी भक्‍त ह्यांची जी लक्षणे सांगितली आहेत ती ह 
संपण्यापुर्वो (केवा उत्तर आयुष्यात अर्जुनाला प्राप्त झालेली नाहीत. आचार्य गीता 
१८-२ वरोल भाष्यांत ' यथाक्‍तानेकपक्षानुष्ठानाशवितमम्तं अर्जन अज्ञं प्रति | 
विधानात्‌ तथा इदसपि ' असा स्पष्ट उल्लेख करितात. पूर्वीसारखा अजनही ुन 
अज्ञ आहे असे होत धरून विवेचन करितात. गीता समाऱ्तीपर्यंत च कज ह 
तात ् पार न पुढचा सर्व ग्रंथ त्यालाच सांगितला असून त्याला 
वा गी जक हव मुख्य काम श्रौकृष्णानी केले आहे. आता अठराव्या 
पायातील शंबटच्या शेवटच्या इलोकांवरून काय निष्पन्न होते ते पाह. 

“अथ चेत्वमहुंकाराच श्रोष्यसि ३ बनंक्ष्पसि ! (१८ विका ऱि 
न योत्स्य इति भन्यसे | रर डकर त ह. भया 
' स्वभावजेन कोन्तेय निबद्ध: स्वेत कर्मण क्त नां सि यर भीड ी कही ध 

ग अ 1। कतु नच्छस यन्मोहात्‌ करिष्यस्यवशो$पि 
तत्‌ ( १८-६० )- “ इतके तुला परोपरीने सांगितळे असता तू अहंकाराने 


अनुक्रमणिका डन 
गड मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


अजुन मरेपर्यंत परोक्षज्ञानीच ६५ 


साझे ऐकणार नाहीस तर नाश पावशील ? ( ५८ ) असा श्रीकृष्णाने अर्जुनाला 
धाक दाखविला, “' अहुंकवाराचा आश्रय करून सौ युद्ध करणार नाहो असे जे तू 
समजतोस तो तुझा निश्चय खोटा आहे. तुझा क्षात्रस्वझाव तुला युद्ध करावयास 
लावील ” (५९). “ हे अर्जुना, तू आपल्या स्वभावसिद्ध कर्माने दृढ बांधला गेला 
आहेस. म्हणून सोहाने जी गोष्ट ( थुद्धकर्म ) तू करू इच्छिणार नाहीस तोच 
गोष्ट तू स्वभाववश होऊन ( आपोआपच ) करशील ” (६० ), येथे भगवान 
अर्जुनास युद्धकर्म करावयास सांगत आहेत. एुर्वी अकराव्या अध्यायांत अर्जुनाने 
भगवानांचे विश्वरूप पाहिले. श्रीकृष्णाच्या उपदेज्ञाने जे साध्य झाले नाही ते 
विश्‍वरूपदर्शनाने झाले: “सी हे ( भोज्मादिक ) अगोदर मारून टाकले आहेत. 
तू युद्ध केले नाहोस तरी ते जिवंत राहूणार नाहीत. म्हणून तू ऊठ. यश मिळव. 
शातरूना जिंकून ससृद्ध राज्य भोग. हे अजुना तू नुसता निमित्तमात्र हो. ? - अज्ञा 
विववरूपस्थ भगवानांच्या बोलण्यावरून अजुंनाच्या सनात स्वतःच्या पराक्तमा- 
विषयी विश्‍वास उत्पन्न झाला. हा विश्‍वास आणि उत्साह फुलविण्यासाठी ब 
टिकविण्यासाठी अठराव्या अध्यायांतील (५८ते ६०) इलोक रचिले आहेत. 

“ इति ते ज्ञानमाल्यातं गुक्यादगुद्यातर॑ मया । विमृ्येतदशेषेण यथेच्छसि 
तथा कुरु | ( १८-६३ ) याप्रमाणे मी हे गुह्यमात गुह्य असे ज्ञान तुला 
सांगितले; त्याचा पुर्ण विचार करून तुला इच्छेस येईल तले कर ” असे भगवानांनी 
सांगितले. त्रिचार करून स्वेच्छेने अर्जुनाने काय केले ? तर तो ल्वभावज युद्धकस 
करण्यास प्रवृत्त झाला. युद्ध करणे हो गोष्ट अर्जुनाला सहजसाध्य होती. 
पण ज्ञानविज्ञान, ईइवरझञरणता, योगानुष्ठान इत्यादि गोष्टी सहजसाध्य व स्वभावज 
कर्मे नसल्यामुळे दीर्घकालीन अभ्यासाशिवाय तो ज्ञानी होणे कठिण होते म्हणून 
गीतोपदेशास लागणाऱ्या कालावधीत तो पुर्ण ज्ञानी ज्ञाला हो गोष्ट अश्वृतपु्वच 


होय. ' सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं झरणं ब्रज । अहं त्वा सर्वपापेथ्यो मोक्षयिष्यासि 
मा शुचः ||” (१८-६६) हा गीतेच्या परसोपसंहाराचा इत्गोक त्यावर आचार्यांनी 
निल्यत असे उपसंहार-भाष्य लिहिले. त्यात अर्जून अपरोक्षज्ञानी च कृतार्थ झाला 
होता असे विधान केलेले नाही. ह्या इलोकावरील माझे विचार पुर्वीच आलेले 
आहेत. पुढे ( १८-६७) मध्ये संप्रदाय विधि सांगितला. शास्त्रसंत्रदायाची प्रवृत्ति 
वहरणाऱ्याला काय फळ मिळते ते ( १८-६८ ते ७० पर्यंत ) सांगितले, गीताभ्रवण 
करणाऱ्याला काय फल मिळते ते ( १८-७१ ) मध्ये सांगितले आहे. अर्जुनाने 
गीतेचे श्रवण केले होते पण साधनानुष्ठान केले नव्हते. त्यामुळे ह्या इलोकांत 
त. भा. ५ 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


६६ । नवभारत 


सांगितल्याप्रमाणे ' पुण्यकर्म करणाऱ्यांना सिळणारी जी शुभ लोकाची प्राप्ति हे फळ 
फार तर मिळू शकेल ! 
आता विवाद्य इलोकाकडे पाहु : “कच्चिदेतच्छतं पार्थ त्वयेकाग्रेग चेतसा । 
कच्चिदज्ञानसंमोहः प्रनष्टस्ते धनंजय |” (१ ८-७२ ) अर्थ स्पष्ध आहे. येथे 
: तुझे अज्ञान नष्ट झ्ञाले वा ?' असा प्रश्‍ल नसून * तुला अज्ञानाने झालेला मोह 
नष्ट झाला का? असा प्रश्‍न विचारला आहे. अज्ञान कायम राहून नुसता सोहू नष्ट 
ज्ञाला तर तो पुनः उद्भवण्याचा संभव असतो. असा मोह भारतीयुद्धानंतर पुनः 
पुनः झालेला आहे; त्यावरून अर्जुनाचे ठिकाणी अज्ञानलेशञ शिल्लक राहिला 
होता. तो परोक्ष ज्ञानाने नष्ट न होता अपरोक्षज्ञानानेच नष्ट होतो. परोक्ष- 
ज्ञानाने तात्पुरता मोह नष्ट होतो. तला अर्जुनाचा झाला आहे असते दिसते. 
५ कच्चित्‌ ' या. शब्दाने आरंभिलेल्या प्रश्‍नाचे उत्तर होकारार्थीच च्यावे लागते. 
त्याप्रमाणे अर्जुनाने * नष्टो सोहः स्मृतिलंब्धा त्वव्मसादान्मया5उपरत | स्थितोडस्पि 
गतसंदेहः करिष्ये वचनं तव ॥ ” ( १८-७३) असे उत्तर दिले आहे. अर्थ- 
“हे अच्युता, तुझ्या प्रसादाने ( अनुग्रहाने) साझा ( माझ्या कर्वव्यासंवंध ) 
मोह नष्ट झाला. मळा (सी युद्धाला प्रवृत्त झालो होतो !- ह्याची ) स्मृति 
झाली. माझा ( युद्ध केल्याने मला पाप लागेल की काय- ह्या हाळी खळ ) 
संशय दूर झाला. आता तुझ्या म्हणण्याप्रमाणे ( गीता १८-५८ ते ६० इलोकात 
सांगितल्याप्रमाणे ) युद्ध करतो. '” अज्ली पावती ( रहस्यात सांगितल्याप्रभाणे ) 
दिली. पण हो पावती युद्धकर्मासंबंधी होती पूर्ण ज्ञानी झाल्याबद्दल्ची नव्हती हे 
उघड आहे. - 
ग्रंथरचनेच्या अध्यात्म दृष्टीने उपनिषदाला धरून शोक-मोह निवृत्तिपुर्वक 
आत्मज्ञानाचा उपदेश करून झाल्यावर “मी कृताथ झालो. मला ज्ञान झाले ? 
असे शिष्य म्हणतो असे उपनिषदात आढळते. येथेहो भ्रीव्यासानी त्यालाच अन- 
सरून इलोक ७१॥७२ भध्ये भगवानांकडून * कच्चिदेतत्‌ ! असा प्रन करवन म 
अर्जुनाकडन “* नष्टो सोहः ' उत्तर घेवविले आहे, व उत्तरहो होकारार्थीच येईल 
असाच प्रश्‍न करविला आहे. गीतेच्या आरंभो अध्यास दाखवून कमंबंधनाने 
धर्माधर्माच्या योगाने इष्टानिष्टफलप्राप्तिर्प संसार वाढत जातो असे माड 
भाष्यात दाखविले आहे. त्याला धरून * तस्य अस्य गोताशास्त्रस्य संपत: जर. 
जनं परं नि:श्रेयसं सहेतुकस्य संसारस्य अत्यन्तोपरमलक्षणम्‌ १- कारणासह वस भन 
कायमचा नाश होणे हे ज्याचे स्वरूप आहे असे केवल्य-पोक्ष ह्या तयातच 
परमप्रयोजत आहे. हे परमप्रयोजन गोताक्ास्त्राने सिद्ध होत असन ते मळ 
प्‌ > 


जो 
अनुक्रमणिका 
जड मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


अजुन मरेपर्यंत परोक्षज्ञानीच ६७ 


तिषत्सिद्वाश्ताला धरून आहे. हे अध्यात्मदृष्टीने आचार्य इलोक ७२-७३ वरोल 
भाष्यात दाखवितात. अर्जुनाची भूमिका नुसती निमित्तपणाची आहे. हो गोष्ट 
आचायय केव्हाही विसरलेले नाहीत. गीता श्रीव्यासांनी श्रौकृष्णार्जुनसंवादरूप 
लिहिली असल्यामुळे गुरूने श्रिष्याकडून पावती घ्यावयाची म्हणजे अर्जुनाचे 
( निसित्तभात्र ) नाव येणे साहजिक आहे. त्यामुळे भाष्यकार अर्जुनालाच अपरोक्ष- 
ज्ञानी, साक्षात्कारी व कृतार्थ परमार्थतः मानत होते असे समजण्याचे कारण नाहो. 
संपुर्ण गीतेत अर्जुन साक्षात्कारी झाल्याचे सिद्ध ज्ञालेले नाहो. उलट भाष्यकार 
“अजूनाचा कर्मातच अधिकार ( न ज्ञाने ) ज्ञानात नाही असे निर्धारणपुर्वक 
सांगतात. तेव्हा ' नष्टो सोह: ' ह्यावरील भाष्यातील अर्जुनाचे अपरोक्षत्व पर- 
मार्थत: मानतात हे सिद्ध होऊ शकत नाही. केवळ अध्यात्म दृष्टीने उपक्रम- 
भाष्यात सांगितल्याप्रमाणे संसाराचा अत्यंत उपरम अपरोक्षज्ञानाने होतो हे 
सांगितळे आहे. अर्जुन निमित्तमात्र असल्यामुळे, व साष्यातील इतर ठिकाणी 
अर्जुनासंबंधी आलेल्या बचनांशी विरोध येत असल्यामुळे उत्ताना्थ हा अर्जनासंबंधी 
परमार्थरूप तसून गौण आहे. ग्रंथकाराच्या दोन वचनात परस्पर विरोध आल्यास 
कोणतातरी एक अर्थ गौण मानून व्यवस्था लावावी असा सौोमांसेचा न्याव आहे. 
अर्जनाचे परोक्षत्व प्रबळ प्रमाणांनी सिद्ध असल्यामुळे येथोल अपरोक्षत्व गोण 
मानले पाहिजे. त्यामुळे त्याचे छृताथेत्वही परमाथ नसून त्यावेळेला भगवानांची 
छृपादृष्टि त्याचेवर होती म्हणून त्याला तसे वाटले इतकेच, इलोक ( १८-७२.) 
मधील पुर्वार्धाला अजूंन उत्तर देत नाही. म्हणजे मोहनाशपुर्वक स्मृति होरे 
कारण एकाग्र चित्ताने श्रवण हे नसून ' तुझा प्रसाद? हे कारण अजून देत आहे. 
पुर्वी ईशवराची प्रसन्न दृष्टि अर्जुनावर पडल्यामुळे ( मया प्रसन्नेन० ) त्याला दिव्य 
दृष्टि प्राप्त होऊन तो विश्वरूप पाहू शकला. तसेच * व्यासप्रसादात्‌ *- व्यासांच्या 
अनुग्रहामुळे संजयाला दिव्यदर्शन व दिव्यश्रवण प्राप्त झाले. असा अनुग्रह ( पावती 
मिळाल्यावर, विठवरूपदर्शन झाल्यावर, संजयाने गीता व भारतीयुद्ध कथन 
केल्यावर ) दूर होताक्षणीच त्यांना सूळस्वभाव प्राप्त झाला. 

विचार्यंभाष्यांत ' अनेक मोहनाज्ञप्रश्‍नप्रतिवचनेन सर्वक्ञास्त्रार्थज्ञानकलं एतावत्‌ 
एव इति निशचितं दशशितं भवति यतः ज्ञानात्‌ मोहनाशः आत्मस्मृतिलाभः च इति | 
तथा च धुतो ! अनात्मवित्‌ शोचामि ... ... इति च मत्त्रवर्णः । अथ इदानीं 
त्वच्छासने ( स्थितः अस्मि गतसन्देहः) मुक्‍तसंशय:। ( करिष्ये वचनं तव ) । अहं 
त्वत्प्रसादात्कृतार्थ:, न मे कतंब्यमस्ति इत्यनिप्राय: || येथे भाष्यकारांनी वेदारत- 
शास्त्राच्या दृष्टीने, सर्व उपयोगी पडेल व जो उपनिषत्सिद्वास्ताला धरून असेल 
असा अभिप्राय काढला आहे. ' कृतार्थ झालेल्या मला कतंव्य रहात नाही! 


अनुक्रमणिका वव 
ठं मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


ल द *“-” 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे शि, . 
संगणकीकृत । द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


६८ नव भारत 


ह्यावरून ' कृतार्थ झालेल्या माणसास कतंव्य रहात नाही ' असा ओपतिषद्‌ सिद्धान्त 
प्रकट केला आहे. साष्याचा अर्थ प्रकट होण्यासाठी पायरी पायरीने विचार करू, 
कतंव्य रहात नाहो. कोणाला ? अपरोक्षज्ञानी पुर्षाला. अपरोक्षज्ञानाने काय होते? 
अज्ञानापालून होणाऱ्या मोहाचा नाझ होऊन आत्मस्मृतिलाभ होतो. हेच सर्वशास्त्रार्थ- 
ज्ञानाचे फल आहे. हे दाखविण्यासाठी व्यासांनी काय केले तर ' मोहाचा नाश झाला 
वा?” असा छुष्णाकडून प्रश्‍न करविला व * नष्टो मोह: ' असे अर्जूनाकडून उत्तर 
देवविले. हा ग्रंथरचनेच्या दृष्टीने अर्जुनाची निनित्तपणाची भूमिका वाजूला करून 
भाष्यकारांचा निगूढ अर्थ भध्यात्मदृष्टीने सहज प्रगट होऊ जकतो. अर्जुनाविषयी 
परोक्षज्ञानत्वाची जी आचार्यांची भावना आहे. त्याच्याशीं विसंगती न येता 
भाज्याथे उत्तमरीतीने लागतो. ज्यांना प्रामाण्यविचार कसा करावा हें साहोत 
नाही तसेच अपरोक्षज्ञानाची कल्पना नाही घ गुरूकडून संकेतदृष्टि प्राप्त झालो 
नाही अज्ञा माणसांस भाष्यांतील खोच न कळली तर आइचयं नव्हे. 


अर्जुनाचे अपरोक्षज्ञान साधनाभावी कसो कमी होत जाऊन तो आत्म्याच्या 
विस्मृतिपर्यंत जाऊन पोहोचला, त्याबद्दल दिलेली उदाहरणे हास्यास्पद आहेत. 
मागे श्रवण, मनन व निदिध्यासन या परोक्षज्ञान्याच्या तौन भूमिकांचे विवरण झाले. 
अपरोक्ष साक्षात्काराची चवथी पायरी गाठावयास तत्त्वज्ञान, मनोनाशञ आणि वासना- 
क्षय यांचा दीघकाल अभ्यास केल्यावर मुमुक्षु न्नह्मवित होतो. असा ब्रह्मवित्‌ 
ब्रह्म होऊन जातो. त्याचे ज्ञान आत्मानुसंधान सतत असल्यामुळे कोणतेही कर्म करीत 
“अक्षला तरी बाधित होत नाही. आत्मस्वरुप झालेला ज्ञानी पुरुष स्वतःला विसरू 
शकत नाही. अज्ञाननिवृत्तिपूर्वक ब्रह्मभावाची प्राप्ति होणे हाच सोक्ष होय, अज्ञा 
प्रकारचा हा मोक्ष सर्वाना ( चार, पाच, सहा व सात या भूमिकेवरील ब्नह्मवेत्त्यांना ) 
सारखाच मिळतो व ब्रह्मज्ञानही सारखेच असते. पण चित्तविश्रास्तीच्या कमी 
अधिक प्रमाणामुळे शेवटच्या तीन ज्ञान्यास दृष्टयुखाचा लान सात्र एकसारखाच 
होत नाहो. ( माझ्या ग्रंथांत यासंबंधी पु्कळ कहापोह्‌ केला आहे तो पहावा ) 
समारोप- ( १ ) गौतोपदेक्षापूर्वी अर्जुन अज्ञ होता व 
अपरोक्षज्ञान साधनाच्या अभावी कसी होत गेल 
श्री, केळकर चुकोने व गेरसमजुतीने घरून चालले आहेत. कारण परोक्षज्ञाच्याला 
तत्त्वज्ञान, हल र लक वासनाक्षष या तीन साधनांचा अभ्यास दौघकार 
करावा लागतो तो अपरोक्षज्ञान होण्यासाठी, व ते त्याचे नवि नयें 
कर्मे केल्याने बाधित होत नाही ह्या अवान्तर मुद्याचे र वख । 


4 >. 
* तढ्रिद्धि ' ह्याबद्दल त्यानी जे अज्ञास्त्रोय लिहिले आहे त्याचे खंडन केले आहे. 


गीतोपदेश्यानंतर त्याचे 
यावरून तो नंतर अज्ञ झाला हे 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे ह * 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


अजुन मरेपर्यंत परोक्षज्ञानीच ६९ 


(३) अर्जुनाला केव्हाही गीतोपदेज्ञ ऐकताना साक्षात्कार झालेला नाही. (४) 
विचार्य भाष्यांतून जो गढार्य व्यक्त केळा तो पूर्णपणे मीमांसापद्धतीला धरून केला. 
(५) उत्तानार्थाला अनुसरून जो भाज्यार्थ केला आहे तो सर्वाना मोक्षशास्त्राच्या 
दृष्टीने मान्य होणारा आहे. त्यामुळे इतर ग्रंथकारांशी साज्ञा विरोध असणे 
शाक्य नाही. ( ६) अर्जुन हा भरेपर्यंत परोक्षज्ञानीच होता - ही गोष्ट व्यासांना 
व आचार्यांना माल्य आहे. 


सल्या पीण?८११णा णणा?णीण णा 
रश शशश शशी“ शशशशशशशशशशाशीशाशशीशी शध ध्धाधटध्टध्ट शाल थशथशीशाशीश< >: 


४3.-०८८०७ व्र नळे &निट ९08. 


७७ (ए. 0३2- 959 (७३.५) व्य 2) अ. पडी णो > >] नक कम्य 
७ र्क 50०८ 


र प्राज्ञपाठझ्याळा-मण्डळ-प्रंथमाला ऱ् 
थ्‌ 0 ९१ 
0 वसमकाडा ण 
ऱ् ् 
च्य 4 ग दर 
र्ट? संस्कार काण्ड ळत 
क या र 
घि भाग १ ला वि 
> रश र र ख्या ऱ्पि 1 ष्‌ शड 
व्र संस्कारकाण्डाचा प्रथम भाग प्रकाशित झाला आहे. या भागात रट 
य्‌ 20020 रि : ग, "0. 8 
9) संस्कारांसंवंधी सामान्य विचार, गोत्र, प्रवर व सापिण्ड्य यासंबंधी 2 
८>>« क > ळा (४7) 
दै विस्तत शास्त्रार्थ, विवाहकाळ, विवाहाचे प्रकार इत्यादि विषय आलेले ४ 
द _ ल जक 3. क 37. ब > ट्ट 
(8 आहेत. धमश्षास्त्राचे आधूनिक पद्धतीनें संशोधन करणाऱ्या संशोधकांस 9, 
टक व प्राच्तीन पण्डित-य़ाज्ञिक यांसही हा भाग अत्यंत उपयुक्त असल्यामुळे 2)? 
ईं संग्राह्य आहे. ४ 
य्‌ मिळण्याचे र पाठाळामंडळ, वाऊ हि 
९ मिळण्याच [ठकाण- प्राक्ृषपषाठशाळासडळ, वाहू र 
जे [ जि० सातारा ] ४७ 


य्यू:००७७००६०य्यू-००७०प्यू*ध्यणय्यच्यच्कानय्यूर 
छ०क ५४% का क्य क ्क्क्क् ्क्च्यि शि 


अनुक्रमणिका दव 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


श्री. गु. वा, जोशी 


अग्वेदांतील 
(- डी  सर्याव 9 > घेणे टके ९ | 
सपराज्ञा यावा. ह देवत कशाचे घरतीक | 
( : सत्यु तसथराचे की चिरंतन जीवन तर्वाचे ? 3 


१) भारतीय संस्कृतीतील स्थित्यंतरसूचक मर्मस्थान क्रग्वेदांत आहे 

“ पश्ष्चित भारतांतील नागपुजा [ : संप्रदाय ]” या इंग्रजी प्रबंधांत 
(“ ऊनला; फणा) य शढडाळया [ताच ) श्री. वि. ना. संडली- 
कांनी, भारतीय संस्कृतीतील, या संस्कृतीला कलाटणी मिळणाऱ्या एका ससं- 
स्थानावर, अभावितपणे, नेभके बोट ठेवले आहे! ( पाहा: ए॥८ तना 
ठल 8 3003 चा घाली 00 6 1२०५७] १४ 


घे्णिठ उिळ्लालीए 
1869-70; ]॥] 169-200 ) 


वर्तमानकालीन नागाराधना-प्रकाराचे विवरण करणे, 
उद्देल आहे; पण संप्रदाय-रुढींचा मागोवा घेतल्याशिवाय, त्यांच्या वर्तमान- 
कालीन प्रकाराचा काहीच बोध होऊ शकत नाहो. आजच्या समस्यांची पाळेसुळे, 
भूतकालांत दूरवर कोठेतरी असतात. था रूढी-संप्रदायांना पोषण मिळणाऱ्या 
श्रद्धास्थानाचे स्पष्टीकरण हवे असेल तर, त्या भूतकाळाच्या दरी-खोऱ्यांतील 
अंधारांत शिरणे अपरिहाये असते. हे श्रद्धास्थान अनिष्ट, ओंगळ असेल तर, भत- 
काळांतील याचा ठावठिकाणा हुडकून काढल्याक्षिवाय, बरवरच्या उपाथांनी यांत 
सुधारणा घडवू म्हटले तर, हे अशक्य आहे. या दृष्टीने * नाग संप्रदायाचे आसलाप्र 
संशोधन होणे, मानवी जीवन : संस्कृतीच्या प्रगतीच्या दृष्टीने तर खरेच; शिवाय 
भारतीय संस्कृतीचे निजस्वरूप काय, हे कळण्याच्या दृष्टीनेही, था ' नाग ! संप्रदायाचे 
विविध दृष्टिकोनातून विश्‍लेषण व संशोधन होणे हे राष्ट्रोय महत्त्वाचे ठरणार 
आहे; आणि हे राष्ट्रीय, व जागतिक महत्त्वाचे कार्य श्री. मंडलीकांनी १०० 
वर्षापुर्वीच प्रारंभ केलेले पाहून आइचर्य वाटते ! 


हा या प्रबंधाचा 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास र) 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे ४/ई/8. 
व संगणकीकृत क द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


: सर्पराज्ञी सूर्यो वा ' हे देवत कशाचे प्रतीक ? ष्श 


: नांग? समस्या ' जीविता शी निगडित आहे. ' व्यक्ती'श्ी संबद्ध आहे. 
“८ जीवित? आणि ' जीवन ? यातील सूक्ष्म फरक विसरून चालणार नाही. ' जीवित ' 
हे वैयक्तिक होय. पण “ जीवन' हे विशिष्ड व्यक्‍्तिनिरपेक्ष पातळीवर प्रतीतीस 
येऊ शकते; ज्या व्यवतीला, आपल्या विशिष्ट (1097160181) जीवितापलीकडच्या 
आपल्या बाहेरच्या * अस्तित्वाचे, तटस्थपणे, (आपल्याच संदर्भाशिवाय) आकलन 
होऊ शकत नाही, अक्ा व्यवतीला ' जीवित आणि जीवन यातील फरक कळजेच 
शव्य नाही. “ आपण मेलो; जग वृुडाले ': ' आपण जाहो म्हणून जग आहे हा 
एक प्रकारचा ' अस्ति'वाद होय. भारतातील एक * अस्ति “वाद - 'आस्तिक' वाद 
* नाग संप्रदायाशी संबद्ध आहे ! तक्षक: नागवंज्षीय एका ' आस्तिक ' या 
सांकेतिक व्यवतीची कथा महाभारतात येते. या कथेचे स्पष्टीकरण, $द्ग्वेदांतील 
स्थित्यंतर सूचक  सपराज्ञी सूर्यो वा १ या सांकेतिक प्रतिभेच्या पाइवंभूमीवरच 
मिळू शकेल. 

व्यवती : व्यवतीचे जीवित, हे परिमित होय. जीवनात व्यक्‍ती हो एकाको 
असती, तर या व्यवतीला आपल्या व्यक्तित्वाची ' जाण ? डोकादलीच नसती ! 
ज्या अर्थी ' व्यकती ' आहे; ही ' व्यक्‍त ' होते; त्या अर्थी ( नाना व्यक्तियुक्‍त ) 
समष्टी : समाजही आहे. या आपल्या भाषिक समष्टीच्या संदर्भात व्यवतीचे व्यक्तित्व 
आकार घेत असते. व्यवतीच्या जीविताला, जीवनातील समष्टीची- समष्टीजीवनाची 
पाइर्वधमी अनिवार्य असते. व्यवतीला, आपल्यातील “*स्व'त्वाची जाणीव- * स्वः*- 
स्वरूपदरशन, -हे जीवनांतील (समष्टिः समाजाच्या, म्हणजे अज्ञा, ससष्टिनिमित) 
झाषिकशब्द-प्रतिसांच्या प्रकाशातच शाक्य होते. कारण ' भाषा ! आणि * जाण 
ग्रा दोली घटना निगडित आहित. 

म्हणून, व्यक्ति: व्यवितजीवित, हे अंधारात सरपटत जाणारा “ नाग: सर्प 
झ्हटले, नर प्रकाशरूप जीवन हे सुर्यवत्‌ होय ! घटग्वेदातील मूल संकेत ' सर्प! सुय 
हे याअर्थो आहेत. अंधार: रात्र वा चंद्र, आणि प्रकाश! | सवितृ (: सुर्य ) हे दोनी 
क्रमाने मृत्यु ( : नाग: व्यक्‍ती : 136119 सत्‌: 10370010ए]87 ), आणि जीवन 
( : सवितू : प्रका : असत्‌ : 01) 1४0188] ), या पातळोवरील सांकेतिक प्रतीके 
आहेत. 

म्हणून सर्प (: चंद्र ) व सुर्य या दोनीत “वान बा अवस्था कल्पिण्यात 
हे जीवन असावास्या किंवा सूयंग्रहण स्वरूपी आहे असा यातून सांकेतिक अथे, 
ध्वनित होणे अटळ आहे! 

पण, श्री. मंडलीकानी, “संतान प्राप्तीकरता करावयाच्या नारायण : नाग 
-बलीप्रसंगी, होणाऱ्या ' नांगबलीला उभया्थे संभदत असुन, एकमेव अर्थ सुचित 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


ष्र नवभारत 


केला आहे. ( ]- 180 ) पण हा * एक ' अथंही लक्षात येण्यास, हा नाग ' नार 
अयन ( : नारायण ) , आहे याची आठवण जरूर आहे. आणि हा “ बली 
म्हणजे नागरूपी नार: अयन, अथवा नार-अयलरूपी नागदेवाची उपासना होय 
असे सांप्रदायिक * नारायग-नाग? वली या नामसंकेतातील अर्थच सांगत आहे ! 
तरीपण, यातील उभ्या्थे लक्षात येण्याकरता ' नाग: नारायण ' यातील 
मूलार्थ : विचार स्पष्ट होण्यास, परंपरागत चित्रातील * यण गे 
र्‌ 9 नारा 
ब व 1” प्रतिमा आठवणे 
जि शी 
हा * नारायण ' ( : नाग ) सष्टोस-सृजनास कारण आहे. हा ' नारायण! 
( नार-अयत ) आहे. हा “ नार म्हणजे सूजन जलख्पी आहे; आणि 'अयन'रूपी 
ी नि 2 
स्हुणजे नाग (: नाळ) हो आहे! “आपो नारा: इति प्रोबता;! असे व्यासा- 
नच महाभारतात “ नारायण ' नामनिवंचनप्रसंगी सांगितले आहे. आणि चमत्कार 
री 1 1 र ” क 
हाकीहे नार-अयन नामरहस्य, स्वयं ( नरः ) नारायणच सांगतो ! आणि, हे 
नामरहस्य सवप्रथसम श्रवण करण्याचे भाग्य नार-दाचे आहे ! बदरी आश्रमात 
ग धा त 
“ नर-नारायण, ' हे दोघेच असल्याचे नार-दाला आइचयं वाटले म्हणे ! पण 
यांत, ' आ: /चर्याला कारण ते काय ? “नार आणि “नर? धा तच 1 
[3 1 य अ टी 
आप ' हाच जर अथं हे, तर, नर ! नार-' अयत हा “ नार'द (दानी 
असणे नेसगिकच नव्हे काय ? ' नारायण ! देव'त प्रतिमा : चित्रांत, पाणी 
पाण्यात ' नाग ' आणि, या नागानी, एक ' नर? ( < नळ ): व्यक्ती असल्य के, 
काह क क आवळ ककि ः ल 
दाखवले जाते! या संकेतांतील अर्थरूपी अंत:संगती तपासून पाहण्याचे परिश् | 
विफल होण्याची भोती नाही, आपल्या सांप्रदायिक कथा, भाषेतील शब्ट ्ः 
1. क र्झांत धड 
सांच्या संदर्भात “ नर ', ' नारायण ? आणि “ नार'द या त्रिमूतीत, * एकं भ 1 
ला अप त 
बहुधा कल्पयन्ति, या वेदोक्तीत खात्री पटणार नावे! त क ह तात 
(ारशोत आह र हे * ' नर' तोच * नारायण 
(“नाह ; आणि “नारद (दान ) शक्तीही नरांत ( : नळांत ) आहे 
नळाला ', म्हणूनच * दमयंती'ची अवश्यकता भाहे! पग नाग सं ] हर 
सदयंतीच प्रिय जतणार, ' दमयंती ! ऐवजी ! विराट अं पडा के 
: बृहूतूनळ ' ( : बृहन्नळ ): इ अत:पुरांतील * नरा*ला 
ग्‌ह्त्‌ - (-, /* देहनडा म्हणण्यात व्यासाचा अर्थ: उदे कांडी 
नसेल काय ? [ अर्थ असा अंगावर येऊ नये या ळा वा 
न ि र करताच ' रस? । 
लेखकाच्या अर्थाची उहेशाची चर्चा होणे शिष्टाचाराचे नळे तान 
ब्रह्म प्र व. व ख 
आहे ! * ब्रह्मानंद सहोदर ' रसानंदी साहित्यकृतीतील आळू 


2 ह प चा अ रः 
स्वाद वे छत र्र ण्य धि धक प्रसग क्रू नये * ] 


कक्षेत येत नाही ! 
होय आणि बृहत्‌ नळ ५ 


अनुक्रमणिका 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


| द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, बाई 


“ सरपेराज्ञी सूर्या वा ' हे देवत कशाचे प्रतीक ? | ७्३ 


 बृहुघड ' अंतःपुरात नृत्य, नाट्य शिकवणारा शिक्षक होता, अज्ञा प्रकारची 
पात्रसृष्टी करण्यातील अर्थ : उद्देश काय ? असे विचारू नये ! ठोक आहे. 

येथील चित्तवेधी गोष्ट, म्हणजे वसिष्ठ-> शक्‍ती-> पराशर > व्यासाने 
प्रवतित केलेल्या ' नार-अयन ' : तोयात्मा : वासुदेव संप्रदायाचा सूळ ' पुरुष? 
हा “ दक्षिण” कपदं ' वसिष्ठ? आहे ! आणि व्यासप्रणीत अनन्यलाधारण 
“सय? ( : माय ) संदिरशिल्पवेशिष्ट्याच्या या अमोघ साहित्य- कृती 
( कृत्या? ) चा हा मूल नमुना ( 110१6) ) प्रचलित त्रग्वेद पाठच असावा ! 
ही सांकेतिक पातळोवरील बोलको घटना आहे ! 

जीवनात संभवलेले : हे वास्तव : सत्य, लपवूनही लपुन राहू शकत नाहो: हा 
1918118160 ग'0917 चा सर्वोत्कृष्ट नमुना आहे! कृपया तपासून घ्यावा. 

श्री. मंडलीक हे, ' संतान प्राप्ती करता होणाऱ्या नारायण ४ नाग 
बलीविषयी सांगताना या कृतींतूनच संभवणारा दुसरा अर्थ सांगण्याचे, अनवधा- 
नाने राहून जाते ! आणि “ नारायण : नाग? या देवतोपस्थानात एकाचवेळी 
दोन “ ' घटना ' ? (: अर्थ) संभवणे कसे शक्य आहे, आणि अर्थ-निवार्य आहे, याची 
मनोमन साक्ष पटण्याला, या नाग: नारायणोपासक सांप्रदायिक कृतीतूनच हा ' अर्थ! 
न शोधला तर हा ' अर्थ? प्रमाण होणार नाहो; प्रामाणिक वाटणार नाहो, 
म्हणून किंचित्‌ विषयांतराचा दोष पत्करणे जरूर झाले. 

हा नाग: नार-अयन (: नारायण) “ दानी? : ' नार-द! ही आहे, हे ' सत्य” 
सध्या उपलब्ध असणाऱ्या नर: नारायण, व नारदकथातून * गुप्त ' झाले आहे! 
तरी “ नार-द? हा एकाचवेळी उभय पक्षी कृती करणारा महा पुरुष म्हणून 
ख्याती आहेच ! * एकाच वेळी उभयार्थी कृती'चे सूल स्वरूपदशंन, नरऱनार- 
-अयन > नार-द, हे एकच होत, हे कळल्याशिवाय यातील अंतःसंगति 
( ९018180110 ) आणि सुसंबद्धता ( 0016101100) : हो बंधु-रतेची 
घ्यासप्रणीत या प्रतिमासृष्टीतील रम-णीथतेची खात्री पटणे शक्‍य नाही. 

: नांग: नारायण ? हा सर्प; ' तर, “सर्प राज्ञी' हो नारायणी आहे 
यात शंका नाही ' नार? द (दानी ) या शूमिकेवर, नाग (: नारायण ) 
- सर्प जसा उभयार्थी आहे, तश्ी हो ' नारायणी ! ( नार-अयनी ) : सपराज्ञीही 
उभयार्थी असली पाहिजे हे उघड गुपित आहे ! म्हणून ' नार-अयनी ' हो 
नार-दाती > “* नारदी होय; “* सनातन संप्रदायाने, ' नारद! उभयलिंगी 
( : नार-द, नारदी ) असल्याचो स्मृती, काही एका कथेच्या स्वरूपात आज- 
पर्यंत जपून सु-रक्षित ठेवली आहे ! 


अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास; महाराष्ट्राचा विकास 


मराठी हज र्‌ र्ग ८ ७ 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 8. ७ 1 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


७४ नवभारत 


 नारदी ! >_ नारदानी ( कहुग्वेदाच्या परिभाषेत 'त्हतावरो '; ' नारायणी ? 
हे पर्याय नाव असणाऱ्या, श्री लक्ष्मीसुक्‍्तांतील : ' आर्द्रा! ही सांकेतिक प्रतिमा 
हृद्य आहे) हो उभयार्थी कक्नी : १) ' जीवन ( जल ) ' दान करते; 
जीबांना जन्म देते; आणि २) हो “( मानव ) माता? आपलाही मृत्यू ओढवून 
घेते ! आपलाच देह ' हवन ' करते ! शिवाय ' मूल ' मृत्युमुखात पडते ! 

या पाढवंभूनीवरच 'कु-मारी' डुर्नाः “का'ली, कक्नी हे कळू शकते. 
श्रीसुकतातील “का! ही, क? या ' पुरुष ! सूचक संकेताची स्त्रीरूप प्रतिसा होय. 
कु-मारीची मृत्युरूप दुसरी बाजू म्हणजे ' कु-मार ! होय. ' सार? संकेताचा 
मृत्युसूचक अर्थ सुविख्यात नाही ! पण' काम ! प्रेस (: 1,00०) या संसोहक पर्याय- 
नामामुळे म>सर-' मार! ( जारण ' मार ण ) सृत्युवाचक अर्थाचा विसर 
पडला आहे! 

या रीतीने हे या जीवनस्रोताचे उद्गमकेंद्रच मृत्युख्य आहे! या श्रड्धे- 
प्रमाणे हे जीवित म्हणजे दग्ध-पटवत्‌ होय ! ' दग्धपट ' हो सांकेतिक प्रतिमा 
प्राचीन आहे. वेदांताचा, जीवनविषयक विशिष्ट दृष्टिकोन येथे उघडकीस येत 
आहे. आदिदेवत कथा, त्या त्या पंथीय तत्त्वज्ञानाच्या उगमस्थानी आढळतात. 

* सपराज्ञी सूर्यो बा ' या देवतसुवताला अवकाळा देणारा हा कछग्बेद 
कोणाचा ? मृत्युदेवत-पूजकांचा ? वा जीवनरूपी ( प्रकाश : सवितृ ) देवत- 
पुजकांचा ? याचे उत्तर, वरील विवरणात अंत:संगती असेल तर, निराळ्या 
शब्दात पुनः सांगण्याची आवरयकता ती काय ? 

* जीवित ' हेच ( समष्टिः ) जीवन होय, या भावनिक श्रद्धेला, जीवित 
(ऱन्जीवन ? ) आणि मृत्यु हे 1,०७छल्छा टला 111! आहेत असे वाटणे 
सहज आहे. 

पण, जीवन हे ' समष्टि | : विदवनर ( : वैश्वानर : 
1118112060 0 6011601170 50ए], मो. विलियंस्‌ ) 
जीवनदृष्टीला, हे जीवन-चेतस-प्रज्ञा ( किवा प्रज्ञा-चेतसचे ) स्वरूप प्रकागतत्वाचे 
आहे असे दिसणे स्वाभाविक आहे. ' जीवन ! हे ' प्रकाश रूप म्हणताच ' मृत्य 
हा अंधार : “ प्रकाशा 'चा अभाव, हो श्रद्धा असणार ! म्हणून था ' प्रकाश ? 
पूजकाना, आप : रस ( : नाग पंथोय ॥ळ््टांख ठ्ापिप) ) ची 
जीवनविइवाची आकृती ( 00101 211'8 (101) ) सान्य नाहो! 

याचे प्रत्यंतर, व्याहूतींच्या आकृति स्वरूपात मिळते * सः 


भमवः सुवः १ 
«*्1 २ 1 
* त्रयो वे व्याहूतयः' या तीनच मूल व्याहूति, मूल कग्वेदात या तिनोंत पहिल्या 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे | हि : 
संगणकीकृत । द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


एप ए01'88] 1181; 
आहे, या भूमिकेच्या 


“ सपेराज्ञी सूर्य वा ? हे देवत कशाचे प्रतीक £ ७५ 


दोन भूः, भुवः या दोती भू > भव्‌ या एकाच आख्याताचे दोन प्रकारचे संकेत; 
पण तिसरा सुवः (स्वः) हा स्वतंत्र, स्वर्‌ : प्रकाश सुचक संकेत होय! पण, 
: एकं ! स्वरूपी ' सत्‌! रूप आप: रस आ-कृतीला विभाग मानवत नाहो! 
अखंडितरअ-दिति स्वरूपाची उपासना अनिवार्य आहे ! म्हणून या सूल 
व्याहृती ' तीन ' असल्या तरी, पत्ता लागू न देता, “० ( शून्य) ' होतात, 
जात-वेद अग्नी, पाण्यांत-उल्बांत - शिरतो! (१०.५१) किवा * चतुर्थ ! व्याह्ती 
(: तुरीया) उपट्ते ! हो ' तुरीया ' (व्याहूती) घ्ग्वेदांत ' अत्रि मंडळात 
लपली आहे ! * तुरीयेण भ्रह्मणा गूळ्हं सुर्य अविदन्‌ ' अत्रि: (५.४०. ६) हो 
: तुरीया '  स्वर्भामु' लोकाशी निगडित आहे ! हा 'स्वर्भानु' हा ' गूळह 
सूर्य ! कोण हे ' अक्षे> विद्‌ !, ' मुग्ध जाजू शकत नाहोत ! (५.४०.५), जगांत 
एक ' भाः-नु असता, आणखी हा ' स्वः-स्वर्‌ ' - भानु कोण ? हा प्रच्छत्न 
चंद्रच होय, असे एका पाइचात्य पंशोधकाने, न्राह्मण ग्रंथाच्या भाषांतरप्रसंगी, 
हे गुहानिहित' ' सत्य ? चव्हाट्यावर आणण्याचे काम, ' मुग्ध - मूढ ' म्हणवून 
घेण्याची आपत्ती पत्करूनही, लिहून टाकले आहे ! 

या ' स्वर्भावु-तूर्य' संयोगात, ' योग ' शास्त्राचे उद्नमकेन्ब असल्याचा 
बिनतोड पुरावा येथेच आहे: 1 ' तुरीया ' 11 ' ब्रह्म ' आणि ही सिद्धी प्राप्त होणारा 
111 ' अत्रि? (: सर्व संसाराचा होम करून ! ' भस्मान्तं शरीरं, कृतः स्सर, छतो स्मर' 
सर्वांगी भस्म धारण करणारा: “ सर्वं वा अत्ति? इति अत्रिः अदिति ), आणि 
हा 17 आत्रेय गुरु ( दत्त ) संप्रदाय पिढ्यान्‌ पिढ्या चालत अतून आज असेरिकादि 
देशातही व्यापू पाहात आहे! 

पण हा * योग? मार्ग जीवन : संस्कृतीच्या प्रगतीस उपकारक व्हावा 
म्हणूनही प्रयत्न, प्रयोग चाललेले दिसत आहेत. वरे असो. 

हा ' स्वर्‌भानु' चंद्र आहे हे त्रगवेदात लपविले गेले तरो तेत्तिरीय 
उपनिषदात, हे ' गुह्य ? बाहेर येते ! 

: तिख्ो व्याहूतय: । तासां ... एतां चतुर्थोन्‌ । ' माहाचमस्यः 7 प्रवेदयते । 
,.. मह इति चंद्रमाः ” ( १-५) 

माहा चपस्य ' या सांकेतिकतेच्या संदर्भात, वूग्वेदातील * चंद्र (: चंद्रा) 
था प्रतिमा इतका ( : इतकी ) बुरख्यात का? “ नरा: अनिन्दिषु निदा कुवन्ति 
अज्ञानी नरांची निदा चुकवण्याकरता, हा ' चमस ' योग >_< चमस-भोग पडद्या- 
आड होण्याची आपत्ती आली आहे. हेसुद्धा येथे उघड होणार आहे; 
पण, या स्पष्टीकरणाला त्ग्वेदातील पुरावाच जरूर आहे. आणि तो उपलब्ध आहे. 


अनुक्रमणिका 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


७६ नवभारत 


* एक चमसं : चतुर छृणोतन-! ( १. १६१. २). हा ते. उपनिषदांत येणारा 


* एता: चतज्न चतुर्धा....' हा उल्लेखही विचाराहु वाटतो. या ' चससाला ' 


* महाकुलं' ( कोल) म्हटल्याचे ओचित्यविवरण यापूर्वी आले आहे. ( नवभारत 
आवंटो, ७२, पा. १७ ). 

नाग ( चंद्रा > सपंराज्ञी ) सृजन करते ( तो ); आणि मरणही ओढवून 
घेते, ( तो ), महाचमस पात्रावर, “ आहूनस्य ? : ' व्धयन्तीने ” आघात केले 
जातात ! “ हनाम एनां' असे म्हणत, या : चमस ? : देव-पान पात्रावर घाव 
घातले जातात; हे कहग्वेदातील उल्लेख, या पात्राचे * चतुर्घा! विभाग का 
होतात याचे स्पष्टीकरण देण्यास समर्थ आहेत (१. १६१. ५) चांद्र 
संप्रदायातला संकष्टी ' >< ' चतुर्थी' सूचक आकडा; एक चमस -पात्राच्या 
ठिकाणी चार पात्र होण्याचा हा जाडु-चमत्कार; या चारोचा अर्थ काय असेल? 
विसाव्या शतकातील ' कुटुंबनियोजना'त- सुफलीकरणात- “तीन ' बस्स यात, 
मातेसह हा आकडा चारोचा होण्यातील हो योजनाबद्धता आ5इचयंकारक आहे! 


फुटणे आणि वाढणे म्हणजे * सृत्यु' हा * जोवनदाता ! या नागसंप्रदायी 
श्रद्धेमागील जीवनानभूती हो येथे अज्ञ आहे. 


म्हणून, ' असृतं चेव मृत्यु: च; सत्‌ असत्‌ च? हे असिच्न होत; हो अल्ली 
जीवनश्रद्धा, नित्य-जीवनातील दृष्टी स्वीकारणे, मानवास उन्चतिकारक ठरेल 
काय? 


२) असे असूनही श्री. मंडढीकांचे संशोधन 


उपेक्षित राहण्याचे कारण काय ? 


1) एक कारण असेही असू शकेल कौ -_या * नाग ! प्रतिमेतील सांकेतिकता 
अर्थाच्या कक्षेबाहेर नेणारी, म्हणजे संभासक स्वरूपाची असते. 


उदा: ' सरपराज्ञी सूर्‍्यो वा' या रूपकातील नक्की अर्थ काय? * स्य *- 
प्रकाश, दिवस सुचक संकेत, आहे यात शांका नाही. पण ' सर्प! म्हणजे काय ? 
* सर्प-सूर्य) हे परस्परविरोधी संकेत आहेत, हे मात्य केले तर, ' सर्प! हा 
प्रकाशाचा शत्रु, म्हणजे अंधार, रात्र, किवा चंद्र या अर्थाचे प्रतीक ठरतं 


पण, * सर्प-सूर्य ' असे न म्हणता, “सर्प वा सूर्य ' म्हटल्याने येथील 
आहाय-भाववाचक- अर्थ काय? 1) 'सर्प' आहे म्हटले तर * सूर्य ? नाही; 
11) सूर्य आहे म्हटले तर सर्प नाही; 11) किवा हा “आभास ' म्ह॒टले तर दोनी 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, बाई 


सपेराज्ञी सूर्या वा ' हे देवत कशाचे प्रतीक ? ७्७ 


आहेत, 10) दोनी नाहो ! ए) आहे आणि नाहो एकाच वेळो ! फषत 
7101011018; म्हणजे यातु> जाडु ! 

11) सदोष परिभाषा हे आणखी एक कारण असेल, उदा: या व्यामिश्र: 
“वान वा' शेलोच्या अभिव्यक्तीला '* विरोधाभास ' अलंकार म्हणतात. ' विरोध ! 
आहे, समान्य; पण हा विरोध तत्त्वतः विरोधच नव्हे; हा विरोधाचा केवळ आभास 
असतो. पण ' सपंराज्ञी सूर्या वा”; “ नरो बा कुंजरो वा! अज्ञा ठिकाणचा सर्प-सर्य 
( रात्र-दिवत ), एक व्यवती ( नर)-हत्ती ( ळुंजर ) हा विरोध फक्त आभास 
आहे असे म्हणता येईल काय? 


सारतीय * विरोधाभास ' अलंकार, आणि पाश्‍चात्य 1870005 हे दोनी 
समान अलंकार असे मानले जाते. पण, 1?812९-005 या संकेतात समान भूमिके- 
वरील दोन ( विरोधी ) भते अक्षा स्वख्पाचा अर्थ दिसतो; पण हा विरोध, हो 
विसंगती आभालात्मक आहे असे मानावयास भाग पाडणारा अर्थ * 19-00: 
प्रात नाही. इंग्रजीत ' 3111)1ए8]011;? था संकेताला सुद्धा, ऑक्फडे कोजात 
अलीकडे जागा मिळाली आहे 

या निमित्ताने विचाराहू गोष्ट म्हणजे भाषा ! प्रकाशात जीवनातील सूक्ष्म 
अर्थ लक्षात येतो; पण ' प्रकाश ' सहुन न होणाऱ्या वृत्तीमुळे भाषेतील शब्दार्थ 
अस्पष्ट, विपरीतार्थीही झालेले दिसतील, उदा: ' नर 'हा नारायण संप्रदायी; 
' ममु-ज ' हा विवस्वन्‌ ( : सुर्य ) अंज्ञाचा !  बैवस्वतमनु ' गीतेत आपरसपंथीय 
कृष्णाचा मानस पुत्र होतो ! नर; सनुज, १सुनि, "दषी अद्या संकेतातील सूक्ष्माथ 
विसरले गेले! 

* अथ * पासून * इति? पर्यंत व्यामिश्र शेलीच दिसत असता ' नरा'ला हो 
शंका आली असता, व्यामिश्नव शेलोप्रमाणे भासणारी ' व्यासिश्रेणेव ! झली 
म्हणजे हा विरोध आभासात्मक आहे! असे, चक्क “ भगवंता 'नेच सांगावे ! 
पाहून मानवाची भयावह फसवणूक कोणती ? 

मानवाला “ दिसते ' “ कळते' ते भाषारूपी प्रकाशयक्‍्त सांकेतिक शब्द- 
प्रतिमामुळे ! हा भाषारूप चष्माच, सदोष -दृष्टिदायक बनविला गेला- जझ्ञाला- 
तर या भाषिकांची पुढील अवस्था काय पुसावी ? 

भग-वान्‌ स्वतःच जाहीर करतो कौ “ सर्पानां अहं वासुकी ! ! * नागाला 
अनंतः च अस्मि! ” इतकेच नव्हे * रसो$हं अप्सु', ' ञआदित्यानां अहं विष्णु: ' या 
उवतीत, हा आप: रसरूपी ' आदित्य ' म्हणजे चंद्रच होय ' असे सिद्ध होत आहे 
क्हग्वेदातील अदितिपुत्र या अर्थाच्या * आदित्य ? संकेतामुळे तिर्माण केलो गेलेली 


अनुक्रमणिका 
शक मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


ह शता 
र्‌ र्ग क 

राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 9001 

संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


ख्ट नवभारत 


संदिग्धता अभ्यसनीय आहे : आपदित्यात, सूर्य - चंद्र दोघेही अभिप्रेत आहेत ! 
परिभाषा संदिग्ध राखण्याने ज्ञान अनिश्चित, अस्पष्ट स्वरूपाचे होते. पण ' नेति- 
नेति? भावना उचंबळावयाला स्पष्ट प्रकाळ काय कामाचा ? थाच संदर्भातील 
: दरुणः अहन्‌ ! या कबलोमुळे, भरटग्वेदातील मित्राचा सित्र 'वरण हा ' चंद्र 
असल्याचे उघड होत आहे ! पण वेदातील * वरुण ' कोण? या शोधाकरता 
ज्ञालेला खटाटोप केवढा ? साहेबानी शेवटी हे ' गुह्म' बाहेर आण्लेच ! या 
पाइवंभूमीवर “मित्र (: सूर्य ) व * वरुण! (चंद्र ) हौ जोडी म्ह॒गजे सुर्य-चंद्र 
संगम ! असाबास्या किंवा सूर्य-ग्रहूण ! संपुर्ण त्रवेदांत, दहाही मंडळात 
“ सित्रावरण ' जोडी स्तोत्रविषय आहे ! 

म्हणून सर्प ( चंत्र) सूर्य हो जोडी, ' सर्पराज्ञी सुर्या वा! या ठिकाणी 
तेवढीच आहे, हे म्हणणे वास्तवास सोडून आहे! 

श्री. लंडलीकानी, था वेदातच काय, गीतादि ग्रंथातही नाग (:चंद्र ) 
संप्रदाय आहे, असे ठासून साधार सांगूनही, श्री. मंडलोकांचे हे संशोधन, 
“ रायल ' - पत्रिकेत धूळ खात पडलेले दिसावे याचा अर्थ काथ ? 

ग) ' वेद' हा आर्यांचा पवित्र ग्रंथ, ही श्रद्धा स्याक्‍समुल्लर्‌ प्रभृतीपासन 
दृढमूल होत येते. * व्यासोच्छिष्टं जगत्‌ सर्वम्‌ ' अद्ना थोर व्यासप्रणीत पंचसवेद, 
शीता . . . या ग्रंथात * नाग' संप्रदाय आहे, असे निःसंदिग्ध शब्दात सप्रमाण 
सांगितले तरी, श्री. मंडलोकांचे विचार, हे कटु कूर सत्य, ' शूण्व्‌ (अपि) 
न ज्ृूणोति एनाम्‌' ( १०.७१.४ ) कानो पडूनही ऐकू आले नसावे; समकालीन 
सनातनाशिमान्यांना; मातबर, प्रतिष्ठित रायल ! पत्रिकेत, पाहावयास मिळाले 
तरी * पव्यन्‌ अपि न ददर्श वाचम्‌ ' हेच खरे नसेल काय? 

1ए) .-. . तरी, श्री. मंडलीकांना, विरोध करणारे, *. . . 1105 9116 
0९1 8३(0118४७ ७01] ' संशोधनात समर्थपणे, खूप विस्तत क्षेत्रात काम 
केलेले, एक मातबर साहेब भेटले, हे त्यांचे भाग्य होय. जेस्स फर्ग्युसनसारख्यांच्या 
आक्षेपामुळे, या शोधात * काही ' तथ्य असावे, असा अर्थ होतो. शिवाय १०० 


वर्षांपूर्वी साहैबधाजिणेपणा सवंत्र दिसत असे हा प्रवाद; आणि श्लो. संडलीक 


* रावसाहेब ' पदवी मिळालेले ! यांची हो पदवी, त्या काळच्या सरकारी 
अधिकाऱयांची बाजू घेणाऱ्यांना मिळत असे हे खोटे नव्हे. पण, थोर संशोधक 
म्हृणून दबदबा असणाऱ्या फर्ग्यसनूचा संद्धांतिक ( (1000४7 ) आक्षेप धडकावन 
लावणारे “ रावसाहेब ' मंडलीक सत्याचे पक्षपाती होते, साहेबांचे नव्हे, येथे 
स्पष्ट होत आहे. आणि श्री. मंडलोकांचा सत्यपक्षपाती स्वभाव, त्यांच्या रक्‍तात 


अनुक्रमणिका सदव 
गज मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्माठशाळामडळ, वाई 


“ सर्पराज्ञी सूर्या बा' हे देवत कक्ाचे प्रतीक 0 ७९ 


भिनला होता अते, श्री. वाच्छासारखे त्रयस्थ निर्वाळा देतात. ( [1008 
येएते९७, .8पणअा5 छते ९85९5 र्ण 130108१ 09४ 70. 3. 
लो], 1962, 11]. 1602-63). 


फर्थ्युसन्‌सारखा प्रनावी व्यदितत्वाचा संशोधक विरोध करतो; यांची परंपरा, 
पुढीळ पिढीचे, लॉक्सफ्डचे प्रा. स्याकडोनेल्‌ , प्रा. कोथ्‌ हे पुढे चालवितात. 
एब्काठ ७0०५४४, ॥ल्तांठ 116: सारखे यांचे ग्रंथ भारतीय विश्‍व- 
विद्यालयातील, भारतीय संस्कृतीच्या पाठप्रवचनांतील प्रसाणग्रंथ म्हणून आजपर्यंत 
मान्य ठरले आहेत. 


यामुळे, श्री. मंडलीकांचे संशोधन मातीमोलाचे ठरलेले दिसते ! आजपर्यंत , 
भारतीय संस्कृतीच्या व्यासंगाला उपयुक्‍त अक्षा मूलगामी संशोधनांचो नावनिज्ञीवार 
सूची (1310100739]119) बऱ्याच प्रसिद्ध झाल्या आहेत. यात श्री. मंडलीकांच्या 
नागाराधनेच्या लेखाची लोंद कोठे तरी आढळली असतो तर, याच्या पुनमूल्य- 
सापनाला यापुर्वी प्रारंभ झाला असता. 


श्री. मंडलोकांचा लेख प्रसिद्ध झाल्यावर पुढे २०-२५ वर्षातच, ऑक्सफ्डचे 
प्रा. म्याकडोनेल वेदिक देवतकयांचा ग्रंथ प्रसिद्ध करतात. भारतात * तागपुजा ? 
अतिप्राचीन काळापासुन आहे; यजुवेंदापासून पुढील काळो हा नागसंप्रदाय वाढीस 
लागतो; पण यजुरवेदापुर्वीज्या त्र्ग्वेदात मात्र नाही अज्ली भूमिका स्वीकारतात 
(10. 133) तरी अहि ' बुध्न्य ' (बुडांतलळा) आणि आहि “वृत्र' (विळखा घालणारा, 
अर्सलिगणारा ), हे दोनो अहि सुळात वेगळे नसावे. ( 0॥ष्टागा9]]3र्‍ 1100 
तार्गढा'७ ) असेही एकोकडे नमूद करतात ! (1. 73 ) 


श) ' पुणाठ एलजातहा शि) ७75 पाताळ या सुंदर विवरणात्मक 
ग्रंथात डॉ. बाह्याम यांना नागशयन विष्णू आणि नागभूषण रुद्र हे दोघेही '* नाग? 
संप्रदायी देव असूनही या दोघात विसंगती दिसते ! “ स् ) हा विष्णूपेक्षा निराळा 
आहे. आणि या भयावह ( ॥ज'९७ ) सद्रात ( टा नावा] 0] 3 
आयेतर अंज्ञ आहे. हा सुफलोकरण देवताझी ( "७1119 तेल! ) संबद्ध 
आहे. आणि विष्णू रुद्राप्रमाणे * 8101४१1011 ' नाहो (]. 307 ); 
शाडापड [8 नाशक वि०ळपष्टाः 8 छण0)7 ७भा७ए०1911, 
गृ ४०त छण्पत्ड ख्लाणिगएठपडाऊ 9 शा फळाचे ठा 3) ट 
सात छाणा (8 शा 1६8 1100) 01110 10 (11110 1110911108 
111180, ७10115 0! 0९78117 (1. 301 ) 


अनुक्रमणिका दिन 
शह मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


प्राज्षपाठशाळामंडळ, 


संगणकीकृत द्वारा ळामंडळ, 


ळर 


वाई 


८० नबभारत 


लंडन विश्‍वविद्यालयातील प्राच्य विद्याविभागाचे थोर पढीक आजचे व्यासंगी 
विद्वान्‌ डॉ. वाज्ञाम, व हालंडचे ख्यातनाम डॉ. जे. गोंडा अज्या अनेक संशरोधकाना 
( गोंडांचे 3581७०3 01 10811] १181110811) ' आदित्य ! ख्पी ' विष्णु 
सूर्यच असा मस झालेला विविध रोतीन पाहावयास मिळते ! पण अलोकडे 
विष्णु-कृष्ण-वासुद्ेव-नारायण हो देवत प्रतिसा सुळात कशी काळीकुट्ट (: कृष्णवर्णी ) 
आहे, याची ' जाग! किंचित्‌ येऊ लागलेलो दिसते ! पण श्री. संडलीकांच्या 
संशोधनामुळे, हौ ' जाग! : ' जाण पुरेपूर येईल, याविषयी मला तरी तिलसात्र 
शंका नाही ! पण एकच थोडी भोती वाटते : हा विष्णु-कृष्ण-नारायण ' रात्री ! 
उपासकांचा चांद्रसंप्रदाय होय ! न्हग्वेदातील “ दिबीव ? ( आततं ) चक्षु: ” (हे 
* ब्रि-पात्‌ ' विष्णूचे परमपद) [ सूर्या > () ] उपासनेचा डोळा, आणि * जागृबांस: 
या अथंपुर्ण दोनी संकेतांनी, रात्री उपस्थानाचे अचूक दर्शन घडते! (१.२२.२० ). 
अशा या ' रात्र ' भक्तांना ' जाग ' आगावयाची -जागे करावयाते- म्हणजे, यांचा 
क्रोधाग्नी भडकणार, हे उघड जाहे! 

* विष्णु 8111081011 ? नव्हे, ' स्दा' सारखा, असा आरस वाशामसार- 
ख्यानाही व्हावा, यातच “ भग-बत्‌ ? गौतेतील : अहिसायेचा ! * मय'स'भाशिल्पाचा-- 
* व्यामिश्रेगेव ' (? ) शेलोचा विजयच उठून दिसत नाही काय? या संदर्भात 
6 ])व्चा]र डि 78तृण8त 110168 ९5१1818101 (181) ॥. 5881118 
11176) 7 10 100७100” ( लाच तरच उघिएत १01, 
आताचा ऊठ ४०]. ग, 147 ); पण, थाच प्रकाशनाच्या पहिल्या 
भागात वेदातील विष्णूही ' काळा सूर्य ' म्हणून दिसला असता, तर ' इंद्रा-विष्ण ? 
हो जोडी सूर्य ( : इंद्रपर्याय ) आणि सर्प ( 13] छा : चंद्र ) एकत्र असलेले 
उघडकोस आले असते ! हो ' जाग आणण्याचे श्रेय श्री. सडलोकाना मिळाले 
नसते, हे खरे ! पण श्री. मंडलीकांच्या वेक्वानरख्पात विलीन झालेल्या दिव्यां- 
शाला संपूर्ण समाधान वाटल्याशिवाय राहिले नसते ! 

लोकोपकाराथं, वेदातील ' मनवे हिताय? या ( फसव्या ? ) विज्ेषणाच! 
विष्णु हा ' धर्मग्लानी ' ( ? ) नाहोशी करण्याला युगायुगातून अवतार घेतो, असे 
सानणाऱ्या बाश्ास थांना, याच गीतेतील * संभवामि युगे युगे * हे वाक्य दिसले 
पण “ हे विश्‍वच इसज्शानवत्‌ ' करून टाकलेले ' विश्‍वरूपदशांन 'च दिसावे ! णि 
हे जग इमशान बत्‌ करणारी सी: विष्णु “ काल: ( भेरव ) अस्मि लोकक्षयकृत 
प्रवृडः ? असे असेही बजावणारे वाक्य, बाद्यांच्या लक्षात येऊ नये ! भारतीय 
संस्कृतीतील अंतविसंगतीचे हे शिल्पच इतक्रे मनो-हर आहे, “आः 'चर्ययवत 
समीक्षकांच्या कोणाच्याही हे लक्षात न येणे, हेच आउचर्यकारक होय ! र 


अनुक्रमणिका त प 
कॅ मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास टॅ क्षु 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे र क 


संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


: सर्पराज्ञी सूर्यी वा ! हे देवत कशाचे प्रतीक ? ८९ 


म्हणूनच, वेद गीता * नागसंप्रदायी' ग्रंथ होय, असे १०० वर्षापुर्वीच उघडकोस 
आणणाऱ्या श्री. भंडलीकांची अंतर्‌-दृष्टी-111-5812111, खरोखरीच विचारवंतांना 
नतमस्तक करणारी आहे, असे. म्ह॒ट्ले तर अतिशयोक्ती होईल फाय? 
* सवितृ ' (: सूर्य ) पर्याय अशा नहि: बृत्रहन्‌ इंद्राचा तेजोवध होतो, ( केला 
जातो ) आणि उप-इंद्र म्हणून संप्रदायच सांगत असलेला विष्णु हा इंद्राच्या 
सूर्याच्या जागी दिसू लागतो ! याहूनही उलटापालट ती कोणती ?-या सांस्कृतिव 
इतिहासात, मुसलमानांनी भारतात येऊन पवित्र मूर्ती सर्न केल्या, हे नसूद आहे. 
मुसलमान ' भूतिभंजक होत? म्हणून, आरोळी देणारे “गुरुजी ' गल्लोगल्ली 
दिसतात ! पण भारतीय (पुरातन) संस्छृतीतील लवितृ (> सूर्य इंत्र) प्रतिमेला 
डांबर फासणाऱ्या स्वरूपाचे मूतिभंजन, अजूनही पडचा आडच राहावे! “नाग! पूजक 
आप : रस पंथीयाकडून झालेले हे सोर प्रतिमाभंजनकार्य किती उच्च पातळीवरचे ! 
सुर्य (हा ) ' नारावज? ( नार-अयन ) झालेला पाहात असता, हो भरन प्रतिमा 
आहे, हे कळू शकत नाहो! 

पण, हा काळवंडलेला ' सुर्य ', सर्पराज्ञीच्या संदर्भात, पड्याबाहेर आणून, 
हो पाहा: जी, आयण ' धी 'प्रचोदना करता, प्राथना करतो ती सूर्य >. सवितची 
प्रतिमा, सर्प -(: वृत्र-) आर्सलंगनांत आहे ! म्हणून हो प्रार्थना कोणाची सूर्याची 
कौ आर-लिंगित सर्पाची ? पण श्री. संडलीकांचे हे संशोधन जनाला दिसायला 
( सवित्‌) प्रकाश आहे कोठे? 

गंमत अज्ञी “भा (नु): प्रकाशयुक्‍त " भा-षा * “* माध्यम * हे सर्प (वाक्‌: 
बघाह्मवल्य) आणि सूर्य ( अंतर्‌ वलयांतील अर्थ : विचार - 0011 00[- प्रकाश) , 
अज्ञा या अनिवार्य संगमात हा सर्प, आलिगनांत सूर्याला गिळून टाकील तर, हे 
जीवन, हो संस्कृति अथंशून्य, मूल्यशून्य असल्याचे नित्य प्रत्यंतर येत असेल तर याचे 
नवल ते काय? 
३) श्री. मंडलीकांच्या संशोधनातील हा निष्कपे - 

अचूक म्हणणे भाग आहे 

1) श्री. संडलोकांच्या लेखात उणीवाच नाहीत, असे भासवणे वेडेपणाचे होणार 
आहे. या उणीवा तेवढ्याच जमेस धरून, श्री. मंडलीकांच्या निष्कर्षाचे अवमूल्यन 
करण्यात, तत्याची प्रतारणा होणार आहे. न्हग्वेद ते, आजच्या नित्य पठणातील 
“ ज्ांताकारं ! पण ' भुज-ग- हायनं ” या इलोकापर्यंतची प्रमाणे देऊन (111). 185 
-]198 ) , भारतीयांची * नाग >>“ भुज-ग ' भवती चव्हाट्यावर आणली आहे; हो 
प्रमाणे खोटी असतील, तर ती खोडून काढणे, * सत्य ' संशोधनाला उपकारक 


त, भा, ६ 


अनुक्रमणिका विडळाकेन मिडोमोबी 
बीच मरा विकास: महाराष्ट्राचा विका 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे री 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


८२ नवभारत 


ठरेल. हे कार्य भाजही होणे जरूर आहे, श्री. मंडलौकानी हे संशोधन “ असे 
लिहायला हवे होते . . .'' अश्ातऱ्हेचे आक्षेप (सुख्य मुहृः सोडून ) काय कामाचे ? 
पज, या संशोधनातील श्री. संडलीकांचा निण्कषं “ अचूक ! आहे, अते 
नानण्यास, याहून जास्त आधार पाहिज, श्री. मंडलीकांच्या निण्कर्षाप्रमाणे 
* प्रचलित भारतोय संस्कृतीत नागसंप्रदाय वेदकाळापासूनच ञ्रिरला आहे', असे 
सानण्याल, हे वास्तवास > सत्यास लोडून नाही असे मानण्यास आधार काय ? 


11 ) मानवशास्त्रज्ञ, ससाजज्ञास्त्रज्ञ सांगत असलेल्या कसोटीला लागत असेल 
तर, श्री. नंडलीकांचा वरील निष्कषं अ- चूक आहे असे म्हूणाबयास आक्षेप 
नसावा. 

प्रत्येक समाजात व संस्कृतीत, अभावितपणे शक्‍य झालेले, त्या जनगणाच्या 
आचार-विचारांतून प्रतीतील येणारे-त्या सामाजिक व सांस्हुतिक जीवनसंदिराचे 
विशिष्ट स्वरूपाचे काही एक रचनाशिल्प दृग्गोचर होऊ हकते : “10७ 
७ए|प'8 18 8. 8७७; -110/ 1७, 8 तोतया 
० ठता 017०9)]9 1०७1 छत 1110101181) 
७७०४१७ ७७13 0 0ओश्‍2र्ल वचात घल] ००, ७; 91 11(01-त8])७]- 
8; &/७(217 1) 18. 1011718 5९ए78४७8ते छयाते छचगाशब्त 
ग ६ ॥181॥010' फणाला ४४ जि. 88 8])])॥01186.,.. "गाठा 
1100683105" (1101: 1800 (6४७1००१ ७10] ७10 शा'०0])8 10१५108 | 

या तज्ञांनी विशद केलेला वरोल विचार चित्य आहे. आपल्या चाली- 
रोतींचा, आह्िकांचा, श्रद्धास्थानांचा अथे लक्षात येतोच असे नाहो. या सर्वांची 
पाइवंभूमी- 1390]८210ए11१ 116110110118 काही एक असते. पण प्रतिदिनीच्या 
सवयीने, त्या आंतरिक शिल्पवेशिष्ट्याजी, कसेही जुळते- 
अंतर्‌ मनाला असे करणे अंगवळणी पडून जाते! * ध्यायेत्‌ सदा सवित-'मंडल !- 
मध्यवर्तो नारायणयया (नार-अयन) स्मरणात, अनोचित्याची शंका येण्याने, अपवित्र 
भावनचा स्पश्न झाल्यासारखा अंगावर काटा येईल ! “ 
118]२6 ए]) 13 850118 100 ६0 1७5८७ ॥९७7८५४१॥ 
01 ॥॥८९/८००१९॥१७ ० 29700४११४८ एव घाट 80 
(0 88श्ा) 6080911 (0 0ए!' त 
0एल0पा8या चे. ७. 8. ]द्याुणच2९ 
18॥४०)४...०एप. त 18 0111168] 
०. (]6 80९8161 ”, 


9६]त ७०]]8०(1011). 


मिळते घेण्यात आपल्या 


--.(30' 18४0110 
४ ४॥८ १७॥८०१८ 707770 
8]] ])9'ए98ए6 98 
घा] 108 दात 110088. . . 110 
१18 16 18 60७1] 81)981701'5 
००158ल0ए811055 ६1 0011701 


अनुक्रमणिका न्य 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे - ' जक 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


६ सर्पराज्ञी सूर्या बा ? हे देवत कशाचे प्रतीक ? ८३ 


आणि या तज्ञानी सांगितलेला आणखी एक लक्षवेधी महा: त्या संस्कृति 
वेशिष्ट्याचा गाभा हा को, तो अभावितपणे भान्य केला गेलेला असतो : 110 
उ&व]]र्‍ उाठ]०ा३९िया७ ियाठ (0 दोउण्पा, & 500ाल.ए 15 छाकॉ, 
09]७5 10 छा81[60. 


( 1२1००७७) & [र ]प७ता०1; (1३१0९: 8 ळा168] ७0160 
० ००1०७७४ & वेली]. ]. 336, 1963 ) 


डॉ. कालंम्यान्‌ हाइन्‌, हाच आशय अजून थोड्या वेगळ्या रीतीने मांडतो : 
प गाठा एग ल फपडखोठया गोताषातिपची ७ लांडा छा 
१1 छाया ति, 130 0" शाचा खी 91 उताजातए8] ]७४0110- 
पा ळा ञी णि घात. ताळ लञाळिणाळी णात 018 
ए०एन ळा छा] याळ 1१80 त्ता) 160 ळात ७ तेढालिप17 
[]ठ_ 811810 0 हिगाष१्टाड शा, छा 10 100. 18 107 ॥॥118 
7९७801. तत (116 डॉल] ठठातीछटपाचिणा लाडा घा; 9 प 
छांशखा 118 6811000 6 तती] ट्ाडणिपठा0त... पणा 
०018010101) 01 गाठ. डॉघचि९७ 68110; 18 जाए्ला0त; शार 
७8४७1७४ च्च]ठप]च 01 ग शिडे गोघळा' 88 शि] घड (चि 
1100811068 ... ( ' [त७००2% कात (७०७18, 0. 210). 


* मानवसंस्कृति ' हाच व्यासंगाचा विषय असणारे तज्ञ, आणि जीवनेतिहास, 
आणि तत्त्वज्ञान या दोनीतील आंतरिक संबंध जाणण्याची नवी दिशा 
(:' 5०्नगळ्ट्फा ली या०फान्त्टळः 8०००0 खा ट१णा१२ २ पा) 
शोधणारे तज्ञ, या दोन क्षेत्रातील विचारवंतांचे एकमत होणारी गोष्ट वास्तव 
सत्याच्या कक्षेतली नव्हे म्हणणे धाडसाचे होणार आहे. 


111) प्रतिभाशाली डॉ. विटर्‌निट्स प्रभृतीना वाटले ' महाभारत हे प्रवृत्तिपर 
काव्य आहे ! पण श्री. मंडलोकांना त्या पूर्वीच दिसले आहे को ' महाभारत, गीता, 
भागवत थांत नांग संप्रदाय आहे. डॉ. सुखटणकरसारख्यानी उभे आयुष्य, था 
संशोधनाला वाहिले; पण शेवटी निराक्ञा त्यांच्या पदरात पडली ! “ क्रग्वेदात 
अहि : वृत्रहन्‌ इंद्र हेच प्रधान देवत आहे. ' त्रातारं इंद्र, दातार इंड्रं.... ! अज्ञा 
स्तोत्राचे इंद्र वेदकालीन (आर्य ) जनाचा * राष्ट्रीय देवत ? (1101101181 ४०)” 
होते असे म्याकडोनेलनी प्रतिपादिले आहे ! पण या वेदातच ' सर्पराज्ञी सूर्यो वा? 
दैवतही पुज्य असल्याचा पुरावा मिळतो ! 


35 नी 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे ... वि 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


८४ नवभारत 


१ व्या 


म्हणजे ' प्रतिभाशाली व्यक्तित्व  * व्यासंगीयणा, विद्वत्ता, या संशोधनात 
वास्तव सत्याजवळ जाऊ शकलो नाही असे म्हणणे भाग आहे. कारण एकाच. वेळी 
* आहे! आणि * नाही ! था दोनी गोष्टीचे, म्हणजे भारतीय जीवनरी तिवेशिष्ट्यांत 
अंतरविरोध असल्याचे, म्हणजे वेदांताच्या परिभाषेत हे जोबन, हो संस्कृति 
दग्धपटवत्‌ असल्याचे, श्री. मंडलोकांच्या * सर्पराज्ञी सूर्या बा! या नागसंप्रदायसूचक 
देवताच्या हारे जसे निःसंदिग्धपणे ओळखता येते; असे हे सत्य आतापर्यंतच्या 
कोणाच्याही संशोधनात इतवया उत्कर, परिणामी स्वर्पात उघडकोस आले असेल 
तर ते जगाला कळणे जरूर नाही काय? 
४) नाग (:चंद्र) पूजा ही म्रत्युपूजञेचा प्योय होय 

प्ग्वेदापासून, महाभारत, गीता, भागवत,- * वाल्मीकि ' ( मल्छत्न नाग ) 
लिखित रामायण तर खरेच,- या ग्रंथात, म्हणजे ' राष्ट्रोय ' महत्वाचे म्हणून 
मानलेल्या साहित्य-कला-कुतीत * नागपूजा आढळते; या स्वरूपाचा श्री. मंडलीकांचा 
निष्कर्ष अचूक आहे; याचे प्रत्यंतर, भारताबाहेरील, प्राचीन संस्कृतीच्या तुलनेत 
मिळू शकते. 


इजिप्तदेशातील पुरातन संस्कृती आणि भारतीय पुरातन संस्कृती या भोत 
कालमानाप्रमाणे, ' समकालीन होत्या' असे म्हणण्यास भावव्यक आधार मिळत 
नाहीत. या दोनी संस्कृतीत ' कोणती प्राचीन ?! हा प्रश्‍नही येथे अप्रस्तुत आहे. 
या दोनी संस्कृतीतील बऱ्याच सांकेतिक प्रतिमा, समान आहेत, हे मात्र खरे; 
आणि इजिप्त संस्कृतीच्या व्यासंगी विद्वानांनी प्रकाशात आणलेल्या गोष्टींच्या 
आधारेच हो अंत:संगती दाखविता येते. | 

1) क्हग्वेदातील ' क! : प्रजापति : हिरण्यगर्भ देव; 'क॑ न्ह्म'; 'खं ब्रह्म 
हा वेदोपनिषदातील संकेत, इजिप्तमधेही होता. ' क! -_ जीव; तत्व (8111); 
खु (1३111) ऱ आत्मन्‌ ( 501] ), [ ॥७४॥७१॥ १५) 91 1,०टटत; 
3५ 1)070व्योते )180)01210, 1]. 87; “खु! हा संकेत अख्‌ ( $1 ) या 
स्वरूपात आणखी एका ग्रंथात आढळतो. ' 3८0010 1>11]0801119, गभ 
ग[- १110. & ००३. 1). 57 ] क)-'ख?'ब्रहा' सिडी: "गाल 
1110 छ ॥0 तड1॥०101) - हो अमर पदवी होय ! 


ऱ्य ) भारतीप परंपरेत नाग; नारायण, अहिज्ञेष, बुत्रादि नामांतरांनी 
प्रसिद्ध आहे. इजिप्त परंपरेत [118005 एं], 20(-56]30॥, ठ&]) 
अशी नावे आढळतात. वेदकालीन सर्प-सूर्ययोग इजिव्त देशांतही आढळतो ! 


अनुक्रमणिका ळी | 


॥ 
न र्‌ ) १.) 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे | रश $ री 
संगणकीकृत ीीक द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


: सपेराज्ञी सूर्यो वा ' हे देवत कशाचे प्रतीक ८५ 


५८ ७5) 11 ७ 81 1)18]7! सूर्य ( >_ सवितृ संडल () ) आर्सलिंगित नाग 
नार-अयन >_ सर्प वेदात आहे; श्री. मंडलौकांनी उघडकीस आणलेली देवत- 
प्रतिसा, किंचित्‌ फरकाने इजिप्त देवताशी जुळणारी आहे. 

11) इजिप्त राजांचा सत्राट्‌ पदवी सूचक संकेत म्हणजे सूर्यमंडलांत 
बसलेला ( शिरलेला ) नाग होय. कग्वेदातील “* सम्राट ' ' राजन्‌ (:चंद्र) 
वरुणाच्या वर्णनातील “ वरुणस्य चक्षु:” (1. ११५.१) हा वरुण प्रच्छन्न चंद्र 
आहे; नागशयन विष्णूच सांगतो की ' वरुण: अहम्‌ ' ( गीता ). म्हणजे हा वरुण 
( नाग [: चंद्र |) सूर्या समवेत उदय पावतो, याचा अर्थ, ताग-सूर्य योग असाच 
ना? (क्र. वे. ए, ६०, १-२;६१.१;) । (चक्षु: वरुणस्य) ' (1. ६३.१) 

* सु!  प्रसवार्थी; सूर्या हो ' विवमात! ' “सपंराज्ञी) झाला (लो), 
चंद्र वरुण हा सर्प असल्याने ! 

“सूर्य ) ( 0) ) हा वरुण >: नाग: सर्पाचा ' चक्षु ' म्हणजे काय झाले? 
“ सर्वस्य प्रसविता ” ( म्हृणजे सविता -< सावित्री ) विइवयोनो झाली ! 
सूर्य-नारायण म्हृणजे * वागर्थाविव 'संप्रतो जगतः पितरो सर्प-सू्यो ! 

इजिप्तमधील सूर्याचा ( सर्पाचा ) चक्षु 177७ खी िद्च-्कीीपा)र्‍या 
सांकेतिकतेच्या अर्थासाठी, तज्ञांना किती श्रम झाले याचे प्रत्यंतर ग्रंथांतरी मिळते 
(: ॥1१॥]10109163 ०1 ॥]७ 8101611 ७०11, या ग्रंथातील इजिप्त- 
विषयक विवरण पाहा ). “ 0] ंतिढ्क खी गढ 1४४७. ७8ेणाठ गाः0 
७ळाड 01100 ६8 गाठ 1१७४७ ख्या मिळागाड, याड कचेड छे गात 658 
गा छतेताएाठा (0 एल वचपा] एवा (07 लाटा 100 01 
12 0. £8 ). “होरस' हा ' चंह ' म्हणून ध्वनित करणारे उल्लेख तेथे 
मिळाले आहेत ! 

1॥ ) इजिप्त ते सिंधू परिसरापर्यंत जलदेवतपुजा, आदिमातापुजा प्रचलित 
होती, असा निर्वाळा सर्‌ जान्‌ माशंलकडून मिळतो, सेधवसंस्कृति विवरण 
ग्रंथात. ( ४01. 1 1]. 51.) 

१) इजिप्तमधील “क, ( भारतीय हिरिष्यगर्भे देव) या दैवताची 
आराधना, भक्तांना आत्महत्येला प्रेरक स्वरूपाची झाली. ( 13०1010 11110- 
80005 0]. 111: 31 12-13; 127) 

१1] ) “आपो वा इदं अग्ने आसीत्‌ ? या आदि आप तत्वाच्या आराध्नेत 
( म्हणजे नाग पुजेत ) सामावलेला सांकेतिक अथ डोनाल्डम्याकेंझीच्या मते- 


अनुक्रमणिका सदर नक 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


८६ नवभारत 


1) ' अ. ठे 00छाययागड शाला ए्घड यावा, 1) 30 
चेश्परा1९३5, घात एकाला छा 00 शाणटयीण फड निळ. (यल 
गाठा ळ', छते उ) एखा औी8ड ७०0१ छ8ड 110ण) ठोझीत [6 
उक्षणा8 1007) तळ), झोत. शो. ह'० तरा०8ड. झा] 
९]3])8075 (0 ॥७७ 00 तळ एञा०ल०) ली फण811]11015 
० क खाचे पवाह छ०्ततळडड घात ],पाचा ४०0; ]. 281] 

इजिप्तची ही सांकेतिक भाषा, भारतीप परिभाषेशी तुलनीय आहे. वेदोप- 
निवदातील क॑ ब्रह्म, जं ब्रह्माची इजिप्तच्या 1७, १] किवा ]ए1॥ यांतील 
साम्य पाहिलेच आहे. 


आता !) पाणी आणि काळोख : '' तमः आसोत्‌ तमसा गूळहं, अभ्रे, अप्रकेतं, 
सठिलं सवत; आ: इदं ” ( १० १२९. ३ ). 

11 ) पाणी > आपोदेवीन्ऱ्मृत्यु, अ) मृत्युच्च्काळोख "< पाणी < अहि 
वृत्र क्ररग्वेदात, नागशयन््विष्णुऱ्सनारायणर्‍ऱजलज्ञायी, ' नीलवर्ण' शभांगं ही 
सांकेतिकता; गौताध्याय ११: विइवरूप>-इमशानरूप, ' कालोस्मि' हो कबूली 
नीतेतच ! 

ब) अदिति > आदिभालाऱ््देबजननी ऱ््‌सर्पराज्ञीस- चंद्रा. “ नेवेह किचनाग्र 
आसीत्‌ । सृत्युचा एव इदं आवृतं आसोत्‌ ” 

“सव वा अत्ति ' इति “ अदिति!; होच सवंभक्षकदेवी बाकऱन्अण्ट्भी 
इुर्गा, ' अत्री 'हो होच. आत्रेय गुरु ( दत्त ) परंपरा म्हणजे मृत्यूरूप - यमस्वरूप 
गुरुपरंपरा ! ( 5६. वे, 2, १२५; कठोपनिषद्‌ १.५ वृ. ३.१.२.१; २.२.३,४). 


५) ' नाग (: चंद्र) ! पूज़ा संप्रदायात, ' सूर्य) केव्हा ब का डोकाबतो ? 

ञ्टग्वेदातील ' सर्पराज्ञी सूर्य वा ! हे देवत नामरूप; अत्यंत संमोहक आहे ! 
धा दैवताच्या सांकेतिक पातळीवरीऴ नाम-ख्पाच्या अर्थ : विचार (०01९0 
रूपी) प्रकाशात, व्यवतींना “ स्व '-स्वरूप दर्शनही घडते ! देह (: सर्प) आणि 
या देहातील ' प्रज्ञा- चेतस ! : ( प्रकाशन ) सूर्य होय ! देहू आणि देहातील 
५ स्ह्ोपज्ञता ? रूप प्रकाश, या दोनी गोष्टो निरनिराळ्या आहेत ? किंवा ' एकं! एव 
अह्वितीयं स्वरूपाचे, कोणा एकाचेच अस्तित्व आहे १ 

सूळ क्ग्वेदात, ' सविता : सूर्य आणि, या सूर्याचा पर्याय म्हणून, 
( म्याकडोनेल सारख्यानाही ) दिसणारा ' इंद्र ', याच पातळीवरील जातवेद 
अग्नी ...... अश्या सोरतत्त्वाधिष्ठित देवतप्रतिमा प्रधान असाव्या; आणि, या 


वे शिकत ७ 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे अक 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


: सपेराज्ञी सूर्यो बा ? हे देवत कशाचे प्रतीक ९ ८७ 


तवितृपुजक, जातवेद अग्नि संप्रदायी त्ररणिवर्गाची जीवनविषयक तात्विक भूमिका, 
“त्तं च सत्यं च अभोडात्‌ तपसः अजायते.. , ' या, प्रचलित संहितापाठांतही 
आढळणाऱ्या सुक्‍तांत दडलेले दिसते ! हे सवत, नेमके ' सर्पराज्ञी सूर्यो वा, ' देवत 
स्तोत्रापुढेच ठेवण्यातील, या संकलनकार-संपादकाजा वाय उद्देश असेल ते कळत 
नाहो; पण, या पुढे येणाऱ्या सुवतातील “'..... लंगच्छध्वं, संवदध्वं, सं वो मनांलि 
जानतासू... ” या सांधिक- सामाजिक एकोप्यास प्रेरणा असणाऱ्या या मंत्र 
सागावरून हे शेवव्चे सूक्‍त, प्रवृत्तिपर जीवनदृष्टोजरे आहे असे दिसते ! 
(१०. १८९; १९०; व १९१ ). 

या प्रचलित संहितेतील संकलनात दडलेली अंतर्‌विसंगती या तीन सूक्‍्तांच्या 
संदर्भातही पुरेपूर उघडकोस येत आहेः 'सपंराज्ञी सूर्यो वा' या सूक्तांतील 
आशय '' एकं सम्तं बहुधा कल्पयन्ति; म्हणजे ' पिडी ते ब्रह्मांडी : ' पिडा'तच, सवं 
विवव सामावले आहे, हो श्रढा अंगी वागलेल्यांना, * व्यवती व्यतिरिक्त, 
ससाज: समष्टि म्हणून काही आहे, हे संपूर्ण अमान्य असणार 1 * आहत्साथें 
पृथिवीं त्यजेत्‌! हा आदेज्ञ असणाऱ्या जीवनरीतीत, * संगच्छध्वं ... > मिळून 
सला, मिळून हृदय जाणून वागा. . . . अश्ञा स्वरूपाचा मंत्र कोजाला अवश्य वाटेल ? 
अशा परस्परविरोधी आज्ञयाच्या सूक्‍्तांची ही संहिता, स्वतः * दग्धपट "बत्‌ आहे; 
आणि या संहितापाठकांच्या जीवनरीतीतहो यातील आजयाचा प्रभाव दिसू लागणे 
अलिवार्यच नव्हे काय ? एका आधुनिक तत्वज्ञाच्या भाषेत हेच असे सांगता येईल: 
6 ऐ[वणोतगत 1३ पातला नाळ पोल खी ]:०ट्टांल्यो 1१6” श्रद्धेतील, 
निष्ठेतील अंत:संगति ( 1,020 _) ज्या स्वरूपाची असेल, ती अंतःसंगतीच, त्याचे 
विधिलिखित ठरते. भारतीयांचे विधिलिखित, हे अक्षा प्रकारे जाणता येते. पण 
यात तथ्यांश आहे वा, हे तपासून पाहणे तज्ञांचे कास असते. हे काहो असो: 

पण, या संहितापाठातील अंतरविसंगतीने साधलेले काय ? ' सपंराज्ञी सूर्य 
वा' या वान वा!च्या मायावी तंत्राने, [ * एकं : सत्‌ विप्राः कवय: बहुधा 
घदस्ति? (1. १६४.४६ ); किंवा ' एकं !: सम्तं विप्रा: कवयः बहुधा कल्पयन्ति' 
(१०.११९४५) ]या' सर्प-सूर्य ' या दोहोत ' एकं एव स्वरूपी सत्‌ > 
सत्य _< सत-त्व राहते; म्हणजे यात राहते कोण ? सर्प की सूय हा प्रश्‍न 
शिल्लक राहतोच ! 

या लपवालपवीतील ' गुह्य ' बाहेर दिसतेच! * सूर्य ' > प्रकाश एकमेव 
राहील, तर सर्पेच्च्देह्च्दृश्य सृष्टी * माया? म्हणण्याची आपत्ती स्वीकारावी 
लागणार! ' देह'च ' आभास म्हटले तर या देहातील "मी! कोण? कोठे आहे हा 


अनुक्रमणिका सदन 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


ट्ट नबभारत 


“सी! ? हो आपत्ती टाळावयाची, तर 1) सपे (: देह), आणि सूय (: प्रज्ञाचेतस : 
प्रकाश ) हे दोनी ' सत्य ', म्हणजे आहेत असे मानावे लागते; किंवा 11) ' सूर्य ' 
(_>_< अ-सत्‌ या संहितेत प्रचलित दिसणाऱ्या परिभाषेत ) हाच * आभास 
सानावा; किंवा 111 ) “सर्प? * सूर्य ' यात जन्यजनकसंबंध कल्पावा. 


हेंवटचा पर्याय म्हणजे, सर्पाने सुर्याला, आणि सूर्याने सर्पाला निमिले हो 
भूमिकाच, या नागपंथीय क्रग्वेदात सवंत्र तळपायात आहे; आणि बाहेरचा देखावा 
सोरसंप्रदायाचा आहे असे भासविणारा आहे ! सोरपातळीवरील देवतप्रतिमा आप: 
रस पातळीवर येऊन त्यांचे अवमूल्यन कसे घडले आहे, हे विस्ताराने दाखवण्यास 
स्वतंत्र लेखाची जरूरी आहे. नमुन्याकरता, जातवेद अग्नी हा * निर्‌वेदीय ! म्हणजे 
आप : रसपंथी अग्नी झालेला, न-चिकेत अग्नी : अ-बोधि अग्नी झालेला या वेदातच 
आढळतो. ' हव्यवाहन क्रियेला कंटाळून ! ( ? ) हा ' जातवेद ? पाण्यात शिरतो. 
( १०,५१ ); हो क्रिया एक प्रकारे ' अग्नी'ची * आत्महत्या*च होय ! कारण, 
हा अग्नी ( आप : रस: रेतरूपात ) ' महत्‌ उल्बात ? ज्रिरतो ! ( १०.५१.१) हे 
* आत्म ' हनन (: अपेण >> कुंडात हविर्दान ) द्विविधार्थी आहे ! जननाच्या 
पाठोझी “ मृत्यु ' असे म्हणण्यापेक्षा मृत्यूतून जीव जन्मास येतो ! 

अगस्ती (: तेज र सूर्यांश ) ' उल्बांत? ( म्हणजे गर्भात ) शिरतो! 
* सपराज्ञीत ! शिरणारा हा सुर्यांश >< अग्नी, अभावितपणे ( अ-बोधी, किती 
समर्पक नाव! ), (न कळणारा > नचिकेत अग्नी, ) गर्भातील सर्प: जन्‌ “-तु 
होतो. या वेदातच येणारा हा निदेज्न पाहा: “योनि आ-शये गर्भ सरीसुपम्‌ ? 
कोणीही नाझ करू नये, थाकरता करावयाच्या तंत्र-संत्रातील हा उल्लेख बोलका 
आहे! ( १०.१६२.३). 

या विवरणाच्या निमित्ताने, श्री. संडलौकांनी उजेडात आणलेलो, * सवराज्ञी 
सूर्यो वा ' ही देवताराधना “ संतती प्राप्त होण्याकरता आहे, हे तर सिद्ध होतेच, 
क्लिवाय या नागाराधनेची पाळेमुळे या घेदातील ' पाण्यातील अग्नी! इतकी, 
म्हणजे * अपां नप्ता ? देवताइलकी दूरवर गेली आहेत ! (1. ३५ ). पाण्यातील 
( > गर्भातील, ), या * नप्तू ' रूपी अग्नी ( - सरीसृपी ) देवाचे हा * असुर्य ? 
अपां नप्ता € जजान विड्ववा भुवनानि ' सृष्टिकर्ता म्हटले आहे! (२ ). 

असे, हे “संतति सूजन' 'यज्ञ' रात्री 'समयाचार होय ! ' रात्र? 
समयाचाराच्या या ' असुर्य' कार्यात ' सूर्य ) आहे कोठे ? (या आप:रसःरेत 
पंथौय परिभाषेत हा ' सूय > नारायण?, ' नार ? म्हणजे आपस्वरूपच होय हे 
उघड आहे, 'आपो नाराः इति प्रोवता:! या व्यासवचनाप्रमाणे ! ) 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
लाले राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामडळ, वाई 


: सपेराज्ञी सूर्यो वा ! हे देवत कशाचे प्रतीक ९ ८९ 


मूल संकेत भोत पातळीवरचे असतात; पुढे त्यांना लाक्षणिक - सांकेतिक 
-अर्थ प्राप्त होतो. हा ' रात्री! समयाचार होता, मुळात, म्हणजे ' एकं ' स्वरूपी 
स्‌ तत्त्वाचा साक्षात्कार, हा ' संत ' संप्रदाय भूमीवरील जीवनानुभवावर अधि- 
ष्ठित आहे. ' पिड ब्रह्मांड ऐक्याच्या वेदांताची बेठक, वेदाच्या अंती येणाऱ्या 
* स्पराज्ञी सूर्यो वा! या देवताच्या भोत पातळोवरील (स्त्री-पु) मिथुन योगाच्या 
अर्थमग्न प्रस्थापित तत्त्वाची आहे. हो ' एकं सत ' एकं सन्तं! सिद्धी ' विप्र 
कवीना झाल्याचे त्या संत्रपाठातच सूचित आहे. ' विप्र'चा अर्थ विप्ल्वेप्‌ र 
भावोन्नत उत्कट भावाविष्ट अवस्थेतील भक्ताला ' विप्र! म्हटल्याचे दिसते. 
* दिव्य! दशन प्रसंगी, ' नर! म्हणतो ' वेपथुः च शरीरे मे, रोमहषः च जायते 
रोमहर्षक अवस्थेतील था * विप्राला ' आपल्या इष्ट देवताशिवाय डढुसरे काहोही 
दिसत नाही ! म्हणजे हो एक प्रकारची सांकेतिक पातळीवरील ' रात्र 'च होय ] 
: तत्‌'मयतेचे एकमेव महत्व असणारे संप्रदाय * रात्री! उपासकांचे ठरतात; ते 
जरी ' सूर्य ' हाच एकमेव देवत म्हणतील तर ! 


मूळ क्र्ग्वेदांतील सवितृ सूर्याचा पर्याय “इंद्र ' हा ' अहि ऱ्य वृत्रहने्‌ 
कसा व का, ? “ प्रकाश ' येताच सर्प अहिर लेंगिक उत्कट भावऱ्स्अंधार हा 
आपोआप विरतो ! हा वृत्रहन्‌ इंद्र, ' शिडनो देव ' संप्रदायाचा दात्रू आहे. पण 
हा सविता, सवितपर्याय इंद्र, याच पातळीवरील जातवेद अग्नी हो देवते * स्वतंत्र 
स्वतंत्र) नाहीत, ' तहत ' (विशवनियमाना) अनुसरणारी, '्रद्वतस्वरूपी “ सत्य 
प्रतीतीस आणून देणारी देवते आहेत. या सौर देवताना “ क्त प्रजात म्हणज 
विइवनियमावलंबी देव म्हटले आहे ! 

पण आप : रस: रेत संप्रदायी नचिकेताग्निपुजकांनी ' त्रट्रत ' या संकेताला 
उदक, रेत, आतंव हा अर्थही रूढ केला ! सूलाथं, सूर्याचा मार्ग, विश्‍वनियम, 
व्यवस्था या स्वरूपाचा होता, हे तज्ञ मान्य करतात. म्हणून मूलाथं बदलतो, 
याला आप: रस संप्रदायच कारण होय, असे म्हणावे लागते ! 

पण, ग्रीस आणि भारतातील प्राचीन संस्कृतीच्या स्थित्यंतरातील साम्य 
येथे लक्षात घेणे जरूर आहे: “ १७ ]९७७ा १७ गा. ६॥५.॥७॥-॥५॥१॥॥१॥१ 
11801 शिातहा०188: 0710 एभा गोत हात ए०पाक्या, राठ 01 हा' 
तच ठाठ्यालित 55 पिग्णायांठ ठप] खावे ललत ०पीलंछ] 
6181806. 016 7307१1ाल' ७0११8७1४१७ 80010, ('७७ घेत 818 
"०७1110, 0शोर्थ 18 8ाश8 घात. तेढाा015, शोध्वष्टां, शातं. 
ठाटुछांडणी, गी एयीवेती 8801106; छक्ात. ताठ 0पा ०, 100700, 


अनुक्रमणिका 
ष्र मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे अ 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


९० नवभारत 


7837880115 1411011811510, 1111181), 811 १०९81०001८ 1116108. 
( उग्लेलठ' घयते ऐेवपाळ फ़ प. [एलढळा, 1२० 1080] 
& €0०--०) तया, 46; ७. 381, ७०७. ) 


ग्रीक संस्कृतीतील प्राचीन परंपरा भारतीय परंपरेतील आप: रस पंथीय 
समसयाचाराशी जुळती मिळती आहे. पण भारतीय सांस्कृतिक इतिहासाचे यथार्थस्वरूप 
कळणे, तथाकथित आर्य, द्रविडादि जातिवर्णसूचक परिभाषेने, अश्शवय ज्ञालेले 
दिसत आहे! भारतीय संस्कृतीतील आप : रससंप्रदायी * सप्त! "हषी हे ' रात्र! 
समयाचाराचे होते, तसे ग्रीक संस्कृतीतील ' ३6001) 85 ४05) च्या परंपरेतील 
* आप: रस, ' “ अग्नी! पुजा पुर्वी, 0011118171 लाडाच्या) 1१505 
सारख्या ज्ञावत पंथीयांची होती. तेथील * रात्री सूर्य' ( ऐल पायच] 81) ) 
हा कुग्वेदातील * मार्तांड ', ' स्वर्भानु' ' पतंग ' पुढील काळचा नारायण या 
प्रतिमांचा पर्यायच होय. 


हे नाग: चंड (स्ऱ्चंद्रा ) उपस्थान असून, या * रात्र! उपासनेत * सूर्य 
येतो म्हणजे काय ? “ सपराज्ञीच्या संपर्कात !, (या मानवपातळीवरील आचरणात 
या  वातर  सदृज्ञ नरात ) जाणिवेची, ' अस्मि ! भावाची ठिणगी पेटते ! जन्मजात 
जाणिवेचा हा अग्नी ' जातवेद ! नव्हे तर काय? हा “ अग्नी ' रेतातील अ-बोधि 
अग्नी होऊ शकत नाहो ! हो ' जाण' प्रथम विद सात्र असते; पण काल __, आज 
"> उद्या या जीवनबतीच्या संदर्भात हो विदुभात्र जाण, रेषा होते; * पातळी ! 
बनते; विविध जीवनक्षेत्रातील अनुसवात जीवनबिशवातल्या ज्नानविश्‍वासारखी 
ही ' जाण ', अर्थ: विचार घन होत जाते. हा ज्ञानरूप सविता तळपत राहील तर, 
हा ' एकं सत्‌ ' पंथौय ' संत ' संप्रदाय, ' एकं एव अहितीयम्‌ म्हणून असणाऱ्या 
( जातवेद अग्नी, धोप्रचोदक सविता, उदय होण्या ) पुर्वीच्या * सम्राट ' पदाला 
मृकणार, हे उघड दिसतच आहे. 


या तग्वेदातोील वरुण ( : प्रच्छत्च चंद्र ) हा 'राजा* 
सुकतो हो तक्रार, सर्व पाइचात्य संशोधकांची आहे. पण इंद्राले 
टाकले हा यांचा संभ्रम आहे. वरुणामागील, हिरण्यगर्भ देव ( 
देवत ) हेच, नंतर एकमेव अद्वितीय दैवत होते (१०.१२१.९ ) हा ' प्रजापति 
नागराजच होय, गीतेतील “' मया अधि * अक्षेण “, माझ्या अध्यक्षतेखाली, * सुयते 
सचराचरं ' असे सांगणारा भगवत्‌-गीतेचा भग-वंत, हा वरुणाची जागा मगारा 
( वरुणो$हंं ) ' काल? ( सर्प ) रूपी देव, प्रच्छन्च नागच नाहो काय? 


* सम्राट ! पदाला 
१ वरुणाला भागे 
: चंद्रा: आप:स्वरूपी 


* त्यो 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


च्छ 


: सर्पराज्ञी सूर्यी वा ' हे देवत कशाचे प्रतीक ! ९९ 


वे व्याहृतय: ' असता नबी -->' चतुर्थी ' महान्‌ ही व्याहूती डोके बर वाढते ! पण 


प्‌ 
: महः इति चंद्रमा; ' अज्ञी कबूली येथेच आहे! (ते. १५) 

श्री. संडलोकांनी उजेडात आणलेली ही ' सर्पराज्ञो ' म्हणजे * राजन्‌ चंद्राची 
* महिषी ! आहे; ' महिब ! हा यमाचे वाहुन मृत्युप्रतीक, * महिषः मृगाणां असे या 
: ब्रह्मन्‌! चंद्राचे वणन (12. ९६ ); सहाराष्ट्रातील * म्हसोबा ', कर्णाटात 
: झरसप्पा? नावाने ओळखला जाणारा देव, ' सर्पराज्ञी' संत्रात हा * महिष 
सूर्यवाचक संकेत होतो ( ९ .१८९-.२ ) पग पुर्वी सोमतुक्तांत चंद्रस्वरूप म्हटलेला 
महिष, या वेदाच्या अंत्यभागी सूर्य होतो ! हा भायावी प्रकार आहे तरी काय ? 
खरोखर हा ' महिष ' कोण ? ' सूर्य ' कि ' चंद्र ? या रूपकांतोल, महिषबाचा, 
चंद्राश्ी संबंध जोडण्यातील औचित्य ' तूर्य ' म्हणण्यात नाही. महिष रेडा हा 
भावनोत्कटतेचा प्रतीक होईल. पण महिष ' हा प्रज्ञा प्रकाज्ञाचा सर सूर्याचा संकेत 
म्हणण्यात अनोचित्य पत्करावे लागलेले येथे दिसतच आहे. “सर्प राज्ञी'च्या संभोगात 
जिवास मुकणारा हा प्राणी ' रेडा ' चंद्रच होय. अमावास्येला याचा अंत होतो 
ना ? एक खोटे पचवण्याला दुसरे खोटे येत असते. ' सपराज्ञी ' सूवतातच “ महिषा 
प्रमाणे सूर्य वाचक ' पतंग ! येतो ! हा ' पतंग ' दिव्यावर झडप घालण्यात मरण 
पत्करतो ! हा प्रकारही चंद्राच्या संदर्भातच संभवतो. या वेदोत असे हे सूर्य 
संकेताचे अवमूल्यन का ? हा महत्त्वाचा प्रश्‍न अजून कोणी हाताळलेला दिसत 
नाही ! * पतति गच्छति इति पतंगः ' असा हा पतंग सूर्य कसा होईल (१०,१७७) 

५ मृतात्‌ अंडात्‌ जातः  मार्तांड: ” नामा एक सूर्य ! याच वेदात येतो ! 
(१०.७२.८,९) वरुण सूक्तांत * प्रसविता जनानां' सूर्य! (५1. ६३.२), 
ईझोपनिषत्‌-म्हृणजे, वा. संहितेत ' प्राजापत्य सूर्य! असे हे सूर्याचे विविध 
प्रकार का? या सर्वही प्रतिसा प्रच्छन्न चंद्राच्या होत पण अक्षा यातु>जाहू 
भायावी प्रकाराने साधावयाचे काय ? तर हा प्रपंच मायावी नाहे, खोटा आहे; 
दग्धपटवत्‌ आहे, असे पटवून देण्याची ही धडपड येथे उघडकीस येत आहे! 
: सरपराज्ञी,/ सर्प > चंत्र; तसेच या ' सरपराज्ञी च्या संदर्भातील ' सूर्य ) हा प्रच्छन्न 
चंद्र ! म्हणजे ' बोलाचीच कढी, बोलाचाची भात,' ! असा हा प्रकार ज्ञाला ! 

भाषा, हो मानवी जीवनानुभूतीच्या संदर्भात रूप आकार घेत आहे; हे 
खरे असले तर, या वरील प्रकारच्या लपंडावात दडलेला अर्थ : आदाय काय? हे 
जाणणे अशक्य नसावे; आशय (अर्थ) व अभिव्यक्तीचा मागोवा घेणे हक्‍य असल्या- 
सुळे, आणि भाषा हो मुळांत सांकेतिक असल्याने हे अशयख्पी “* सत्य 


छपविणे अशक्‍य आहे. 


अनुक्रमणिका 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


९२ नवभारत 


दिव्य देवतकथांचा (1111185) अर्थ लावावा लागतो; कल्पुन कळू शकत 
नाहो. कारण जीवनानुभूतीतील अर्थ: विचाराचा ' गाभा ! ( : ९010093101 जी 
तुलना करा ). हो ' सं-फल्पना ' नव्हे ' धारणा ' आहे; जी खरी धारणा 
(००५००७०) नव्हे, ती सं-कल्पना, 'अयोनि संभवशिशुवत्‌ (1116810116 
७108780101) ) काल्पनिक होय. प्रस्तुत * सपेराज्ञी सूर्या वा! या देवतकथेचा 
(: प्रतिमेचा ) * गाभा! काय, हा प्रश्‍न आहे. दिव्य देवतकथातील अर्थाला पोषक 
अश्शा गोष्टो, त्या भाषिकांच्या आचार-संप्रदायांत, आह्िकांत (1111181) आढ- 
ळल्या तरच त्या कथेचा आहय खरा मानावा, हा तज्ज्ञांचा निकष येथे लागू पडतो. 
इुं्गा-महिषासुर मदिनीच्या जत्रेत देवीसमोर रेडा मारण्याची चाल कालपरवापर्यंत 
रूढ होती. महिषी, महिषाला (पतीला मारते, म्हणजे संसार () शून्य आहे याचे 
गमक. सूल जन्मते, पण सुवेर >>सुतकासारखे अश्लोच पाळले जाते! हा ' आवाहन 
व “ विसजंन ? एकाचवेळो करण्याचा प्रकार काय सांगतो ? * नांदी श्राद्धा 'चा 
नांदी स्थापनेचा हा प्रकार काय? हे “11 ७ ७7िएदा 0 आहे ! 
नारायण ( कृष्ण ) देवत तर, नारक देत्य; कृष्णाकडून नारकाचा नाझ्ञ केला 
गेला हो कथा ! “ हयग्रीव ' विष्णु, हयग्रीव देत्य संहार करतो ! * मधु ' पर्याय 
नाव असणारा विष्णु * मधु '-सूदन ( मारेकरी ) हो होय! ( प्राचीनकोक्न, 
चित्रावश्षास्त्री पाहा ). 


हो आत्मवंचना, भारतीय नागसंप्रदायी देवतकथांनाच सौमित नाहो. 
थोड्या खोलवर तपासले तर, हिब्रू व क्रेश्‍त पंथातही आहे; लेवियथान सर्प 
मारला जातो, अक्षी कथा आहे; तसे आदं व ईव्हच्या कथेत ' नाग! हा पापी 
म्हणून वहिष्कृत झाला; म्हणजे काय ? सृजन-प्रजनन हे “ पापकर्म ' असे 
ठरविले गेले! “ नाग” हा “ लिंग! होय ! “जग हे मिथ्या आहे हो श्रद्धा, 
* पुरुष ( पुरिशयन ) पुजा रूढ होण्याच्या संदर्भांत डोकावलेली दिसते. 


आदि * पुरुष ' पुजेपूर्वो “ आदिमाता संप्रदाय रूढ होता. कटग्वेदाच्या 
दहाही मंडळात आदिमाता अदिती येते. शेवटच्या मंडळात, * पुरुषाचे एकमेव 
सुकत आहे ( १०-९० ), पुरातन ' चंद्र 'पुजेतील बाह्य स्वरूपात झालेला बदलहो 
हेच सुचवितो. राका, गुंगू, सिनीवाली इत्यादि नामांतराने कुमारी पुजा चालत 
असे. ' आदिमाता ' कोणा एक! व्यवतीची अर्धांगी नव्हे. ती पुरुषाचा ' बळो ' घेतः 
असे. संतती सतत टिकवण्यासाठी ! म्हणजे हा * आदिमाता ' संप्रदाय, सुफली- 
करणाकरता ( "७111113 ७1 ) 


म्हणून प्रसिद्ध असल्याचे मानवशास्त्रज्ञाकडन 
कळते, ते अक्षराः खरे आहे. 


6 र ठू 
ञ रा त्य 
ल क्क 
अनुक्रमणिका विडी ढु 
जक मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास ७ र्‍्यूत2£ शि 
द्ा् क  ानान . ७ 


र्‌ हि रा 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे हि, १. व 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्पाठशाळामंडळ, वाई 


५ सपराज्ञी सूर्यो वा हे देवत कशाचे प्रतीक ? ९३ 


प्रथम ' आदिपुरुष ' पुजा, को प्रथम ' आदिमाता' संप्रदाय, हा वाद व्यथं आहे. 
रूढ संशोधन तंत्रातील * 3101018113, ' ]"॥11010119115, ' अज्ञा पंथीय 
आग्रहामुळे हो संदिग्धता डोकावते. प्रण जनरूढी व संप्रदायातून, * आदिमाता 
संप्रदायच प्रथम, हे अनेक प्रकारे ठरत आहे. मातेकडून पिता ठरणार; तर प्रथन 
माताच पूज्य असणार हे उघड आहे. | 

अइवत्थ ( > नारायण >> पुरुष ) पुजेतूनही यात छपविले गेलेले ' सत्य 
चव्हाट्यावर येत आहे. 'अइवत्थ! हे नावच मुळी संकल्पनात्मक (1]1081(111810) 
आहे. अइव--त्य यात (पुं - ) अश्‍व, व (स्त्री > ) त्य अश्ली सांकेतिकता 
आहे ' वक्षं आरंभणं, ” “* वनं अधिछानं' ( छू. बे. १०.८१.२;४), यातील 
“ वृक्ष ' हा ' अइव ! रूपी झाला व ' वनं, ! अधि-स्थान > स्थळ झाले हे स्थल'त्यः 
रूप झाले. या पु-स्त्री सं-योगात ( पुरिशयन ) ' पुरुष ! हो प्रतिमा निर्माण ज्ञाली. 
* अइव-त्थ ? ह्या ' पुरुषा 'चो मूर्ती कज्ली हे वरील विवरणावरून उघड होणार 
आहे, ' अइव-त्य” या नित्यमिथुन (सं)योगी प्रतिमापुजनाची प्रथा, मातापुजन 
संप्रदाय संपुष्टात आल्यानंतरची असगार, हे उघड आहे. आणि या * आदिपुरुष 
संकल्पनेसुळे, “ पुरुष ' प्रसवतो हो आपत्ती स्वीकारावी लागली ! 


या पाइवंभूमीवर, अःवत्य वृक्ष म्हणजे वट कौ पिंपळ या इांकेचे निरसन 
होत आहे. या ' अइवत्य ! वृक्षाचे मूळ रूप बदलले तरी या वणंनांतील पूर्वीची 
विज्षेषणे, जक्लीच्या तज्ी राहिली. अदइवत्थ “सुविरूढ मूल ' आहे “ सनातन 
आहे, ' अ-व्यय ' आहे हे वणंन कठ व गीतेत आढळेल. पण ' विपळ ' वृक्षाला, 
हो विशेषणे, “ वटा प्रमाणे लागू पडत नाहोत ! * अक्षय्य वट ', प्रयाग, 
'वाराणश्ीत, आजही प्रतीकात्मक पूजा घेत आहे. बौद्ध संप्रदायात * वट'च 
* अइवत्थ ' मानलेला सुचविणारी चित्रे आढळतात. आद्य शंकराचार्यांचा * दक्षिणा 
सति! ( : दक्षिणकपर्द वशिष्ठ तुलनीय आहे ), हे देवत * वट वृक्षाखाली 
आहे! हा ' पुरुष ' वृक्ष म्हणूनच ' नित्य युवा ', हे आचार्यांचे विज्षेषण उचित 
ठरते. 

पण * वट वृक्ष स्त्रीरूपात पुजा घेत असे, हे विसरून चालत नाहो! 
“सावित्री (:सूर्या) था नामरूपात आजही हा वट स्त्रीच आहे ! पण 
८ दो सुपणीा ' ( वागर्थाविव संपूक्‍्ती ) यांच्या संदर्भातील ' समान वृक्ष हा 
पिप्पलं ( रतास्वाद चाखण्यास मिळणारा ) वृक्ष आहे. हा ' आदित्य ” वृक्ष होय 
असे सायण भाष्य सांगते (1. १६४.२२ ). हा, 'स्त्री-पुं) योगाचा आदित्य 
वृक्ष ) म्हणजे चंद्र-चंद्रायोग होय, 


अनुक्रमणिका 
भक मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे ी 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्पाठशाळामंडळ, वाई 


९9 नवभारत 


म्हणजे, ' अइवत्थ ' : पुरुष वृक्षपूजेमागे, ' यंद्र' उपस्थान असल्याचे व 
हा वृक्ष प्रथम स्त्रीख्पातच पुजारूढ असल्याचे हे असे उघड होत आहे. आणि 
या वृक्षपुजेतही ' सावित्री >> सवितृ > सूर्ये देवताचा संबंध येतोच ! 
“ सर्पराज्ञी ' सृक्तांत ' बळी जाणारा हा ' पुरुष, * महिष व पतंग या नामरूपात 
सूर्ये आहे असे भासविण्याचा प्रयत्न केला आहे! आणि वट - सावित्री ब्रता- 
चरणाच्या निमित्ताने सवितृ-सूर्य देवताचे कायम स्वरूपाचे अवसूल्यन येथे प्रतीतीस 
येत आहे ! सुफलोकरण तंत्र ( ७11115" ८] ) त्याज्य ठरते; पुरष'पुजा 
प्रतिष्ठित होते; या अनुषंगानेच * बटा'च्या जागी ' पिपळ ! वृक्षाची आराधना 
प्रचलित होते. 

हा संसार क्षणिक आहे, हे भासविण्यास ' बट ! वृक्ष हे ' साध्यझ ' निरुपयोगी 
नाहे. ' अइन ' शक्‍ती (पोंस्यज्ञकती) निषू-काम-कर्म योगी बनते ! ' असंगशास्त्रेण ! 
असहकारयोग आचरून, या सनातन वृक्षाला उलथून पाडण्याचा हा व्यूह रचला 
गेला. पण या विचारांतील गाभा ' धारणा ' स्वरूपाचा नसून, सं-कल्पनात्मक आहे हे 
चव्हाट्यावर नाले आहे; तरी सांप्रदायिक श्रद्धेच्या जोरावर, आजहो ' रज्जु 
सर्पवत्‌ । | दग्धपटवत्‌ ? ' वंध्यासंसार ? म्हणूनच या जीवनाकडे पाहण्याची खोड 
तगून आहे. पिपल हा अश्वत्थ झाल्याने * अइवः ! संकेताचा अ्थही बदलतो. 
*ल इव: ? >> ज्याला उद्या * ( भविष्यकाळ ) नाही असा प्राणी (? ), म्हणून 
* अश्‍व: ' >< ' अइवत्थ वृक्ष संसाराचे प्रतीकही आपले स्वरूप बदलते ! 

म्हणजे, जीवनांतील अर्थ व्यक्तींच्या अपेक्षेप्रमाणे, संकल्पनाप्रमाणे बदलतो 
असे मानावयाचे काय ? “यो यत्‌ श्रद्धः ! ' ज्याची श्रद्धा जज्ञी तसा त्याचा देव? ! 
म्हणजे हो भुताटकोच होय ! अदवत्यवृक्षाझ्ली जुळत्ता मिळता वृक्ष पाश्‍चात्य 
संप्रदायातहो होता :. ' ११४ते पडा]! : 88 हा तझा. 18 शाह 
110150 & १ष््टाच ( ७11७ ७०११७5, ]. 57). 

* सर्पराज्ञी सूर्यो वा ' या देवताच्या पाइवंभूमीचा मागोवा घेताना एकण 
निडिचित ठरणाऱ्या गोष्टी तीन १ ) सर्प: नागपुजा संप्रदाय हा मूलतः चांद्र : रात्र 
उपस्थान संप्रदाय आहे. २) पण यात : सूर्य संकेत आलेला दिसतो. ३ ) 
आणि क्रटग्वेदात एका वित्रिष्ट स्वरूपात आढळत असला तरी, हा संप्रदाय पुरातन 
जागतिक संस्कृतीतही होता; व भारतातील स्थित्यंतराज्ी समांतर फेरफार, इजिप्त, 
ग्रीस ( युरोप ) या देशातही झालेले आढळतात. 


हा संप्रदाय सूलतः रात्र पुजावसर असल्याने, : सूर्य ' देवताचा विचार 
नंतरचा आहे, हे उघड आहे. सांकेतिक पातळीवर तत्‌-मयतेत असण्याची साधना 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास; महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे | 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्माठशाळामडळ, बाई 


: सर्पराज्ञी सूर्यो वा ' हे देवत कह्माचे प्रतीक ? प्‌ 


-उपासना-ही * रात्र ” संत्रदावाची विकसित अवस्था होय. ' रात्र ? संत्रदाय स 
नचिकेत संप्रदाय हा बाह्य परिसराची जाग म्हणजे ' जाग! त्याज्य मानतो, 


सांकेतिक पातळीवरील ' जाग! आणि * जाण! > जाणीव ' उपज्ञा हो वेगळी 
नव्हे. जाण > उपज्ञा > प्रज्ञा प्रकाशरूप असून प्रग्वेदांतील प्रकाहतत्त्वाच्या 


पातळोवरील “ जात- वेद अग्नी, * वेइवानर (समष्टी प्रज्ञा), ' सवितू सधी 
प्रेरक, आहि वृत्र हत्‌ इंद्र ' (सवितू पर्याय); आणि या उलट ' नचिकेत 
अग्नी ' > ' अगां नारसः' होतो; ' अप्तुज्योति? म्हणवितो. ' तत्‌मय ! अवस्था 
जरूर असणारा संप्रदाय वेगळा, हा ' रसोवे तः' ' चमस' (पान पात्र ) 
उपासना संप्रदाय, मांवेतिहासात ' स्व 'ची ' उपज्ञा ' > जाण डोकावण्यापुर्वीच्या 
अवस्थेत प्रचलित होतो; पुढे अनेक अनुभवांच्या संदर्भात ' जाण? ' उपज्ञा ! 
डोकावते; पण बामुळे तत्‌मयतेला आतंक. निर्माण होतो ! म्हणून या प्रज्ञाख्यी 
सवितृ-सूर्य प्रतिमेचे, अवमूल्यन जरूर होते. * रसो वे स: ! संप्रदायाचे अत्ति- 
त्वाचे रक्षणच नव्हे, तर वर्चस्व टिकवण्याकरता हे कृत्य घडलेले दिसंते. ' एकं 
एव अहितीयं। * (0168 फ11]0पा; 800010? हो भांषा, या चांद्र संप्र- 
दायाचो इर्षा, महत्वाकांक्षा उघडकीस आगीत आहे. 


दिव्यदेवतकथातोल चंद्र, सूर्य,  तारकादी संकेताविषयी एक गेरसमज 
आहे: ' व्याध' व मृगशिरस्‌. नक्षत्र ' यांच्या संदर्भात एक कथा प्रचलित आहे. 
अक्षा प्रकारच्या या कथांवरून काहोता असे वाटते की, ग्रहनक्षत्राविषयीची जाण 
सर्वप्रथम असावी; चंद्र व सूर्य अज्ञा तेजस्वी प्रतिसापुजनाची .प्रथा, प्रथम 
असावो. पण अथंग्रहणाचा हा क्रम सवंथा उलटा आहे. आणि अतिप्राचीन दिव्य- 
कथातील सूर्य, चंद्र, शक्त अज्ञी हो नावे, जोवनानुभवाचा अर्थे लावण्याच्या 
संदर्भात ओचित्यपुर्ण वाटून, प्रचलित झाली व प्रचलित होत असतात, हे खरे 
मानले तर- 


ब ) र मक 
(६) एकूण, सपे (:चंद्र ) ब सूर्य या सांकेतिकते मागील 
आठाय : अथ काय ? 
हे मानवक्षास्त्रज्ञाकडूनच वदवलेले जास्त सुरक्षित होय. अडोल्फ जेनसेन 


म्हणतो कौ--- 

शा 1008 0 ढए]॥1'8 18 ख्या (116 1116. घात तढ्छणा 
०५७०९; फपाला 188 10९ छाएख १४0॥0)॥0761॥700॥0॥0 ए०1]त- 
त ताला 110065 1108 0९९९] १8६ 8110 1100170801 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे ी 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञषाठशाळामंडळ, वाई 


९६ * नवभारत 


घरी, ल ट७णळि व्य शेणा वाळा (18 ठता 185 
००५8, पघळयाठ छत. एषा फण्पात 80102७ (06 
7९7००१०॥ ७89८ ४० हाला फ०त शाळ...प० परा०पत 18७0 
८० तठ झालाय ०७ 10 तेवा री फर फश 10 11816 (8 11001 
गण १ छा ॥3एा0०्टलाठ ४चि्ााठा' (... व्या 8६1] फ०₹ 
घडल्याचे (0 धळ डोल तयात. 0608110 11100 ), ४ ४७ व्वा 
टग 00०8 ६७ ८॥८ १८८४७३१०८ 7०१/९॥(८ $(८८८॥१८॥८, (अया & 
(॥॥] (10890 (1100173109, ? 0. 131.) ' आचार: प्रभवो धर्यः १ । 
आचरण हे सर्वं प्रथम; व. पुढे त्या अनुषंगाने. विचार स्फुरले-चाटून गेले-कळले, 
* सर्वेष्‌ गात्रेषु शरिर! प्रधानम्‌ ! हे लक्षात येण्यापुर्वीच्या युगात, स्प्धेंद्रिय हेच 
“ प्रधान असणार: इंब्रियजन्य ज्ञानाच्या आधारे, पुढे ' डोके? कास करणार! 
सरपटत जाणाऱ्या इंद्रियाला ' नाग सर्प ' हे लाव दिले जाते! ' नाग? : आदि शेष? 
नाग: नारअयन हाच स्व प्रथम देव; हे निःसंशय पण हे नार-अयन देवत, (उभय- 
लिंगी) चंद्र, सूय हो आपणच होऊ पाहते ! मानव संस्कृती, कोलमडन-गडघे 
टेकून-जमिनीवर लोळण घेण्याच्या अवस्थेंत दिसत आहे, ती येयेच ! | 


जीवन : संस्कृतीतील सत्यान्वेषणात ज्ञास्त्रीय पद्धतीचा अभिनिवेशही आड- 
वाटेवर नेत असतो ! मानवाला कालाची जाण सूर्यामुळे झाली; चंद्रपुजेपुर्वो 
सूय आराधना असावी हा आग्रह विपरीत दिक्लेला नेणारा ठरत आहे! था 
: काला'ची जाग, कृष्ण : नाग: नार-अयल आराधनेच्या संदर्भातच सवंप्रथम येते, 
आणि मृत्यूच्या संदर्भातच, -आजहो ! परंडही *1)08(1 ॥1 पटी? सांगतो ! 
पुल्लिंगी ' काळ! प्रचलित होण्यापुर्वी ' काली ? (काळो) देवो पुजा घेत असे. 
या ' अष्टमी ' > दुर्गेला मागे सारून, ' कृष्ण ! अष्टमी देव, पुजा घेऊ लागतो ! 
“ अष्टमी, ' अष्टम ? स्थान हे मृत्युसूचक आहे, ज्योतिषी हे कळी मना न 


कालाची “ जाग ' कशी डोकावली असेल, या 
या वाटेवर चंद्र 'च भेटतो ! मास, ॥10111) 110 
चंद्रावरून रूढ झाले आहेत, हा सूय मानदंड नव्हे ! 
येणारा काल, याचा ' रात्रो' समयाचाराच्या संदर्भातील आचरणात साक्षात्कार 
घडला असावा, पितृलोक: “ चंद्र, ' सर्वपितू अमावास्या चंद्राच्या संदर्भातच ] 
' काल या संकेताचा मूलाथं, कोणत्याही कोज्ञात पाहा, * काळा ' हाच आढळेल ! 
सूर्याच्या संदर्भात प्रतोतीस येणारा ' काल ! काळा असणे अशक्य, ि 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


चा मागोवा घेतानाही, पुनः 
01 हे कालमानवाचक संकेत 
मृत्यूच्या संदर्भात प्रतीतीस 


संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


: सपेराज्ञी सर्यो वा ? हे देबत कशाचे प्रतीक ९ ९७ 


याची कबूली &ग्वेदातच मिळते ! ' अहदच कृष्णं च अहः अजूंनं च ! 
(य. ९.१). या जल्लेखातील ' अहस्‌ ' याला सामान्यस्थल ' दिन ' दिवस सचक 
अथ भाष्यकारच सांगतात. म्हणजे, कालाचे (४1118 ) दोन प्रकार येथे मान्य 
केलेले दिसतील. मानवेतिहासातील दोन निरनिराळ्या यगाची जाण यात आढळते 
ष्णवर्णी काळ ' मानवाच्या, मृत्युपुजावसरातील अनुभतीतन आकार घेतो. धा 
मरण अवस्थेपळीकडे “अ-सर? पद आहे-असावे-अज्ञी श्रद्धा बाळग लागतो 
“अ-ऱृत ' ही शुद्ध संकल्पना आहेः “ अयोनिसंभवक्षिश ! मात्य करणारे संप्रदाय 
सर्वही “ असूत ' कल्पना वास्तव कोटीत मानतात ! 
आपो वा अ-मृतं, ' हे जिवंत ( < अ-मृत ) ' आप ! कोणते ? छांदोग्या- 
तील ' तत्‌ जलानिति ! हे ( तत्‌ ) ' जल ? इवासोच्छवास ( अनित्ति ) करणारे 
आहे ! श्रीआनंदतीर्थ मध्वाचार्य, * मधु * संप्रदायज्ञ, * तत अनितति जला ला 
नारायण पर अथ सांगतात ! ' आपो नाराः इति प्रोक्ताः:; ' “ आपो वे नर- 
सूनव:, ? हे ' नर! नारायण संतत्ति * अमृत * पुत्र होत! मृत ! आप असेल तर 
सृजन कसे शक्‍य होईल ? 


या अ-यूत > रसाच्या संदर्भातही, पुनः ' चंद्र ? येतो ! सुधांजु-अमृतांश॒ 
चंद्र ! ' कोजागरी ? पोणिमेच्या रात्री दुध चांदण्यात ठेवले असता त्यात दिव्यो- 
षधीसामरथ्य येते म्हणून मानले जाते. हा ' जागराचा ? संप्रदाय होय. € सलिल 
स्वरूपी ' अदिति  -पुत्राना, ' अ-मृतबंधव: ? म्हटले आहे ( १०.७२.५ ). ' सर्व 
वा अत्ति ! अदिति हो मृत्युरू्प असून “ अमृत * पुत्राना जन्म देते ! निवत्तिमार्गोय 
पंथातील आत्यंतिक “ अहिसा ' व * सत्य ? या ब्रताची पाइवंभमी * अ-मृतत्त्व 'च्या 
सूल स्वरूपाच्या - संदर्भातच कळू शकते. प्रत्येक जीवजंतूही “ अ-मत ' संभव 
असल्याने कोणत्याही कृमिकोटकाचाही नाझ करू नये, जीवनजलाचा प्रत्येक थेंबडी 

अ-मृत ? असल्याने, हे “ अमृत ' संरक्षण करणे, हाच एकमेव मागं, अ-मर 

सिद्धीचा असे ठरले गेलेले दिसते, 

आणि ' आपो बा इदं अग्ने आसोीत्‌ ? या श्रद्धेप्रमाणे, * एकं एव अहितीयं ? 
* 018 110प; 8000110 अक्का श्रद्धेचे, सत्य, । हे द्रव-द्रव्य-रस स्वरूपीच 
ठरते. ' अ-मृत ' जसे अमर, तसे हे ' सत्य ? हो : अ-मर ? आहे. “ अ-मृत ? बिंदु 
बाहेर पडणे, म्हणजे ' हिसा * झालो, व ' सत्याला” बाध आला अल्ली हो श्रद्धा 
आहे. 

था कृष्णवर्णी चांद्र कालाची आकृती हो विचाराह आहे. अथवंवेदातील 
' काल देवताचे सुकत पाहा. (1722 > ) 

न. भा. ७ 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामडळ, वाई 


शट नवेभारतं 


कालो अइवो वदति सप्तरस्मि:॥ सहस्राक्षो अजरो भूरिरेता । 
तभारोहन्ति कवयः विपठिचतः । तस्य चक्रमुवनानि विश्वा । 
सः एंव भुवनान्यसवत्‌, तः एव मुवनानि पर्येत्‌ । पितासन्‌ अभवत्‌ पुत्र: | 
एषां, तस्मात्‌ वे नान्यत्‌ परमस्ति तेज: । 
काल; सवेश्‍वर: यः पिता आसोत्‌ प्रजापतेः । 
काल: ब्रह्मभूत्वा विर्भात परमेष्ठिनम्‌ । 
काल: प्रजा असूजत्‌, काल: अग्रे प्रजापतिम्‌ ॥ 


या वर्णनात हा सोर-शृभ्र काल असावा असे वाटण्यास लावणारी विज्लेषणे 
आहेत. पण “सत्य ' सांकेतिक आहे. लपवता येत नाही. या कालाचे हे 
वर्णनच पाहा: 

: पिता सन्‌ अभवत्‌ पुत्र: ! हे वाक्‍य, वर्डस्वथंच्या * 0011] 15 6 
विणा 01 ॥॥॥' या वाक्याची स्मृति चाळवते. आणि सनातन शशि 
मांडीवर असणाऱ्या आदिमातापूजकांचा ' काल हो ' कृष्ण 'कालच असल्याचे 
दिसून येते. ' पिताच मुलाच्या ख्याने जन्मतो ' म्हणजे काथ ? ' आज? 
(४०१७५ ), हा ' काल 'चा पुत्र म्हटले तर काल-आज-उद्या या संज्ञा अथ- 
बिहोन ठरतात ! म्हणजे ही स्मृती, कालविभागाची जाण जागी होण्यापुर्वीच्या 
जीवनरीतीची अठवण देते ! 

बालपणी, वाल व उद्या यातील फरक लक्षात न येता गोंधळ होत 
असतो. संस्कृत भाषेतील * काल ' यात तीनी विभाग सामावतात. पण मराठीत 
: काल म्हणजे केवळ भूतकाल ! आणि हिंदीत कल (< काल ) म्हणजे 
गत व आगामी दोनो काल ! बोलण्याच्या ओघावरून ' कल! चा भतार्थ किवा 
भविष्याथं हे जाणावे लागते; म्हणजे हे वेचारिक ज्ेथिल्य या भाषिकांच्या 
जाणिवेतील उणीब दाखवीत आहे. 


पण या ' कृष्ण? वालाला 'जुभ (: अर्जून ) काल वचंस्वी होईल हो 
झीती ! ' अहशच कृष्ण, अहः अजुनम्‌ ' ही सांकेतिकता अभावितपणे हे ' कृष्ण? 
कारस्थान उघडकीस आणीत आहे. 
सर्य हा संकेत रात्र, चंद्र सूचक असून सूर्य हा प्रकाज्ञाचा प्रतीक आहे 
क्क्े की न ओोडी 
हे उघडच आहे. वेदात ' सर्पराज्ञी सूय? या जोडीत 'वान बा? उत्पन्न केली 


गेळी. तर गीतेमध्ये कालरूपीकृष्ण (चंद्र ) हा, शुभरकाल सूचक ' अर्जून ! 


(: सूर्य ) याला आपला अनुयायी बनवू पाहात आहे! 


अनुक्रमणिका नक 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे हि. 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


“ सपेराज्ञी सर्यो बा * हे देवत कशाचे प्रतीक ९ ९९ 


आजच्या संहितेतील, '* इंद्रस्य युज्यः सखा ? विष्णु आणि गीतेतील 
अर्जुनाला, आपला सखा म्हणणारा कृष्ण, या दोनी विधानातील उलटापालट 
चित्य आहे. ' अर्जून! या संकेताला, * शुभ्र ' असा अर्थ असल्याचे सर्वसान्य 
आहे. तसेच, अर्जुन हा इन्हांश, इंद्रपुत्र असे महाभारतही सांगते. म्हणून “इंद्र हा 
प्रकाश ( शुभ्रतेचा ) पुंज ठरतो. आणि खुद्द वेदांतच इंद्राला सवितू-सूर्य पर्याय 
असे म्हटले आहे. 

म्हणून इंद्र व विष्णु (कृष्ण) ही जोडी ' प्रकाश व या प्रकाशाचा सखा 
' अंधार! अद्या स्वरूपाची होत आहे. पण भगवत्‌गीतेत, अगदी या उलट : अंधार 
(कृष्ण) हा, प्रकाळ (अर्जुनाला) आपला सखा म्हणतो ! 

हे कोडे अजून स्पष्ट होणे जरूर आहे. “प्रकाशाच्या अनुभवामुळे अंधारात 
असल्याची जाण येते; ' अंधार ' म्हणजे प्रकाशाचा अ-भाव होय. पण अभावाच्या 
योगे भावस्थितीचे आकलन होऊ शकते काय? हा मोलिक प्रश्‍न आहे. ' मृत 
अवस्था जिवंतपणाचा * अभाव 5 या. ' मृत? अवस्थेवरून कल्पिली गेलेली 
* झावस्थिती ! ' अ-मृत' अवस्था; हो अवस्था दिक्‌-काल-परिसरातील अनुभव 
होऊ शकत नाही! 

वसिष्ठ-व्यास-वाल्मीकी संप्रदायाने सोर वैचारिक भूमिका क्ली उलथून 
पाडली, याचे गमक, ' सपराज्ञी सूर्यो वा, या “वा न वा च्या संदर्भापेक्षा, 
इंद्र-विष्णु व कृष्ण-अ्जुन या जोडीतील उलटापालटीमुळे जास्त चांगल्या रीतीने 
उघडकीस येत आहे. 

यावरून प्रकाश (: जीवन, सूय) हो भावस्थिती (108101759) आणि 
अंधार (: मृत्यु : चंद्र : नाग), हो अ-भाव स्थिती, आहे, असे ठरते. पण या नाग: 
चंद्रपुजक निवृत्तिपंथीय तत्त्वज्ञानात " अ-माव 7 हाच स्थाईभाव ठरला- गेल्याने 
अ-भावातच रस, ख्प, गंध या भूमिकेवर भावरूप असल्याचे दृश्य ( 010110- 
11018. ) निर्माण करून या दृश्यापलीकडे “* सत्य ! आहे असे प्रतिपादन करावे 
लागत असलेले दिसते. उदाः महाभारत “ मयसभेची शब्दरूप प्रतिसा ! आणि 
एकाचवेळी ' मूत॑-च अमूर्त च ' मत्यं च अमृतं च एकाचवेळी आहे व नाही था दोनी 
भूमिका घेण्यात या संप्रदायाला यात विसंगती आहे याची * जाण ? डोकावतही 
नाही ! एकाचवेळी सूत व असूतं, मृत्युर्ष ब अमूतरूप म्हणजे काय? सूत 
म्हणजे ही बाहय दृश्य सृष्टी ( ]011611011618 ) क्षणिक आणि असूत स 
अ-मूर्त म्हणजे निसर्ग ( 3170 ]९६ए1७ ) ! अक्ा रीतीने या मूर्तंचेवा 
मूतंच (वृ. उ. २.३-१ ) हे “ब्रह्म ' पुजन म्हणजे हा नार-अयन संप्रदाय 


अनुक्रमणिका स्वन 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


१०० नवभारत 


मुळात इंद्रिय पुजारत होता, पण यातोल वेफल्य लपविण्याच्या धडपडीत हा 
आमरण कुमार, कमारी ब्रताचरणी झाला; हो ऐतिहासिक पातळीवरील वास्तव 
घटना असावी; कारण याला निरनिराळ्या दिशेने पुरावा मिळत असल्याचे 
वर सूचित केले आहे. 

“ अभाव' होच भावस्थिती मानून या भूमिकेवर दिव्याध्यात्म मंदिराची 
रचना केली गेली आहे; भारतातच नव्हे तर, साऱ्या जगावरील ' दिव्याध्यात्म ? 
या स्वरूपाचेच आहे. ' प्रेम ( 1,0०७ ) ख्प सुंदर तात्त्विक वस्त्र परिधान 
केल्याने क्रेस्तपंथीय हे तत्वज्ञान, जीवनसंमुख असल्याचा आभास निर्माण होत 
आहे. भारतोय परंपरेत ' वेदाचा अंत ' होतो, वेदान्त फोफावतो; ' दग्धपट ! 
स्वरूपी जीवनदृष्टी दृढ केली जाते. पण हे सवंहो पंथ मृत्युपुजेचे पर्याय आहेत. 
क्नाॉंस ( फास ) गळ्यात धारण करण्यात, मृत्युउपासनाच उघडकोस येते. 


ग्रीक संस्कृतीतील जीवनसंमुखप्ररणा डावलली जाते; क्रेस्तपंथीय अयोनि- 
संभव शिशु >_ मातेच्या मांडीवरील बालकाची आराधना, ' वटपत्र ' ज्ञायी 
सनातन बालकाची भारतीय कथा, या दोनी परंपरा मुळात एकच स्वरूपाच्या 
आहेत, 

हा चांद्रसंप्रदाय मुळात सुमेर-क्यानानकडचा भसून त्या प्रवाहात हित्र व 
क्रेस्तपंथ आकार घेतात; हे आज सवंमान्य आहे. कग्वेदीय देवतातील पित- 
हंतक इंद्र, सुमेरच्या पितृ ( अप्सु ) हंतक “ एंकी ' या देवतांशी ९९%, जळता 
मिळता आहे. हे दोघेही ' नाग ' सरपहंतक आहेत ! मानवेतिहासात ' स्व ? उपज्ञा 
जागी झाल्याचा पुरावा सुमेर ' एंको? कडून प्रथम मिळतो. पुढे- त्ररग्वेद व 
अवस्ता या ग्रंथात ' प्रकाश रूप देवत व क्र्‌त स्वरूपी सत्य ( अवेस्तातील 
अष: सत्य ) अशी हो प्रगतिपर वाटचाल झालेली दिसते. 

या अवधीत नाग > सर्प > लंगिक देवत पूजा त्याज्य ठरते; आणि सर्प 
बहिष्कृत केल्याचा देखावा निर्माण केला जातो, पण आप: रस पंथीय * एकं एव 
अहितीयं ' सत्य ' हौ भूमिका तगते ! 

: नाग? ' चंद्र ', इंद्रियपुजा- हो भूमिका व्यक्तिनिष्ठ जीवनरोंतीला प्रेरक 
ठरते. यात विशिष्ट-वेशिष्ट्य हेच * एकंएव! सत्य वाटते. हा वेशिष्ट्यवाद 
प्रज्ञाप्रकाश-पातळीवर लंगडा पडतो ! वेडविक नियम : सामान्य अर्थ, विचार, नियर्म 
याला महत्त्व प्राप्त होते ! ही ' सर्प-सूर्य ' भूमिका तात्त्विक पातळीवर लाध तिक 
परिभाषेत 7?१7पठपाचा', ॥ातांशंतण8] आणि ए11/9159] अशा स्वरूपाची 


होत आहे. 


जी 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


: सपेराज्ञी सूर्यो बा ' हे देवत कशाचे प्रतीक ? १०१ 


भारतीय पुरातन संप्रदायांतील ' घारणा ' पाहता, हा मानव “ तर-मनुज 
या संयुक्‍त स्वरूपात आहे, असे मानलेले दिसते. ' देह धर्म ' जसा, तसा समाज 
-समष्टी भूमिकेवरील “ मानव धर्म 'हो आहे, या दोहोंतील. समन्वयात हे जीवन, 
व ही संस्कृती तगणार आहे- विशिष्ट ब सामान्य या दोहोत अंतःसंबंध आहे; 
आणि या अंतःसंबंधाची प्रतीती येते, तेथेच सावंकालिक सत्य आहे. 

म्हणजे याचा अर्थ असा, सावंकालिक विश्‍वनियम > त्ररंत (01110९1381) 
या कक्षेत न येणारे विशिष्ट-वेंगिष्ट्य हे अ्थविहोन वा अजून अर्थाच्या कक्षेत न 
आलेली गोष्ट अतू हकेल, आणि दिक्‌काल परिसरांतील विशिष्टांचा आधार 
नसणारा अमूतं विचार, हा ' अयोनि संभव शिशुवत्‌ ' काल्पनिक वा फसवा अस 
डाकेल आणि अशा स्वरूपाचा हा विचार, त्रत > सत्याच्या कक्षेबाहेरचा होय. 
आणि हे सत्य? सांकेतिक आहे. म्हणजे चेतस: प्रज्ञापातळीवरील तात्विक 
प्रकाशातच हे दिसू शकते. जागतिक संस्कृतीला भारताची हो सोलिक देणगी 
आहे. 

भमानवजीवनपातळीवरील सांकेतिक सत्याच्या अस्तित्वाचा हा मोलिक 
विचार प्रतीतीस आणून देणाऱ्या परंपरागत सांकेतिक प्रतिमा, भारता इतक्या 
मोठ्या प्रमाणावर ग्रीक संस्कृतीत उघडकोस आलेल्या दिसत नाहोत. नार-अयन 
देवत -- नर: आणि विवस्वन्‌ परंपरेचा मनु- मुनज या दोन प्रतिमांतील सूक्ष्म 
अंतर विसरून जावे हे या जनजीवनातील ' उपज्ञा ' : प्रज्ञा संद झाल्याचे लक्षण 
होय ! 
अवेस्ताप्रमाणेच ग्वेदात दोन पातळीवरील देवते आहेत : १) अवेस्तातील 
अहुर्‌ याचा ' अहुर मझ्‌द ' असाहो निदेश आहे. हा कल्याणकारी प्रकाशहरूप देव 
आहे. अष (- त्र्त) : सत्याशी याचा संबंध आहे. सोमाशी संबंध आहे. या उलट 
अहिन्‌, आपोदेवी अपानपात्‌ या पातळीवरील देवतेहो आहेत. %ग्वेदातही प्रकाश 
ब अंधार या दोनी स्वरूपाची देवते असल्याचा देखावा मात्र राहिला आहे ] असे 
होण्याचे कारण काय हे फरान्‌सच्या रेनु ( ऱिक्या01 ) या थोर संशोधकाने 
हेरलेले दिसते. हे लिहितात : र 

6 [18 11 1110 8.ए6819 [112160 818 1४४0 88108196 861163 
० 111018, 010 810111091)10 0 :])ए6ए8  फ०॥त, वगात 0106 (0 
७1८  १३पा'8  फ़०त, उिप ग 010 १७१६ गा8 800108 8106 110 
गृ]16 080व्टटा०प्पातर् 010 17118 18 (70ए101- 


1जा7न' 8610818118. , 
र प १830080 ॥ए१]81108 ६0 1101118] 


७6त ञा0 8 छशा80 णी] 
३2108, 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


र्म ह थू 
4.5 3 


द्वारा प्राज्तपाठशाळामडळ, वाइड 


१०२ नवभारत 


वेदातील सवेहो देवते ( प्रकाशरूपही ) , ' अमृतं ? ' चेव मृत्युकच ' या उभय 
रूपी (8111108101 ) झाली असल्याचे सांगून, याला दुजोरा देणारा दुसरा 
पुरावाही ते मांडतात : 


1010161 1]]ए800'8101 01 158 8110108108 18 9850019- 
ण० 0 तागयांा88 ग 181181 ( िगाष्रांगाड 0 कलाल ताच, 
0. 20-21 ). 

मित्रावरुण, सोमारुद्रा, इंद्राविष्णु वगेरे या परस्परविरोधी तात्त्विक भूमि- 
केच्या देवताना एकत्र आणण्यात अमृत व मृत्यु, प्रकाश व अंधार एकत्र आणण्यात 
अभावात्मक भूमिका तयार होते ! --व- याची बरोज किती? 


मूलत: अवेस्ता व त्र्टग्वेद या दोहोतील भाषाप्रकारात, १०० टक्के साम्य 
आहे असे म्याकडोनेल प्रभृती निर्वाळा देतात; पण वेदातील ' देव! संकेत नेमका 
अवेस्तातील ' अदेव ?; देत्य या अर्थाचा होण्याचे कारण काय, हे डॉ. रेन्‌ यांच्या 
विवरणाने उघड होत आहे. त्र्हग्वेदातील अहि वृत्रहन्‌ इंद्र, उलट ' भोगी? म्हणजे 
अहि रूपीही होतो. म्हणजे हो भारतीय देवतपरंपरा पुन; ' रात्र' संप्रदायाची 
झालेली दिसते. 

हे डॉ. रेनु यांनो आज उघडकोस आणलेले * सत्य, ' १०३ वर्षापुर्वीच 
अभावितपणे, श्री. मंडलोक यांनी ' सर्पराज्ञी सूर्यथो वा' या देवताच्या संदर्भात, 
जगापुढे मांडले आहे ! 

आणि हे ' सत्य ? जगातील सवंही निवृत्तिमार्गीय भूमिका, ' अभावाला ! 
स्थायीभाव कल्पित आहेत ! यामुळे मानवसंस्कृतीची पौछेहाट होत आहे! हो 
गोष्टही पर्यायाने उघडकीस येत आहे. भोतक्ास्त्रांच्या क्षेत्रात प्रगती होत आहे, 
पण सांस्कृतिक क्षेत्रात मात्र 'जेसे थे' कसे? तर, 'नाग! चंदर पुजा अमान्य 
असल्याचा देखावा निर्माण करून पर्यायाने, त्या भूमिकेसच चिकटून राहण्याचे 
निवृत्तिपंथीय हे तंत्र प्रगतीस आड येत आहे. असे एकूण या ' सवंराज्ञी 'च्या 
संदर्भांत प्रकाशात येत आहे. 


अमुक्रमणिका मराठीचा विकास; महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञमपाठशाळामंडळ, वाई 


वाचकांचा पत्नरव्यवदांर॑ - 


: चाबोकमताची जरदूगवा 

डॉ. गणे थिटे यांनी वरील शौषषकाखाली “* नवभारत ' मासिकाच्या 
फेब्रवारी ७३ च्या अंकात एक लेख प्रसिद्ध केला आहे. त्यात जरद्गवा एक 
म्हातारी स्त्री चार्वाकमताची होती म्हणून वेदिक धर्मानुवादींनी तिच्या विरुद्ध 
शारीरिक दंडेली केली असे म्हटले असून इतरही बरेच निष्कर्ष काढले आहेत ते 
बरोबर नसून अवास्तव आहेत असे म्हणावेसे वाटते. 

डॉ. थिटे थांनी ज्या “ जमिनि अइवसेध ' ग्रंथातील संदर्भावरून वरील 
निष्कर्ष काढले त्या ग्रंथाचा नक्की काल दिला नाही. दुसरे असे को जरद्गवा हो 
एक वृद्ध स्त्री ब्राह्मणेतर जातोची आहे; कारण तिच्या तोंडी ' ब्राह्मणा लोक- 
वञ्चका: ' असे हब्द आहेत. प्रचलित वेदिक धर्माविरुद्ध अद्ना स्त्रियांनी स्वमता- 
साठी आग्रह धरला किंवा बंड केले असे इतिहासात कोठे नमूद नाहो. जरद्गवा 
ही एक सामान्य खेडवळ स्त्री गृहकृत्यात मग्न असुन संसार कसा संभाळावा 
इकडे तिचे लक्ष आहे. आजही भारतात जरद्गवेसारख्या संसार संभाळणाऱ्या व 
आपण बरे व आपला संसार बरा असे सानणाऱ्या स्त्रिया असून संसारातील 
नियत कम सोडून एखाद्या आगाऊ स्त्रीप्रमाणे इतर धार्मिक व राजकोय 
भानगडीत पडत नाहोत. ती म्हणतेच कौ मला सध्या ( सांप्रतम्‌ ) कृष्णाशी 
काय कतंव्य आहे? मो आपले घर संभाळीन, मी घर सोडून इतर थज्ञयागा- 
सारख्या धाभिक कृत्यांच्या उचापती करू लागले तर दुष्ट सुना व दासदासी 


काय करतील ते सांगता येत नाही. जे कमावले आहे त्याची विधुळवाट करतील. 
मूळ कथा काल्पनिक आहे. तिच्या तोंडी चार्वाकमताचा जो इलोक घातला 


आहे तो अवास्तव आहे ! स्त्रिया चार्वाकमताच्या बनल्या होत्या याला पुरावा 
नाही “ सवं प्रतारणं मन्ये यज्ञदानादिकाः क्रिया: । अ्थवादो मतो वेदो ब्राह्मणा 
लोक वज्चकाः | हे उद्गार एखाद्या आधुनिक सत्यश्ोधकाच्या तोंडी शोभून दिसतील 


असे आहेत! व जैमिनि-अइवमेध ग्रंथातील हे प्रकरण प्रक्षिप्त नाही हे तरी 
कन्यावरून ? या ग्रंथाची एखादी संशोधित आवृत्ति प्रसिद्ध झालो आहे का? 


दासबोधातील एखाद्या भोवीवरून रामदास “ सोशॅलिस्ट ' होते असे 
म्हणण्यासारखे आहे 1 डाँ. थिटे यांनी ग्रंथातील उताऱ्यावरून अथंक्नास्त्रीय 
विचार, प्रामाणिक मतांची मुस्कटदाबी, वैदिक धर्मानुयायींची दंडेली वगरे बरेच 


निष्कर्ष काढले आहेत थाचे कोतुक वाटते !  चार्वाकमताची जरद्‌गवा आहे 
असे एकीकडे म्हणावयाचे व लगेच त्याचे खंडनही * त्रण करून तूप प्यावे 


यासारखे बेजबाबदार आणि समाजविरोधी विचार ती मांडीत नाही हे लक्षात 
घेण्याजोगे आहे' या शब्दांनी करावयाचे असेही डॉ. थिट्यानी केले आहे ! 


अलीकडच्या संशोधनाचा हा एक नमुना आहे ! -म. दा. साठे, पुणे 
तग का मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


१, 


ग, 


१, 


.: 
ष्र 
द्‌ 


फ्राजफाडशाळायडळ घंककाळा 


धर्मकोदा- व्यवहारकाण्ड भाग १ ते ३ 
साधी बांधणी 
कापडी बांधणी 
धर्मकोदा - उपनिपत्काण्ड भाग ९ ते ४ 
साधी बांधणी 
० कापडी बांधणी 
धमकादा- सस्कारकाण्ड भाग १ ला 
कापडी बांधणी 
मीमांसाकोश भाग १ ते ७ ( संपूर्ण ) 
कोषीतकित्राह्मणारण्यकविषयकोश 
बोद्गागमाथसंग्रह 


किंमत 


८७००० 


१०७४-.०० 


१५०.०० 
१८२.०० 
४५.०० 
७३-०० 
२९५०-०० 
६.०० 


२०.०० 


७, बोढेक सस्कृतांचा विकास (सुधारून वाढविळेली आवृत्ती ) 
( तकेतीथ लक्ष्मणशास्त्री जोशी) ३०,०5० 


८. नवमानवतावाद २.५० 
९, मानवाचा आदश बची 
१०, चावोक - इतिहास आणि तत्त्वज्ञान 
न ( प्रा, सदाशिव आठवले ) ३.०० 
११, गीता-्वेश (डॉ, गो. बि, देवस्थळी ) २.५० 
१२. महाराष्ट्रांतील दुष्काळ ब त्यावरील उपाययोजना 
(श्री. चा, अ, दाभोलकर ) २.०० 
१३, सिंधु सस्कृती, क्रग्बेद व हिंदु संस्कृती 
(श्री, प्र, रा, देशमुख ) ४-००८ 
१४. इतेहासाचे तत्वज्ञान (प्रा, सदाशिव आठवटे) ७.०० 
१५, लोकशाहाचे धाके (श्री, पत्नालाल सुराणा) २-०० 


१९, भारतीय ख्रांथमांचा आदश (सो, कमल पाध्ये) २.०० 


अनुक्रमणिका 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


र 

हँ १ 

६१७ शे. 
4.2” » 


|] 
संगणकीकृत क द्वारा प्राज्षमाठशाळामडळ, वाड 


नवभारत 


सवत, |४०, ॥॥ || 1332 


722. च्स्याधळ साप धाक साय > 
४१ -५1६८०0914९8 ४ १1०४ 


"३12 122९21% 31५1१] 1311109 173पप2्हे 12 
प-० 2९५४५१ २.५३ 23119 >५>१५| 1२1>212]3 (७9 


६ ४0 '[४७७ "82 >५>]७५| ९॥१॥८४३७'४७ 
/. पपष एच: एव यत मभ्यू्य 


| १ 
१ 


प | 


"जाळ 


द... 


(९-५. डु ऱ 
>> व >व्ा.>.> “वा. 


2-५ 


९ 


४४) >. 


"शा£ ९५६ 1:25 ३ (८५८९ ६४७ 

७]>१ (191) (2७३२ ७८1७ ॥॥२१॥१ 1208 
"हे १२२५ 812 हे त्यया 
22९208 2121012 €९५९1॥००-12 
५21 21>& २ [>५९॥>[६ 1२908 
£2[>115 230 1118 9212112 
'>211€ ५ 

£>3९] ९७ 128 1129122 

त्प्युमे २५७३७१२] 1८01 पाळ 


९४ >, 
-- य. 


“>>. 


21 


“व्य: 


> 
“य्य > 


“व्यापक आळ 


प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


डड 


द्वारा मं 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास 


अनुक्रमणिका 


कास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


'सगण 


